| १. न | प्राथमिक शिक्षण मोफत करावे 


अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सभागृहापुढे जी शैक्षणिक मागणी 
आलेली आहे, तिला पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा राहिलो आहे. आपण 
सरकारचे जे अंदाजपत्रक आहे ते पाहिले, तर शिक्षणखात्याकरिता सरकार 
जो पैसा खर्च करीत आहे तो, त्या मानाने फारच आहे असे आपणास 
दिसून येईल. ज्या ज्या कारणाकरिता सरकार हा खर्च करीत आहे ती कारणे 
लक्षात घेतली तर हा जो खर्च होत आहे तो योग्य व वाजवी आहे याबद्दल 
कोणाच्याही मनांत शंका येण्याचे काही कारण नाही. अध्यक्ष महाराज, मला 
सरकारचे दोन - तीन गोष्टींबद्दल अभिनंदन करून या मागणीला अनुलक्षून 
सरकारला काही सूचना करावयाच्या आहेत. 

शिक्षणक्षेत्रामध्ये या सरकारने पहिली महत्त्वाची गोष्ट कोणती केली 
असेल तर ती ही की, ज्या गावांची वस्ती पाचशेपासून एक हजारपर्यंत आहे 
अशा सर्व गावामध्ये शाळा काढण्याचे सरकारने ठरविले आहे. वास्तविक 
पाहता ज्ञानाचे हे लोण अगदी सुरुवातीलाच खेडेगावांमध्ये पोहोचावयास 
पाहिजे होते, परंतु दहा वर्षानंतर उशिरा का होईना पण ज्ञानाचे हे लोण 
गावोगावी पोहोचविल्याबदल खेडेगावातील एक कार्यकर्ता या नात्याने मी 
माझे समाधान व्यक्त करतो. 


यानंतर शिक्षण खात्याची दुसरी उल्लेखनीय गोष्ट अशी की, सरकारने 
ऑर्डीनरी स्कूल्सचे बेसिक स्कूल्समध्ये रूपांतर करण्याचे ठरविले आहे. 
या बाबतीत सरकारने आपल्या मनोदयाप्रमाणे जे पाऊल उचलले आहे ते 
महत्त्वाचे आहे. मात्र सरकारच्या या अपेक्षेप्रमाणे जी प्रगती होणार आहे ती 


३ 


लवकरात लवकर व्हाबी, अशी माझी इच्छा आहे. 


सरकारने आणखी एका बाबतीत पाऊल उचलले आहे त्याबद्दलही 
सरकारला धन्यवाद दिले पाहिजेत. ही बाब पुढीलप्रमाणे आहे :- 

Development of Ashram Schools for Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes. 


सरकारच्या या उपक्रमाबद्दल सरकारचे अभिनंदन करताना सरकारने 
ज्या चांगल्या गोष्टी केल्या आहेत त्यांचा पुनरुच्चार करून मी सभागृहाचा 
वेळ घेऊ इच्छित नाही. परंतु ज्या चांगल्या गोष्टी करण्यात आल्या आहेत 
त्यांचा फक्त नामनिर्देश करून त्या बाबतीत मला जे वाटते त्याला अनुसरून 
सभागृहापुढे मी माझे विचार मांडणार आहे. गेल्या खेपेला बजेटबर मी जे 
बोललो होतो, त्या वेळी मी मागासलेल्या भागातील लोकांविषयी माझे 
विचार नामदार मंत्री श्री. तपासे यांच्यापुढे मांडले होते. माझा त्या वेळी जो 
दावा होता तो अद्यापही कायम आहे. आपल्या राज्यामध्ये असे काही भाग 
आहेत की, त्या भागांमध्ये राहणारे लोक एक्स क्रिमिनल ट्राईब्स व्यतिरिक्त 
ज्यांना मागासलेल्या जातींचे लोक असे म्हणण्यात येते त्यांच्यापेक्षाही अनंत 
पटीने मागासलेले आहेत. सरकारने या विभागातील लोकांच्याकडे जितके 
लक्ष द्यावयास हवे आहे तितके ते दिले जात नाही, अशी माझी तक्रार 
आहे. उदाहरणादाखल सांगावयाचे झालें तर मागासलेल्या भागात प्राथमिक 
शाळांतील ट्रेन्ड शिक्षक पुढारलेल्या भागातील असतात. पुढारलेल्या भागातील 
शिक्षकांची बदली जर मागासलेल्या भागात झाली तर ते आपली नोकरी नीट 
करीत नाहीत. याचे कारण असे आहे की मागासलेल्या विभागात सिनेमासारखी 
व इतर सुखसोयींची साधने नसतात. अशा परिस्थितीत एखाद्या शिक्षकाची 
डोंगराळ विभागात बदली झाली तर तो तेथील शाळा उठविण्याच्या नादी 
लागतो, कारण शाळा उठविली गेली तर त्याची दुसऱ्या चांगल्या ठिकाणी 
बदली होण्याचा संभव असतो. मला सरकारला असे सांगावयाचे आहे की, 
असे शिक्षक अगोदरच टाकाऊ असतात व अशा शिक्षकांची मागासलेल्या 
विभागात शिक्षेदाखल रवानगी करण्यात आली तर ते शाळेतील विद्यार्थ्यांकडे 
लक्ष देण्याऐवजी शाळाच कशी उठेल व आपली बदली कशी होईल या 


गोष्टीच्या पाठीमागे लागतात. सरकारला मागासलेल्या भागांचा खरोखरच 
विकास करावयाचा असेल तर सरकारने, या मागासलेल्या विभागांतील 
वातावरणामध्ये राहिलेल्या, खेळलेल्या, चाललेल्या व बोललेल्या लोकांना 
ट्रेन करण्याची व्यवस्था केली पाहिजे व त्यांना जादा सवलती दिल्या पाहिजे. 
याचे कारण असे आहे की, कऱ्हाड शहरासारख्या शहरातील एखादा शिक्षक 
पाटण, जावळी तालुक्‍यांतील मागासलेल्या भागात पाठविण्यात आला तर 
त्या ठिकाणी फार दिवस राहावयास तयार होत नाही. याच्या उलट, ज्या 
त्या भागातील ट्रेन्ड शिक्षकाची निवड करण्यात आली तर, माझी खात्री 
आहे की, तो आपले काम त्याच्याच मागासलेल्या विभागात चांगल्या प्रकारे 
करील. किंबहुना त्या भागातून तो आल्यामुळे त्या ठिकाणी त्याला काम 
चांगलेच करावे लागेल व अशा शिक्षकांच्या बाबतीत हवामानाची वगैरे 
काही तक्रार उरणार नाही. मघाशी मी नामदार तपासे यांच्या नावाचा उल्लेख 
केला तो एवढ्याच करिता केला की, मागासलेल्या जातींचा उद्धार करण्याचा 
सरकारचा उपक्रम अभिनंदनीय असला तरी त्याचबरोबर मागासलेल्या 
विभागांमध्ये राहणारे जे इतर मागासलेले लोक आहेत त्यांचाही उद्धार झाला 
पाहिजे. माझ्या जिल्ह्यापुरते बोलावयाचे झाल्यास पाटण, जावळी हा भाग 
व मुंबई राज्यांतील पश्चिम विभाग, यामध्ये राहणारे जे लोक आहेत ते 
मागासलेल्या जातींच्यापेक्षाही जास्त निकृष्टावस्थेत जीवन जगत आहेत. अशा 
निकृष्टावस्थेत आपले जिणे जगणाऱ्या लोकांची उन्नती केव्हा होणार असा 
आज प्रश्न निर्माण झाला आहे. या विभागात असे लोक आहेत की जे 
अक्षरशः दररोज चार आणे मिळविणारे मोळीविके आहेत. डोंगराळ विभागात 
ते आपले पोट कसे तरी भरतात. अशा लोकांना शेतकरी या नावाखाली 
पुढारलेल्या वर्गात घालून मागासलेल्या लोकांकरिता ज्या सवलती आहेत 
त्या सबलतींचे दरवाजे त्यांना बंद करण्यात आले तर ती गोष्ट योग्य ठरणार 
नाही. यासाठी मला सरकारला अशी आग्रहाची विनंती करावयाची आहे की, 
अशा विभागांकडे जादा लक्ष देऊन त्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांची सर्वांगीण 
उन्नती केली पाहिजे. 


यानंतर अध्यक्ष महाराज, मला दुसऱ्या एका गोष्टीचा मुद्दाम उल्लेख 


करावा वाटतो तो असा की आज कोयनेच्या धरणाची जी योजना हाती घेतली 
जात आहे ती मागासलेल्या विभागामध्ये होत आहे. या धरणाच्या योजनेमुळे 
जी गावे पाण्याखाली बुडणार आहेत त्या गावांसंबंधी मी प्रश्न विचारले 
होते. अध्यक्ष महाराज, आमच्या तालुक्‍यात ३६ गावे अशी आहेत की, 
ती ही योजना पुरी झाल्यावर पाण्याखाली बुडणार आहेत. मला सरकारला 
असे सांगावयाचे आहे की, कोयना धरणाच्या योजनेसाठी आपणाला 
टेक्निशिअन्सचा व इलेक्ट्रीशियन्सचा बराच मोठा स्टाफ लागणार आहे. 
यासाठी या बुडणाऱ्या गावातील तरूण मुलांना सरकारने सुतारीचे, मिस््रीचे व 
इतर टेक्निशिअन्सचे मोफत शिक्षण दिले तर ही मुले आज ना उद्या आपला 
पोटापाण्याचा प्रश्न सोडविण्यास समर्थ ठरतील. आपल्या राज्यातील मोठ्यात 
मोठे असे हे धरण पुरे झाल्यावर काही लोकांच्या घरामध्ये प्रकाश पडणार 
आहे, ही गोष्ट खरी असली तरी गावे बुडाल्यामुळे ज्यांच्या घरात अंधार 
पडणार आहे, अशा घरातील तरूण मुलांना, स्वतःच्या खर्चाने सरकारने 
शिक्षण देऊन त्यांच्या जीवनाची विस्कटलेली घड़ी नीट करण्यास सरकारने 
मदत करावी व त्या लोकांचा दुवा घ्यावा, अशी सरकारला मी मोठ्या 
आग्रहाने विनंती करीत आहे. 

यानंतर अध्यक्ष महाराज, मूलोद्योग (बेसिक) शिक्षणाबद्दल मला 
सांगावयाचे आहे की, ज्या शिक्षकांकडे हे शिक्षण सुपुर्द करण्यात आले आहे. 
त्यापैकी बऱ्याच जणांनी या बाबतीत रस घेतला नाही व ज्या बऱयाच जणांना 
ध्येयवाद नाही अशा लोकांकडे हे काम सुपुर्द करण्यात आले आहे. अशा 
शिक्षकांचे जे प्रमाण आहे ते बरेच मोठे आहे. बेसिक शिक्षण हे देशाच्या ज्या 
प्राथमिक गरजा आहेत, त्यांपैकी एक आहे, त्याची आवश्यकता आहे व 
त्या दृष्टीने सरकारने या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले आहे त्याबद्दल 
मी सरकारचे अभिनंदन करतो. तरी पण हा प्रयोग ज्यांच्या हाती गेला 
आहे ते शिक्षक ध्येयवादी किंवा त्यात रस घेणारे नाहीत; इतकेच नाही तर 
मूलोद्योग शिक्षणाच्या बाबतीत काही थातुरमातूर गोष्टी करून ते कालापव्य 
करतात व वेळ मारून नेतात. यासाठी मला सरकारला अशी आग्रहाची 
सूचना करावयाची आहे की सरकार ज्याप्रमाणे मूलोद्योग शाळा काढणार 


आहे त्याप्रमाणे हजारो रुपये खर्च करून जे सरकारला मदत करतील असे 
बेसिक शिक्षण क्षेत्रांत ध्येयवादी शिक्षक निर्माण केले पाहिजेत. असेच शिक्षक 
सरकारचा प्रयोग यशस्वी करण्यासाठी मदत करतील अशी माझी खात्री आहे. 


शिक्षणाच्या बाबतीत मला सरकारला आणखी एक अशी सूचना 
करावयाची आहे की, सरकारने सर्व प्राथमिक शिक्षण मोफत केले पाहिजे. 
घटनेमध्येही आज असे म्हटले आहे की, १४ वर्षांच्या वयापर्यंत आपण जे 
शिक्षण देणार आहोत ते सक्तीचे व मोफत असले पाहिजे. आपल्या देशाला 
आदर्श म्हणून उदाहरण घालून देणाऱ्या आमच्या सरकारला मी असे विचारतो 
की, तुम्ही मराठी, गुजराती व कानडी ५ वी, ६ वी व ७ बी या इयत्तांच्या 
विद्यार्थ्याकडून फी वसूल करून किती उत्पन्न मिळवीत आहात? आपण जर 
विचार केला तर १६ कोटीचा जो खर्च आपण शिक्षणावर करीत आहोत 
त्यापैकी फीच्या रूपाने असा कितीसा पैसा सरकारला मिळत असेल. मराठी, 
कानडी आणि गुजराथी प्राथमिक शाळांच्या ५ वी, ६ वी आणि ७वी या 
तीनच इयत्तांतील विद्यार्थ्याकडून जी फी मिळत असेल तिचा आकडा काही 
फारसा होणार नाही. तेव्हा ही गोष्ट लक्षात घेऊन आपल्या या प्रगत सरकारने 
ज्याप्रमाणे पहिल्या चार इयत्तांपर्यंत सक्तीचे मोफत प्राथमिक शिक्षण देण्याचा 
उपक्रम चालू केला आहे, त्याप्रमाणे पुढच्या तीन इयत्तांपर्यंत म्हणजे ७ वी 
पर्यंत मोफत प्राथमिक शिक्षण द्यावे, अशी माझी सरकारला विनंती आहे. 


यानंतर अध्यक्ष महाराज, मघाशी एका सन्माननीय सभासदांनी असा 
आरोप केला की, हे सरकार शिक्षणाच्या धोरणात वारंवार बदल करते. 
त्यांना मी एवढेच सांगू इच्छितो की, लोकशाही सरकारला नेहमी लोकमतावर 
अवलंबून राहावे आणि वागावे लागत असल्यामुळे, सरकारला काही बदल 
करावे लागतात. हा आरोप प्रामुख्याने पाठ्यपुस्तकांच्या बाबतीत होता. 
शाळांना जी पुस्तके लावण्यात येतात ती निवडण्याचा अधिकार अगदी 
पहिल्यांदा स्कूल बोर्डाकडे होता. तो काही काळ सरकारने आपल्याकडे 
घेतला होता, व आता पुन्हा फेरविचार केल्यानंतर सरकारने हा अधिकार 
स्कूल बोर्डाकडे दिला आहे. हा जो बदल सरकारने केला आहे याबद्दलच या 
सन्माननीय सभासदांचा मुख्य आरोप होता. अध्यक्ष महाराज, ज्या वेळी हे 


अधिकार स्कूल बोर्डाकडून सरकारने काढून घेतले त्या वेळी मी सरकारला 
अशी विनंती केली होती की, हे अधिकार परत स्कूल बोर्डाला दिले पाहिजेत. 
ज्या वेळी हे अधिकार स्कूल बोर्डाला परत दिले नव्हते त्या वेळी नामदार 
शिक्षणमंत्र्यानी विचारविनिमय करण्यासाठी काही आमदारांना बोलाविले होते 
व त्यांच्यात मीही होतो. त्या वेळी मी नामदार शिक्षणमंत्र्यांपुढे माझे असे 
स्पष्ट मत मांडले होते की, ज्या अर्थी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचे सरकारचे 
धोरण आहे, त्या अर्थी शालेय पुस्तके निवडण्याचा हा अधिकार परत स्कूल 
बोर्डाला दिला पाहिजे, आणि मला जाहीरपणे या सभागृहामध्ये सरकारच्या या 
बदललेल्या धोरणाबद्दल नामदार शिक्षणमंत्र्यांचे अभिनंदन करावयाचे आहे. 
मला खरोखर समाधान वाटत आहे की, काळाची पावले ओळखून पुस्तके 
निवडण्याचा अधिकार स्कूल बोर्डाला देऊन, नामदार शिक्षणमंत्री लोकांच्या 
धन्यवादांना पात्र झाले आहेत व विकेंद्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने सरकारने हे 
प्रगतीपर असेच पाऊल टाकले आहे. यात धरसोड वा विसंगती नाही. 


यानंतर मला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा या सभागृहापुढे मांडावयाचा 
आहे आणि तो खरोखर विचार करण्यासारखा आहे. अमेरिकेहून काही 
दिवसांपूर्वी फोर्ड फाऊडेशनचे विद्यार्थी या देशांत आले होते त्या वेळी ते 
पुण्यालाही गेले होते. पुण्याला ते विद्यार्थी एका हॉस्टेलमध्ये राहिले होते. 
गेल्या तीन चार वर्षांत आपल्या देशात जो विकासाचा कार्यक्रम चालू आहे, 
तो कितपत यशस्वी झाला आहे, हे पाहण्यासाठी ते विद्यार्थी आले होते. 
हे विद्यार्थी एका हॉस्टेलमध्ये काही दिवस राहिल्यानंतर साहाजिकच त्यांचा 
त्या हॉस्टेलमधल्या भारतीय विद्यार्थ्यांशी परिचय झाल्यानंतर त्यांनी त्या 
हॉस्टेलमधल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना विचारले की, तुमच्या देशात नॅशनल 
एक्स्टेन्शन स्कीम व कम्युनिटी ब्लॉक्स यांच्या बाबतीत कशी काय प्रगती 
चालली आहे? अध्यक्ष महाराज, ही एक अत्यंत दुःखाची गोष्ट आहे 
की, परदेशांहून आलेल्या या विद्यार्थ्यांनी भारतामधल्या उच्च शिक्षण घेत 
असलेल्या विद्यार्थ्यांना हा प्रश्न विचारल्यानंतर त्यांनी या बाबत कानावर 
हात ठेवले. याचे कारण असे की, आपल्या राज्यात राष्ट्रीय विकासाची 
कोणकोणती कामे चालली आहेत याचा त्या विद्यार्थ्यांना मागमूसही नव्हता. 


ही गोष्ट अमेरिकन विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवली आणि ते जेव्हा परत आपल्या 
देशात गेले तेव्हा त्यांनी स्वच्छ निवेदन केले की, आम्ही भारतातील पुणे 
शहरातील एका हॉस्टेलमध्ये गेलो असताना आम्हाला असे दिसून आले की, 
भारतात चालू असलेल्या राष्ट्रीय विकासाच्या योजनांबद्दल इतर देशांत जो 
इतका गाजावाजा ऐकू येतो त्या योजनांबद्दल भारतीय विद्यार्थ्यांना काहीसुद्धा 
गंध नाही. अध्यक्ष महाराज, मला मुद्दाम सांगावेसे वाटते की, खेड्यापाड्यांत 
शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठी सरकार इतकी खटपट करीत असताना, 
शहराच्या ठिकाणच्या उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपल्या राज्यात 
राष्ट्रीय बिकास योजना कोणकोणत्या चालू आहेत आणि त्यांची प्रगती कशी 
काय चालली आहे हे माहीत नसावे ही खरोखरी दुःखाची गोष्ट आहे. ही 
केविलवाणी स्थिती नाहिशी करण्यासाठी मी अशी सूचना करू इच्छितो की, 
आपल्या राज्यात नॅशनल एक्स्टेन्शन स्किम्स आणि कम्युनिटी ब्लॉक्सच्या 
ज्या योजना चालू आहेत त्यात प्रत्यक्ष भाग घेण्याचे सोडले तरी त्या योजना 
कशा काय चालल्या आहेत हे पाहण्यासाठी तरी निदान हायस्कूल्स आणि 
कॉलेजेसमध्ये शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांना पाठविण्यात आले पाहिजे. हे 
विद्यार्थी या स्किम्स पाहून आल्यानंतर त्यांविषयी एखादा निबंध लिहावयास 
सांगून तरी इतर विद्यार्थी जगताला या स्किम्सचा परिचय होईल, अशी 
व्यवस्था होणे अत्यंत जरूरीचे आहे. 

यानंतर व्हॉलंटरी स्कूल्सबद्दल मला काही सूचना सरकारला 
करावयाच्या आहेत. व्हॉलंटरी शिक्षकांची जी एक संस्था आहे तिचा मी 
अध्यक्ष आहे. नामदार शिक्षणमंत्री व उपमंत्री यांना मी या विषयाबाबत 
भेटलो तेव्हा या बाबत ज्या अडचणी आहेत त्या मी त्यांच्यासमोर मांडल्या 
व त्यांनीही या अडचणींचा सहानुभूतीने विचार केला याबद्दल मी त्यांचे 
अभिनंदन करतो. त्याचप्रमाणे या शिक्षकांच्या संसाराची विस्कटलेली घडी 
पुन्हा नीट बसविल्याबद्दल सरकारला मी धन्यवाद देतो आणि शिक्षकही 
देतील याबद्दल मला खात्री आहे. या व्हॉलंटरी शिक्षणाच्या बाबतीत मला 
सरकारला एकच विनंती करावयाची आहे की, तीन वर्षांची अट पाहिजे तर 
ठेवा, पण शक्य तो हे शिक्षक लवकर ट्रेन कसे होतील व राहिलेल्या शक्यतो 


इतर सर्वांना नोकऱ्या कशा मिळतील एवढे पहा. 


यानंतर आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्यांचा मला येथे उल्लेख करावयाचा 
आहे. आजच आपण वर्तमानपत्रांत वाचले असेल की, नर्सेस खेडेगावांत 
जाण्यास तयार नाहीत व म्हणून नर्सेसनी उपोषण सुरू केले आहे. नसे 
सप्रमाणेच सरकारने एक सबसिडाइझ्ड मेडिकल स्कीम काढली होती व 
या स्किमप्रमाणे डॉक्टर्सना खेड्यांत पाठविण्याची सरकारने योजना आखली 
होती पण अनुभव मात्र असा आहे की, हे डॉक्टर्स खेड्यांत राहण्यास 
राजी नसतात. नाखुषीने पहिल्याने, पाच वर्षांपर्यंत खेड्यांत कसेतरी राहून 
मागाहून ते शहराच्या ठिकाणी खासगी प्रॅक्टिस करण्यासाठी निघून येतात. ही 
परिस्थिति सुधारण्याच्या दृष्टीने मला सरकारला अशी सूचना करावीशी वाटते 
की, आपल्याला जे काही नर्सेसना, डॉक्टर्सना मेडिकल एज्युकेशन द्यावयाचे 
असेल किंबा टेक्निकल एज्युकेशन द्यावयाचे असेल ते खेडेगावांतूनच 
निवडून, शिक्षण घेतल्यानंतर, त्याचा खेडयांत उपयोग होईल अशा रीतीने 
दिले पाहिजे. आपण, यापुढे खेड्यात जाण्यासाठी खेड्यातीलच माणसे जर 
तयार केली नाहीत, तर सरकार ज्या ज्या योजना आखते त्या यशस्वी 
होण्याच्या दृष्टीने कुचंबणा झाल्याशिवाय राहणार नाही. मला माहीत आहे 
की, आमच्या भागामध्ये ज्या राष्ट्रीय विकास योजना सुरू करण्यात आलेल्या 
आहेत त्या सुरू होऊन दोन वर्षे झाली असताना आणि शिक्षण प्रसारासाठी 
५० हजार रुपये मंजूर झालेले असताना, त्यातली एक पैही खर्च झालेली 
नव्हती. या निरनिराळ्या योजनांखाली शिक्षक, शिक्षिका, डॉक्टर्स आणि 
सोशल एज्युकेशन ऑफिसर्स अशी माणसे नेमण्याचे सरकारने ठरविले होते, 
पण पाहिजे तितकी माणसे न मिळाल्यामुळे, मंजूर झालेला पैसा जसाच्या 
तसा पडून राहिला आहे. याचे मुख्य कारण एकच आहे आणि ते हे की, 
आपल्याला ज्या प्रकारची माणसे खेड्यांपाड्यांत जावयास पाहिजे आहेत, 
ती माणसे खेड्याचे जीवन न मानवणारी असल्याने खेड्यांत जायला तयार 
नाहीत. म्हणून मला अशी सूचना करावयाची आहे की, या ग्रामीण विभागात 
पहिल्यांदा जायला तयार असलेली माणसे पहिल्याने तयार केली पाहिजे. मग 
त्यासाठी काही पैसा व कितीही पैसा खर्च करावा लागला तरी हरकत नाही. 
असे केले तरच ग्रामीण विभागाची उन्नती होईल. 


१० 


शेवटी अध्यक्ष महाराज, मला एकच मुद्दा सभागृहापुढे मांडावयाचा 
आहे. एका सन्माननीय सभासदांनी, 'अर्न व्हाइल यू लर्न' या तत्त्वाचा 
पुरस्कार केला. या बाबतीत मला असे सांगावयाचे आहे की, आमच्या 
सातारा जिल्ह्यात जे श्रमदानाचे काम चालले आहे ते याच तत्त्वावर चाललेले 
आहे. अपुरे राहिलेले काम पुरे करण्याकरिता सातारा जिल्ह्यातील लोक पुढे 
आलेले आहेत. सातारा जिल्ह्यामध्ये कर्मवीर श्री. भाऊराव पाटील यांची 
रयत शिक्षण संस्था यादृष्टीने बहुमोल कामगिरी करीत आहे. या संस्थेच्या 
कार्याकडे पाहिले तर खरोखर शैक्षणिक उपयुक्ततेच्या दृष्टीने “न भूतो न 
भविष्यति’ अशा प्रकारची ही संस्था आहे असे म्हटले तर ते चुकीचे होणार 
नाही. या संस्थेने आजपर्यंत जे बहुमोल काम केले आहे, त्या प्रकारचे काम 
अजूनपर्यंत इतरत्र कोणीही केलेले आढळून येत नाही. या संस्थेमध्ये असा 
एक प्रयोग चालू आहे की, जर एखाद्या गरीब विद्यार्थ्याने एक तास, दोन 
तास काम केले तर तासाला दोन - तीन आणे याप्रमाणे फीसाठी म्हणून दिले 
जातात. मी तर असे म्हणेन की, श्रमदानाने काम करून जे काम अपुरे राहील 
ते ज्याप्रमाणे सरकार पुरे करते त्याप्रमाणेच रयत शिक्षण संस्थेने शिक्षणाच्या 
कामाबरोबरच गरजू गरीब विद्यार्थ्यांना काम देऊन त्यांना फीसाठी मदत 
म्हणून देण्याचा हा एक स्तुत्य उपक्रम चालविला आहे. गरजू विद्यार्थ्यांना 
फीसाठी मदत मिळण्याचे हे एक नवीन साधन या शिक्षण संस्थेने उपलब्ध 
केले आहे. हा उपक्रम यशस्वी रीतीने असाच पुढे चालू राहावा या दृष्टीने 
सरकारने जर शैक्षणिक संस्थांना अनुदान देऊन मदत करण्याचे ठरविले तर? 
गरीब विद्यार्थ्यांना फावल्या वेळात शिक्षण घेण्याची सोय करून दिल्याचे श्रेय 
सरकारला मिळेल. 

शेवटी पुन्हा एकदा नामदार शिक्षणमंत्र्यांच्या शिक्षणविषयक धोरणाबद्दल 
आणि त्यांनी केलेल्या चांगल्या गोष्टींबद्दल आणि त्यांना आलेल्या यशाबद्दल 
त्यांचे अभिनंदन करून आणि सभागृहापुढील मागणीला पाठिंबा देऊन मी 
माझे भाषण संपवितो. 


(१६ मार्च १९५६) 
| 


११ 


२. इबीसी सवलत 


अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सभासद श्री. दत्ता देशमुख यांनी जो 
ठराव सभागृहासमोर मांडलेला आहे त्यापाठीमागचा विचार आणि सिध्दांत 
सरकारने केव्हाच मंजूर केला आहे. अध्यक्ष महाराज, सर्व भारत खंडात 
एकटे मुंबई राज्यच असे होते की, ज्याने पहिल्या प्रथम हा सिध्दांत 
स्वीकारला की, आर्थिकदृष्ट्या मागास अशा पालकांची जी मुले आहेत 
त्यांच्या शिक्षणाच्या आड त्यांची गरिबी येता कामा नये. १९५९-६० साली 
ज्यांच्या पालकांचे उत्पन्न ९०० रुपयांखाली आहे, त्या मुलांना मोफत शिक्षण 
देण्याचे सरकारने ठरविले. भारत खंडात कुठल्याही इतर प्रांताने अशा प्रकारचे 
धोरण अंगिकारलेले नसताना पूर्वीच्या मुंबई राज्याने ते स्वीकारल्याचे दिसून 
येईल. मी सन्माननीय सभासदांना सांगू इच्छितो की, हा विचार एका दिवसात 
सुचलेला विचार नाही किंवा एका दिवसात अशा प्रकारचा निर्णय घेतला 
गेलेला नाही. त्यामागे अनेक दिवसांचा विचार होता. अध्यक्ष महाराज, 
पुनरुक्तीचा दोष पत्करूनही मी असे सांगू इच्छितो की, ९०० किंवा १२०० 
रुपयांची उत्पन्नाची मर्यादा आम्ही स्वीकारली ती अशासाठी की शिक्षण 
घेण्याच्या इच्छेच्या आड त्यांची गरिबी येता कामा नये. याच एका दाव्यासाठी, 
याच एका भूमिकेवरून, याच एका सिद्धांताला अनुसरून सरकारने हे धोरण 
स्वीकारलेले आहे. ते पुरोगामी स्वरूपाचे आहे. हे धोरण प्रतिगामी स्वरूपाचे 
आहे असे जर कोणाला म्हणावयाचे असेल तर मात्र त्याबद्दल कोणाला 
काही म्हणावयाचे नाही. ज्या पालकाचे उत्पन्न ९०० रुपयांच्या आत आहे 


१२ 


त्यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाच्या आड त्यांची गरिबी येऊ नये म्हणून ९०० 
रुपयांची उत्पन्नाची मर्यादा मुंबई राज्याने स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी 
केली आणि महाराष्ट्र सरकारने ती पुढे चालू ठेवली. महाराष्ट्र राज्य निर्माण 
झाल्यानंतर ही मर्यादा १२०० रुपये करण्यात आली. १,२०० रुपयांपर्यंत 
वाढविण्यामागे हाच दावा आहे की, महाराष्ट्रात खूप गरिबी आहे. हा मोठा 
सधन प्रांत आहे, असा दावा या सभागृहालाही करता येणार नाही. शिक्षण 
घेण्याच्या आकांक्षेच्या आड गरिबी येऊ नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारने १२०० 
रुपये उत्पन्नापर्यंत जी मर्यादा वाढविली त्याचा परिणाम काय झाला हे मी 
सभागृहासमोर सांगू इच्छितो. 


१९५९-६० साली ज्या वेळी ९०० रुपयांची मर्यादा होती त्या वर्षी 
राज्यातील ५० टक्के लोकसंख्या या धोरणाखाली अंतर्भूत झाली. १२०० 
रुपयांपर्यंत मर्यादा वाढविल्यानंतर आजच्या महाराष्ट्राची जी लोकसंख्या आहे 
त्याच्या ७२ टक्के लोकसंख्या या फायद्याखाली आलेली आहे. म्हणजे १२०० 
रुपयापर्यंत मर्यादा वाढविल्याबरोबर २२ टक्के जादा लोकसंख्या महाराष्ट्रात 
कव्हर झाली आहे. ज्या वेळी ९०० रुपयांची मर्यादा होती त्या वेळी 
६२,७६,१९४ रुपयांचा खर्च सरकारला आला. त्यानंतर १२०० रुपयांपर्यंत 
ही मर्यादा वाढविल्याबरोबर १९६०-६१ साली हा खर्च १,५२,९५,०७६ 
रुपये आला. सन्माननीय सभासद श्री. भंडारे याचा काही गैरसमज झालेला 
असल्याने मी हे आकडे मुद्दाम सभागृहासमोर सांगत आहे. 

मी अप्टुडेट फिगर्स (आकडे) सांगत आहे. म्हणजे ९०० रुपयांची 
मर्यादा १२०० रुपये केल्यानंतर लगेच हा खर्च ९०,१८,८८२ रुपयांनी वाढला. 
१२०० रुपयांची मर्यादा वाढविल्यामुळे हा खर्च १०-२० लाखांनी वाढेल 
असा आमचा पूर्वीचा अंदाज होता, पण त्यापेक्षा कितीतरी जास्त लक्षानी 
हा खर्च वाढलेला आहे, असे आपल्याला दिसून येईल. या योजनेचा फायदा 
किती विद्यार्थ्यांनी घेतला हे पाहिल्यास असे दिसून येईल की, १९५९-६० 
साली १,४२,९०० विद्यार्थी याचा फायदा घेत होते तर १९६०-६१ साली 
२,४२,००० विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा फायदा घेतला. 


(श्री. आर. डी. भंडारे : ज्या वेळी ९०० रुपयांची मर्यादा स्वीकारली 


१३ 


होती त्या वेळी सरकारकडून असे सांगण्यात आलेले होते की, या योजनेसाठी 
मध्यवर्ती सरकारकडे अप्रोच होण्याचा आमचा विचार आहे आणि मध्यवर्ती 
सरकारने काही मदत देण्याचे मान्य केल्यानंतर ही मर्यादा १८०० रुपयांपर्यंत 
हळूहळू नेण्याचा आमचा विचार आहे. ही मदत देण्याच्या बाबतीत मध्यवर्ती 
सरकारचे धोरण काय आहे? मध्यवर्ती सरकारचे या बाबतीत काही उत्तर 
आले काय?) 


बाळासाहेब देसाई : आपण हा प्रश्न उपस्थित केला त्याबद्दल मी 
आपला आभारी आहे. मला याबाबतीत एवढेच सांगावयाचे आहे की, 
आमचा त्यादृष्टीने प्रयत्न चालू आहे परंतु अद्याप आम्हाला त्यात यश 
आलेले नाही. मध्यवर्ती सरकारने या स्कीमच्या बाबतीत काही मदत केली 
तर मी ती गोष्ट सभागृहाला सानंद सांगेन आणि या मर्यादेत वाढ करू शकलो 
तर ती अवश्य करू. १२०० रुपयांची मर्यादा वाढविल्यावर २,४२,००० 
रुपये खर्च सरकारला करावा लागला आणि शिक्षणावर एकूण जो जादा खर्च 
सरकारला करावा लागला तो १,१०,०६,३४२ रुपये आहे. 


सन्माननीय सभासद श्री. दत्ता देशमुख यांनी असे सांगितले की, 
सुगृहिणीसारखी काटकसर केली तर सध्याच्या खर्चातच १८०० रुपये 
उत्पन्नाची मर्यादा आपल्याला गाठता येईल. काटकसरीच्या संबंधात मला 
काही म्हणावयाचे नाही. १८०० रुपये उत्पन्नाची मर्यादा ठरवावयाची झाली 
तर २,१०,६४,००० रुपयांचा जादा खर्च करावा लागेल, अर्थात हा अंदाज 
आहे. मागे आम्ही जो अंदाज केला होता त्यापेक्षा खर्च वाढत आहे, 
त्याचप्रमाणे हा अंदाजही वाढण्याचा संभव आहे. आताच सांगितलेला 
खर्चाचा अंदाज जरी विचारात घेतला आणि आज ज्या काही भयानक 
परिस्थितीला आपल्या राज्याला तोंड द्यावे लागत आहे त्याचा विचार केला 
तर हा वाढता खर्च करणे कसे शक्य आहे? सुगृहिणीचा जो आधार दिला 
जातो त्याला स्पर्श न करताही मी असे सांगेन की आम्हाला या मर्यादेत 
वाढ करण्याची इच्छा नाही, असे मुळीच नाही. शक्‍य झाले तर आम्ही या 
मर्यादेत जरूर वाढ करू. १२०० रुपयांची मर्यादा ज्या वेळी आम्ही वाढविली 
त्या वेळी कोणाचे व्याख्यान ऐकून आम्ही ती वाढविली नव्हती. ही मर्यादा 


१४ 


वाढवावी अशीच सरकारची इच्छा आहे आणि ज्या दिवशी अशी संधी 
मिळेल त्या दिवशी सरकारला खरोखरीच आनंद होईल. सरकारचे धोरणच 
अशा प्रकारचे आहे की, गरिबी ही शिक्षण घेण्याच्या मनीषेच्या आड येऊ 
नये. एका सैद्धांतिक भूमिकेवर आधारलेले असे सरकारचे धोरण आहे. ही 
मर्यादा आजच वाढविणे शक्य असते तर तशी ती वाढविण्यात सरकारला 
विषाद वाटला नसता, आनंदच वाटला असता, परंतु आज तसे करण्यासारखी 
परिस्थिती आहे, असे म्हणता येणार नाही. 


या सैद्धांतिक भूमिकेवर आधारलेली ही एकच बाब आहे असे नाही, 
तर याच भूमिकेवरून पब्लिक स्कूलची कल्पना सरकारने समोर ठेवलेली 
आहे, आणि ती सभागृहाने मंजूर केली आहे. गरिबांची जी मुले फर्स्ट क्लास 
मिळवितात, पहिल्या नंबराने पास होतात त्यांना पुढे शिक्षण मिळावे, त्यांच्या 
आड गरिबी न येता त्यांना पुढे उच्च प्रतीचे नागरिक होता यावे, या राज्याची 
सर्व क्षेत्रांत भरभराट करणारे नागरिक तयार व्हावेत, हीच यामागची भूमिका 
आहे. कालच सभागृहात सांगण्यात आले आहे की, परदेशात शिक्षण घेऊ 
इच्छिणाऱ्या १०० विद्यार्थ्यापैकी ६१ विद्यार्थ्यांना सरकारने मदतीचा हात 
दिलेला आहे. गुणी ब गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष ब अप्रत्यक्ष मदत करावी 
हाच मदत देण्यामागील सरकारचा हेतू आहे. 

सभागृहात असा निर्देश करण्यात आला की, प्राप्तीकर भरणारे लोकही 
आज या सवलतीचा फायदा घेत आहेत. ही अतिशय चुकीची वृत्ती आहे. 
अशा लोकांना सवलत मिळावी हा या योजनेमागील मुळीच उद्देश नव्हता. 
अशा प्रकारची एकही तक्रार सरकारकडे आलेली नाही. अशा प्रकारची कृत्ये 
कोण करीत असेल तर समाजसेवकांनी, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, 
असे लोक उजेडात आणले पाहिजेत आणि या बाबतीत सरकारला मदत 
केली पाहिजे, तेव्हा या बाबतीत जास्त काही बोलावयाचे कारण नाही. 


दुसरा एक भयानक, भयावह विचार या ठिकाणी मांडला गेला. बहुजन 
समाजाला शिक्षण मिळावे म्हणून ही १२०० रुपये मर्यादेची क्लूप्ती सरकारने 
काढलेली आहे. पुढारलेल्या समाजावर अन्याय करण्याची वृत्ती यामागे 
दडलेली आहे, अशा प्रकारचा जो संबंध जोडला गेला तो ऐकून मी सर्द 


१५ 


झालो. मला एक प्रकारचा धक्का बसला. अशा प्रकारची कल्पना सन्माननीय 
सभासदांच्या मनात कशी ब का आली यात जाण्याची माझी इच्छा नाही. 
गरीब विद्यार्थी मग तो कोणत्याही धर्माचा असो, वर्गाचा असो, त्याला ही 
सवलत मिळाली पाहिजे ही यामागील भावना आहे. पुढारलेल्या वर्गाला 
ही सवलत आम्ही नाकारलेली आहे काय, असे मला त्यांना विचारावयाचे 
आहे. मी शेवटी सन्माननीय सभासद श्री. दत्ता देशमुख यांना अशी विनंती 
करीन की, सध्या ज्या काही भयावह परिस्थितीला सरकारला तोंड द्यावे 
लागत आहे तिचा विचार करून त्यांनी आपला हा ठराव मागे घ्यावा. 


सरकारचे याबाबतीत जे धोरण आहे ते सरकारने येथे अगदी स्पष्टपणे 
मांडले आहे. सरकारचा प्रयत्न नेहमीच असा राहील की जितक्या जास्त 
लोकांना या सवलतीचा फायदा देता येईल तेवढ्यांना तो दिला जावा. 
कोणत्याही जातीचा अथवा पंथाचा विचार न करता केवळ आर्थिक 
परिस्थितीच्या आधारावरच या सवलती देण्यात येत असतात, ही गोष्ट 
मी येथे स्पष्ट करू इच्छितो. या सवलती जास्त विद्यार्थ्यांना देता आल्या 
असत्या तर त्यात सरकारला आनंदच वाटला असता. शक्य झाले असते 
तर आजच्याहीपेक्षा अधिक खर्च त्या कामासाठी सरकारने मोठ्या आनंदाने 
केला असता आणि यापुढेही जेव्हा शक्य होईल तेव्हा ही १२०० रुपयाची 
मर्यादा वाढविण्याचा सरकार अवश्य विचार करील एवढे आश्वासन देतो. 


(११ ऑगस्ट १९६१) 
770 


| क | प्राथमिक शिक्षणाकडे लक्ष 


अध्यक्ष महाराज, या मागणीवर जी चर्चा झाली तींत काही सन्माननीय 
सदस्यांनी उपयुक्त स्वरूपाच्या सूचना केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, आता जे 
सन्माननीय सभासद बोलले त्यांनी आपल्या भाषणांत असे सांगितले की, 
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दूरवरच्या ग्रामीण भागात अपुरे मास्तर असल्यामुळे 
फार अडचणीचे जात आहे. सरकारला या गोष्टीची जाणीव नाही असे नाही. 
तर खेड्यापाड्यांत मागणीप्रमाणे शिक्षक नाहीत याची सरकारला जाणीव 
झाल्यामुळेच काही जादा शिक्षक नेमण्यासंबंधी सध्या सरकार विचार 
करीत आहे. अर्थात मागणीप्रमाणे किती शिक्षक आहेत, खरोखरच किती 
शिक्षकांची गरज आहे आणि सरकार किती शिक्षक देऊ शकेल या सर्व 
गोष्टींची गोळाबेरीज मागणी केल्यानंतर करण्यात येईल. याचा अर्थ असा नाही 
की ज्या ज्या वेळी मागणी आली त्या त्या वेळी सरकारने या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष 
केले. अध्यक्ष महाराज, मागणीनुसार कसे शिक्षक नेमण्यात आले यासंबंधी 
माझ्याजवळ एक तक्ता आहे. त्यावरून असे दिसून येईल की, ज्या ज्या वेळी 
मागणी आली त्या त्या वेळी शिक्षक नेमण्यात आले आहेत. १९५७-५८, 
१९५८-५९ आणि १९५९-६० या सालांत पश्चिम महाराष्ट्रातील शाळांत 
सक्तीच्या योजनेखाली ३४९७ शिक्षक नेमले गेले. दुसरी गोष्ट अशी की ज्या 
खाजगी शाळा बंद पडतात त्या बंद पडल्यानंतर जे रिपोर्ट येतात त्यांचा विचार 
करून पुन्हा शाळा उघडण्यात याव्यात म्हणून हे सरकार स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना लिहीत असते. पश्चिम महाराष्ट्रात अशा रीतीने शिक्षकांच्या अभावी 


ज्या शाळा बंद पडल्या त्या ठिकाणी ८४८ शिक्षक नेमण्यात आले. १९५९- 
६० साली सक्तीच्या योजनेखाली पश्चिम महाराष्ट्रात ७२० मास्तर नेमले गेले. 
त्याचप्रमाणे सुशिक्षित पण बेकार अशा लोकांकरिता मध्यवर्ती सरकारची एक 
नवीन योजना आहे. सुशिक्षित बेकारांना थोडाबहुत रिलीफ देण्यात यावा या 
उद्देशाने दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात ही योजना सुरू करण्यात आली. 
या योजनेनुसार जे शिक्षक नेमण्यात आले आहेत ते पुढीलप्रमाणे आहेत. 


१९५८-५९ २९ 
१९५९-६० ७३७ 
१९६०-६१ ४०० 


अशा रीतीने या योजनेखाली पश्चिम महाराष्ट्रात एकंदर ११६६ शिक्षक 
नेमले गेले आहेत. विदर्भातही सक्तीच्या योजनेखाली गेल्या चार वर्षांत जे 
शिक्षक नेमले गेले त्यांची संख्या ९९७ आहे. त्याचप्रमाणे सुशिक्षित बेकारांच्या 
निवारणाची जी योजना आहे तिच्या खाली १५६३ शिक्षक नेमण्यात आले. 
अशा रीतीने विदर्भात नेमण्यात आलेल्या शिक्षकांची संख्या २५६० आहे. 
मराठवाड्यात सक्तीच्या योजनेखाली पुढीलप्रमाणे शिक्षक नेमण्यात आले. 


१९८८-५९ ७५२ 
१९५९-६० २६६ 
१९६०-६१ ४१२ 


त्याचप्रमाणे सुशिक्षित बेकारीचे निवारण करण्याची जी योजना आहे 
तिच्या खाली १७७८ शिक्षक नेमण्यात आले. अशा रीतीने मराठवाड्यात 
गेल्या तीन - चार वर्षांत, ३२०८ शिक्षक नेमण्यात आले. मला असे 
म्हणावयाचे आहे की, गरजेनुसार आणि मध्यवर्ती सरकारच्या योजनेखाली 
या सरकारने शिक्षक पुरविले आहेत. तेव्हा राज्य सरकारने या बाबतीत दुर्लक्ष 
केले असे या आकड्यांवरून तरी म्हणता येणार नाही. 

(श्री. के. एस. पाटील : आता शिक्षकांची मागणी किती आहे?) 
श्री. बाळासाहेब देसाई : अध्यक्ष महाराज या मागणीच्या निमित्ताने, एका 
सन्माननीय सभासदांनी प्राथमिक शिक्षकांच्या हलाखीच्या परिस्थितीसंबंधी 


१८ 


जो उल्लेख केला त्याला अनुलक्षून मी बोलणार आहे. अर्थात प्राथमिक 
शिक्षकांची आर्थिक स्थिती मोठी चांगली आहे हे भासविण्याच्या दृष्टीने मी 
कथन करणार नाही. प्राथमिक शिक्षक या राज्यातील नागरिकांत जास्त सुखी 
आहेत असा माझा दावा नाही. परंतु त्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही 
म्हणून सरकारने काय केले हे दाखविण्याचा माझा प्रयत्न राहील. सकृतदर्शनी 
म्हटल्याप्रमाणे कोणी अशी कल्पना करून घेऊ नये की शिक्षकांची आर्थिक 
परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने त्यांना जास्त पगार देऊन एकदम स्वर्ग 
मिळवून दिला आहे. अध्यक्ष महाराज, पूर्वी अन-ट्रेन्ड प्राथमिक शिक्षकांचे 
पगाराचे जे स्केल होते त्यात सुधारणा करण्यात येऊन त्याला दरमहा ४० रुपये 
मिळतात. ज्युनिअर ट्रेन्ड शिक्षकांना ५० ते ७० इ. बी. ९० रुपयांपर्यंत स्केल 
आणण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे सिनिअर ट्रेन्ड शिक्षकाच्या पगाराची ५६ 
रुपयांपासून सुरुवात होऊन तो १०० रुपयांवर थांबतो. याप्रमाणे प्राथमिक 
शिक्षकांचे पगार रिव्हाइज होऊन त्याप्रमाणे १ एप्रिल १९५८ पासून त्यांना 
नवीन वेतन लागू करण्यात आले. इतके करूनही नवीन वेतनानुसार त्यांचा 
आर्थिकदृष्टया फायदा झालेला नाही, असे कोणाला म्हणावयाचे असेल तर 
त्याने तसे म्हणावे. त्यांचा आर्थिकदृष्ट्या फायदा झाल्याचे नवीन व जुन्या 
वेतनाची तुलना केली तर सहज दिसून येईल. अर्थात त्यांचे संपूर्ण समाधान 
झाले आहे असा सरकारचा दावा नाही व तो सरकार करू इच्छित नाही. 
याबाबतीत निदान पावले उचलून शिक्षकांना समाधान वाटण्याइतपत काही 
केले किंबा नाही हा काहींच्या मते एक प्रश्न असू शकेल. प्राथमिक शिक्षणाच्या 
बाबतीत सरकार कशी विचारपूर्वक आणि विशिष्ट पद्धतीने पावले टाकीत 
आहे याची कल्पना करावयाची असेल तर प्राथमिक शिक्षकांवरील खर्चात 
१९५७-५८ सालापासून कशी वाढ झालेली आहे या एकाच गोष्टीवरून 
दिसून येईल. १९५७-५८ सालापासून प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतन व इतर 
भत्त्यांवर खालीलप्रमाणे खर्च करण्यात आलेला आहे. 


१९ 


वर्ष खर्च (रुपये) 
१९५७-५८ ७,७५,००,००० 
१९५८-५९ ८,५३,००,००० 
१९५९-६० ९,८३,००,००० 
१९६०-६१ १०,६०,००,००० 


द्विभाषिक मुंबई राज्य असतानाच्या काही सालचे आकडे यात असले 
तरी केवळ पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा या विभागांवर झालेल्या 
खर्चाचेच हे आकडे आहेत. प्राथमिक शिक्षण सरकारने सबसिडाइज्ड 
करावयाचे ठरविलेले असल्याने दिवसेंदिवस हा खर्च वाढणार आहे. शाळांची 
संख्या वाढत असल्याने आणि त्यात जादा शिक्षक नेमावयाचे असल्याने 
शिक्षणाचा खर्च वाढणार आहे. ज्या एक शिक्षकांच्या शाळा आहेत त्या 
दोन शिक्षकांच्या करावयाच्या असल्याने आणि दोन शिक्षकांच्या शाळा 
तीन शिक्षकांच्या करावयाच्या असल्यानेदेखील खर्च वाढणार आहे. नॉर्मल 
एक्स्पेन्डिचर आणि नॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्कूल्स जमेला धरले पाहिजे आणि ज्या 
ठिकाणी शाळा नाहीत त्या ठिकाणी शाळा काढण्याचा विचार केला पाहिजे. 
सक्तीने शाळा काढावयाच्या आणि शिक्षण द्यावयाचे हा जो सरकारचा इरादा 
आहे त्यामुळे तो खर्च कोटींनी वाढत आहे. हा खर्च वाढत आहे याबद्दल 
सरकारला विषाद वाटत नाही, जास्त खर्च व्हावा अशी शासनाची भूमिका 
आहे परंतु जास्त प्रमाणात होणारा हा खर्च सरकारला परवडला मात्र पाहिजे. 


सभागृहात प्राथमिक शिक्षकांना पेन्शन देण्याचा प्रश्न उपस्थित 
करण्यात आला आणि या प्रश्नाकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे असे सांगितले 
गेले. सरकारने याबाबतीत स्पष्टपणे सांगितले आहे की हा खर्च कोटींचा 
खर्च असल्यामुळे या सरकारला तो झेपणार नाही. ही योजना स्वीकार्य नाही 
असे काही सरकारचे मत नाही. प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतींत जो खुलासा 
करण्याची आवश्यकता होती तो मी केलेला आहे. 


अध्यक्ष महाराज, काही सन्माननीय सभासदांनी या ठिकाणी काही 
प्रश्न उपस्थित केले. त्या सर्व प्रश्नांची समर्पक उत्तरे देणे कितपत शक्‍य आहे 


२० 


याबद्दल मला शंका आहे. परंतु त्यांपैकी काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा मी प्रयत्न 
करणार आहे. श्री. ए. बी. वर्धन यांनी मिडल स्कूल्ससंबंधीचा प्रश्न उपस्थित 
केला. जुन्या मध्य प्रदेश सरकारने मिडल स्कूल्ससाठी वेगळी वेतनश्रेणी 
ठरविलेली होती. सध्या विदर्भात तीच वेतनश्रेणी सरकारने ठरविलेली आहे. 
पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात मिडल स्कूल्स आणि हायर स्कूल्स अशा 
वेगवेगळ्या शाळा नाहीत. विदर्भात प्राथमिक शाळा, मिडल स्कूल्स आणि 
हायर स्कूल्स असे तीन विभाग असल्याने त्यातील शिक्षकांच्या वेतनश्रेणी या 
वेगवेगळ्या आहेत. या संबंधांत जो खुलासा करावयास पाहिजे होता तो मी 
केलेला आहे, असे मला वाटते. 


(२२ फेब्रुवारी १९६१) 
10710 


२१ 


| ¥ | मराठवाड्यातील शिक्षणाला प्राधान्य 


अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सभागृहापुढे, नामदार अर्थमंत्र्यांच्या 
अंदाजपत्रकावरील भाषणावर गेले काही दिवस जी चर्चा सुरू आहे तिच्यात 
विशेषतः शिक्षण खात्यासंबंधी जे काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले त्या 
सर्वांना नाही तरी काही मुद्यांना उत्तर देण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. हा 
प्रयत्न करीत असताना, प्रथमतः या सभागृहापुढे मराठवाड्यातील रहिवासी 
नसणाऱ्या अशा सन्माननीय सभासदांनीदेखील त्या विभागाचा उल्लेख करून 
तो विभाग शैक्षणिकदृष्ट्या फार मागासलेला आहे आणि मराठवाड्याकडे या 
बाबतीत सरकारचे जितके लक्ष जावयास हवे तितके ते गेलेले नाही, अशी जी 
विधाने केली आहेत, त्यांना अनुलक्षून विदर्भ आणि मराठवाडा या विभागात 
ज्यांना आपण फॅकच्युअल म्हणू शकू असे गेल्या काही दिवसात सरकारने 
जे प्रयत्न केले आहेत, इतकेच नाही तर शैक्षणिक क्षेत्रांत जे पाऊल टाकले 
आहे, त्याविषयी मी थोडक्यात दिग्दर्शन करणार आहे. अर्थात मराठवाडा 
विभाग पूर्वी हैद्राबाद राज्यात असताना त्या ठिकाणाच्या शैक्षणिक प्रगतीचे 
जे चित्र होते ते मी उभे करू शकत नाही आणि तसे करण्याची माझी इच्छाही 
नाही, परंतु त्यानंतर हा विभाग मुंबई राज्यात आल्यानंतर इतकेच नाही तर 
आजही महाराष्ट्रात असताना त्या विभागात कोणत्या रीतीने प्रगती झाली 
आहे, एवढेच मी नमूद करू इच्छितो. 

पहिली गोष्ट अशी की, मुंबईसारखी मराठवाड्यालाही एक 
युनिव्हर्सिटी असावी ही मराठवाड्याची फार जुनी मागणी होती. ती मागणी, 


२२ 


हा विभाग मुंबई राज्यात आल्यानंतर, लवकरात लवकर पुरी केली गेली. 
वस्तुतः युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनचा या गोष्टीला विरोध असतानादेखील, 
अध्यक्ष महाराज, मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांकरिता स्वतंत्र युनिव्हर्सिटी 
श्रेयस्कर आहे म्हणून मुंबई राज्य सरकारने मराठवाड्याकरिता स्वतंत्र 
युनिव्हर्सिटी देण्याचे ठरविले आणि त्याप्रमाणे युनिव्हर्सिटी दिली गेली. या 
युनिव्हर्सिटीकरिता आतापर्यंत जवळ जवळ १५ हजार रुपये खर्च झालेला 
आहे आणि जो सर्व खर्च केला जाणार आहे तो ७० लाखापर्यंत केला 
जाणार आहे. यानंतर, अध्यक्ष महाराज, मराठवाड्यामध्ये ज्या शिक्षण संस्था 
आहेत त्यांनाही सरकार जरूर ती मदत देत आहे. १९५९-६० सालात 
मराठवाड्यात एकंदर ९० नवे वर्ग काढण्यात आले आणि काही खासगी 
शिक्षण संस्थांचे ५२ वर्ग सरकार चालवीत आहे. अशा रीतीने मराठवाड्याची 
या बाबतीत जी मागणी होती ती पुरी करण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. 
त्याचप्रमाणे मराठवाड्यात इंजिनिअरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आणि 
पॉलिटेक्निक अशा संस्था नव्हत्या. त्या तिन्ही संस्थाची त्या विभागातील 
सन्माननीय सभासदांनी मागणी केली होती. त्यांच्या विनंतीप्रमाणे मराठवाडा 
हा एकंदरीत मागासलेला विभाग आहे ही गोष्ट लक्षात घेऊन त्या ठिकाणच्या 
विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून द्यावी या उद्देशाने, 
मराठवाडा मुंबई राज्यात आल्याबरोबर ताबडतोब एक इंजिनिअरिंग कॉलेज, 
एक मेडिकल कॉलेज आणि एक पॉलिटेक्निकल स्कूल काढण्याची व्यवस्था 
करण्यात आली. त्याप्रमाणे इंजिनिअरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आणि 
पॉलिटेक्निकल स्कूल या संस्थांकरिता अनुक्रमे ५०, ४० आणि २७ लाख 
रुपये खर्च करण्यात आले. या संस्थांतून मराठवाडा विभागातील विद्यार्थी 
तांत्रिक शिक्षण घेऊन बाहेर पडावेत आणि मागासलेल्या विभागाची उन्नती 
व्हावी एवढ्याचकरिता सरकार प्रयत्न करीत आहे आणि त्या दृष्टीने त्या 
विभागाला या सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. 

यांनतर अध्यक्ष महाराज, पूर्वी मराठवाड्यामध्ये अशी एक प्रथा होती 
की, त्या प्रथेनुसार हायस्कूलचा एखादा क्लास काढावयाचा झाला तर निदान 
एक हजार रुपये द्यावे लागत असत आणि त्यानंतर तो क्लास इंग्रजीत 


२३ 


निघत असे. सरकारने आता ही पद्धत बंद करून मराठवाड्यात शिक्षणाचा 
जास्तीत जास्त प्रसार करण्याचे धोरण ठरविले आहे. या ठिकाणी असे म्हटले 
गेले की, मराठवाड्यात प्राथमिक शाळा जितक्या प्रमाणात वाढल्या आहेत 
तितक्या प्रमाणात त्यासाठी इमारती नाहीत. मला असे म्हणावयाचे आहे की, 
या बाबतीतही सरकार स्वस्थ बसले आहे, असे नाही. त्या दृष्टीने सरकारने 
१९५७ - ५८ सालाकरिता ७८, १९५८-५९ सालाकरिता ६३, १९५९- 
६० करिता २८ आणि १९६० -६१ करिता ४२ अशा एकंदर २११ खोल्या 
बांधण्याचा एक प्लॅन सरकारने मंजूर केला होता. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी 
की, कॉ्ट्रॅक्ट्स मिळत नसल्याने जितक्या प्रमाणात कामाला वेग यावयास 
पाहिजे तितक्या प्रमाणात तो येत नाही. यासाठी सरकारने फेब्रुवारी १९६० 
मध्ये एक प्लॅन मंजूर केला आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात प्राथमिक 
शाळांच्या इमारती बांधण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवरही टाकण्यात 
आलेली आहे. मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांमध्ये हे जे एकंदर काम आहे 
ते जवळ जवळ १०० ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहे. असे करण्याचा 
हेतू इतकाच की, निदान ग्रामपंचायती तरी हे काम पुरे करतात की काय हे 
पहावे. अशा रितीने मराठवाड्यात शैक्षणिक प्रगती करण्याच्या दृष्टीने गेल्या 
चार वर्षांत जेवढे प्रयत्न करावयास पाहिजेत तेवढे सरकारने केले आहेत, ही 
गोष्ट सभागृहाच्या लक्षात आल्यावाचून राहणार नाही. 


यानतर, अध्यक्ष महाराज, मराठवाड्यासाठी प्राथमिक शिक्षकाच्या 
ज्या जागा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे आहेत. 


वर्ष जागा 
१९५८-५९ ४८२ 
१९५९-६० ६३० 
१९६०-६१ ४१२ 

एकूण १,५२४ 


त्याचप्रमाणे एकदर १५२४ शिक्षक नेमले गेले आहेत. त्याचप्रमाणे 
दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेखाली अनुक्रमे ६४६ आणि ४६५ म्हणजे ११११ 


२४ 


शिक्षक नेमण्यात आले. अशा रीतीने १५२४ -- ११११ > २६३५ शिक्षक 
निव्वळ तीन वर्षांत नेमले गेले आहेत. याशिवाय शाळांची संख्या कशी वाढली 
हे पहात असताना असे दिसून येते की, ३१ मार्च १९५७ ला मराठवाड्यात 
प्रायमरी शाळांची संख्या ३८७७ होती आणि ती ३१ मार्च १९६० ला ५३४० 
झाली. अशा रितीने गेल्या तीन वर्षांत प्रायमरी शाळांच्या संख्येत १४६३ 
ने वाढ झाली. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांची संख्या ३१ मार्च १९५७ ला जी 
२,६०, ४१६ होती ती ३१ मार्च १९६० ला ३,६८,९२० झाली. म्हणजे तीन 
वर्षांत विद्यार्थ्यांची संख्या १,०८,५०४ ने वाढली. मराठवाड्यात शिक्षणाच्या 
दृष्टीने काही प्रगती होत नाही अशी टीका काही सदस्यांकडून करण्यात 
आल्यामुळे मराठवाड्याच्या पाच जिल्ह्यातील विद्यार्थी आणि शाळा यांची 
आकडेवारी मी या ठिकाणी दिली. त्याच प्रमाणात शाळा मास्तरांची संख्याही 
वाढलेली आहे. मराठवाड्यात प्रायमरी, माध्यमिक आणि दुय्यम शिक्षणाच्या 
बाबतीत जेवढे प्रयत्न करणे शक्य आहे, तेवढे सरकार करून राहिलेले 
आहे. मराठवाड्यासंबंधी मी थोडे विस्ताराने बोललो ते एवढ्याचकरिता 
की मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष होत आहे अशा प्रकारची टीका काही सदस्यांनी 
या ठिकाणी आणि बाहेर केली. तेव्हा फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन सभागृहासमोर 
ठेवावी या दृष्टीने मी सभागृहाचा हा वेळ घेतला. 

दुसरा एक मुद्दा मोडक गुरुजींनी उपस्थित केला की, फी माफीची 
मर्यादा १,२०० रुपयांपर्यंत वाढविली, परंतु छात्रालयांच्या सवलतींविषयी 
काय? फी माफीची मर्यादा ९०० रुपयांवरून १,२०० रुपयांवर वाढविली, 
त्यामुळे शाळांची संख्या वाढवावी लागणार आहे, कारण विद्यार्थ्यांची संख्या 
वाढणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी छात्रालयांची जरुरी नाही असे सरकारला वाटत 
आहे असे समजण्याचे कारण नाही. छात्रालयांची जरुरी आहे, याची जाणीव 
शासनाला आहे. सरकार या बाबतीत किती पैसा खर्च करू शकेल, पैसा 
खर्च करण्याच्या बाबतीत कोठवर पाऊल टाकू शकेल, यावर प्रत्यक्ष काही 
खर्च करू शकेल किंवा काय, याही गोष्टींचा शासनाला विचार करावा 
लागतो. छात्रालये असावयास पाहिजेत ही गोष्ट तत्त्व म्हणून सरकारला मान्य 
आहे. १९५७-५८ साली बिनसरकारी, खाजगी अशा १९ संस्थांना छात्रालये 


२५ 


बांधण्यासाठी १ लाख २० हजार रुपयांचे कर्ज सरकारने दिलेले आहे. 
त्यासाठी सुटसुटीत असे हप्ते बांधून देण्यात आलेले आहेत. या पैशातून 
हॉस्टेलच्या इमारती बांधल्या जाणार आहेत. १९५९-६० साली देखील 
जुन्या मुंबईच्या महाराष्ट्र विभागातील बिनसरकारी शिक्षण संस्थांना १ लाख 
९२ हजार रुपयांचे कर्ज हॉस्टेलच्या इमारती बांधण्यासाठी दिलेले आहे. 
चालू साली या कामासाठी ६७ हजार रुपयांची तरतूद आहे. यावरून कळून 
येईल की, हॉस्टेल्सच्या गरजेची जाणीव सरकारला आहे. जसाजसा जास्त 
पैसा उपलब्ध होईल तसतसे हॉस्टेलच्या बाबतीत यश येण्याचा संभव आहे. 


अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सभासद श्री. तरडे यांनी मिलिटरी 
ट्रेनिंगसाठी तरतूद या अंदाजपत्रकात नाही असा उल्लेख केला. कॉलेजमध्ये 
एन. सी. सी. चे शिक्षण सक्तीचे करावे असे सरकारने ठरविले आहे. त्याप्रमाणे 
या राज्य सरकारने मध्यवर्ती सरकारला लिहिलेले आहे. कॉलेजात सक्तीचे 
एन. सी. सी. शिक्षण करण्याच्या कामी काही कायद्याच्या अडचणी आल्या 
आहेत. त्यासंबंधांत मध्यवर्ती सरकारची परवानगी मागण्याची जरुरी होती, 
ती मागितलेली आहे. जरूर तर कायद्यात दुरुस्ती करून ही परवानगी द्या, 
अशी विनंती मध्यवर्ती सरकारला करण्यात आलेली आहे. तीन-चार संस्थांत 
एन. सी. सी. शिक्षण सक्तीचे केले तर विद्यार्थ्यांत लष्करी शिक्षणाची गोडी 
आणि फैलाव होऊ शकेल, यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे. 
मिलिटरी शिक्षण देण्याचे काम आज महाराष्ट्र व्यायाम मंडळ आणि शिवाजी 
प्रिपरेटरी मिलिटरी स्कूल या दोन संस्था थोड्याफार प्रमाणात करीत आहेत. 
या संस्थांकडून होत असलेले काम पुरेसे आहे, असे सरकारला बिलकूल 
वाटत नाही. तेव्हा तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत काही करता आले तर करावे 
अशी या सरकारची इच्छा आहे. 


सन्माननीय सभासद श्री. वर्टी यांनी औद्योगिक शिक्षणासंबंधी 
सांगितले. मराठवाड्यासंबंधांत मी खुलासा केलेला आहेच. तंत्रज्ञ मिळत 
नसल्याने सरकारच्या योजना अडून पडलेल्या आहेत ही गोष्ट खरी आहे. तंत्रज्ञ 
उपलब्ध व्हावेत यासाठी सरकार जास्तीत जास्त काळजी घेत आहे. चालू 
साली कऱ्हाड, नागपूर आणि औरंगाबाद येथे तीन इंजिनिअरिंग कॉलेजेस 


२६ 


सुरू झाली आहेत. या कॉलेजांचा विद्यार्थ्यांना निश्चितपणे जास्त फायदा 
मिळेल. जवळ जवळ प्रत्येक जिल्ह्यात टेक्निकल हायस्कूल या योजनेच्या 
अखेरीपर्यंत निघावयाला पाहिजे, असे सरकारचे प्रयत्न चाललेले आहेत. 
एवढेच नव्हे तर मागणी आली तर प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी तांत्रिक 
शिक्षणाच्या शाळा उपलब्ध करून द्याव्यात, असा सरकारचा प्रयत्न राहील. 
या शिक्षणाकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे, असे म्हणता येणार नाही. मला 
देण्यात आलेल्या वेळेपेक्षा थोडा जास्तच वेळ मी घेतलेला आहे आणि 
शिक्षणाच्या संबंधात जे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले त्यांना उत्तर देण्याचा 
प्रयत्न केलेला आहे. 


(२२ जुलै १९६०) 
IID 


२७ 


| ल | शिक्षणाचा दर्जा 


अध्यक्ष महाराज, या ठरावावर सभागृहात जवळ जवळ दीड तास 
चर्चा करण्यात आली. केव्हा केव्हा मला असे वाटू लागले की, या 
ठरावाच्या निमित्ताने जणू काही सर्वच शिक्षण खाते एक प्रकारे चर्चेला आले 
आहे. या एकंदरीत ठरावाकडे पाहिले तर असे दिसून येईल की, त्याचे दोन 
भाग पडतात. पहिला भाग असा की, शिक्षणाचे स्टॅन्डर्ड डिटीरिओरेट होत 
आहे. त्याच्या योगाने विद्यार्थ्यांत एक प्रकारे इन्डिसिप्लीन वाढत आहे हा 
दुसरा भाग होय. या ठरावावर जी भाषणे झाली त्यांत उपस्थित करण्यात 
आलेल्या सर्व मुद्यांचा मला काही परामर्श घेता येणार नाही. तसा परामर्श 
घेणेही अशक्य आहे. मी अगोदर उल्लेखिल्याप्रमाणे सर्व शिक्षण खाते जणू 
काही चर्चेला आहे, या स्वरूपात पुष्कळशी भाषणे झाल्यामुळे त्यांना उत्तर 
देणे अनावश्यक आहे. पहिल्या प्रथम या सभागृहापुढे एक गोष्ट नमूद केली 
पाहिजे ती अशी की, या महाराष्ट्र राज्यात शिक्षणाच्या दर्जाचा अधःपात 
होत आहे, असे गृहीत धरून सर्व भाषणे झाली. काही ठिकाणच्या शाळांत 
एखादे वेळी शिक्षणाचा दर्जा खालावलेला असल्याचे सन्माननीय सभासदांना 
दिसून आले असेल. त्या बाबतीत मला वादविवाद करावयाचा नाही. परंतु 
महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण खात्याचे सर्वत्र डिटीरिओरेशन झाले आहे असे 
भासविण्याचा या ठिकाणी जो प्रयत्न करण्यात आला त्याच्याशी हे सरकार 
बिलकूल सहमत होऊ शकत नाही. पुष्कळ सन्माननीय सभासदांनी आपल्या 
भाषणात विद्यार्थ्याच्या इन्डिसिप्लिनवर जोर दिला. परंतु मला या बाबतीत 


२८ 


महाराष्ट्र राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रांत जे विद्यार्थीजगत आहे त्यातील विद्यार्थ्यांचे 
या निमित्ताने आभार मानावयाचे आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षणक्षेत्रात 
शिक्षण घेत असलेला विद्यार्थ्यांचा वर्ग शिस्तप्रिय आणि शिस्तबद्ध असा 
आहे. गेल्या दोन - तीन वर्षांत या विद्यार्थीवर्गाने जी काही शिस्तप्रियता 
आणि शिस्तबद्धता दाखविली ती वाखाणण्यासारखी आहे. सन्माननीय 
सभासदांनी म्हटल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्यात कोठेही असे घडले नाही की, 
काही कारणास्तव विद्यार्थ्यांनी उठाव केला आहे. उस्मानिया युनिव्हर्सिटीच्या 
विद्यार्थ्यांप्रमाणे ते वागत नाहीत, कारण ते ज्ञानाच्या पाठीमागे लागले असून 
ते कर्तव्याने प्रेरित झाले आहेत. सर्वसामान्यतः विद्यार्थी वर्ग आपल्या कामात 
सर्वस्वी दंग असतो. विद्यार्थी इतर बाबतीत विचार करावयास तयार नाहीत. 
इतकेच नाही तर ती तयारीही त्यांनी दाखविली नाही. 


अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी असे सांगण्यात आले की, महाराष्ट्र 
राज्यातील शिक्षण पद्धती बिघडलेली आहे. याच्याशी सरकार सहमत होऊ 
शकत नाही. प्राथमिक, दुय्यम आणि विश्वविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांची संख्या ५० लाखांइतकी आहे. त्यांचा शैक्षणिक दर्जा खरोखरीच 
खालावलेला आहे काय? आणि सरकार त्या बाबतीत कोणत्या मार्गाने 
प्रयत्नशील आहे, याचे मला सभागृहापुढे थोडे दिग्दर्शन करावयाचे आहे. 

अध्यक्ष महाराज, प्रायमरी ट्रेनिंग कॉलेजेस आहेत. सरकार शिक्षकाना 
ट्रेनिंग कॉलेजेसमधून शिक्षण देऊन तयार करते ते का करते ? शिक्षकांनी 
शिक्षणाच्या एका विशिष्ट दर्जाप्रत जावे आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना त्या 
दर्जाप्रत आणावे हा उद्देश आहे. हा उद्देश सफल होण्याकरिता राज्यात ११६ 
ट्रेनिंग कॉलेजेस सरकारने उघडलेली आहेत. यांतील ५५ सरकारी आणि 
६१ गैर-सरकारी आहेत. गेल्या दोन वर्षांत १९६० व १९६१ साली, २५ 
नवीन ट्रेनिंग कॉलेजेस काढलेली आहेत. कारण प्राथमिक शिक्षण झपाट्याने 
वाढत आहे. काही जिल्ह्यात तर सर्व क्षेत्र प्राथमिक शिक्षणाने कव्हर झालेले 
आपल्याला दिसेल. प्राथमिक शाळा शिक्षकांचा शिक्षण देण्याचा एकंदर दर्जा 
वाढविला पाहिजे आणि आपल्या या वाढलेल्या दर्जाने विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक 


२९ 


दर्जा वाढवावा. हा दोन वर्षांत २५ ट्रेनिंग कॉलेजीस उघडण्यामागील प्रमुख 
उद्देश आहे. १९५७-५८ साली प्रशिक्षित असलेल्या शिक्षकांचे प्रमाण आणि 
१९६०-६१ साली प्रशिक्षित असलेल्या शिक्षकांचे प्रमाण यात वाढ झालेली 
आपणास दिसून येईल. १९५७-५८ साली ५९ टक्के असलेले परसेन्टेज 
१९६०-६१ साली ६२ टक्के झाले आहे. जास्त प्रशिक्षित शिक्षक तयार करून 
सरकारने प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारलेला आहे. 
दुय्यम शिक्षणाच्या बाबतीतही सरकार प्रयत्नशील आहे. दुय्यम 
शाळांतील प्रशिक्षित शिक्षकांचे प्रमाण ६२ टक्के आहे. आम्ही दुय्यम 
शाळांतील शिक्षकांनाही प्रशिक्षण देतो ते एवढ्यासाठीच की शिक्षकांचा 
दर्जा सुधारावा, त्यातून त्यांना जादा ज्ञान प्राप्त व्हावे आणि त्याचा उपयोग 
विद्यार्थ्यांना होऊन त्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा हा यातील मुख्य हेतू 
आहे. दुय्यम शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा म्हणून सरकार हा प्रयत्न करून 
राहिलेले आहे. ७७ संस्थांतून ४,००६ प्रशिक्षण घेतलेले शिक्षक दरवर्षी 
बाहेर पाठविले जातात. एकेका ट्रेनिंग कॉलेजमधून दरवर्षी साधारण १२३ 
शिक्षक बाहेर पडतात. शिक्षणाचे स्टॅन्डर्ड वाढावे हाच यामागील उद्देश आहे. 
यानंतर काही सन्माननीय सभासदांनी असे सांगितले की, शिक्षक 
भुकेकंगाल आहेत, बुभुक्षित आहेत, त्यांची परिस्थिती शोचनीय आहे, अशा 
अवस्थेत शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिक्षण कसे काय देणार? गेल्या तीन-चार 
वर्षांत प्राथमिक शिक्षण आणि दुय्यम शिक्षण यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी 
सरकारने खूप प्रयत्न केला आहे. शिक्षकांचा दर्जा सुधारावा, त्यांची आर्थिक 
परिस्थिती बदलावी, कुचंबणा नष्ट व्हावी, यासाठी सरकारने जे प्रयत्न केले 
आहेत, शिक्षण खात्याच्या मागणीवर चर्चा करताना सभागृहासमोर मांडण्यात 
आलेले आहेत. विदर्भात शिक्षकांचे रिव्हिजन ऑफ पे स्केल केलेले आहेत 
त्यामुळे काही शैक्षणिक संस्था अडचणीत आल्या आहेत, अशा प्रकारची 
चर्चाही सभागृहात अनेक वेळा झालेली आहे. प्राथमिक शिक्षकांचे रिव्हिजन 
ऑफ पे स्केल्स दुय्यम शिक्षकांच्या अगोदर होऊन गेलेले आहे. याबाबतीत 
मला एक गोष्ट स्वच्छपणे निदर्शनास आणावयाची आहे की “बेटर टॅलेन्ट'' 


३० 


बुद्धिवान वर्ग शिक्षकाच्या पेशाकडे खेचला जावा म्हणून रिव्हिजन ऑफ 
स्केल्स करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. यामुळे खाजगी शिक्षण 
संस्था सरकारविरुद्ध उठल्या आहेत. हे वाढविलेले पगारमान आम्हाला देता 
येणे शक्‍य नाही, अशी तक्रार त्यांनी केलेली आहे. यासंबंधांत मी नुकतेच 
काल स्टेटमेन्ट केलेले आहे. शिक्षक तृप्त झाला पाहिजे, समाधानी राहून तो 
विद्यार्थ्यांपुढे गेला पाहिजे, हाच या पगारवाढीमागील उद्देश आहे. या राज्यात 
प्राथमिक आणि दुय्यम शिक्षकांचे रिव्हिजन ऑफ पे स्केल्स करण्यामागील 
मूळ उद्देश हाच आहे की, संतुष्ट आणि बुद्धिवादी वर्ग शिक्षकांत यावा आणि 
विद्यार्थ्यांना समाधानी चित्ताने व वृत्तीने जे शिक्षण द्यावयाचे ते द्यावे आणि 
म्हणून, जे काय करण्यात आले आहे ते पूर्ण झालेले आहे, असे सरकार 
मानत नाही. एवढ्यामुळे शिक्षणाचा सर्व प्रश्न सुटू शकेल असाही सरकारचा 
दावा नाही. मुलांना जर चांगले ब उत्तम शिक्षण द्यावयाचे असेल तर ते देणारा 
शिक्षक वर्ग संतुष्ट व तृप्त असा असला पाहिजे ही गोष्ट सरकारही मानते व 
त्यादृष्टीने प्रयत्नशील राहण्याचा सरकारचा नेहमीच प्रयत्न असतो. 

काही सदस्यांनी दुसरा एक असा मुद्दा उपस्थित केला की, 
दिवसेंदिवस शिक्षण डिटीरिओरेट होत आहे. परंतु मला वाटते की, याबाबत 
सरकार काय करीत आहे हे आपण पाहिले पाहिजे. शिक्षणाचा दर्जा न 
खालावता तो वाढत जावा म्हणून सरकारने शिक्षकांसाठी जागोजागी ट्रेनिंग 
कॉलेजेस काढली आहेत. त्याचप्रमाणे शिक्षण तज्ज्ञांशीही याबाबत वारंवार 
विचारविनिमय करण्यात येतो. बऱ्याच शिक्षणज्ज्ञांचे मत असे पडले की, 
आजकाल विद्यार्थ्यांचा कल अभ्यास न करता फक्त अँनोटेशन अँड नोट्स 
वाचण्याकडे असतो व त्यामुळे त्यांचा अभ्यासाचा दर्जा खालावत चाललेला 
आहे. त्यासाठी सरकारने शाळातून व शिक्षण संस्थांतून अनोटेशन्स आणि 
नोट्स वापरण्याची बंदी केलेली आहे व ही अॅनोटेशन्स व नोट्स विद्यार्थ्यांनी 
वापरू नये, अशी खबरदारी घेतली जाते. त्याचप्रमाणे सरकारने असेही 
ठरविलेले आहे की, ज्या शाळांचा परीक्षेचा निकाल वाईट लागेल त्या 
शाळांची सरकारी ग्रँट कमी करावयाची किंवा जर अगदीच खराब रिझल्ट 


३१ 


लागला तर सरकार ती ग्रँट बंदही करू शकेल. लोकशाही पद्धतीवर चालणारे 
सरकार यापेक्षा आणखी काय करू शकेल. काही लोकांना जर असे वाटत 
असेल की यापेक्षा जास्त काही सरकारने करावे, तर मतपरिवर्तनाशिवाय 
किंवा शाळा चालकांना विनंती करण्याशिवाय अन्य जबरदस्तीचा कोणताही 
मार्ग सरकार अवलंबू शकेल असे मला वाटत नाही. 


काही लोकांनी असेही सुचविले की सरकारने शिक्षण आपल्या 
हातात घ्यावे परंतु मी अतिशय नम्रपणे सांगू इच्छितो, आज तरी सरकारची 
पॉलिसी किंवा नीती अशी नाही. सरकार निदान आज तरी त्याबाबतीत काही 
बोलू शकत नाही किंवा बोलण्याची आवश्यकता नाही. आज सरकारची 
अशी अपेक्षा आहे की खाजगी संस्थांनी शिक्षण क्षेत्रात पुढे येऊन हे कार्य 
हाती घेतले पाहिजे व अशा शिक्षण संस्थांनी सरकार मदत करील व आज 
आवश्यक ती सर्व प्रकारची मदत सरकार अशा शिक्षण संस्थांना देण्यास तयार 
आहे. आज तरी खाजगी लोकांकडून शिक्षण संस्था काढून घेऊन आपल्या 
हाती घेण्याचे सरकारचे धोरण नाही. या संस्था उत्तम प्रकारे चालाव्या म्हणून 
त्यांना आवश्यक ती सर्व मदत देण्यास आज सरकार प्रयत्नशील आहे. 


शिक्षणाचा खालावणारा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने सरकारने एखादी 
कमिटी नियुक्त करावी अशीही एक शिफारस करण्यात आली आहे. 
सन्माननीय सभागृहाला मला एवढेच सांगावयाचे आहे की, अशा प्रकारची 
कमिटी सरकारने पूर्वीपासूनच स्थापन केलेली आहे. श्री. तावडेंसारख्या 
शिक्षणतज्ज्ञाच्या अध्यक्षतेखाली बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन आज काम 
करीत आहे. त्याचप्रमाणे प्राथमिक शिक्षणासाठीही श्री. सुखटणकर यांच्या 
अध्यक्षतेखाली बोर्ड ऑफ प्रायमरी एज्युकेशन स्थापन केलेले आहे. प्रायमरी 
आणि दुय्यम शिक्षण क्षेत्रांत सरकार वेळोवेळी श्री. तावडे व श्री. सुखटणकर 
यांच्यासारख्या शिक्षणतज्ज्ञांचा सल्ला घेत असते. त्यामुळे जर कोणी असे 
म्हणेल की, आज सरकार निरनिराळ्या योजना शिक्षण क्षेत्रात आखताना 
किंवा त्या कार्यान्वित करताना तज्ज्ञ लोकांचा सल्ला घेत नाही, तर ते बरोबर 


होणार नाही. 


३२ 


त्याप्रमाणे प्रायमरी एज्युकेशन अथवा सेकंडरी एज्युकेशनचे एक 
स्वतंत्र बोर्ड आहे, त्याचप्रमाणे युनिव्हर्सिटीजमध्येही अँकेडेमिक कौन्सिल्स 
असतात. आज आपल्या राज्यांत चार-पाच युनिव्हर्सिटीज आहेत व प्रत्येक 
युनिव्हर्सिटीला स्वतंत्र असे अकेडेमिक कौन्सिल आहे. युनिव्हर्सिटीजच्या 
कामासंबधी हे बोर्ड वेळोवेळी युनिव्हर्सिटीजना सल्ला देते. मला सभागहाच्या 
नजरेस हीच गोष्ट आणावयाची आहे की, प्रायमरी, सेकंडरी व कॉलेज 
एज्युकेशन या तिन्ही क्षेत्रांत निरनिराळी बोर्डस्‌ स्थापून सरकार याबाबत तज्ज्ञ 
लोकांचा सल्ला नेहमीच घेत असते आणि म्हणून मी सन्माननीय सभागृहाच्या 
फक्त एवढेच निदर्शनास आणले की, या ठरावाचा जो उद्देश आहे त्याचा 
सरकारने अगोदरच विचार केला आहे आणि त्याप्रमाणे सरकारने एक कमिटी 
नेमली आणि ती कमिटी सध्या काम करीत आहे. त्या कमिटीपुढे हाही 
प्रश्न विचाराकरिता आहे की, शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे काय आणि 
खालावला असल्यास किती खालावला आहे. अध्यक्ष महाराज, शिक्षणाचा 
दर्जा खालावला आहे काय आणि खालावला असल्यास किती खालावला 
आहे याची थोडीशी प्रचिती आपणास एस. एस. सी. चे जे निकाल आहेत 
त्यावरून येऊ शकेल. त्याकरिता मी त्या निकालांचे तुलनात्मक आकडे 
सभागृहासमोर ठेवतो. 


मुंबई मॅंट्रिक्युलेशनचा १९४५ सालचा निकाल ३९.८ टक्के होता. 
१९४६ साली तो निकाल ४८.४ टक्के होता. १९४७ साली तो ४३.४ टक्के 
होता. १९४८ साली तो निकाल ४३.९ टक्के होता. यानंतर पूना बोर्ड आले. 
त्याचे निकाल याप्रमाणे आहेत. त्याचे अलीकडील आकडे याप्रमाणे आहेत: 
१९५९ साली पूना एस. एस. सी. बोर्डाने घेतलेल्या मॅट्रिक्युलेशन परीक्षेचा 
निकाल ५०.०७ टक्के होता. १९६० साली हाच निकाल ४८.६१ टक्के होता 
आणि १९६१ साली तो ४९.६८ टक्के होता. यावरून मुंबई मॅट्रिक्युलेशनची 
परीक्षा ज्या वेळी होती त्यापेक्षा या रिझल्टमध्ये सुधारणा झाली आहे. 
हे जे आकडे मी दिले आहेत त्यावरून काय दिसते? शिक्षणाचा दर्जा 
किती खालावलेला दिसतो? सन्माननीय सभासदांनी जी भाषणे केली ती 


३३ 


मी अतिशय काळजीपूर्वक ऐकली. मला त्यांच्याबद्दल आदर आहे. त्यांची 
भाषणे काळजीपूर्वक ऐकल्यानंतर मला सन्माननीय सभागृहाला हे नम्रपणे 
विचारावयाचे आहे की, आपण जी अँक्चुअल इन्फरमेशन आहे तिचा विचार 
करणार आहात की नाही? हे जे आकडे मी सांगितले त्यावरून शिक्षणाचा 
दर्जा खालावला आहे असे आपणास वाटते काय आणि वाटत असल्यास 
किती प्रमाणात खालावला आहे असे वाटते? सध्याचा दर्जा आणखी सुधारला 
पाहिजे, तो जास्तीत जास्त प्रमाणात सुधारला पाहिजे आणि आजचा विद्यार्थी 
उद्याचा जबाबदार नागरिक कसा होईल याबद्दल मी वेळोवेळी बोललो आहे. 
परंतु, मी असे गृहीत धरीत नाही की शिक्षणाचा दर्जा फार खालावला असून 
ते अगदी मातीमोल झाले आहे. तशी माझी भावना नाही. माझी भावना अशी 
आहे की, आजचा काळ शिक्षणाच्या विस्ताराचा काळ आहे. शिक्षणाचा 
जास्त विस्तार कसा होईल याचा आपणाला विचार केला पाहिजे. आज 
जनतेमध्ये शिक्षणाची वाढती भूक निर्माण झाली आहे. ही वाढती भूक 
शमविण्याकरिता काय केले पाहिजे, याचा सरकार विचार करीत आहे आणि 
प्रत्यक्ष प्रयत्नही करीत आहे. त्यादृष्टीने १,२०० रुपयांपेक्षा ज्यांचे वार्षिक 
उत्पन्न कमी आहे अशा पालकांच्या मुलांना सरकारने फी माफी दिली आणि 
त्या लोकांना शिक्षणाची दारे मोकळी केली आणि त्यांना सरकारने सांगितले 
जास्तीत जास्त शिक्षण घेऊन सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवा. अशा रितीने हा जो 
शिक्षणाचा विस्तार होत आहे तो आजचा विद्यार्थी उद्याचा जबाबदार नागरिक 
बनावा, याच उद्देशाने होत आहे. शैक्षणिक क्षेत्रांतील आजचा सरकारचा 
मूलभूत विद्यार्थी जबाबदार नागरिक झाला पाहिजे हाच आहे. सरकारने 
शिक्षकांचे पगार वाढविले, विद्यार्थ्यांना फी माफी दिली आणि इतरही शक्य 
ते सर्व प्रयत्न सरकारचे चालू आहेत. 

विदर्भाबद्दल बोलावयाचे झाले तर एस. एस. सी. चे १९६० चे 
रिझल्ट पाहिलेत तर या परीक्षेत एक खेडेगावचा मुलगा पहिला आहे. दुसरा 
नंबर जो आला आहे तोही कोंडाळी नावाच्या खेडेगावचा आहे. पहिला नंबर 
आलेला विद्यार्थी ज्या हायस्कूलमध्ये शिकला ते हायस्कूल दोन वर्षापूर्वीच 


३४ 


निघाले होते. यावरून खेडेगावातही कशी चांगली शिक्षणाची सोय झाली 
आहे याचे प्रत्यंतर आपल्याला येईल. जवळजवळ २२ हजार विद्यार्थ्यांमध्ये 
पहिल्या आणि दुसऱ्या नंबरने पास झालेली दोन्ही मुले खेडेगावची होती हे 
पाहिल्यानंतर शिक्षणाचा दर्जा कमी झाला आहे. असे समजावयाचे काय? तसे 
आपण समजलो तर आपण वस्तुस्थितीची बरोबर जाणीव करून घेतलेलीच 
नाही, असे म्हणावे लागेल. 

१९६१ सालचे निकाल पाहिले तरी पहिला जो विद्यार्थी आहे त्याचे 
नाव एस. टी. शेळकी असून तो खेडेगावचा आहे. याच परीक्षेत तिसरा जो 
विद्यार्थी आला तो मोहाड नावाच्या गावचा असून त्याचे नाव धर्मे असे 
आहे. जास्तीत जास्त लोकांना ज्ञानाची दालने मोकळी करून दिली पाहिजेत 
आणि शिक्षणाचा दर्जा कमी होत असेल तर तो सुधारला पाहिजे याबद्दल 
कोणाचेच दुमत नाही. परंतु सर्वच ठिकाणी शिक्षणाचा दर्जा खालावला 
आहे असे आपण कृपा करून समजू नका. सन्माननीय सभासदांनी सांगितले 
की, आपल्या देशाच्या लोकशाहीसाठी चारित्र्यवान नागरिक निर्माण झाले 
पाहिजेत. सरकारचेही तसेच मत आहे. परंतु, आज आपल्या देशामध्ये आणि 
महाराष्ट्रामध्ये शिक्षणाची एक समस्या निर्माण झाली आहे. मुलांना शिक्षण 
कोणत्या दिशेने आणि पद्धतीने दिले पाहिजे याचा विचार होणे जरूर आहे. 
एका सन्माननीय सभासदांनी सुचविले की, जीवनाचा आणि शिक्षणाचा 
संबंध असला पाहिजे. तेवढ्याकरिताच पाच पॉलिटेक्निक्स्‌ उघडली जाणार 
आहेत. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना जीवनाशी संबंध असलेले शिक्षण मिळेल 
आणि जीवनाचा प्रश्नही सुटेल. टेक्निकल एज्युकेशन जास्तीत जास्त प्रमाणात 
दिले पाहिजे, असे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. सरकारचे त्या दृष्टीने 
प्रामाणिक प्रयत्न चालू आहेत. अमरावतीला इंजिनियरिंग कॉलेज उघडणार 
आहे. मुंबईला उघडले आहे, खामगाव, कोल्हापूर, रत्नागिरी या ठिकाणी 
पॉलिटेक्निक्स उघडली जाणार आहेत. हे सांगताना सरकार या बाबतीत कशा 
प्रकारे प्रयत्न करून राहिले आहे, हे मला आपल्या नजरेस आणून द्यावयाचे 


होते. 


३५ 


टेक्निकल एज्युकेशनशिवाय इंडस्ट्रियल इंस्टिट्यूट्स उघडण्याचाही 
सरकारचा प्रयत्न आहे. 

एका सन्माननीय सभासदांनी सांगितले की, भुकेले शिक्षक ठेवू नका. 
त्या बाबतीतही सरकार प्रयत्नशील आहे. परंतु या बाबतीत शिक्षकांची कुचेष्टा 
आणि अवहेलना होते असे म्हणणे बरोबर नाही. कारण आज महाराष्ट्रात 
किती तरी लोकांनी निःस्वार्थ बुद्धीने विद्यादानाचे कार्य केले आहे आणि 
त्यांचे नाव महाराष्ट्र घेत आहे. अशा प्रकारचे शिक्षणाचे कार्य केलेल्या शिक्षण 
संस्था महाराष्ट्रात आहेत. उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर पुण्याच्या डेक्कन 
एज्युकेशन सोसायटीचे किंवा रयत शिक्षण संस्थेचे देता येईल. रँग्लर परांजपे 
यांनी केवळ १२५ रुपयांवर फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये विद्यादानाचे पवित्र कार्य 
केले. आणि त्याचा व संस्कृतीचा आदेश सार्‍या महाराष्ट्राला दिला. तीच गोष्ट 
कर्मवीर भाऊराव पाटलांची. या लोकांनी शिक्षणाचा दर्जा जसा उभा केला 
तसा उभा करण्याचे प्रयत्न आज होत आहेत काय? एक भाऊराव पाटील 
निघाले पण अनेक भाऊराव पाटील आणखी पुढे आले पाहिजेत म्हणून तुम्ही 
आम्ही प्रयत्न केला पाहिजे. मला हे एवढ्याकरिता सांगावयाचे आहे की, 
पगार कमी असला तरी त्यांची अवहेलना होत आहे यावर विश्वास ठेवता 
येत नाही. महाराष्ट्राची परंपरा फार श्रेष्ठ आहे आणि सरकारही शिक्षकांना 
पगार देऊन राहिले आहेत. एका सन्माननीय सभासदांनी सांगितले की आपण 
शिक्षकांना जास्त पगार देण्याचा विचार करू लागलो तर शिक्षणाचा दर्जा 
कमी होईल. शिक्षकाने उपाशी राहता उपयोगी नाही, त्याच्या मनाला शांतता 
मिळून तो वर्गात गेला पाहिजे आणि शांत मनोवृत्तीतून त्याला विद्यार्थ्यांना 
शिकविता आले पाहिजे, अशा प्रकारचे शिक्षक आम्हाला पाहिजेत. म्हणून 
मी आता सांगितल्याप्रमाणे त्यांना जे वेतन मिळते ते भरपूर आहे म्हणून 
सरकार समाधानाची ढेकर देते असे नाही. तेव्हा महाराष्ट्रातील जी परपरा 
आहे ती त्यांनी विचारात घ्यावी एवढेच मला या निमित्ताने सांगावयाचे आहे. 


अध्यक्ष महाराज, एका सन्माननीय सभासदांनी असे सांगितले की 
शिक्षणाच्या बाबतीत सारखा बदल होत आहे. आणि इंग्रजी शिक्षणाच्या 


३६ 


बाबतीत ते असे म्हणाले की, इंग्रजी शिक्षण एकदा बंद केले आणि ते पुन्हा 
सुरू करण्यात आले. ही गोष्ट खरी आहे आणि ती अमान्य करून चालणार 
नाही. इंग्रजी शिक्षण मधल्या काळात बंद झाले आणि पुन्हा ते सुरू झाले 
हा धोरणाचा प्रश्न आहे. ज्या वेळी इंग्रजी शिक्षण बंद झाले त्यामुळे एका 
पिढीचे नुकसान झाले हे मी मागे बोललो आहे आणि ती चूक तशीच राहू नये 
म्हणून पुन्हा इंग्रजी पाचव्या इयत्तेपासून शिकविण्यास सुरूवात केली आहे. 
लोकशाहीमध्ये हे चालणारच. एखादी चूक झाली तर त्या बाबतीत गप्प न 
बसता त्या बाबतीत सुधारणा करणे हे लोकशाहीमध्ये उचित ठरणार आहे. 
झालेली चूक दुरुस्त करून बंद झालेले इंग्रजी शिक्षण सरकारने पुन्हा सुरू 
केले आहे. चूक दुरुस्त करण्यासाठी लोकशाहीमध्ये मज्जाव नाही. 

(२१ जुलै १९६१) 

1110 


३७ 


६. | कोल्हापूर युनिव्हर्सिटीसाठी कमिटी 


कोल्हापूर युनिव्हर्सिटीच्या बाबतीत या ठिकाणी शंका व्यक्त करण्यात 
आली. खेदाची गोष्ट अशी आहे की, याबाबतीत सरकारचा दृष्टिकोन राजकीय 
स्वरूपाचा आहे, अशी शंका घेण्यात येत आहे. वास्तविक पाहता कोल्हापूर 
येथे युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्याचे सरकारने ठरविलेले असून त्यासाठी ५० 
लाख रुपयांची तरतूद केलेली आहे. याबाबतीत असे म्हणण्यात आले आहे 
की, ही युनिव्हर्सिटी स्थापन होण्याची शक्यता कमी आहे व पोलिटिकल 
हेतू ठेवून अशी युनिव्हर्सिटी आम्ही स्थापन करणार आहोत, अशी केवळ 
घोषणा मात्र सरकारने केली आहे. तेव्हा मला येथे हे पहिल्या प्रथम अगदी 
स्पष्ट करावयाचे आहे की, कितीही खर्च लागला तरी आम्ही कोल्हापूर 
युनिव्हर्सिटीची स्थापना करणार आहोत. यासाठी ५० लाख रुपयांची जी तरतूद 
करण्यात आलेली आहे, ती फार अपुरी आहे असा दुसरा एक आक्षेप घेण्यात 
आलेला आहे. परंतु ही तरतूद प्राथमिक स्वरूपाची असून आणखी आवश्यक 
लागतील तेवढे पैसे यानंतर मंजूर करण्यात येतील. 
(श्री. एस. जी. पाटकर : मग त्यासंबंधी बिल का आणण्यात आलेले नाही?) 


श्री. बाळासाहेब देसाई : त्याचे कारण मी सांगणार आहे. सन्मानीय 
सभानसदांनी शांतपणे जर माझे भाषण ऐकले तर त्यांना ते समजेल. परंतु 
केवळ बिल आणलेले नाही म्हणून ही युनिव्हर्सिटीच स्थापन होणार नाही असे 
तर्कशास्त्र आम्हाला अवगत नाही. ही युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यासाठी एक 
कमिटी नेमण्यात येत आहे. श्री. एस. आर. तावडे हे त्या कमिटीचे चेअरमन 


३८ 


आहेत. त्याचप्रमाणे श्री. राजारामबापू पाटील, श्री लक्ष्मणशास्त्री जोशी वगैरे 
११ लोक त्या कमिटीचे सभासद आहेत. श्री. आपटे, डेप्युटी डायरेक्टर हे सुद्धा 
त्या कमिटीवर आहेत. 


अध्यक्ष महाराज, या कमिटीच्या टर्म्म ऑफ रेफरन्स पाहण्यासारख्या 
आहेत. त्या अशा 


1.To make recommendations as to the terms, scope, 
constitution and jurisdiction of university for the southern 
parts of the Maharashtra State having regard to the area 
under jurisdiction of Poona University and the facilities for 
higher education available in that University; 


2. To report on the case of establishment and maintenance 
of university and to make proposals for raising necessary 
funds, and 


3. To make other recommendations germane thereto. 

अध्यक्ष महाराज, अशा प्रकारच्या टर्म्म ऑफ रेफरन्स देऊन ही 
कमिटी नेमण्यात आली आहे. या कमिटीचा रिपोर्ट आल्यानंतर त्या रिपोर्टच्या 
अनुषंगाने यासंबंधीचे बिल तयार होईल. अजूनही बिल आले नाही म्हणून 
ही युनिव्हर्सिटी स्थापन होणार नाही असे म्हणणे बरोबर नाही. बिल आले 
नाही म्हणूनही युनिव्हर्सिटी स्थापन होणार नाही अशा प्रकारचा तर्क काही 
सन्माननीय सभासदांनी लढविला होता, तो या खुलाशाने नाहीसा होईल. 

यानंतर अध्यक्ष महाराज, मला असे सांगावयाचे आहे की, कोल्हापूर 
युनिव्हर्सिटीच्या स्थापनेसंबंधी जो राजकीय हेतुचा आरोप करण्यात आला 
आहे, तसा सरकारचा मुळीच उद्देश नाही आणि सरकारला त्यातून काही 
मिळवावयाचे नाही. कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे. या कमिटीचा 
रिपोर्ट आल्याबरोबर लवकरात लवकर सरकार बिल तयार करील आणि ही 
युनिव्हर्सिटी लवकरात लवकर अस्तित्वात आणण्याचा प्रयत्न करील. 


(९ ऑगस्ट १९६१) 
01010 


2... २९ 


| ७. | | विद्यापीठाच्या कारभारात हस्तक्षेप नाही 


अध्यक्ष महाराज, युनिव्हर्सिटी ही ऑटोनॉमस बॉडी आहे. या सभागृहाने 
किंवा या पूर्वीच्या सभागृहाने कायदे करून या बॉडीज निर्माण केल्या आहेत. 
मागे आम्ही मराठवाडा युनिव्हर्सिटी निर्माण करणारा कायदा पास केला आहे. 
मला इतकेच सांगावयाचे आहे की, या सर्व संस्था स्वायत्त संस्था आहेत. 
यात एस. एस. सी. बोर्ड ही संस्था आहे, मुंबई युनिव्हर्सिटी आहे, मराठवाडा 
युनिव्हर्सिटी आहे आणि इतर युनिव्हर्सिटीज आहेत. या स्वायत्त संस्था आपण 
निर्माण केल्यानंतर आपण त्यांच्या कारभारात कुठपर्यंत ढवळाढवळ करावी, 
त्यांना कोणत्या हद्दीपर्यंत आपण सल्ला द्यावा हा मोठा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 
अध्यक्ष महाराज, मागे पुण्याच्या काही वृत्तपत्रांनी असा ओरडा केला होता 
की, सरकारने पुणे युनिव्हर्सिटीच्या कारभारात ढवळाढवळ केली, हस्तक्षेप 
केला. या गोष्टीचा सभागृहात मी मुद्दाम उल्लेख करीत आहे. 

अध्यक्ष महाराज, हस्तक्षेप करणे तर दूरच राहो परंतु हस्तक्षेप न 
करता देखील पुण्याच्या काही वृत्तपत्रांनी असा ओरडा केला होता की, पुणे 
युनिव्हर्सिटीच्या कारभारात सरकारने हस्तक्षेप केला आहे आणि ही गोष्ट 
आक्षेपार्ह आहे. या टीकेच्या अनुषंगाने या राज्याचे मुख्यमंत्री आणि पुरोगामी 
विचाराचे सन्माननीय श्री. यशवंतराव चव्हाण यांना खुलासा करावा लागला. 
त्यांनी असा खुलासा केला की, आम्ही आटोनॉमस बॉडीजच्या कारभारात 
हस्तक्षेप करीत नाही आणि पुणे युनिव्हर्सिटीच्या बाबतीत ही गोष्ट घडली नाही. 


अध्यक्ष महाराज, या राज्याच्या पुरोगामी विचाराच्या मुख्यमंत्र्यांना 


यासंबंधी खुलासा करावा लागला. त्यांनी सांगितले की, कोणतीही युनिव्हर्सिटी 
असो, नागपूर युनिव्हर्सिटी असो, मराठवाडा युनिव्हर्सिटी असो किंवा इतर 
कोणतीही युनिव्हर्सिटी असो, तिच्या कारभारात सरकार हस्तक्षेप करणार नाही 
आणि मागेही असा हस्तक्षेप करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला नाही. जर 
असा हस्तक्षेप करण्यात आला तर त्याचे परिणाम राज्याच्या दृष्टीने ठीक 
होणार नाहीत याची सरकारला जाणीव आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे 
की, आतापर्यंत सरकारने हस्तक्षेप केला नाही आणि पुढेही करणार नाही. 
युनिव्हर्सिटीज्च्या कारभाराच्या बाबतीत सरकारचे धोरण काय आहे, हे स्पष्ट 
होण्याकरिताच मी या गोष्टीचा खुलासा केलेला आहे. 

अध्यक्ष महाराज, या सभागृहामध्ये मागेही असे प्रश्न निर्माण झालेले 
होते आणि त्यावेळी सरकारतर्फे खुलासा करण्यात आलेला होता. सभागृहामध्ये 
माझ्यावर असा आरोप करण्यात आला आहे की, यासंबंधी मी कोणाला तरी 
वचन दिले होते की, आम्ही या निर्णयापासून युनिव्हर्सिटीला परावृत्त करण्याचा 
प्रयत्न करू आणि आता मी त्या वचनापासून बाजूला होतो आहे. अध्यक्ष 
महाराज, मी अशा प्रकारचे वचन कोणालाही दिलेले नाही किंवा त्यापासून मी 
बाजूलाही झालेलो नाही. मागे जेव्हा जेव्हा युनिव्हर्सिटीसंबंधाने प्रश्न निर्माण 
झाले होते त्या वेळी सरकारची भूमिका मी स्पष्ट शब्दांत मांडली होती की, 
सरकार या संस्थांच्या कारभारात हस्तक्षेप करणार नाही. आताही अध्यक्ष 
महाराज, सरकारच्या धोरणाचे स्पष्टपणे स्पष्टीकरण करणे जरूर आहे असे 
मला वाटते. 


आत या सभागृहात काही सन्माननीय सभासदांनी एक विशिष्ट प्रकारचा 
दृष्टिकोन मांडला आहे. काही सन्माननीय सभासदांनी असे सांगितले आहे की, 
आपण युनिव्हर्सिटीने जो निर्णय घेतला तो अंमलात आणू दिला तर बहुजन 
समाज आणि गरीब समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे अत्यंत कठीण होईल, 
त्यांना आपले शिक्षण जवळ जवळ बंद करावे लागेल. अध्यक्ष महाराज, हा 
जो निर्णय घेण्यात आला आहे तो युनिव्हर्सिटीच्या अँकॅडेमिक कौन्सिलने 
घेतलेला आहे. त्याचे काय परिणाम होतील याची जाणीव रेक्टर आणि व्हाईस 
चान्सलर यांना आहे. हे लोक आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे लोक आहेत. कोणताही 


४१ 


निर्णय जो जनतेला हानिकारक ठरेल तो हे लोक घेणार नाहीत, अशी माझी 
खात्री आहे. या लोकांच्या विद्वत्तेबद्दल कोणाचे दुमत होईल, असे मला वाटत 
नाही. ज्या निर्णयाबद्दल येथे त्यांच्यावर हल्ला झालेला आहे त्यावर सिंडीकेटने 
चर्चा केली आहे. याकरिता प्रिन्सिपॉल्सची कॉन्फरन्स घेण्यात आली होती. 
यावरून हा निर्णय जनतेला किंवा रात्री आणि सकाळी कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांना कसा हानिकारक होईल हे मला समजत नाही. 

अध्यक्ष महाराज, सरकार कोणत्याही प्रश्नावर एकाच दृष्टिकोनातून 
विचार करू शकत नाही. या सन्माननीय सभागृहामध्येही दोन प्रकारचे दृष्टिकोन 
मांडण्यात आले आहेत. माझी सन्माननीय सभासदांना अशी विनंती आहे 
की, त्यांनी मुंबई युनिव्हर्सिटीचाही दृष्टिकोन समजून घेतला पाहिजे आणि 
नंतर विवेकाने आपले मत बनविले पाहिजे. कोणत्याही भावनेच्या आहारी 
जाऊन आपण आपले मत बनविता कामा नये, असे मला वाटते. आपण 
लोकशाहीच्या मार्गाने जाणारे लोक आहोत तेव्हा समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचा 
यासंबंधात कोणता दृष्टिकोन आहे याचा विचार करूनच मग निर्णय घेण्यात 
आला पाहिजे. लोकशाहीमध्ये समाजातील प्रत्येक थराच्या माणसाचा विचार 
झाला पाहिजे आणि समाजातील प्रत्येक थरात व्यक्त होणारे विचार समजून 
घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. या सभागृहामध्ये सन्माननीय सभासद श्री. 
ताम्हणे यांनी एक दृष्टिकोन आपल्यापुढे ठेवला आहे. त्यांनी सांगितले की, 
युनिव्हर्सिटीच्या कारभारात आपण हस्तक्षेत करणे योग्य नाही त्याप्रमाणे विरोधी 
पक्षाचे नेते सन्माननीय सभासद श्री. भंडारे यांनीही एक दृष्टिकोन मांडला 
आहे. मला त्यांना सांगावयाचे आहे की, या पैकी कोणताही दृष्टिकोन अजून 
सरकारने संपूर्णपणे बाजूला टाकलेला नाही. लोकशाहीमध्ये एखाद्या प्रश्नावर 
अनेक प्रकारचे विचार व्यक्त होतात, त्यांचा विचार सरकारला करावा लागतो. 

अध्यक्ष महाराज, आज मुंबई युनिव्हर्सिटी कॉलेजियट कोर्स सुरू 
करणार आहे. साधारणपणे ज्या कोर्सकरिता १३० ते १५० रुपये फीचा आकार 
पडत होता त्याकरिता फक्त ५० रुपये आकार पडणार आहे. अध्यक्ष महाराज, 
त्या वर्गांत ५० च्या वर विद्यार्थी राहणार नाहीत आणि कॉलेजात जे प्रोफेसर्स 
शिकवितात तेच प्रोफेसर्स त्या वर्गात जाऊन शिकवतील. त्यामुळे त्यांना प्रत्येक 


४२ 


विद्यार्थ्याकडे व्यक्तिगत रितीने लक्ष देणे शक्‍य होईल. अर्थात विद्यार्थ्यांची 
वर्गातील संख्या कमी असल्यामुळेच ही गोष्ट साध्य होणार आहे. सांगण्याचा 
उद्देश हा की, ही जी पर्यायी योजना सुचविण्यात आलेली आहे तिचाही 
समतोल बुद्धीने, साधकबाधक रितीने विचार करणे आवश्यक आहे. एकदम 
घाईघाईने आपले मत बनविणे योग्य होणार नाही. 


अध्यक्ष महाराज, मी सांगत होतो की, या विषयावर झालेल्या 
चर्चेमधून दोन दृष्टिकोन या सभागृहासमोर ठेवण्यात आलेले आहेत. एक 
दृष्टिकोन असा मांडण्यात आला आहे की, विश्वविद्यालय ही स्वायत्त संस्था 
असल्यामुळे तिच्या कारभारात सरकारने हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही, 
नव्हे तसा हस्तक्षेप करू नयेच. दुसरा दृष्टिकोन असा मांडण्यात आला की, 
विश्वविद्यालयाने घेतलेल्या एखाद्या निर्णयामुळे समाजावर अन्याय होत असेल, 
विद्यार्थ्याच्या प्रगतीला तो हानिकारक असेल तर सरकारने विश्वविद्यालयाच्या 
कारभारात अवश्य हस्तक्षेप केला पाहिजे, नव्हे तसा तो करणेच न्याय्य 
ठरेल. या दृष्टिकोनाच्या समर्थकांनी याहीपुढे जाऊन असे म्हणणे मांडले की, 
याकरिता प्रचलित कायद्यांत एखादी दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता वाटली 
तर त्याकरिताही सरकारने तयार असले पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, यासंबंधीची 
सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना प्रचलित कायद्यात याबाबत काय परिस्थिती 
आहे ती मी थोडक्यांत सभागृहाच्या माहितीकरिता पुढे ठेवू इच्छितो. 


As regards the control over the affiliated Colleges under 
section 25 ofthe Bombay University Act, the University has to 
supervise and control the admission, conduct and discipline 
of the students of the University and to make arrangements 
for promoting their health and general welfare. They have to 
arrange fora direct inspection of affiliated colleges, recognised 
Institutions, hostels, etc. They have to issue instructions for 
maintaining the efficiency and for ensuring proper conditions 
of employment for members of their staff, etc. It will thus 
be seen that Government does not come in the picture with 
regard to the maintenance of efficiency and administration of 
affiliated colleges. 


४३ 


अध्यक्ष महाराज, कायद्याची सध्याची परिस्थिती या प्रकारची आहे. 
दुसरी गोष्ट म्हणजे या सभागृहाचे काही सभासदही विश्वविद्यालयाच्या सिनेटमध्ये 
आहेत. माझ्या कल्पनेप्रमाणे श्री. व्ही. आर. राऊत, श्री. ओझा, श्री. खेर 
आणि श्री. चौधरी असे चार सभासद मुंबई विश्वविद्यालयाच्या सिनेटमध्ये या 
सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. जेव्हा सिनेटमध्ये या वादग्रस्त प्रश्नावर 
चर्चा होईल तेव्हा हे सभासद या सभागृहाचे काय मत आहे ते मोकळेपणाने 
त्या ठिकाणी मांडू शकतील. त्यांना तशी संधी अवश्य मिळेल. सरकारचे 
म्हणणे एवढेच आहे की, आज या सभागृहात जे दोन दृष्टिकोन मांडण्यात 
आलेले आहेत त्यावर विचार करावा लागेल. सरकारचे या बाबतीतले धोरण 
अगदी स्पष्ट आहे. या ठिकाणी आज चर्चा झाली म्हणून मी सांगत नाही. 
विश्वविद्यालयाच्या निर्णयामुळे बहुजन समाजावर अन्याय होणार आहे म्हणून 
मी सांगत नाही, परंतु १,२०० रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱया पालकांच्या 
मुला-मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची सवलत जाहीर करण्यामागे आणि अशाच 
प्रकरच्या इतर शैक्षणिक सवलती देण्यामागे सरकारचा हाच हेतू आहे की, 
आजपर्यंत जो गरीब समाज शिक्षणापासून अर्थाभावी वंचित राहिलेला आहे 
त्याला शिक्षणाचे दरवाजे खुले व्हावेत. शिक्षण घेण्यात त्याला पैशाची अडचण 
भासू नये. गरीब समाजाला शिक्षण सुलभ होण्याकरिता सरकारने आजपर्यंत 
भगीरथ प्रयत्न केलेले आहेत. सरकार या बाबतींत अगदी निष्क्रिय आहे असा 
भास या ठिकाणी भाषणे करून निर्माण करणाऱ्यांनी या गोष्टी लक्षात घेतल्या 
पाहिजेत. 


(९ ऑगस्ट १९६१) 
00700 


डड 


| | शिक्षण करात वाढ 


अध्यक्ष महाराज, या विधेयकाचा हेतू स्पष्ट आहे, तो म्हणजे सांप्रत 
शिक्षणाच्या योजनांमध्ये वाढ करण्यात आल्यामुळे आणि इतर अनेक आनुषंगिक 
कारणांमुळे राज्यात शिक्षणाचा प्रसार होत असताना त्याच्या खर्चाचा बोजा 
वाढत आहे. तो सहन करण्याकरिता थोडीबहुत मदत व्हावी, अशा उद्देशाने 
हे विधेयक मी सभागृहापुढे आणले आहे. अर्थमंत्र्यांनी अंदाजपत्रकावरील 
आपल्या भाषणामध्ये या कराचा हेतू आणि त्याचे परिणाम वगैरे संबंधी स्पष्ट 
निवेदन केलेले आहे. आपल्या राज्यातील शिक्षणाचा वाढता बोजा लक्षात 
घेता त्याला नागरिकांकडूनही काही प्रमाणात हातभार लावावा, या उद्देशाने हा 
सेस वाढविण्यात येत आहे. आज आपल्या राज्यात शिक्षणावरील खर्च वाढता 
आहे, तो भागविण्याकरिता अर्धा टक्का वाढ करण्यात येत आहे. 


अध्यक्ष महाराज, या विधेयकाने शिक्षण करात जी वाढ सुचविली 
आहे त्यासंबंधी जी भाषणे झाली त्याबाबत मला प्रथम सांगितले पाहिजे की, 
सुरुवातीपासून सर्वच भाषणे काही तरी चांगल्या हेतुने, चांगल्या भावनेतून 
झालेली आहेत. त्यामुळे कोणाच्याही हेतूबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. 
आपल्या राज्यात शिक्षणाचा प्रसार जास्त व्हावा व शिक्षणाचा फायदा 
अधिकाधिक लोकांना मिळावा या भावनेतून येथे काही सूचना करण्यात 
आल्या. मला सदस्यांच्या माहितीकरता सांगायचे आहे की, हा जो शिक्षण कर 
आहे तो राज्यातील २१९ म्युनिसिपालट्या व मुंबई, नागपूर, सोलापूर ब पुणे 
हा चार कॉर्पोरेशनच्या विभागातच लावण्यात येत आहे ब तो कर पूर्वीपासूनच 


४५ 


असून फक्त त्यात अर्धा टक्का वाढ करण्यासाठी हे विधेयक येथे आणलेले आहे. 
राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेवर या कराचा बोजा अजिबात पडणार नाही. 
श्री. धोंडगे यांनी आपल्या भाषणात बहुजन समाजाची जी काळजी दाखविली 
व ज्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या त्यांच्याशी मी सहमत आहे. परंतु हा जो 
कर याचा फायदा अशाच गरीब जनतेला मिळणार आहे म्हणून या कराचा 
विरोध करण्याचे काही कारण नाही. हा अर्धा टक्का कर वाढवून सरकारी 
तिजोरीत काही फार मोठी भर पडणार आहे, असे सरकारदेखील मानीत नाही. 
परंतु, थेंबे थेंबे तळे साचे' या म्हणीप्रमाणे या रकमेचा उपयोग तरी शिक्षण 
प्रसारासाठी केला जाऊ शकेल. करवाढ ही काही आनंदाची गोष्ट नाही व 
करवाढ करण्याची कोणाला हौस असते असे नाही. परंतु अपरिहार्य परिस्थितीत 
कर लावावे लागतात. ते कर लावीत असताना त्यापाठीमागची भावना काय 
आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. याठिकाणी जी करवाढ करण्यात 
आलेली आहे ती कर्तव्यपूर्तीकरिता आलेली आहे म्हणून ती अपरिहार्य आहे. 


अध्यक्ष महाराज, मला या ठिकाणी सांगावयाचे आहे की, या 
ठिकाणी भाषणांच्या ओघात निरनिराळया सन्माननीय सभासदांनी असा 
आभास निर्माण केला आहे की, ही करवाढ सामान्य माणसावर करण्यात 
आलेली आहे. आपल्या राज्यात एकंदर २१९ नगरपालिका आहेत, त्या 
सर्व नगरपालिकांवर हा कर आकारला जाणार नाही तर या कराचे बरेचसे 
उत्पन्न मुंबई महानगरपालिकेकडून मिळणार आहे. ज्या वेळी मी म्हणतो की, 
मुंबई महानगरपालिकेकडून या उत्पन्नाचा बराचसा भाग येणार आहे तेव्हा या 
ठिकाणी बसलेले सन्माननीय सभासद असे म्हणतील की, या शहराची गरज 
भागविण्याकरिता यातून किती खर्च होणार आहे? त्यांना असे म्हणण्याचा जरूर 
अधिकार आहे परंतु हा करच नको असे म्हणणे मात्र संयुक्तिक होणार नाही. 
अध्यक्ष महाराज, मी सांगत होतो की आपल्या राज्यातील २१९ नगरपालिका 
आहेत त्यांच्यापैकी बऱ्याच नगरपालिकांवर या कराचा बोजाच पडणार नाही. 
उदाहरणच सांगावयाचे झाले तर रेणापूरची नगरपालिका आहे, तेथे मला वाटते 
हा कर जाणारच नाही. त्याचप्रमाणे सन्माननीय सभासद श्री. धोंडगे यांच्या 
कंधारच्या नगरपालिकेलाही हा कर द्यावा लागणार नाही. कारण ज्यांच्या 


४६ 


मालमत्तेची रेटेबल व्हॅल्यू दरसाल ७५ रुपये किंवा आत आहे त्यांना हा कर 
द्यावा लागणार नाही. कंधारला इतका कर देणारी मंडळी आहे की नाही हे 
मला माहीत नाही, परंतु नसावी असे मला वाटते. म्हणून मला या ठिकाणी 
सांगावयाचे आहे की हा कर मर्यादित स्वरूपाचा आहे. या सर्व ठिकाणी हा 
कर किती वाढणार आहे याचाही आपण विचार केला पाहिजे. या कराची, जो 
कर अगोदरच आकारण्यात आलेला आहे मर्यादा फक्त अर्धा टक्का वाढणार 
आहे. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर इतकाच कर वाढवायचा होता तर 
तो वाढवलाच कशाला? यामागे सरकारचा हेतू काय आहे ? आज जो दोन 
टक्के कर होता त्यांत वाढ होणार आहे ब ती फक्त ज्यांच्या घराची रेटेबल व्हॅल्यू 
रुपये ३०० किंवा अधिक आहे त्यांच्याबद्दल लागू होणार आहे. याबद्दल मला 
सांगावयाचे आहे की, आपल्या शिक्षणावरच्या खर्चात झपाटून वाढ होत आहे. 
यासंबंधी जर आपण आकडे पाहिले तर आपल्याला दिसून येईल की, हा 
वाढता खर्च भागविण्याकरिता आपल्याला काहींना काही खर्च केला पाहिजे. 
सन १९६६-६७ साली आपल्या राज्यातील शिक्षणावरील खर्च ४३ कोटी ६२ 
लक्ष होता, तो सन १९६७-६८ साली ५७ कोटी ९८ लक्ष रुपयांवर गेला 
आहे. म्हणजे जवळजवळ एका वर्षाच्या काळात हा खर्च १३ कोटी रुपयाने 
वाढला आहे. या ठिकाणी असाही प्रश्न सन्माननीय सभासद श्री. धोंडगे यांनी 
उपस्थित केला आहे की, आपल्या राज्यात जो शिक्षणावर खर्च केला जातो 
त्यामुळे आदिवासी, गरीब, हरिजन वगैरे मुलांकरिता किती खर्च करण्यात 
येतो. त्यांनी हा प्रश्न अत्यंत तळमळीने निर्माण केला आहे, त्यामागची मी 
त्यांची भावना समजू शकतो. मला त्यांना याठिकाणी सांगावयाचे आहे की, 
आपले राज्य १२०० रुपयाच्या आत ज्या पालकांचे उत्पन्न आहे त्यांना मोफत 
शिक्षणाचा लाभ देते, तो कोणाच्या पदरात पडतो याचा त्यांनी विचार करावा. 
हा लाभ आपल्या राज्यातील गोरगरीब, आदिवासी, डोंगरकपारित राहणारे 
जे लोक आहेत त्यांच्या पदरात पडतो. अध्यक्ष महाराज, याबाबत आपल्या 
राज्यात जो खर्च करण्यात आला तोसुद्धा पाहण्यासारखा आहे. गेल्या वर्षी ६ 
कोटी ५८ लक्ष रुपये खर्च सवलतीवर झालेला आहे. आज मी पाहिले आहे 
की, डोंगरात राहणाऱया माणसाचा मुलगा डॉक्टर होतो, इंजिनियर होतो तो 


४७ 


कोणत्या मदतीमुळे होतो याचा त्यांनी विचार करावा. माझ्या पाहण्यात अशी 
उदाहरणे आहेत आणि मला वाटते सन्माननीय सभासद श्री. धोंडगे यांनाही 
याबाबतीत माहिती असेल. आज निरनिराळ्या सवलतीमुळे आणि शिक्षणाच्या 
प्रसारामुळे एक वर्षात आपल्या राज्यात १५ कोटी रुपयांनी शिक्षणावर वाढ 
झाली. त्यातील काही भाग आपल्या राज्यातील जनतेने ज्यांची देण्याची 
ताकत आहे त्यांनी दिल्यास हा बोजा हलका होणार आहे. आणि म्हणूनच 
हा कर फक्त अर्ध्या टक्याने वाढविण्यात आला आहे. या बाबतीत मला 
सांगावयाचे आहे की, जो खर्च आपल्या राज्यात वाढतो तो आपल्या राज्याच्या 
जनतेकडूनच वसूल केल्याशिवाय दुसरा तरणोपाय नाही. हा खर्च आपल्याला 
आपल्या राज्यातील वाढत्या विद्यार्थ्याच्या संख्येला शिक्षण देण्याकरिता, त्यांना 
निरनिराळ्या सवलती देण्याकरिताच करावा लागणार आहे. 


अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी असे सांगण्यात आले आहे, आणि त्यांनी 
प्रामाणिकपणे सांगितले की, यामागे सरकारचा सदभाव आहे काय? सरकारचे 
समाजवादाकडे जाण्याचे धोरण आहे की नाही? मला त्यांना सांगावयाचे आहे 
की सर्व हिंदुस्थानातील राज्यांनी जी गोष्ट केली नाही ती या राज्याने केली 
आहे. ज्या विद्यार्थ्याच्या पालकांचे उत्पन्न १,२०० रुपयापेक्षा कमी आहे 
त्यांची या राज्यात मोफत शिक्षणाची सोय करण्यात आली आहे व हे राज्य 
त्यावर दरवर्षी ७ कोटी रुपये खर्च करीत आहे. या राज्याने आपल्या राज्यात 
प्रथम कूळ कायदा पास करून हजारो एकर जमीन कुळांच्या मालकीची केली 
आहे. या गोष्टी समाजवादाकडे जाणाऱया नाहीत काय? याचा सर्व सभागृहाने 
विचार करावा. परंतु या सभागृहात काही सभासदांना पाहिजे त्या प्रकारचा 
समाजवाद आम्हाला आणावयाचा नाही आणि आणता येणार नाही. आम्हाला 
लोकशाहीवर अधिष्ठित समाजवाद आणावयाचा आहे व त्या मागनिच हे राज्य 
चाललेले आहे, ही गोष्ट मला या ठिकाणी नमूद करावयाची आहे. या राज्याचा 
स्थायिभाव आहे की गरिबांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती मिळाव्यात. 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनीही असेच म्हटले आहे : Let the last man be 
the first man in the country. याप्रमाणे या राज्याचा स्थायिभाव आहे 
व त्या मार्गाने हे राज्य जाणार आहे. आज जी करवाढ सुचविण्यात आलेली 


४८ 


आहे ती याच उद्देशाने आणि त्याच ध्येयाच्या पूर्तिकरिता सुचविण्यात आली 
आहे. रेटेबल व्हॅल्यूवर जी करवाढ सुचविण्यात आली आहे, तो अन्याय आहे 
काय? समाजवादाच्या विरुद्ध आहे काय? असा माझा सवाल आहे आणि 
जर ही करवाढ समाजवादाच्या विरुद्ध असेल तर मला असे विचारावयाचे 
आहे की, या शहरात ज्या वीस आणि पंचवीस मजली इमारती होणार आहेत 
त्यात शेतकरी आणि कामगारांची मुले राहणार आहेत काय ? मातंग गुरुजी 
या ठिकाणी बोलले त्यांच्यावर जी टीका करण्यात आली, त्यामुळे त्यांच्यावर 
अन्याय झालेला आहे, असे मला स्वतःला वाटते. त्यांनी सांगितले होते की, 
आम्हीही याकरिता दहा-दहा टक्के कर भरण्यास तयार आहोत. यामुळे त्यांच्या 
मनातील उपेक्षितांच्या उत्थानाबद्दलची तळमळ दिसून येते. आम्ही मजुरी करू 
परंतु या सत्कार्याला हातभार लावू असे त्यांचे म्हणणे होते. तेव्हा या ठिकाणी 
या सत्कार्याकरिता जी अर्धा टक्का वाढ करण्यात आली आहे, त्या करवाढीला 
माझ्या खुलाशानंतर हे सभागृह एकमताने पाठिंबा देईल, अशी आशा करून 
मी भाषण संपवितो. 


(२७ जुलै १९६७) 
71070 


४९ 


९. शिक्षण, नोकरी आणि जातीचा उल्लेख 


अध्यक्ष महाराज, या सभागृहापुढे महत्त्वाचा असा ठराव आला आहे. 
या ठरावासंबंधी माझे मित्र सन्माननीय सभासद श्री. लिमये यांनी घटनेचा 
आधार घेऊन असे सागितले की घटनेमध्ये एकसंध समाज निर्मिती अपेक्षित 
आहे. घटनेने हे धोरण सर्व राज्यांना घालून दिले आहे आणि ते अभिनंदनीय 
आहे. त्या दृष्टीने या ठरावाला एक विशेष महत्त्व आहे. या ठरावाच्या अनुषंगाने 
माननीय सभासदांनी दोन गोष्टींची अपेक्षा केली आहे. एक गोष्ट अशी की 
शिक्षण संस्थांमधून प्रवेश मिळविताना अर्जामध्ये जातीचे जे कलम असते ते 
नसावे आणि दुसरे असे की, विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी अर्ज करताना शासनाच्या 
नोकरीत म्हणा किंवा जिल्हा परिषदेच्या नोकरीत म्हणा, जातीचा नामनिर्देश 
करावा लागतो तो करावा लागू नये. ही गोष्ट शासनाच्या लक्षात आली आणि 
शासनाने या बाबतीत काय केले आहे, हे मी शासनाचा याबद्दलचा ठराव 
वाचून दाखविला तर आपल्या लक्षात येईल. शासनाने ७ एप्रिल १९५१ मध्ये 
जो ठराव केला तो ठराव असा आहे : 


*Government has had under consideration the question 
whether in view of its policy to etadicate communalism from 
the official ephere, the items relating to religion caste or 
sub-caste in some of the forms which are in use should not 
be deleted. It has now been decided that all the Secretarial 
Departments should issue unders to the Subordinanl Offices 
and Departments under them or Eliminate mention of caste 
or sub-caste from all the forms used by them for official 


uo 


purpose expect its so far as such mention serves a necessary 
purpose and that in such cases, including those wherein 
specific statutory directions require the retention of the 
existing entries the question of eliminantion of caste or sub- 
caste should be examined by the Administrative Department 
concerned, and unless it is found that the retention of the 
entries is absolutley essential to serve a necessary purpose, 
suitable action for eliminating all such references even by 


legalation should be taken. 


सन्माननीय सभासद श्री. लिमये यांच्या हेतूशी हा ठराव सुसंगत आहे 
असे आपल्याला सकृदर्शनी दिसून येईल. तथापि, माझ्या मित्रांच्या ठरावाचा 
उद्देश मी समजू शकतो. या ठरावाची अंमलबजावणी बरोबर होत नाही ही 
त्यांची तक्रार असू शकते. परंतु हा ठराव येईल अशी कल्पना नव्हती. त्या 
वेळी दौर्‍यावर असताना अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्या असता, मी स्वतः 
चौकशी करून या ठरावातील बाबींची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला 
आहे. समाजाची बांधणी एका विशिष्ट पद्धतीने करावयाची असे ठरल्यानंतर 
या ठरावाची अंमलबजावणी कशी चालली आहे हे पाहणे जरुरीचे आहे. या 
दृष्टिकोनातून दिनांक ८ फेब्रुवारी १९६८ रोजी एक सकर्युलर शासनाने काढले 
आहे. ते मी वाचून दाखवितो. ते असे आहे की : 


शासन निर्णय, राजकीय व सेवा विभाग, क्रमांक ४९०-४६, दिनांक 
७ एप्रिल १९५१, याअन्वये सर्व सचिवालयीन विभागाना असे आदेश देण्यात 
आले होते की, त्यांनी आपापल्या प्रशासनिक नियंत्रणाखाली असलेल्या 
कार्यालयांना अशा अर्थाच्या सूचना द्याव्यात की, शासकीय कारभारात उपयोगात 
आणल्या जाणाऱ्या वेगवेगळया नमुन्यांमध्ये ब पर्यायाने कार्यालयीन दप्तरातील 
वेगवेगळ्या नोंदी करताना, अपरिहार्य कारण असल्याखेरीज अथवा अशा नोंदी 
अनुसूचित जाती-जमाती वा इतर मागासलेल्या वर्गाच्या उमेदवाराशी संबंधित 
असल्याखेरीज जाती, पोटजाती, इत्यादींविषयीचे उल्लेख टाळावेत. शिवाय, 
आवश्यक तेथे संविधानिक तरतूद करूनही अशा उल्लेखांबाबतचे नियम बदलून 
घेण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, याबाबत काही विभागीय 
कार्यालये यांनी आवश्यक ती कार्यवाही केल्याचे आढळत नाही. त्यामुळे 


५१ 


वेगवेगळया विभागांतून अनुसरल्या जाणाऱ्या कार्यपद्धतीत एकसूत्रीपणा दिसून 
येत नाही. 

शासनाचे धोरण, भारतीय संविधानातील जातीयतेच्या निर्मूलनाबाबतच्या 
तरतुदी शक्य तितक्‍या काटेकोरपणे पाळण्याचे असून त्यानुसार शासनाने सर्व 
क्षेत्रातून जातीयताविषयक उछ्लेख-निर्देश टाळण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही केली 
आहे. शासकीय कारभारातही आवश्यकता नसताना जातीयतेचे उल्लेख निर्देश 
केले जाऊ नयेत अशा प्रकारचे आदेश वर उल्लेखिल्याप्रमाणे पूर्वीच देण्यात 
आलेले आहेत. तथापि, अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासलेल्या 
वर्गातील उमेदवारांस वेगवेगळया क्षेत्रांत वेगवेगळया सवलती देण्यात आलेल्या 
असल्याने व या सवलतीस पात्र असणाऱ्यांच्या बाबतीत जातिविषयक उल्लेख 
शासनाच्या दप्तरी असणे आवश्यक असल्यामुळे अशा उमेदवारांच्या बाबतीत 
शासकीय कारभारात वापरल्या जाणाऱ्या वेगवेगळया नमुन्यांमध्ये जातविषयक 
उल्लेख असणे आवश्यक व उचित आहे. मात्र, इतर कोणाही उमेदवारांच्या 
कर्मचा-यांच्या बाबतीत असे उल्लेख असण्याचे कारण नाही ही गोष्ट लक्षात 
घेण्याची विनंती सर्व सचिवालयीन विभाग व इतर शासकीय विभागीय 
कार्यालये यास करण्यात येत असून त्यांना असे कळविण्यात येत आहे की, 
त्यांच्या कारभारात वापरात असलेल्या सर्व नमुन्यांमधून जात, पोट-जात, 
इत्यादींविषयीचे उल्लेख वगळण्यात यावेत. 

अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सभासदांना या परिपत्रकाची माहिती 
असती तर कदाचित त्यांनी हा ठराव येथे आणलाच नसता. मला त्यांना 
एवढेच सांगावयाचे आहे की, या ठरावामागील त्यांचा जो हेतू आहे त्या हेतुशी 
आणि विचाराशी हे सरकार संपूर्णपणे सहमत आहे. घटनेत घालून दिलेल्या 
तत्त्वांचे पालन करण्यात हे सरकार कसूर करीत नाही, करू इच्छित नाही आणि 
कदापिही करणार नाही. 

शासनाने या बाबतीतील धोरण आणि शासनाने या धोरणाची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी टाकलेली पावले यांची सन्माननीय सभासदांना 
ओळख करून दिल्यानंतर मला आणखी काही गोष्टी त्यांच्या निदर्शनास आणून 
द्यावयाच्या आहेत. या ठरावाच्या पूर्वीच दुसऱ्या एका सन्माननीय सभासदांनी 


५२ 


असा एक ठराव आणला होता की, मागासलेल्या वर्गाची जी यादी आहे त्या 
यादीमध्ये आणखी दोन जातींचा समावेश करण्यात यावा. या यादीमध्ये सध्या 
१७८ जाती आहेत. त्यात आणखी दोन जातींचा उल्लेख केला तर तेथे अशा 
१८० जाती होतील. कदाचित आणखी काही सन्माननीय सभासदांनी आणखी 
काही जातींचा या यादीत समावेश करावा असा आग्रह धरला, तर या यादीत 
१८५ किंवा १९० जातीसुद्धा होतील. परंतु या बाबतीत सर्व सन्माननीय 
सभासदांनी आणि बाहेरच्या जनतेनेसुद्धा विचार करण्याची वेळ आली आहे. 
आपल्याला एक नवीन समाजरचना निर्माण करावयाची आहे. त्यात जातीपाती 
असता कामा नयेत, असे काही लोकांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे काही 
सन्माननीय सभासदांनी ब्राह्मण जातीचे उदाहरण घेतले. ब्राह्मणांनी राज्यकर्ते 
असता उपयोगी नाही, कारण ते सर्वसामान्य जनतेशी संपर्क साधू शकणार 
नाहीत, असे म्हटले गेले. परंतु कै. बाळासाहेब खेर यांनी जनतेशी सतत संबंध 
ठेवलेला होता. ते दयाळू अंतःकरणाचे होते. त्याचप्रमाणे त्यांच्याइतका यशस्वी 
अँडमिनिस्ट्रेटर दुसरा कोणी झाला आहे असे मला वाटत नाही. त्याचप्रमाणे 
आपण असे पाहतो की, अनेक ब्राह्मणांची मुले आता सरहद्दीवर गेली आहेत. 
ती तळहातावर आपले शीर घेऊन लढतात. तेव्हा ते जातीने ब्राह्मण असले तरी 
वस्तुतः त्यांना क्षत्रिय म्हणण्यास काय हरकत आहे? या नवीन समाजरचनेत 
जे लोक आपल्या कर्तृत्वाने पुढे येतील त्यांना आपण मान दिला पाहिजे. 
याचप्रमाणे श्री. शंतनुराव किलोस्कर हे जातीने ब्राह्मण आहेत परंतु ते फार मोठे 
उद्योगपती झालेले आहेत. तसेच श्री. शेंबेकर हे जातीने ब्राह्मण आहेत परंतु ते 
एक फार मोठे उत्कृष्ट शेतकरी झाले आहेत. त्यांनी शेतीचे उत्पादन जास्तीत 
जास्त वाढवून दाखविले आहे की, डॉ. आंबेडकर हे महार जातीत जन्माला 
आले. परंतु त्यांनीच आपली घटना निर्माण केली. त्यांना त्यांची जात विचारली 
असताना त्यांनी आपली जात महार आहे, असे सांगितले नाही. ते म्हणाले 
की, Iam Indian first and Indian last. तेव्हा माननीय सभासदांचा हा 
ठराव आणण्यापाठीमागील जो उद्देश आहे त्याच्याशी शासन पूर्णपणे सहमत 
आहे. अमुक जातीचे लोक हे जास्त पुढारलेले व अमुक जातीचे लोक जास्त 
मागासलेले हे शासन मानीत नाही. कोणी कितीही प्रयत्न केला तरी आता 


५३ 


या जाती राहू शकत नाहीत. त्या मोडणारच आहेत. आणि जाती - जमाती 
अजूनदेखील शिल्लक राहणार आहेत असे जर कोणी मानीत असेल तर ते 
स्वर्गाच्या कल्पना करण्यासारखेच आहे. आता जाती मोडण्याचा प्रयत्न लोक 
करणार आहेत असे नाही तर आता परिस्थितीमुळेच जाती मोडणार आहेत. 
आता जातीचा प्रश्न हा भूतकाळात विलीन झाल्यासारखा होणार आहे व आता 
या जातीयतेच्या प्रश्नाला या देशात भविष्यकाळ नाही. ही परिस्थिती पाहूनच 
सरकारने पावले उचलली आहेत. आपल्याच देशात पंडितांना शिरसावंद्य असे 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कोणत्या जातीत निर्माण झाले असे कोणी पाहत 
नाही. आता याच ठरावाच्या आधी याठिकाणी माळी आणि तेली समाजाला 
मागासलेल्या जातीच्या यादीत समाविष्ट करावे, असा ठराव येथे चर्चिला 
गेला होता. परंतु तो जातीय प्रश्न नसून आर्थिक प्रश्न आहे. आपण जर ही 
यादी सारखी वाढवत राहिलो तर त्याला काही सीमाच राहणार नाही. श्री. 
सोहोनी यांनी जातीसंबंधी बोलताना सोनार-शिंपी-कुलकर्णी-अप्पा यांच्या 
नावाचा जातीय दृष्टिकोनातून येथे उल्लेख केला परंतु त्याच्या जो पुढचा भाग 
होता तो मात्र येथे सांगितला नाही. तो असा आहे की “यांची संगत नको रे 
बाबा.'' जातीयता नष्ट करणे हे काही पाप नाही. आज कितीतरी ब्राह्मण मुलगे 
सरहद्दीवर आपले प्राण देऊन लढत आहेत. त्यांना माझे शतशः प्रणाम आहेत. 
त्यांच्याकडे आपण ते कोणत्या जातीचे आहेत म्हणून पाहत नाही. 

शेवटी श्री. लिमये यांनी येथे ज्या आशेने ठराव आणला आहे त्यादृष्टीने 
सरकारने आधीच पावले उचलली आहेत. तेव्हा हा ठराव त्यांनी परत घ्यावा, 
अशी माझी त्यांना विनंती आहे. 


(२२ मार्च १९६८) 
00710 


प्ड 


| १०. 6 | शिक्षणात शहरी -ग्रामीण दरी 


अध्यक्ष महाराज, शिक्षणविषय हा एकच विषय असा आहे की, तो 
व्याप्तीने प्रचंड आहे. आणि म्हणून या विषयासंबंधाने सर्व दृष्टीने, सर्वांगाने 
एवढ्याशा भाषणामध्ये परामर्श घेता येणार नाही. म्हणून मी फक्त एकाच 
गोष्टीचा उल्लेख करणार आहे. 

अध्यक्ष महाराज, ग्रामीण भाग आणि शहरी भाग यामध्ये फार मोठी 
शैक्षणिक दरी निर्माण झाली आहे, आणि आज ती मोजता येणार नाही, 
एवढया थराला गेली आहे. एका बाजूला सामाजिक विषमता आहे, आर्थिक, 
सामाजिक, शैक्षणिक अशा विषमता आहेत. दुसऱ्या बाजूने ती विषमता जास्त 
कशी वाढेल याचा जणू एक प्रकारे अप्रत्यक्ष प्रयत्न होत आहे. स्वराज्य 
मिळण्यापूर्वी महात्मा गांधी राऊंड टेबल कॉन्फरसला गेले असता त्यांना एक 
प्रश्न विचारला होता. महात्माजी तुमच्या देशामधील ८० टक्के लोक अडाणी 
आणि गरीब आहेत. या परिस्थितीमध्ये केवळ २० टक्के लोकांच्या हाती 
स्वराज्य द्यावे लागेल. तेव्हा तुम्ही स्वराज्याची मागणी का करता? त्या वेळेस 
महात्माजींनी समर्पक उत्तर दिले. अध्यक्ष महाराज, तेव्हा महात्मा गांधींनी 
असे सांगितले की, तुम्हीच ही परिस्थिती निर्माण केली आहे. म्हणूनच मी 
तुम्हाला जा असे सांगत आहे. हे अतिशय अर्थपूर्ण वाक्य आहे. तेव्हा स्वराज्य 
मिळाल्यानंतर शिक्षणावर जास्त जोर द्यावयास हवा होता. पण तसा तो दिला 
नाही, हे देशातील खेड्यांचे एक दुर्दैव आहे. तेव्हा माझी सन्माननीय सदस्यांना 
एवढीच विनंती राहील की, ग्रामीण भाग म्हणून जो भाग आहे, ज्या ठिकाणी 


५५ 


खेडी व वाड्या आहेत तेथे शैक्षणिकदृष्ट्या खूप अंतर पडले आहे. तेव्हा ही 
दरी आमच्या धोरणानुसार निर्माण होते का? या गोष्टीला आम्ही जबाबदार 
आहोत का? या दृष्टिकोनातून विचार केला पाहिजे. तेव्हा ही तफावत दूर करणे 
आवश्यक आहे. काही भागात शिक्षणाच्या अजिबात सोयी नसणे आणि ज्या 
भागात या सोयी आहेत, तेथे त्या अपु-या असणे अशा दोन भागात असणारी 
ही विषमता आपल्याला दूर करावयाची आहे. तेव्हा या गोष्टीवर भर देऊन 
शासनाने बजेटमध्ये अधिक तरतूद केली पाहिजे. तेव्हा ज्यांची प्रगती झाली 
आहे अशा शहरांमधील शैक्षणिक संस्था आणि आज स्वातंत्र्य मिळून २५- 
३० वर्षे होऊन गेल्यानंतर सुद्धा ग्रामीण भागातील वाड्यांतील शैक्षणिक संस्था 
यांच्यामध्ये तफावत आहे. तेव्हा या सभागृहात या खात्यावर चर्चा करीत 
असताना माझा जोर असा आहे की, या शैक्षणिक क्षेत्रात असणारी तफावत 
वेगाने कमी करण्याची गरज आहे. ज्यांची प्रगती झाली आहे त्यांच्यावरच 
पुष्कळ रकमा खर्ची पडतात. महात्मा गांधीनी असे म्हंटले आहे की, 1 
Want to wipe out every tear from every face for that I 
want you to quit India. तेव्हा या देशातील माणूस त्या काळात का 
रडत होता? तर त्याला शिक्षण नव्हते, त्याचे जीवन दारिद्र्यग्रस्त होते म्हणून. 
शिक्षण खात्यासंबंधी बोलत असताना माझी माननीय मंत्री महोदयांना अशी 
विनंती राहील की, ही तफावत दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. ज्या 
वेळी तत्कालीन सरकारने असे ठरविले की, १२०० रुपये पगार असणाऱ्यांना 
शिक्षण मोफत द्यावयाचे. तेव्हा याबाबतचे मूलभूत धोरण कोणते होते? 
आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना शैक्षणिक क्षेत्रात सवलती मान्य करण्यात 
आल्या. त्याप्रमाणे त्या सर्वत्र मान्य झाल्या पाहिजेत, या क्षेत्रातील तफावत 
कमी करावयाची असेल तर त्यासाठी काही पॅरामीटर लावला पाहिजे. काही 
कस, निकष ठरविले पाहिजेत. मध्यंतरी मी असे वाचले की पूर्वी या देशात 
फक्त ५-१० लोक खूप श्रीमंत होते. पण आज त्यांची संख्या ३०-४० एवढी 
झाली आहे. असे असताना अजूनही डोंगरावर राहणाऱ्या लोकांच्या शिक्षणाचा 
पत्ता नाही. तेथील गावांच्या वाड्या वेगळया, त्यांची वसाहत वेगळी. पण 
तेथपर्यंत आम्ही अजून जाऊन पोहोचलो नाही. तेव्हा अशा प्रकारे ही विषमता 


५६ 


सर्वत्र आणि सर्व क्षेत्रात स्वराज्यानंतर दुर्दैवाने कळत नकळत वाढत गेली. 
म्हणून या शैक्षणिक क्षेत्रातील विषमता ही भयानक आहे असे मी म्हणेन. ज्या 
लोकांना पुष्कळ काही मिळाले आहे तेथेच या शैक्षणिक संस्था जात आहेत, 
तेथेच तंत्रज्ञानही जात आहे. पण जेथे तंत्रज्ञान नाही त्या विभागापेक्षा जेथे 
तंत्रज्ञानाचा सुकाळ आहे तेथेच या शैक्षणिक संस्था वाढत आहेत. त्यामुळे 
ग्रामीण भागातील माणूस, डोंगर भागामध्ये असलेला माणूस या योजनांना 
मुकलेला आहे. तेव्हा यांना शिक्षण कसे मिळेल यासंबंधी बजेटमध्ये तरतूद 
असली तर ते चांगलेच आहे. पण नसेल तर ती करणे जरूरीचे आहे. 


यानंतर हरिजन आणि त्यांच्या सबलतीबाबतीत मी बोलणार आहे. 
आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला विभाग आपण शैक्षणिक क्षेत्रापुरता मान्य केलेला 
आहे. पण हा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला विभाग देशाने मान्य केला पाहिजे. 
पण देशापुढे विचार मांडण्याचा मला अधिकार नसल्याने मी हा विचार 
प्रातापुढे मांडत आहे. तेव्हा मी सरकारला आग्रहाची अशी विनंती करतो 
की, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला जो विभाग आहे तो आपल्या योजनेत कुठे 
बसतो याची पाहणी करण्याची गरज आहे. आज बजेटमध्ये तरतूद नसेल तर 
उद्या करा. परंतु, माझी विनंती राहील की, जो शैक्षणिकदृष्ट्या दुर्लक्षित आहे, 
उपेक्षित आहे असा जो माणूस आहे, तो कोठे दडला असेल तर त्याला शोधून 
काढा, गावे दडली असतील तर ती शोधून काढा. जंगलात असतील तर तुम्ही 
तिकडे जा. त्यांची खानेसुमारी करा. प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याबाबतच्या सूचना 
करा. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक प्रगती किती झाली? किती प्रमाणात झाली? 
त्याचप्रमाणे खर्चही किती झाला? जो खर्च झाला तो सत्कारणी, सत्पात्री 
झाला का? हे पाहून आज जो भाग उपेक्षित आहे, जो भाग दुर्लक्षित झालेला 
आहे त्याकडे शैक्षणिकदृष्ट्या जास्तीत जास्त शासनाने लक्ष द्यावे. एवढीच मला 
या निमित्ताने विनंती करावयाची आहे. 


(१२ एप्रिल १९८२) 
[॥(॥ए] 


५७ 


११. पोलिसावरील खर्च 


अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सभागृहापुढे जी कपात सूचना मांडण्यात 
आली आहे तिला विरोध करण्यासाठी मी उभा राहिलो आहे. कपात सूचनेवर 
आतापर्यंत विरोधी पक्षातर्फ जी भाषणे झाली ती काळजीपूर्वक पाहिली तर 
आपल्याला असा एक सूर ध्वनित झालेला दिसून येतो की, मुंबई राज्यातील 
पोलीस हे जनतेचे शत्रू असून सज्जन माणसांचे काळ आहेत. पण मी या 
बाबतीत एक गोष्ट सभागृहाच्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, मुंबई राज्यातील 
सर्वच्या सर्व पोलीस चांगले आहेत असा दावा या सभागृहामध्ये आणि 
सभागृहाच्या बाहेर आपले चीफ मिनिस्टर श्री. मोरारजी देसाई यांनी किंवा 
दुसऱ्या कोणीही केलेला नाही. असे असताना या राज्यातील सर्व पोलीस 
जनतेचे मित्र नाहीत, शत्रू आहेत असा दावा करणे मात्र अवास्तव आहे, 
असे म्हटल्याशिवाय मला राहवत नाही. आज आपल्या राज्यातील विशिष्ट 
परिस्थिती पाहिली तर असे दिसून येईल की, एका भागामध्ये जातीयवाद माजून 
राहिला आहे तर दुसऱ्या एका विशिष्ट भागामध्ये दहशतवाद उफाळून वर येत 
आहे. त्याचप्रमाणे काही भागांमध्ये श्रीमंत वर्ग आणि त्याविरुद्ध पिळला गेलेला 
आणि जाणारा वर्ग डोके वर काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आणि एक वर्ग 
आपल्या सोयीला वाटेल ती बाजू घेऊन दुसऱया बाजूवर मात करण्यासाठी 
प्रयत्न करीत आहे, अशी स्थिती सर्वत्र राज्यामध्ये दिसून येते. तेव्हा अशा 
रीतीने जी परिस्थिती आपल्या राज्यात आहे, तिच्याशी मुकाबला करावयाचा 
असेल तर सरकारजवळ कार्यक्षम आणि सर्व साधनसामग्रीने सज्ज असे पोलीस 


६० 


असणे अत्यंत जरूरीचे आहे. अर्थात मुंबई राज्य हे पोलीस राज्य व्हावे असे 
मी म्हणत नाही. परतुं माझे म्हणणे असे आहे की, राज्य चालविणे म्हणजे 
काही एखादा आश्रम चालविणे नव्हे. राज्य चालविण्यासाठी जो एक प्रकारचा 
खंबीरपणा आणि खंबीर मनोवृत्ती लागते ती सरकारच्या किंवा पोलिसांच्या 
अंगात नसली तर सर्वसामान्य माणसाच्या जीविताचे- मग तो मनुष्य कोणीही 
असो - आणि वित्ताचे रक्षण करण्याची सरकारवर जी एक जबाबदारी आहे 
ती सरकारला पार पाडता येणार नाही. एवढ्याकरिता मला असे सांगावयाचे 
आहे की, मुंबई राज्यातील विविक्षित परिस्थितीचे अवलोकन केले तर खरा 
प्रकार काय आहे. हे आपल्या लक्षात येऊ शकेल. नुकतीच सेल्स टॅक्ससंबंधी 
जी चळवळ झाली त्यामध्ये कोणी काय केले हे मी सांगत नाही पण गरीब 
लोकांकरिता आम्ही झगडतो असे म्हणणारी जी माणसे आहेत त्यांनीच काही 
श्रीमंत व्यापाऱ्यांची बाजू घेऊन ही चळवळ सुरू केल्याचे दिसून आले आहे. 
त्याचप्रमाणे मजूर वर्गाच्या बाबतीतही गोंधळ व अशांतता माजविण्याचा 
प्रयत्न काही सरकार विरोधी विशिष्ट लोकांकडून झाल्याचे दिसून आले आहे. 
तेव्हा मला एवढेच सांगावयाचे आहे की, ज्या वेळी ही परिस्थिती काबूत 
ठेवण्यासाठी किंवा तिला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करावा लागतो त्या 
वेळी सरकारला काही गोष्टी इच्छा नसतानाही करणे भाग पड़ते. त्या केल्या 
नाहीत तर सरकारला राज्यकारभार चालविता येणार नाही ही गोष्ट सन्माननीय 
सभासदांनी लक्षात घेतली पाहिजे. लोकांचे जीवित सुरक्षित राहावे व त्यांची 
उन्नती व्हावी याची सरकारला चिता असल्यामुळे प्रक्षोभ निर्माण न होता 
परिस्थिती काबूत ठेवण्यासाठी आणि विशिष्ट परिस्थितीवर मात करण्यासाठी 
सरकारला प्रयत्न करावा लागतो व त्यासाठी होणारा खर्च वावगा आहे असे 
कोणालाही म्हणता येणार नाही. 

त्यानंतर माझ्या एका सन्माननीय मित्रांनी असे म्हटले आहे की, मुंबई 
राज्यात पोलिसांवर जितका खर्च होतो तितका खर्च इतर दुसऱ्या प्रांतात कोठेही 
होत नाही. मला त्या सन्माननीय मित्रांच्या निदर्शनास आणावयाचे आहे की, 
पश्चिम बंगालमध्ये नुकतेच जे बजेट चर्चिले गेले त्यांत विरोधी पक्षातील एका 
सन्माननीय सभासदाने मुंबई राज्यामध्ये पोलिसांवर होणारा खर्च उत्पन्नाच्या 


६१ 


१३.५ टक्के आहे पण पश्चिम बंगालमध्ये हा खर्च १७ टक्क्यांवर होत असल्याचे 
कबूल केले आहे. तेव्हा पोलीस खात्याच्या बाबतीत या सभागृहामध्ये विरोधी 
पक्षांकडून जी टीका केली गेली त्यात आपल्या देशातील कोणत्याही राज्यांत 
पोलिसांवर होणाऱया खर्चापेक्षा मुंबई प्रांताचा खर्च जास्त आहे, असा जो 
दावा मांडला गेला तो बरोबर नाही, असे मला सांगावयाचे आहे. आपण जर 
गेल्या ६ वर्षातील परिस्थिती पाहिली तर मुंबई इलाख्यात विविक्षित ठिकाणी 
सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस फोर्समध्ये वारंवार वाढ करावी लागली होती 
असे दिसून येईल, पण ती वाढ इतर प्रांतांच्या मानाने जास्त आहे असे 
आपल्याला म्हणता येणार नाही. इतर प्रांतांमध्ये पोलीस फोर्समध्ये जी वाढ 
झाली आहे तिचे अवलोकन केले तर असे दिसून येईल की, बिहारमध्ये ८ 
टक्के, सौराष्ट्रात ५८ टक्के, मध्य प्रदेशामध्ये १५ टक्के, आणि ओरिसा, हैद्राबाद 
व म्हैसूर या ठिकाणी २०० टक्के वाढ झालेली आहे. तेव्हा सर्व भारतामध्ये 
मुंबई राज्यात पोलिसांवर जास्त खर्च होतो असा जो दावा विरोधी पक्षांकडून 
मांडला जात आहे तो चुकीचा आहे. 

मी मघाशी आपल्या भाषणात वर्णन केल्याप्रमाणे आपल्या राज्यात 
एक विशिष्ट परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. तिच्या स्पष्टीकरणार्थ एक 
उदाहरण दिले तर ते अस्थानी होईल असे मला वाटत नाही. समाजवादी पुढारी 
आणि एक नामवंत कार्यकर्ते श्री. नानासाहेब गोरे यांनी एक पत्रक काढले 
आहे. त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की, पुण्यामध्ये सध्या पोलिसांवर जे 
अत्याचार होतात, गुंडांचे जे हले होतात त्यामुळे समाजामध्ये प्रतिष्ठा पावलेल्या 
माणसांना त्या भागात राहणे अशक्य होऊन बसले आहे. हे गुंड लोक पोलीस 
चौकीवर जातात, प्रतिष्ठित लोकांच्या घरी जातात व त्यांना दम देऊन पैसे 
काढतात, हे जे प्रकार होत आहेत त्याचा सरकारने योग्य तो बंदोबस्त केला 
पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे. मला सन्माननीय सभागृहाच्या निदर्शनास 
आणावयाचे आहे की, काही लोकांचा असे प्रकार करणे हा धंदा होऊन 
बसला आहे आणि तो खेडयापुरता मर्यादित राहिला नसून हळूहळू शहरांतही 
पसरत चालला आहे. या गोष्टीचा बंदोबस्त करण्यासाठी कडक उपाययोजना 
केली नाही तर या सभागृहातील सभासदच उद्या सरकारला दोष दिल्याशिवाय 


६२ 


राहणार नाहीत. तेव्हा या खर्चासाठी लागणारा पैसा आपण मंजूर केला पाहिजे. 
तो केला नाही तर या गोष्टींना आळा बसणे कठीण होईल. आपल्या प्रांतात 
सध्या अनेक ठिकाणी गुंडगिरीची वृत्ती वाढत असल्याचे आढळून येत आहे 
आणि ती जर तशीच वाढू दिली तर राज्याची शांतता व सुव्यवस्था धोक्यात 
आल्याशिवाय राहणार नाही. 


विजापूर जिल्ह्यात सध्या अनेक दंगेधोपे होत आहेत. इतकेच नव्हे 
तर खूनही व्हावयास लागले आहेत. तसेच मुधोळ, जमखंडी येथेही शिक्षा 
भोगून आलेल्या काही लोकांनी एक टोळी निर्माण केली असून शांतता व 
सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. अशा लोकांचा 
बंदोबस्त करण्यासाठी पोलिसांमध्ये वाढ करणे जरूरीचे आहे, ही गोष्ट 
कोणालाही नाकबूल करता येणार नाही. अशी वस्तुस्थिती असताना काही 
सन्माननीय सभासद म्हणतात की, पोलीस हे गरिबांचे काळ झाले असून 
श्रीमंतांचे रक्षण करीत आहेत. मला त्यांना सांगावयाचे आहे की सोलापूरला 
घडलेले उदाहरण त्यांनी लक्षात घ्यावे. त्याठिकाणी श्री. सिद्रमआप्पा फलारी 
यांनी विनंती करून सांगितले आहे की, पोलीस हे लोकांचे जीवरक्षण करणारे 
आहेत तेव्हा त्यांना लागणारी मदत आपण सर्वांनी दिली पाहिजे. त्यांनी 
केलेल्या विनंतीचा किती उपयोग झाला ते मला माहीत नाही. पण लोकांनी 
पोलिसांना मदत करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे ही गोष्ट खरी 
आहे. त्यानंतर बेळगाव जिल्ह्यामध्ये झालेल्या काँग्रेस कार्यकर्त्याच्या सभेत 
अशी मागणी करण्यात आली आहे की, आम्हाला सुधारणा नकोत पण ही 
गुंडगिरी ब गुन्हेगारी अगोदर थांबवा. अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. 
याच सभेत एका काँग्रेस कार्यकर्त्याजवळ एक सराईत गुन्हेगार काय म्हणाला 
होता ती हकिगत त्या कार्यकर्त्याने सांगितली. पूर्वीचे सरकारला आम्ही 
गुन्हेगार लोक भीत होतो पण आजचे सरकार नेभळट आहे. आम्हासच हे 
सरकार व पोलीस भीत आहेत. आता पोलीस राज्य निर्माण झाले असून त्यात 
काँग्रेसच्या लोकांचेच हित साधले जात आहे, असे ज्या सन्माननीय सभासदांचे 
म्हणणे आहे त्यांना मला असे विचारावयाचे आहे की, पोलिसांवर जर जास्त 
खर्च केला नाही किंबा जे गुन्हेगार सापडतात त्यांना जर कडक शासन झाले 


६३ 


नाही, तर या गुन्ह्यांना आळा कसा घालता येईल व या राज्यात सुव्यवस्था 
कशी राहील? अलीकडे काही विशिष्ट विभागात गुन्हेगारांनी दोन आघाडया 
उघडल्या आहेत. एका बाजूने ते जनतेवर हल्ला करून जनतेचे जीवित धोक्यात 
आणून तिचे वित्तहरण करीत आहेत व दुसऱया बाजूने ते पोलिसांवर हल्ला 
चढवून त्यांचासुद्धा जीव घेण्यास मागेपुढे पाहात नाहीत. पुण्याला नुकतेच 
असे एक उदाहरण झाले आहे. तेव्हा कडक धोरण स्वीकारून जर या गोष्टींचा 
बंदोबस्त केला नाही तर या गुंडगिरीला आळा बसणे अशक्य आहे. आपले 
वेल्फेअर स्टेट आहे की नाही याबद्दल काही सन्माननीय सभासदांनी शंका 
व्यक्त केली आहे. या सन्माननीय सभागृहाचे नेते नामदार मोरारजीभाई यांनी 
वेल्फेअर स्टेटकडे जाणे हे आमचे ध्येय आहे, असे सांगितले होते. परंतु या 
वेल्फेअर स्टेटकडे जाण्यास आम्ही सुरूवात केली आहे की नाही याचा मात्र 
त्यांनी उछ्लेख केलेला नाही, अशी त्यांच्यावर येथे टीका करण्यात आलेली 
आहे. वस्तुस्थितीकडे संपूर्ण डोळेझाक करून जर असे विधान करावयाचे 
असेल तर त्याला कोणाचाही इलाज नाही. परंतु डोळे उघड़े ठेवून सरकारचे 
शेतकीविषयक धोरण, शिक्षणाबाबतची प्रगती किंवा जनतेच्या आरोग्यासाठी 
होत असलेले प्रयत्न आपण पाहिले तर वेल्फेअर स्टेटकडे जाण्यास आपण 
निश्चितपणे सुरूवात केली आहे. त्या दिशेने आपली कितीतरी वाटचाल झालेली 
असून शेवटचा टप्पा गाठण्याकरिता आपल्याला थोडासा वेळ लागला तरी तो 
निश्चितपणे गाठला जाईल असे कोणाही विचारवंतास कबूल करावे लागेल. 
गेली काही वर्षे नगर जिल्ह्यात अशा तऱ्हेची परिस्थिती निर्माण झाली होती 
की, सरकारला तेथे खास पोलीस पार्टी ठेवून विशिष्ट तऱ्हेने बंदोबस्त करावा 
लागला आणि त्यामुळे तेथील परिस्थिती आता नियंत्रणात आलेली आहे. 
हे तेथील गुन्ह्यांचे पूर्वीचे प्रमाण आणि आजचे प्रमाण पाहिल्यास आपल्या 
लक्षात येईल. नगर जिल्ह्यात १९५१ साली ४९ दरोडे पडले होते परंतु १९५२ 
साली १७ पडले. तेथे रस्त्यांतील वाटमारीचे प्रकार १९५१ साली ५ झाले 
होते परंतु १९५२ साली ४ झाले. जबरी आणि चोरीचे प्रकार १९५१ साली 
१०९ झाले होते परंतु १९५२ साली ६९ झाले आहेत. तेथे १९५१ साली 
६७ दिवसा घरफोड्या झाल्या होत्या परंतु १९५२ साली ५७ झाल्या आहेत. 


द्ड 


रात्रीच्या घरफोडीचे प्रकार १९५१ साली ३२० झाले होते परंतु १९५२ साली 
२५८ झाले आहेत. सन १९५१ आणि १९५२ मधील गुन्ह्यांच्या प्रमाणात 
अशा तऱ्हेने जो फरक पडला आहे त्याचे कारण असे आहे की, आता 
तेथे फिरते पोलीस ठेवण्यात आलेले आहेत. यामुळे पोलीस फोर्स दीडपट 
वाढला असून पोलिसांवर खर्चसुद्धा जास्त करावा लागत आहे, परंतु हे फिरते 
पोलीस फार चांगल्या प्रकारे काम करीत आहेत. ते निरनिराळ्या भागात जाऊन 
आसपासच्या भागातील गुन्हेगारांची माहिती मिळवतात. त्याचप्रमाणे उत्तर 
सातारा जिल्ह्यातसुद्धा अशा तऱ्हेने गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. तेथे 
१९५० साली खुनाचे ७ प्रयत्न झाले, १९५१ साली ११ झाले परंतु १९५२ 
साली अवघे ३ झाले आहेत. त्याचप्रमाणे १९५० साली तेथे ४७ दरोडे पडले, 
१९५१ साली २५ पडले आणि १९५२ सालीसुद्धा २५ च पडले आहेत. 
रॉबरीचे प्रकार तेथे १९५० साली ४० झाले होते, १९५१ साली ५६ झाले 
परंतु १९५२ साली अवघे ३६ झाले आहेत. त्यानंतर दरोड्याचे प्रकार १९५० 
साली ६३ झाले होते, १९५१ साली ५८ झाले होते परंतु १९५२ साली ५१ 
झाले आहेत. त्याचप्रमाणे १९५० साली तेथे दरोड्याचे ३० प्रकार झाले होते, 
१९५१ साली १७ झाले होते परंतु १९५२ साली ११ झाले आहेत. कडक 
बंदोबस्त केल्यामुळे तेथील परिस्थितीसुद्धा आता आटोक्यात आलेली आहे. 
तेव्हा पोलिसांवरील खर्च जरी थोडासा वाढला असला तरी त्याचा फायदा 
आपल्या पदरात पडत आहे की नाही याचा आपण विचार करणे जरूर आहे. 
त्याचप्रमाणे हा खर्च जो वाढला आहे त्यालाही काही कारणे आहेत. मुंबई 
राज्यातील पोलिसांच्या पगारात १९४५ सालानंतर वाढ करण्यात आल्यामुळे 
थोडासा खर्च वाढला आहे. पोलिसांसाठी लागणारी साधनसामग्री महाग 
झाल्यामुळेही या खर्चात वाढ झाली आहे. या साधनसामग्रीसाठी ब पगारासाठी 
पूर्वी प्रत्येक पोलिसामागे ७४० रुपये खर्च करावे लागत होते त्याऐवजी आता 
१,२०० रुपये खर्च करावे लागत आहेत. या खर्चात जी वाढ झाली आहे 
तिचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण असे आहे की, पूर्वीच्या राज्याच्या एक- 
तृतियांशापेक्षा जास्त भाग संस्थानांच्या विलीनीकरणामुळे आपल्या राज्यात 
समाविष्ट झाला आहे. त्याचप्रमाणे सरहद्दीवरील ठिकाणी जो त्रास होत होता 


६५ 


त्याला आळा घालण्यासाठी आता थोडासा जास्त खर्च करण्यात येत आहे. 
या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर आता जो जादा खर्च करण्यात येत आहे. तो 
वाजवी आहे, असे आपल्याला म्हणावे लागेल. 


त्यानंतर होम गार्डसच्या बाबतीत एक गोष्ट प्रामुख्याने या सन्माननीय 
सभागृहाच्या निदर्शनास आणणे हे माझे कर्तव्य आहे असे मी समजतो. 
माझ्या एका सन्माननीय मित्रांनी या बाबतीत एक शंका उपस्थित केली आहे, 
त्यांना मी उत्तर देऊ इच्छित नाही, पण मला ना. श्री. भाऊसाहेब हिरे यांनी 
होमगार्डस्‌ संस्थेच्या कामाबद्दल जो गौरवपूर्ण उल्लेख केलेला आहे तो मात्र मी 
सभागृहाच्या निदर्शनास आणू इच्छितो. नाशिक होमगार्डचा पाचवा वार्षिक 
सभारंभ १९५२ साली झाला होता त्या वेळी श्री. भाऊसाहेब हिरे हे त्या 
समारंभाचे अध्यक्ष होते. या समारंभाच्या वेळी नाशिक जिल्ह्यामध्ये अत्यंत 
संकटाच्या वेळी तेथील होमगार्डसूनी जी कामगिरी केली होती तिच्याबद्दल 
त्यांनी आपल्या भाषणात गौरवपूर्ण उद्गार काढले होते. आणि ते या संस्थेच्या 
एकंदर कार्यावर चांगलाच उजेड टाकणारे आहेत. ते म्हणाले होते की, महात्मा 
गांधीजींच्या अस्थिविसर्जनाच्या वेळी जो अफाट लोकसमुदाय नाशिकला 
जमला होता तेव्हा शांतता राखण्याच्या दृष्टीने होमगार्डसूनी जे शिकस्तीचे श्रम 
घेतले त्याबद्दल ती संस्था धन्यवादास पात्र आहे. राज्यामध्ये आणीबाणीच्या 
वेळी होमगार्डस्‌ ही संस्था जे काम करीत आहे इकडेही त्यांचे दुर्लक्ष नव्हते. 
केवळ नाशिकच्याच नव्हे पण मुंबई राज्यातील सगळ्याच होमगार्डसना त्यांनी 
धन्यवाद दिले आहेत. 

अध्यक्ष महाराज, एकंदर होमगार्डस्‌ या संस्थेवर येथे टीका करण्यात 
आली असून होमगार्डस्‌ काही एक काम करीत नाहीत, असे सांगण्यात आले 
आहे. पण, मला सांगायला आनंद वाटतो की, या राज्यातील तरुण पिढी, 
खेडेगावातील शेतकऱ्यांची मुले यांना शिस्तीचे शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने या 
संस्थेचा फार चांगला उपयोग झालेला आहे. आपण या राज्याचे एक जबाबदार 
नागरिक आहोत व यादृष्टीने आपण शिस्तबद्ध रितीने कसे बोलावे आणि 
चालावे याचे शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून हे एक नवे दालनच 
उघडण्यात आले आहे, असे मी म्हणतो. त्याचप्रमाणे होमगार्डस्‌ म्हणजे एक 


६६ 


पोलीस दल आहे असे म्हटले जाते तेही बरोबर नाही. हे एक जनतेचे दल 
आहे. या संस्थेचा कोणत्याही पक्षाशी संबंध नाही किंवा कोणत्याही पक्षाला 
हे दल बांधलेले नाही. सर्व जनतेसाठी उपयुक्त काम करण्याला बांधलेले असे 
हे एक दल आहे आणि ही गोष्ट शाबीतही झालेली आहे. नगर जिल्ह्यामध्ये 
गेल्या वर्षी होमगार्डसूनी दारुच्या किती केसेस उघडकीला आणण्याच्या 
कामी पोलिसांना मदत केली याबद्दलचे आकडे पाहिले तर आपल्याला 
दिसून येईल की, १९५० साली या संस्थेच्या मदतीने ३११ दारुबंदीच्या 
केसेस उघडकीला आल्या आहेत. १९५१ साली ५४१ केसेस आणि १९५२ 
साली ५६६ केसेस या संस्थेच्या मदतीने उघडकीस आणल्या गेल्या आहेत. 
त्याचप्रमाणे उत्तर सातारा जिल्ह्यात होमगार्डसूच्या मदतीने पोलिसांनी १९५० 
साली ३११ केसेस, १९५१ साली ३५२ केसेस आणि १९५२ साली ६९५ 
केसेस अघडकीस आणल्या आहेत. अध्यक्ष महाराज, १९५२ साली एकंदर 
मुंबई राज्यामध्ये २६६० केसेस होमगार्डसूच्या मदतीने उघडकीस आणल्या 
गेल्या आहेत. या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या म्हणजे ज्याप्रमाणे या संस्थेवर खर्च 
होत आहे त्याप्रमाणे ही संस्था पोलिसांना त्यांच्या कामामध्ये मदत करीत 
आहे आणि याशिवाय सर्वसाधारण शिस्तबद्ध रितीने राहण्याची व वागण्याची 
सवय लागण्याच्या दृष्टीने शिक्षण मिळण्याचे हे एक नवे दालन या स्वरूपात 
काम करीत आहे, ही गोष्ट आपल्याला विसरून चालणार नाही. खर्चाप्रमाणे 
या संस्थेचा उपयोगही होत आहे. आणि यापुढेही कोणत्याही आणीबाणीच्या 
वेळी असा उपयोग झाल्याशिवाय राहणार नाही. आज या होमगार्डसना रहदारी 
कंट्रोल करण्याचे, ट्राम बसच्या कंडक्टरचे शिक्षण देण्यात येत आहे. गेल्या 
सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वेळी व शिरगणतीच्या वेळीही होमगार्डसूनी सरकारला 
व जनतेला पुष्कळ मौलिक मदत केलेली आहे. 


या सगळ्या गोष्टींपेक्षा सर्वांत महत्त्वाची कामगिरी म्हणजे, या संस्थेने 
बेळगाव आणि कारवार यांच्या बॉर्डरवर पोर्तुगीज सरहद्दीतून सोन्याचा जो 
चोरटा व्यापार चालतो याबद्दल पोलिसांना बातम्या देऊन बऱ्याचशा केसेस 
उजेडात आणण्याच्या कामी मदत केली आहे. त्यांच्या कामगिरीबद्दल 
होमगार्डस्‌ धन्यवादास पात्र आहेत, यात शंका नाही. तेव्हा अशा रीतीने काम 


६७ 


करीत असलेल्या या दलाची कोणत्याही प्रकारे उपेक्षा न करता विरोधी पक्षांना 
या संस्थेमध्ये जर काही दोष आढळून आले असले तर त्यांनी ते सरकारच्या 
नजरेस आणून द्यावेत म्हणजे शक्य असेल ती सुधारणा करण्याचा विचार 
सरकारला करता येईल, पण एखादा होमगार्ड वाईट दिसला म्हणून सगळे 
होमगार्डस्‌ वाईट किंवा एखादा पोलीस दोषी आहे असे दिसून आले म्हणून 
सगळे पोलीस खाते वाईट किंवा त्याज्य असे त्यांनी समजून चालू नये. 

तेव्हा या कपात सूचनेच्या अनुरोधाने जरी होमगार्डसूबद्दल किंवा पोलीस 
खात्याबद्दल टीका करणारी भाषणे विरोधी पक्षाच्या सन्माननीय सभासदांनी 
केली असली तरी हे होमगार्डस्चे दल सरकारने असेच चालू ठेवावे असेच मी 
म्हणेन. मुंबई राज्य हे पोलीस राज्य आहे हा जो एक आभास निर्माण केला 
जातो, मुंबई राज्यातील सर्व सामान्य माणसाचे संरक्षण या पोलिसांकडून केले 
जात नाही असा आरोप येथे आणि बाहेर केला जातो, तो निराधार आहे. 
आपल्या राज्यात अशांतता माजविणारे आणि समाजविघातक कृत्ये करणारे 
जे लोक असतील त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी आणि राज्यामध्ये सुव्यवस्था 
राखण्यासाठी हा जो खर्च होत आहे तो अत्यंत आवश्यक असाच आहे. 


(१७ मार्च १९५३) 
1010 


६८ 


१२. मधुसूदन मिल गोळीबार 


अध्यक्ष महाराज, १३ तारखेला मधुसुदन मिलमध्ये जो गोळीबाराचा 
प्रकार झाला त्यासंबंधी या सभागृहामध्ये माझे सन्माननीय मित्र डॉ. मंडलिक 
यांनी चर्चेचा प्रश्न उपस्थित केला. त्या निमित्ताने या सभागृहापुढे सरकारलाही 
आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली आहे. त्यांनाही ही संधी प्राप्त झाली 
होती आणि ते या विषयावर बोलून गेले. अध्यक्ष महाराज, या विषयावर 
बोलताना मी फक्त वस्तुस्थितीच सभागृहापुढे मांडणार आहे, कारण यासंबंधी 
ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटची चौकशी आजपासून सुरू झाली आहे. तेव्हा 
जास्त तपशीलात जाऊन मी बोलणार नाही कारण इन्क्वायरी सुरू असताना 
कोणत्याही प्रकारचे तपशीलवार निवेदन करणे योग्य नाही, असे मला वाटते. 
याशिवाय पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्टही अजून पूर्ण झाला नाही. तेव्हा या 
परिस्थितीमध्ये मी फक्त वस्तुस्थिती निदर्शक स्टेटमेंट करणे योग्य होईल, असे 
मला वाटते. 

अध्यक्ष महाराज, आताच एक सन्माननीय सभासद म्हणाले की, 
पूर्वीच्या सरकारचे धोरण कामगारविरोधी होते आणि आताच्या सरकारचे 
धोरण कामगारविरोधी नाही. मला त्याबाबत असा खुलासा करावयाचा आहे 
की, पूर्वीचे सरकार आणि आताचे सरकार एकाच पक्षाचे असल्याकारणाने 
पूर्वीच्या सरकारचे एक धोरण आणि आजच्या सरकारने दुसरे धोरण असे असू 
शकत नाही. तेव्हा अशा तर्‍हेचे स्टेटमेंट करून माझ्या सन्माननीय मित्रांनी 
सरकारला जास्त अडचणीत टाकू नये, अशी मी त्यांना विनंती करतो. 


६९ 


आता या गोळीबारासंबंधी कशी काय परिस्थिती घडली हे मी 
सभागृहापुढे मांडणार आहे. 

१३ तारखेला ४-१५ वाजता मॅनेजमेंटशी संबंध असलेले कृष्णन 
नावाचे गृहस्थ मिलमध्ये जात होते. त्यांना कामगार मित्रमंडळींनी आडकाठी 
केल्यामुळे तेथे असलेले जोसेफ नावाचे सब-इन्स्पेक्टर त्यांना मिलमध्ये 
सोडण्यास गेले. कारण ही त्यांची ड्युटी होती. त्यानंतर ते बाहेर आले तेव्हा 
काही कामगार मित्रमंडळींना वाटले की, त्यांचे हे कृत्य आपल्या विरोधी आहे 
म्हणून त्यांना दगड मारण्यात आला ब मारण्यासाठी काठीही उगारण्यात आली. 
ही काठी तेथे असलेल्या चौकीदाराने वरच्यावर झेलल्यामुळे त्यांना लागली 
नाही परंतु दगड मात्र लागला. त्यामुळे त्यांच्या डाव्या हाताला सूज आली 
आहे. अध्यक्ष महाराज, आज पोलीस हे जनतेचे मित्र म्हणून काम करतात ही 
गोष्ट मला सांगावयास पाहिजे. सहा वाजता कामगार मंडळी विचलित झालेली 
दिसली नाही म्हणून पोलिसांना वाटले की हा प्रकार आता थांबेल. परंतु जेव्हा 
कृष्णस्वामी तेथे गेले तेव्हा त्यांना वाटले की, कामगार सध्या अस्थिर आहेत, हे 
प्रकरण पुढे पेटण्याचा संभव आहे म्हणून त्यांनी परिस्थिती आटोक्यात राहिली 
पाहिजे याकरिता या कामगारांचा कोणीतरी सेनापती तेथे असावा म्हणून त्यांनी 
पाटकरांना बोलावणे पाठविले. या वेळी, अध्यक्ष महाराज, तेथे जे पोलीस 
गेले ते गोळीबार करण्याच्या उद्देशाने गेले नव्हते ही गोष्ट मला सभागृहाला 
सांगितली पाहिजे. जे पोलीस तेथे पाठविण्यात आले होते त्यात १० अधिकारी 
आणि १०० कॉन्स्टेबल्स होते. या अधिकार्‍यांपैकी किंवा कॉस्टेबल्सपैकी 
कोणाच्याही जवळ हत्यार नव्हते. फक्त एका माणसाजवळ रिव्हॉल्वर होते 
आणि तेही अशाकरिता राहिले की, तो आर्मड सेक्शनचा माणूस असल्यामुळे 
नियमाप्रमाणे त्याच्याकडून ते हत्यार काढून घेणेच शक्‍य नव्हते. त्या गृहस्थाचे 
नाव राणे असे होते. यावरून अध्यक्ष महाराज, सभागृहाला हे दिसून येईल 
की, पोलीस पार्टी तेथे गोळीबार करण्याच्याच उद्देशाने गेली नव्हती. आता 
गोळीबाराची परिस्थिती कशी निर्माण झाली, हेही आपण पाहिले पाहिजे. 
ज्या वेळी पोलीस तेथे गेले तेव्हा त्यांना कामगार विचलित झाले आहेत 
असे वाटले म्हणून त्यांना समजावणारा कोणीतरी त्यांचा सेनापती असावा 


७० 


म्हणून श्री. पाटकरांना आणण्यासाठी एस. बी. ची एक गाडी पाठविण्यात 
आली होती. परंतु पाटकरांनी सांगितले की, मी तेथे येणार नाही. यानंतर ६ ते 
७-३० च्या दरम्यान मिलच्या मॅनेजमेंटशी संबंध असलेले लोक बाहेर आले 
आणि त्यांनी सांगितले की, आता कामगारांनी बाहेर जावे. परंतु कामगार 
बाहेर जाईनात म्हणून मिल मॅनेजमेंटने टाळेबंदी जाहीर केली. जेव्हा टाळेबंदी 
जाहीर झाली तेव्हा मिलच्या कंपाउंडमधून कामगारांना त्यांचे मन वळवून 
काढण्याचा पोलिसांनी प्रयत्न केला व त्याप्रमाणे जवळजवळ ८०० कामगार 
बाहेर गेलेही. परंतु काही कामगार मात्र बाहेर गेले नाहीत. ते मिलचे मुख्य 
गेट व मॅनेजरच्या ऑफिसला जाण्याचा रस्ता यामधल्या जागेमध्ये गोळा झाले. 
यानंतर पोलिसांनी त्यांना बाहेर जाण्याची विनंती केली. बाहेर जाण्याऐवजी 
कामगारमित्रांनी पोलिसांवर दगड मारण्यास सुरूवात केली आणि मिलचे 
फाटकही बंद केले. अध्यक्ष महाराज, माझ्याजवळ यासंबंधी फोटोही आहे. 
अशा वेळी जर त्यांचे सेनापती जवळ असते तर हा प्रसंग आला नसता. या 
कामगारांना, प्रक्षुब्ध अवस्थेत जात चाललेल्या कामगारांना, हिंसेकडे मनाची 
अवस्था झुकत असलेल्या कामगारांना कोणीतरी समजाविण्याची जरूरी होती 
व म्हणून स्वतःला त्यांचे मित्र समजणाऱ्या श्री. पाटकर यांना पोलिसांनी 
बोलावणे पाठविले. अध्यक्ष महाराज, मला स्वतःला अशी खात्री वाटते की, 
जर माननीय सदस्य श्री. पाटकर त्या ठिकाणी आले असते आणि त्यांनी प्रक्षुब्ध 
अवस्थेत जात चाललेल्या कामगारांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला असता 
तर ते जरूर शांत झाले असते आणि हा सर्व पुढील अनवस्था प्रसंग टळला 
असता. मी पुन्हा सांगतो की, पोलीस त्या ठिकाणी जे गेले होते ते कोणत्याही 
प्रकारे गोळीबार करण्याच्या उद्देशाने गेले नव्हते. त्याकरिता जास्त काही पुरावा 
देण्याची जरूर आहे, असे मला वाटत नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे एवढ्या 
मोठ्या संख्येने असणाऱ्या पोलिसांपैकी फक्त सुभेदार श्री. राणे यांच्याजवळच 
फक्त रिव्हाल्व्हर होते आणि रिव्हॉल्व्हर त्यांच्याजवळ असणे नियमाप्रमाणे 
आवश्यक होते म्हणूनच ते त्यांच्याजवळ होते. पोलिसांना गोळीबार करण्याची 
मुळीच इच्छा नव्हती. कोणत्याही प्रकारचा अनवस्था प्रसंग टाळावा असे त्यांना 
वाटत होते ब त्याकरिताच त्यांनी माननीय सदस्य श्री. पाटकर यांना बोलाविणे 


७१ 


पाठविले. त्यानंतर जेव्हा मिलच्या मॅनेजमेंटने टाळेबंदी जाहीर केली तेव्हा तेथे 
जमलेल्या कामगारांनी तेथून शांतपणे निघून जावे याकरिता पोलिसांनी त्यांचे 
मन वळविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आणि त्यांच्या त्या प्रयत्नांना यश 
येऊन सुमारे ८०० कामगार ती जागा सोडून निघूनही गेले. परंतु बाकीचे जे 
कामगार आत होते त्यांनी दरवाजा बंद करून घेतल्यामुळे त्यांचे मन वळविले 
जाऊ शकले नाही. त्या कामगारांना कोणी नेता अगर नियंता न उरल्यामुळे 
ते प्रक्षुब्ध झाले आणि त्यांनी पोलिसांवर आणि अधिकार्‍यांवर दगडफेक 
करण्यास सुरूवात केली. पहिलाच दगड जो आला तो श्री. कृष्णस्वामी यांच्या 
कपाळावर जोराने बसला आणि तेथे जखम होऊन रक्त वाहण्यास सुरूवात 
झाली. त्यानंतर भराभर दगड येऊ लागले व अनेक पोलीस जखमी झाले. 
पोलिसांपैकी एक बाबाजी हवालदार हा कामगारांच्या बाजूला रेटला गेला 
आणि त्याला बेदम मार बसण्यास सुरूवात झाली. त्याला इतक्या जोराने 
मार बसत होता की तो कळवळून मेलो मेलो म्हणून ओरडू लागला. एका 
बाजूला श्री. कृष्णस्वामी यांच्या कपाळाला जखम होऊन त्यातून रक्त वाहत 
होते, अनेक इतर पोलीस जखमी झाले होते आणि दुसऱ्या बाजूला तो बिचारा 
हवालदार बेदम मारला जात होता. अशा परिस्थितीत घडीची खुर्ची समोर 
धरून आणि तिच्यावर दगडांचा मारा झेलून त्या हवालदाराला वाचविण्याचा 
प्रयत्न करण्यात आला. दगडांचा मारा इतक्या जोराचा होता की ती घडीची 
खुर्ची पार वाकून गेली. त्या हवालदाराचा प्राण धोक्यात आहे हे जेव्हा दिसून 
आले तेव्हा सुभेदार राणे यांनी सांगितले की, माझ्याजवळ रिव्हॉल्व्हर आहे 
ब ते मी हवेत झाडतो. त्याप्रमाणे त्याने रिव्हॉल्व्हरमधून दोन गोळ्या हवेत 
झाडल्या, परंतु त्यामुळेही कामगारांचा जमाव पांगला नाही हे पाहन त्याने 
पुन्हा चार गोळया झाडल्या व दुर्दैवाने त्यापैकी एका गोळीने राजन हा कामगार 
जखमी झाला. अध्यक्ष महाराज, एकूण प्रकरणाची ही साद्यंत आणि सत्य 
हकिकत सांगितल्यानंतर कोणत्या परिस्थितीत श्री. राणे यांनी त्या ठिकाणी 
गोळीबार केला हे सभागृहाला कळून आले असेल. या हकिकतीवरून जर 
कोणी असा निष्कर्ष काढला की पोलीस त्या ठिकाणी गोळीबार करण्याच्याच 
उद्देशाने गेले होते तर ती गोष्ट कदापि योग्य होणार नाही. एवढ्या मोठ्या 


७२ 


पोलीस पार्टीपैकी फक्त सुभेदार राणे यांच्याजबळच रिव्हॉल्व्हर होते आणि तेही 
दुसरीकडे काम करणारे पोलिसांच्या मदतीला आले होते. सांगण्याच्या हेतू हा 
की, एका मनुष्याचा जीव वाचविण्याकरिता नाइलाजाने तो गोळीबार करावा 
लागला. मी सुरूवातीलाच सांगितले की साध्या इसमाला देखील स्वतःचा 
जीव वाचविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे स्वसंरक्षण करण्याची कायद्याने मुभा 
आहे. येथे तर सरकारी नोकरावर, जनतेच्या संरक्षणासाठी नेमलेल्या पोलिसावर 
जीव जाण्याची वेळ आली होती आणि म्हणून त्याच्या संरक्षणासाठी गोळीबार 
करावा लागला. अध्यक्ष महाराज, गोळीबारापर्यंत वेळ आली ही गोष्ट मोठी 
चांगली झाली असे कोणीच म्हणणार नाही, उलट मी सांगितले की ही एक 
अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. परंतु गोळीबार करण्यात पोलिसांचा यत्किंचितही 
दोष नव्हता हे मी आतापर्यंत केलेल्या कथनावरून सन्माननीय सभागृहाच्या 
लक्षात आले असेल. जर पोलीस गोळीबार करण्याच्या उद्देशाने त्या ठिकाणी 
गेले असते तर ते वेगळ्या प्रकारांनी वागले असते. जमावाला शांत करण्यासाठी 
माननीय सदस्य श्री. पाटकर यांनाही त्यांनी बोलाविणे पाठविले नसते अथवा 
कामगारांचे मन वळवून त्यांनी ती जागा शांतपणे सोडून जावे असा प्रयत्नही 
त्यांनी केला नसता. 


अध्यक्ष महाराज, परवा तर असे झाले की ज्या कामगाराला गोळी 
लागून जखमी झाला होता तो मरण पावला अशी बातमी उठविण्यात आली. 
मला हे समजत नाही की, अशा प्रकारे बातम्या उठवून शांतता, संरक्षणाला 
कोणत्या प्रकारे मदत केली जाणार आहे? मुंबई हे शहर केवळ भारतातच नव्हे, 
आशियातच नव्हे तर जगात प्रसिद्ध आहे व या शहरात घडलेल्या घटनांचे 
प्रतिसाद सा-या जगात उमटल्याशिवाय राहत नाहीत. म्हणून या शहरातील 
पुढा-यांना तर जास्तच जबाबदारीने वागणे भाग आहे. माननीय सदस्य श्री. 
धारिया यांनी आपल्या भाषणात सुचविल्याप्रमाणे कामगारांच्या एकूण प्रश्नाच्या 
बाबतीत काही नवीन कोड ऑफ कॉन्डक्ट करावयाचे असले तर त्याला माझे 
पूर्ण सहकार्य राहील. महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस हा कामगारांवर, गोरगरिबांवर 
अन्याय होईल अशा तऱहेने कधीच वागणार नाही, याची मला पूर्ण खात्री आहे. 
म्हणून लेबर लीडर्सनीही या बाबतीत आपले सहकार्य दिले पाहिजे. माननीय 


७३ 


सदस्य श्री. पाटकर त्याठिकाणी रात्री १.३० वाजता गेले. मग त्याच वेळेस 
आले असते तर हा साराच प्रसंग टळला असता व येथे व्याख्यानेही झाली 
नसती. अर्थात मला कोणाला दोष द्यावयाचा नाही. नवीन कोड ऑफ कॉन्डक्ट 
तयार करावयाचे असेल तर गृहमंत्री या नात्याने माझे, नामदार मुख्यमंत्र्यांचे 
आणि माझ्या इतर सहकाऱ्यांचे पूर्ण सहकार्य त्याकरिता राहील. परंतु लेबर 
लीडर्सनीही आपली जबाबदारी अधिक ओळखली पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, 
मला सभागृहाचा जास्त वेळ घ्यावयाचा नाही. एकूण परिस्थितीसंबंधाने मी 
जे सत्यकथन या ठिकाणी केले आहे त्यावरून पोलीस गोळीबाराच्या उद्देशाने 
त्या ठिकाणी गेले नव्हते ही गोष्ट स्पष्ट होत आहे व या प्रकरणात पोलिसांकडे 
एकूण परिस्थिती पाहता कोणताही दोष येत नाही. 

(१९ डिसेंबर १९६३) 


mm] 


७४ 


१३. स्थानबध्दाचा प्रश्न 


अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्रामध्ये निरनिराळया पोलिटिकल पार्टीज 
आहेत. कम्युनिस्ट आहेत, प्रो-चायनीज, प्रो-रशियन काम्युनिस्ट आहेत, 
जनसंघ आहे, हिंदू महासभा आहे. शेतकरी कामकरी पक्ष आहे. प्रजासोशालिस्ट 
पक्ष आहे, सोशालिस्ट पक्ष आहे. त्यांच्या अक्टिव्हिटीजचा मी या ठिकाणी 
आढावा घेणार नाही पण त्या सर्व पार्टीज महाराष्ट्राच्या भूमीवर निर्माण झाल्या. 
असा महाराष्ट्र प्रदेश असल्याकारणाने महाराष्ट्राची तुलना इतर प्रांतांशी करणे 
गैर होईल असे मला वाटते. या बाबतीत जास्त बोलणे बरे नव्हे पण अध्यक्ष 
महाराज, या महाराष्ट्रात १९६२ सालापासून १९५ स्थानबद्ध होते. त्यांना भारत 
संरक्षण कायद्याच्या कलम ३० खाली स्थानबद्ध करण्यात आले होते. हे कठोर 
कर्तव्य सरकारला करावे लागते आणि ते कर्तव्य जर सरकारने केले नाही 
तर ते सरकार, सरकार या संज्ञेस पात्र नाही असे म्हणावे लागेल. या १९५ 
स्थानबद्धांपैकी जेवढे लोक सरकारला वाटले तेवढे सोडून देण्यात आले. काही 
मित्रांनी सांगितले की आता आणीबाणीची परिस्थिती नाही. मला विचारावयाचे 
आहे की, जर आणीबाणी संपली असेल तर चीनच्या टाचेखाली असलेला 
भारताचा भूभाग स्वतंत्र झाला आहे काय? परवा परवा भारताचे पंतप्रधान 
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सांगितले की चीनला हाकलून दिल्याशिवाय 
ती जाणार नाही. अध्यक्ष महाराज, जर देशातील आणीबाणीची परिस्थिती 
संपली असती तर महाराष्ट्रातील प्रमुख पंतप्रधानांसारखा जबाबदार माणूस असा 
कसा म्हणेल की चीनला हाकलून दिल्याशिवाय ती जाणार नाही. म्हणून 


७५ 


मला सांगावयाचे आहे की, सन्माननीय सभासद आता देशात आणीबाणीची 
परिस्थिती नाही असे जे म्हणतात ते बरोबर नाही, असे समजणे चुकीचे होईल 
असे मला म्हणावयाचे आहे. आणीबाणी संपली नाही. आणीबाणीची तीव्रता 
कमी झालेली आहे, असे वाटले तर म्हणता येईल. पण ती तीव्रता संपलेली 
आहे, असे म्हणता येणार नाही. 

अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी एकंदर १९५ स्थानबद्ध होते, ही गोष्ट 
मी आधी सांगितलेली आहे. पण आज ती संख्या ३३ आहे. सरकारबद्दल असे 
म्हणता येणार नाही की सरकारने याबाबत विचार केला नाही. काही सन्माननीय 
सभासद म्हणाले की, या सरकारला काही स्थानबद्धांवर सूड उगवावयाचा 
आहे. या गोष्टीचा अध्यक्ष महाराज, मला नम्रपणे इन्कार करावयाचा आहे. 
याचे कारण या सरकारचे असे धोरण केव्हाही नव्हते आणि नाही. ज्या 
व्यक्तींना अटक करण्यात आली ती अटक बरोबर होती आणि ज्यांना सोडले 
त्यांच्याबाबत सरकारने घेतलेले पाऊल उचित होते. म्हणून आपणाला असे 
म्हणता येणार नाही की सरकार अमुक वेळेला चुकले म्हणून. यावरून दिसून 
येईल की सरकारचे धोरण बरोबर आहे आणि असे असताना कोणी उठून म्हणू 
लागला की आमच्यावर अन्याय झाला, आम्हाला चिर्डण्यात येत आहे तर 
अध्यक्ष महाराज, ते बरोबर नाही असे मला सांगावयाचे आहे. मी सभागृहाला 
सांगू इच्छितो की, या सरकारचे कधीच कोणत्याही पोलिटिकल पार्टीला 
दडपण्याचे धोरण नाही. हे सरकार लोकशाहीवर आधारलेले सरकार आहे 
पण काही जण म्हणतात की आता लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे, 
ती धोक्यात आहे. पण मला स्पष्टपणे या ठिकाणी सांगावयाचे आहे की, 
लोकशाहीच्या रक्षणाकरिता सरकार पावले उचलीत आहे. लोकशाहीला धक्का 
लागू नये म्हणून सरकार कर्तव्य करीत आहे. याबाबतीत मला सांगावयाचे आहे 
की, या स्थानबद्धांसंबंधी एक रिव्हिजन कमिटी असते, त्यांच्या शिफारशीप्रमाणे 
सरकार केसेस रिव्हाईज करते आणि योग्य ठिकाणी स्थानबद्धांची सुटका 
करते. एके ठिकाणी असे सांगण्यात आले की, हायकोर्टाने सरकारला चांगली 
थप्पड दिली, त्यामुळे सरकारला स्थानबद्धांना सोडावे लागले आणि असे 
करीत असताना सरकारने पुन्हा त्यांना अटक केली. मला अध्यक्ष महाराज, 


७६ 


या बाबतीमध्ये नम्रपणे सर्वांच्या निदर्शनास आणून द्यावयाचे आहे की, ज्या 
कारणाकरिता ज्यांना स्थानबद्ध केले त्यांना ते कारण असेपर्यंत सोडण्यात येणार 
नाही, ते स्थानबद्ध राहणार, ते स्थानबद्ध ठेवावे लागणार, त्याला इलाज नाही. 
ते कारण संपले तर तेही स्थानबद्ध राहणार नाहीत. 
(२६ फेब्रुवारी १९६४) 
7100 


७७ 


१४. राजकीय कैदी 


अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सभागृहापुढे आता जो ठराव आला आहे 
त्यासंबंधी सरकारला जरी संपूर्णपणे आणि सविस्तर असे निवेदन करता येणे 
शक्‍य नसले तरी या बाबतीत सरकारची जी नीती आहे ती या सन्माननीय 
सभागृहाला विश्वासात घेऊन सांगणे जरूर आहे, असे मला वाटते. आपल्या 
देशावर चीनचे आक्रमण झाल्यानंतर जी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली 
त्या वेळी आपल्या राज्यात ज्यांना पोलिटिकल डेटेन्यूज म्हणून पकडण्यात 
आले त्यांची संख्या ६७ आहे आणि त्यांच्यापैकी आज फक्त १६ लोक डेटेन्यू 
म्हणून ठेवण्यात आलेले आहेत. या १६ लोकांची पुनः वर्गवारी सांगावयाची 
झाली तर ती अशी सांगता येईल की, त्यांच्यापैकी ११ कम्युनिस्ट आहेत, 
जमात-ए-इस्लामियाचे २ आहेत, जनसंघाचे १ आहेत. आर्यसमाजवादी १ 
आहे आणि पाकिस्तानी स्पाय १ आहे. या लोकांच्या प्रकरणांचा बिचार 
करताना आपल्या राज्यात राजकीय आणि जातीय परिस्थिती काय आहे, याचा 
विचार या सरकारला करावाच लागतो, हेही मी येथे स्पष्ट करू इच्छितो. 


परंतु असा विचार करून या लोकांना डेटेन्यू म्हणून ठेवण्याचा सरकारने 
निर्णय घेतला तर त्यावरून असे म्हणता येणार नाही की, या बाबतीत आपले 
सरकार प्रतिगामी स्वरूपाचा विचार करते किंवा इतर क्षेत्रात आपले राज्य 
आघाडीवर असताना या बाबतीत मात्र ते प्रतिगामी आहे. तेव्हा इतर बाबतीत 
पुरोगामी दृष्टीने विचार करणारे आपले सरकार डेटेन्यूच्या बाबतीत आपले 


७८ 


धोरण ठरविताना मात्र प्रतिगामी दृष्टीने विचार करते असा जो शेरा मारला गेला 
तो बरोबर नाही एवढेच मला म्हणावयाचे आहे. या लोकांच्या केसेस रिव्ह्यू 
केल्या जातात. त्यासाठी एक रिव्ह्यूंग कमिटी नेमण्यात आलेली आहे आणि 
त्या कमिटीकडून जे डेटेन्यूज सोडले जावेत अशी शिफारस करण्यात येते, ते 
कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असले तरी त्यांना शासनाकडून सोडून देण्यात येते. 
सन्माननीय सभासदांना आणि तद्वतच सर्व महाराष्ट्रीय जनतेला हे सुपरिचित 
आहे की, या सन्माननीय सभागृहाचे एक वेळचे सभासद असलेले श्री. बाबूराव 
जगताप यांना सोडून देण्यात यावे असे या रिव्ह्यूंग कमिटीने ठरविले आणि 
म्हणून शासनाने त्याप्रमाणे त्यांना सोडून दिले. तेव्हा विरोधी पक्षाचे सन्माननीय 
नेते श्री. धुळप यांनी या बाबतीत जे धोरण सरकारचे असले पाहिजे असे म्हटले 
ते नेमके तेच धोरण सरकारने स्वीकारलेले आहे. सरकारचे हे धोरण आहे, ही 
नीती आहे. प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यात येतो आणि कदाचित 
हळूहळू यापैकी सर्वच लोक मुक्‍त होतील या पद्धतीने या केसेसचा विचार 
करून ज्याला सोडणे शक्‍य असेल किवा ज्यांना सोडणे जरुरीचे असेल त्यांना 
सोडले जाते, असे आतापर्यंतच्या अनुभवावरून दिसून येते. 


पूर्वीच्या ६७ डेटेन्यूपैकी आता फक्त १६ च आहेत हे मी सांगितलेच 
आहे. त्याची वर्गवारीसुध्दा मी दिली आहे. या रिव्ह्यूइंग कमिटीकडून सर्व 
प्रकारच्या परिस्थितीचा विचार केला जातो आणि मग ज्या स्थानबद्धांना 
सोडण्याची शिफारस केली जाते त्यांना सरकारकडून सोडण्यात येते. विरोधी 
पक्षाचे सन्माननीय नेते श्री. धुळप यांना मला हे सांगितले पाहिजे की, या 
बाबतीत सरकारची ही नीती आहे, होती आणि यापुढेसुद्धा हीच नीती राहील. 
त्यांनी विनंती केली त्याप्रमाणेच सरकारचे धोरण राहील. आकसाने, सूडबुद्धीने 
किंवा अशाच दुसऱया एखाद्या कारणास्तव आपल्या राजकीय विरोधकांना 
अनादीकालापर्यंत राजबंदी म्हणून ठेवण्याचे या सरकारचे धोरण नाही हे ६७ 
पैकी आता १६ च राजबंदी राहिले आहेत यावरून उघड होत आहे. रिव्ह्यू 
कमिटी यापैकी प्रत्येक प्रकरणाचा पुनः पुन्हा विचार करील आणि ज्याप्रमाणे 


७९ 


त्यांना सोडण्याची ती शिफारस करील त्याप्रमाणे त्यांना सोडून देण्यात येईल. 
परंतु या बाबतीत आज काही राजकीय पक्षाच्या लोकांची जी वृत्ती आहे 
तीसुद्धा आपण विचारात घेतली पाहिजे. या बाबतीत मला या सन्माननीय 
सभागृहाच्या हे निदर्शनास आणून द्यावयाचे आहे की, नुकतीच आंध्र 
प्रदेशामध्ये कम्युनिस्ट लोकांची एक परिषद भरली होती. त्या परिषदेबाबत 
काही वृत्त वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध झालेले आहे. त्यावरून असे दिसते की, 
ज्याप्रमाणे एखादी सभा असल्यावर त्या सभेच्या वेळी डायसवर आपण महात्मा 
गांधी किवा जवाहरलाल नेहरू यांचे फोटो लावतो त्याप्रमाणे त्या परिषदेत 
डायसवर माआ-त्से-तुंग यांचा फोटो लावलेला होता. एवढेच नव्हे तर असेही 
प्रसिद्ध झालेले आहे की, १९६२ च्या चिनी आक्रमणाचा कोणताही विचार 
न करता त्या परिषदेत असा ठराव करण्यात आला की, हिंदुस्थानने चीनशी 
डायरेक्टली निगोशिएशन्स करावीत. वर्तमानपत्रातून हे वृत्त छापले गेलेले आहे. 
हे खरे असेल तर अशा गोष्टींचा विचार करावा लागतो. आपल्या देशात 
लोकशाही आहे. लोकांचे सार्वभौमत्व आहे. अशा वेळी असे विचारप्रवाह 
वाहू लागले तर त्यांचाही विचार करावा लागतो. अनेक कारणांपैकी हे एक 
कारण असून रिव्ह्यूईंग कमिटीला या कारणाचासुद्धा विचार करावा लागतो. 
कोणत्याही व्यक्तीला आकसाने आडकवून ठेवण्याचे या सरकारने धोरण नाही 
व तसे करण्याची जरूरही नाही. परंतु त्याचबरोबर काही राजकीय गोष्टींचाही 
विचार करावा लागतो. याबाबतीत आणखी एक गोष्ट मला या सन्माननीय 
सभागृहाच्या निदर्शनास आणून द्यावयाची आहे की, कम्युनिस्टांचे पुढारी श्री. 
डांगे यांनी असे सांगितले आहे आणि हे सुद्धा वर्तमानपत्रात आले आहे की, 
कोलंबो प्रपोजल्स डाव्या म्हणविणाऱ्या मित्रमंडळींनी अजून मान्य केलेली 
नाहीत. या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करावा लागतो. अर्थात आज 
आपल्या राज्यात जे स्थानबद्ध लोक आहेत त्यांच्या स्थानबध्दतेशी या गोष्टीचा 
संबंध आहे, असे मी म्हणत नाही. परंतु राजकीय वारे कसे वाहात आहेत 
याचा विचार करावा लागतो, एवढेच मला म्हणावयाचे आहे. या बाबतीत 
आमच्यावर आम्ही प्रतिगामी आहोत असा जो शेरा मारला गेला आहे तो 


८0 


बरोबर नाही. त्याचप्रमाणे इतर राज्यात स्थानबद्ध लोक नाहीत असे जे सांगितले 
गेले तेही बरोबर नाही, हे मला या सन्माननीय सभागृहाच्या नजरेस आणून 
द्यावयाचे आहे. बिहार राज्यात डेटेन्यूज आहेत, दिल्लीमध्ये आहेत आणि वेस्ट 
बंगालमध्येसुद्धा डेटेन्यूज आहेत. 

मी आजची परिस्थिती काय आहे ते बोलत आहे. नोव्हेंबर १९६२ 
मध्ये काय परिस्थिती होती ते बोलत नाही. आजची माहिती आहे की तेथे 
डेटेन्यूज आहेत. म्हणून महाराष्ट्र राज्य हे एकच प्रतिगामी राज्य आहे आणि 
या राज्याने आकसाने मूठ आवळलेली आहे, असे म्हणणे हे या सरकारवर 
अन्याय करण्यासारखे आहे. आज महाराष्ट्र राज्यासंबंधी बोलावयाचे तर 
आपल्या देशात जेवढे पक्ष आहेत त्या सर्व पक्षांचे मूळ महाराष्ट्र राज्यामध्ये 
आहे, या बाबतीत दुमत होण्याचे कारण नाही. एकंदर ६७ लोक पकडले 
आणि त्यापैकी १६ लोक सोडून बाकीच्या लोकांना सोडून देण्यात आले हे 
प्रतिगामी राज्याचे द्योतक आहे की पुरोगामी राज्याचे द्योतक आहे ? हे राज्य 
कसे पुरोगामी आहे हे महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत उचललेल्या पावलांवरून 
कळून येईल. रिव्ह्यू कमिटी आहे ती जरूर या गोष्टींचा विचार करील आणि 
त्रिपुराच्या बाबतीत जसे झाले तसे येथे होणार नाही. हायकोर्टातून काही लोक 
सुटले असे येथे सांगितले गेले. सुटले ही गोष्ट खरी आहे पण ते टेक्निकल 
ग्राऊंडवर सुटले आहेत, तेव्हा त्यामध्ये दुरुस्ती केली गेली आणि पुन्हा त्यांना 
अटक करण्यात आली, परंतु मेरिटसच्या बाबतीत हायकोर्टाने काही म्हटलेले 
नाही. एवढेच नव्हे तर मी असे सांगू इच्छितो की हायकोर्टने हे लोक सुटले 
गेले त्याबद्दल असे म्हटले आहे की, The High Court has held that 
their detentions are quite |€६३]. म्हणून मला एवढेच सांगावयाचे आहे 
की, जसे त्रिपुराच्या बाबतीत झाले आणि डेटेन्यूजच्या केसीस ६ महिन्यांच्या 
आत रिव्ह्यू करावयाच्या ते केले नाही म्हणून ते सुटले, तो अँडमिनिस्ट्रेशनचा 
दोष आहे. आणि येथे चूक झाली होती ती दुरुस्त केलेली आहे. हायकोर्टाने 
त्यांना सोडले आणि आम्ही पकडले यामध्ये काही दुष्ट हेतू होता असे नाही 


८१ 


तर तांत्रिक दोष होता, तो दुरुस्त केला गेला. याबाबतीत टीका केली गेली 
म्हणून शासनाची जी नीती आहे ती मी सांगितली. विरोधी पक्षाच्या सन्माननीय 
सभासदांना आणि विरोधी पक्षाचे नेते श्री. धुळुप यांना मला असे सांगावयाचे 
आहे की, या १६ लोकांच्या केसेसचा रिव्ह्यू केला जाईल आणि फरक दिसून 
आला तर १६ पैकी परिस्थितीचे अबलोकन करून, केसेसची छाननी करून 
आणि परिस्थिती पाहून त्यातील काही लोक सोडण्यासंबंधी विचार केला 
जाईल. या सरकारचे पूर्वीचे जे धोरण होते ते कायम आहे आणि ते कायम 
राहील. 


(३१ जुलै १९६४) 
IID 


८२ 


१५. पारनेर तालुक्यातील आदिवासींवरील हल्ला 


अध्यक्ष महाराज, बाभुळगाव या ठिकाणाहून थोडयाच अंतरावर 
शेड्युल्ड ट्राइब्जच्या लोकांची एक वसाहत आहे. आणि या शेड्युल्ड 
ट्राइब्जच्या लोकांनी सरकारकडे शेतीसाठी जमिनीची मागणी केली होती. 
आणि सरकारने त्यांना जमीन उपलब्ध करून दिली आणि त्यांचे जीवन योग्य 
मार्गाला लागावे असा सरकारने आपल्यापरीने प्रयत्न केला. अध्यक्ष महाराज, 
त्या गावात राहणाऱ्या दोन गृहस्थांना आपल्या हातून हे ग्रेझींग फील्डस 
गेल्याबद्दल मोठे वैषम्य वाटले आणि त्यांनी या आदिवासी लोकांबद्दल, ठाकर 
लोकांबद्दल आपल्या मनात द्वेषभाव, वैरभाव बाळगण्यास सुरुवात केली. 
वस्तुतः या आदिवासी लोकांना मागासलेल्या जातीच्या लोकांना, जमीन 
मिळाल्याबद्दल त्यांना समाधान वाटावयास हवे होते व त्यांना आपल्या पायावर 
उभे राहण्यासाठी बाभुळवाडी येथील गावकऱ्यांनी सर्वतोपरी त्यांना मदत 
करावयास हवी होतो, हे त्यांचे नैतिक कर्तव्य होते, परंतु ही गोष्ट दूरच राहिली 
उलट त्यांना जमीन मिळाल्याबद्दल गावक-यांनी त्या लोकांचा द्वेष करण्यास 
सुरुवात केली, त्यांच्याबद्दल आपल्या मनात आकस धरण्यास सुरुवात केली. 
अध्यक्ष महाराज, या गोष्टीच्या तपशीलात जाऊन बरेच सांगता आले असते 
परंतु प्रस्तुतचा विषय पोलिसांनी पर्याप्त संरक्षण दिले किंवा नाही एवढ्यापुरताच 
मर्यादित असल्यामुळे मी जास्त खोलात शिरत नाही. पुढे जेव्हा केव्हा प्रसंग 
येईल तेव्हा त्यासंबंधाने जास्त तपशीलवार मी बोलेन. 


अध्यक्ष महाराज, या प्रकारची पूर्वपाठिका मला थोडक्यात या ठिकाणी 


८३ 


सांगणे आवश्यक वाटते. १९६३ सालात या आदिवासी ठाकर लोकांनी 
या बाभुळवाडी गावची जमीन पहिल्याप्रथम लागवडीला आणली परंतु 
गावकऱ्यांनी त्या गोष्टीला संघटित विरोध सुरू केल्यामुळे पोलिसांनी लगेच 
या प्रकाराची दखल घेतली व गावातील पुढारी म्हणविणाऱ्या लोकांवर चॅप्टर 
केसेस भरल्या. अध्यक्ष महाराज, तारीख सांगावयाची म्हणजे ४ ऑक्टोबर 
१९६३ रोजी या चॅप्टर केसेस भरण्यात आल्या आणि २७ मे १९६४ रोजी 
तडजोड घडून आली. आदिवासी आणि गावकरी या दोन्ही बाजूने दिलजमाई 
झाली. झालेल्या या तडजोडीमुळे, व दिलजमाईमुळे पोलिसांची अशी रास्त 
समजूत झाली की आता आदिवासी लोक आणि गावकरी यांच्यामधील तंटा 
मिटला आहे. आता गावकरी लोक आदिवासींची खोडी काढणार नाहीत, 
त्यांना सुखाने शेती करू देतील. अर्थात त्यांची ही समजूत चुकीची होती हे 
नंतर झालेल्या घटनांवरून दिसून आलेच आहे, परंतु त्या वेळी तरी त्यांची 
तशी समजूत होण्यास सबळ कारण होते ही गोष्ट नाकारता येणार नाही. अध्यक्ष 
महाराज, २७ मे १९६४ रोजी ही दिलजमाई घडून आली आणि १४ जुलै 
१९६४ पासून म्हणजे तडजोड झाल्यानंतर दोन महिन्याच्या आतच गावकऱ्यांनी 
त्या ठाकर लोकांना त्रास देण्यास, त्यांची कुरापत काढण्यास पुन्हा सुरुवात 
केली. सभागृहाने मी सांगत असलेली परिस्थिती नीटपणे ध्यानात घ्यावी, 
अशी माझी विनंती आहे. तडजोड झाल्यामुळे पोलीस समाधानात होते, परंतु 
इकडे गावकरी मात्र आपला राग विसरले नव्हते, आदिवासी लोकांची खोड 
मोडण्याचा त्यांचा इरादा पक्का होता. अशा स्थितीत १४ जुलै १९६४ रोजी 
गावकऱ्यांनी आदिवासी लोकांच्या शेतात २०० मेंढया सोडून कुरापतीला 
सुरुवात केली. माझ्या भाषणाच्या सुरुवातीला या गावचे पुढारी म्हणविणाऱ्या 
दोन गृहस्थांचा मी उल्लेख केला आहे. त्या दोन पुढाऱ्यांपैकी स्वतःला पुढारी 
नंबर एक म्हणविणारा हंसराज नावाचा जो गृहस्थ आहे, जो या सर्व प्रकरणातील 
दोषी नंबर एक आहे. त्याच्या मालकीच्या ग्रेझींग फिल्डसमध्ये शेतकऱ्यांना 
आपली जनावरे चरू देण्यासाठी तो त्यांच्याकडून दोन रुपये, ५ रुपये घेत असे 
आणि त्या पैशाचा हिशेबही त्याने बरोबर ठेवलेला नाही. अर्थात त्याची जी 
काय चौकशी व्हावयाची ती होईलच. परंतु मला असे सांगावयाचे आहे ते हे 


८ 


की, या हंसराज नामक गृहस्थाने आपल्या दुसऱ्या एका जोडीदाराला मदतीला 
घेऊन १६ जुलै रोजी सगळ्या गावकऱयांशी विचारविनिमय केला आणि सर्वांनी 
मिळून असे ठरविले की दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १७ जुलै रोजी घरटी एक 
मनुष्य घेऊन सर्वानी मिळून आदिवासी लोकांवर हल्ला चढवावयाचा. अध्यक्ष 
महाराज, १४ जुलै रोजी त्यांच्या शेतात मेंढ्या सोडून गावकऱ्यांनी पहिली 
कुरापत काढली आणि नंतर १७ तारखेला हल्ला करण्याचा हा बेत केला. या 
मुदतीत १६ जुलै रोजी वड़झिरी गावच्या बाजाराला बाभुळवाडी गावचा एक 
ठाकर गेला असताना त्या बाजारात त्याला दुसऱया दिवशी त्याच्या जमातीच्या 
लोकांवर होणाऱ्या संकल्पित हल्ल्याची कुणकुण लागली, तेव्हा बाजार न 
करता तो तसाच परत फिरला आणि गावात येऊन त्याने आपल्या लोकांना 
याची बातमी दिली. ताबडतोब ही बातमी पोलिसांना कळवून त्यांची मदत 
घेण्याकरिता ५ ठाकर लोक निघाले. अध्यक्ष महाराज, हे लोक १६ तारखेला 
पारनेरला येण्याकरिता बाभुळवाडीहून निघाले. परंतु वाटेत येता येता त्यांना 
रात्र झाली आणि म्हणून त्यांनी पुढची मजल सकाळी मारावयाचे ठरवून 
मधल्या एका गावी मुक्काम केला. १७ तारखेला सकाळी उठून त्यांनी पुढची 
वाट धरली आणि पारनेरच्या पोलीस स्टेशनमध्ये सकाळी साडेआठ वाजता 
ते येऊन पोहचले आणि त्यांनी तेथील सबइन्सपेक्टरची गाठ घेतली. पोलीस 
सब-इन्स्पेक्ट्रने त्यांची हकिकत ऐकून घेतली आणि लगेच त्यांच्याबरोबर 
दोन पोलीस कॉन्स्टेबल देऊन बाभुळवाड्याकडे त्यांची रवानगी केली. ते पाच 
ठाकर आणि दोन पोलीस कॉन्स्टेबल असे सात लोक लगेचच्या एस.टी.ने 
निघून बरोबर साडेबारा वाजता बाभुळवाडीला पोहचले परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी 
की पोलीस पोहोचण्याच्या आधीच म्हणजे सकाळी ९ वाजता हल्ला करण्याचे 
व विध्वंस करण्याचे काम गावकऱ्यांनी उरकून घेतले होते. अध्यक्ष महाराज, 
हा झालेला प्रकार अत्यंत दुःखद आहे, भीषण आणि भयावह आहे यात शंका 
नाही. आणि आमच्याही मनाला त्यामुळे अत्यंत यातना झाल्या आहेत. आणि 
असा प्रकार झाला नसता तर अधिक बरे झाले असते. परतु जो प्रकार घडला 
आहे त्यामध्ये पोलिसांच्याकडे कितपत दोष येतो, त्यांनी आदिवासी लोकांना 
संरक्षण देण्याच्या बाबतीत काही कुचराई केली का, हलगर्जीपणा केला का 


८५ 


यासंबंधी सभागृहाला निष्कर्ष काढणे सोपे व्हावे म्हणून ही सारी पार्श्वभूमी 
सांगणे मला अवश्य वाटले. १७ तारखेला सकाळी साडेआठ वाजता पोलीस 
ठाण्यावर ही बातमी घेऊन ठाकर लोक आल्याबरोबर लगेच पोलिसांची मदत 
रवाना करण्यात आली परंतु ती त्या जागी येऊन पोहोचण्याच्या आतच हल्ला 
झालेला होता. तेव्हा यात पोलिसांकडे कुचराईचा दोष फारसा येतो असे 
मला वाटत नाही. अर्थात ही गोष्ट मला मान्य आहे की, १४ तारखेला शेतात 
मेंढया सोडून जी पहिली कुरापत गावकऱ्यांनी काढली तिच्यावरून लवकरच 
या गावात काही भीषण प्रकार, काही तंटाबखेडा होण्याचा संभव आहे याची 
कल्पना पोलिसांना यावयास पाहिजे होती आणि त्याप्रमाणे त्यांनी काळजी 
घेतली असती तर १७ तारखेचा हा प्रकार कदाचित टळला असता. अशी ही 
ताबडतोबीची उपाययोजना पोलिसांनी केली नाही म्हणून मी आजच पारनेरच्या 
सब-इन्स्पेक्टरला, त्याचे नाव निंबाळकर असे आहे, सस्पेंन्ड केले आहे आणि 
त्याची चौकशी करण्याचा हुकूमही दिला आहे. कोणतीही परिस्थिती उद्भवली 
असता पोलिसांचे संरक्षण करण्याच्या अभिनिवेषाने या ठिकाणी काम करणारा 
सार्वजनिक कार्यकर्ता मी नव्हे, परंतु मे महिन्यात झालेल्या दिलजमाईमुळे 
पोलीस थोडेसे गाफील राहिले असण्याची संभावना आहे हेही आपण लक्षात 
घेतले पाहिजे. गावकऱ्यांपैकी ६० लोकांना अटक झाली आहे आणि त्यांची 
चौकशी होऊन याबाबत जी काय उपाययोजना व्हावयाची ती होईल. 

अध्यक्ष महाराज, या चर्चेच्या अनुषंगाने मला एक विनंती या सभागृहाला 
करावयाची आहे. आज आमच्या समाजात समाजातील आर्थिकदृष्ट्या आणि 
संस्थेच्या दृष्टीनेही सबल असणाऱ्या समाजाकडून दुर्बल अशा समाजावर 
अन्याय करण्याचे प्रसंग बऱ्याच वेळा घडलेले दिसतात. सुभानहट्टी संबंधाने 
नुकतीच चर्चा झालेली आहे. महाराष्ट्रात आज हे जे चित्र दिसते त्याचे रंग 
बदलण्यास एकटया पोलिसांची शक्ती पुरी पडेल ही समजूत बरोबर नाही. 
बलिष्ठाने दुर्बलावर अन्याय करण्याची ही जी सामाजिक प्रवृत्ती आहे ती 
मुळापासून बदलण्याची जरुरी आहे आणि ही गोष्ट समाजकार्यकर्त्यांनीच 
करावयाची आहे. आर्थिकदृष्ट्या व शक्तीच्या दृष्टीने सबल असणाऱ्या 
लोकांकडून आर्थिकदृष्ट्या आणि शक्तीच्या दृष्टीने दुर्बल असणाऱ्या समाजाच्या 


८६ 


एका घटकावर आघात केला जाण्याची ही जी वृत्ती आहे ती पूर्णतः बदलून एक 
प्रकारचा कोड ऑफ कॉन्डक्ट किंवा वागण्याची पद्धत ज्याला म्हणता येईल 
अशी प्रवृत्ती सबल सेक्शनमध्ये निर्माण करण्याची जरुरी आहे. बाभूळवाडा 
गावात काय झाले, मे महिन्यात दिलजमाई होऊनही जुलै महिन्यात हा हल्ला 
का करण्यात आला, कारण एकच की या समाजाच्या वीकर सेक्शनला जमीन 
द्यावयाची त्या गावातील बलिष्ठ सेक्शनची इच्छा नव्हती. दिलजमाई झाली 
होती परंतु ती वरवरची होती, तात्पुरती होती. त्या गावातील लोकांची मनः 
प्रवृत्ती मुळातूनच बदलण्यात आली असती तर हा प्रकार झाला नसता. हे कार्य 
समाजकार्यकर्त्यांना करावयाचे आहे. या सभागृहातील या बाजूच्या आणि त्या 
बाजूच्या दोघांही सदस्यांना करावयाचे आहे. अध्यक्ष महाराज, मला यापेक्षा 
जास्त काही सांगावयाचे नाही. या प्रकरणाची चौकशी होत आहे. पोलिसांनी 
कुचराई केली असेल तर त्यांना जरूर ती शिक्षा दिली जाईल. 


(७ ऑगस्ट १९६४) 


॥(॥00 


८७ 


१६. गोडसे प्रवृत्ती 


अध्यक्ष महाराज, गृहखात्याच्या मागण्यांवर या सभागृहामध्ये उद्बोधक 
अशी चर्चा झाली असून त्यात ज्या सन्माननीय सभासदांनी हिस्सा घेतला त्यांचे 
मला प्रथम आभार मानले पाहिजेत. या चर्चेमध्ये ज्या लोकांनी भाग घेतला 
त्यांनी या खात्याच्या कामासंबंधी बऱयाच उपयुक्त अशा सूचना केल्या आहेत 
आणि या खात्याच्या कामासंबंधी या निमित्ताने परिचय करून दिला हे फार 
चांगले झाले. 

आता या खात्यावर होणाऱ्या खर्चाचे आकडे जर आपण पाहिले तर 
असे दिसून येईल की १९६१-६२ साली या खात्यावर ११ कोटी २६ लाख 
रुपये व १९६३-६४ साली १४ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च झाले व आता 
१७ कोटी ४० लाख रुपये स्थूलमानाने खर्च व्हायचे आहेत. आता आपल्या 
राज्याच्या एकंदर २२६ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये १७,०४० कोटी रुपये 
म्हणजे काही फार मोठा खर्च या खात्यावर होत आहे, असे म्हणता येणार 
नाही. 

या राज्यात एकूण पोलिसांची संख्या ६२.५५३ आहे व पोलीस 
ऑफिसर्स ३,१६९ आहेत. 

येथे या खात्यातील काही लोकांचे दोष दाखविण्यात आले. श्री. अत्रे 
यांनी आपल्या भाषणात श्री. घोरपडे यांचा विशेष उल्लेख केला. आता एवढया 
मोठ्या ६२ हजाराच्या पोलीसफोर्समध्ये काही ब्लॅक शिप असतीलही. मी 
नाही असे म्हणत नाही. 


८८ 


मी असे म्हणत नाही की, या खात्यात सगळेच नाईक आहेत किंवा 
ही गोष्टही मी मान्य करण्यास तयार नाही की, या खात्यामध्ये सगळेच घोरपडे 
आहेत. जर असे घोरपडे असतील तर त्यांची जरूर चौकशी करण्यात येईल. 
परंतु आपल्याला या खात्यामध्ये नाईकाची प्रवृत्ती वाढीस लावावयाची आहे. 
आपल्या प्राणाची पर्वा न करता त्यांनी समाजद्रोही प्रवृतीचा पाठपुरावा केला 
आणि शेवटी मरण पत्करले अशी माणसे या पोलीस खात्यामध्ये आहेत. 
अध्यक्ष महाराज, अशी माणसे आहेत. इतकेच नव्हे तर अशी कुत्रीही आपल्या 
या खात्यामध्ये आहेत. या खात्यातील एका कुत्र्याने ३०-४० हजारांचा दरोडा 
अचूक पकडण्यास पोलिसांना सहाय्य केले, म्हणजे या खात्यामध्ये काही 
माणसे चांगली आहेत, त्याचप्रमाणे कुत्रीही चांगली आहेत. या खात्यातील 
सगळीच माणसे वाईट आहेत असे आपल्याला म्हणता यावयाचे नाही. 
सन्माननीय सभासद श्री. डी. बी. पाटील यांनी जी दोन उदाहरणे माझ्यापुढे 
मांडली आहेत त्याची मी चौकशी करीन. अध्यक्ष महाराज, या खात्यावर जो 
खर्च होतो आहे त्याचे रिटर्न काय असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे व मी 
आता त्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. 


अध्यक्ष महाराज, या खात्याचे मुख्य काम राज्यात कायदा आणि 
सुव्यवस्था राखण्याचे आणि गुन्हे होऊ न देण्याचे आहे. त्याचप्रमाणे झालेल्या 
गुन्ह्यांचा तपास करणे असे दुहेरी काम आहे. माझा असा विश्वास आहे की, 
आपल्या राज्याचे पोलीस खाते ही दोन्हीही कामे चांगल्या रीतीने करीत 
आहेत. मला सभागृहाला सांगावयाचे आहे की, जेव्हा जेव्हा पोलीस चांगली 
कामे करतात तेव्हा तेव्हा त्यांना शाबासकी दिली पाहिजे. सर्वच पोलीस वाईट 
आहेत असे आपण सर्रास म्हणत गेलो तर पोलीस खात्याच्या नैतिकतेवर 
विपरीत परिणाम होईल आणि या गोष्टींचा या राज्याच्या लॉ अँड ऑर्डरवर 
वाईट परिणाम होईल. अध्यक्ष महाराज, या खात्यामध्ये ज्याप्रमाणे काही वाईट 
माणसे जरूर आहेत त्याचप्रमाणे चांगली माणसेदेखील आहेत. जे पोलीस वाईट 
काम करतात किंबा आपल्या कामात कुचराई करतात त्यांना निश्चितपणे शासन 
झाले पाहिजे अशा मताचा मी आहे आणि असे शासन झालेले आहे व काही 
लोकांना घरीही पाठविण्यात आले आहे, हे मी सभागृहाला सांगू इच्छितो. 


८९ 


गेल्या वर्षात जर आपण पोलिसांचे कार्य पाहिले तर निश्चितपणे चांगले झाले 
आहे. या गोष्टीचा उल्लेख या सन्माननीय सभागृहात काँग्रेस पक्षाच्या सन्माननीय 
सभासदांनीच केला आहे असे नव्हे तर विरोधी पक्षाच्या सभासदांनीही या 
गोष्टीचा उल्लेख आपल्या भाषणात केला आहे. अध्यक्ष महाराज, आपल्या या 
मुंबई शहरात यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात युर्केरिस्ट काँग्रेस भरली होती, त्या 
वेळी आपल्या राज्याच्या पोलिसांनी अतिशय उत्तम बंदोबस्त ठेवला होता, 
जवळ जवळ एक लाख लोक परदेशातून आले होते. इतका मोठा मेळावा 
भरला असतानादेखील कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडला नाही किंवा 
चोरी झाली नाही. या वेळी सर्व पोलीस यंत्रणेने वाखाणण्याजोगी कामगिरी 
केली आहे. ही गोष्ट मीच सांगतो असे नाही तर या सन्माननीय सभागृहात ही 
गोष्ट मान्य करण्यात आली आहे आणि या गोष्टीचा उल्लेख बऱयाच सन्माननीय 
सभासदांनी केला आहे. या व्यवस्थेबद्दल मोठमोठ्या नामवंत राष्ट्रातील 
लोकांनी गौरवास्पद उद्गार काढले आहेत. ही गोष्ट आपल्या राज्यालाच 
नव्हे तर आपल्या देशाला गौरवास्पद आहे. अशा तर्‍हेची पोलीस खात्याची 
वाखाणणी जगातील नामवंत राष्ट्रांनी केली असताना या सभागृहात विचारण्यात 
येते की, पोलिसांवर आपण इतका खर्च करतो, परंतु त्यांचे रिटर्न काय? मला 
सांगावयाचे आहे की, हे त्या खर्चाचे रिटर्न आहे. अध्यक्ष महाराज, आपल्या 
राज्यात नंदुरबार आणि तळोदे या ठिकाणी जातीय दंगली पेटल्या. आपल्या 
या सरकारची अशी प्रामाणिक इच्छा आहे की, आपल्या राज्यात जातील 
दंगली होऊ नयेत, परंतु ज्या वेळी अशा जातीय दंगली झाल्या त्या वेळी 
पोलीस अधिकाऱयांनी आपले जीव धोक्यात घालूनही या दंगली मिटविण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. वाशिमला जेव्हा जातीय दंगलींनी पेट घेतला, हिंदू आणि 
मुस्लीम समाज दंगा करण्यास एकमेकासमोर उभा राहिला असताना तेथील 
डी. वाय. एस. पी. ने हवेत बार काढून तेथे दहशत बसविली आणि दंगल 
टाळली. शे-दोनशे मुडदे पडतील अशी परिस्थिती असतानाही ही दंगल मोठ्या 
शिताफीने टाळण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे नंदुरबार आणि तळोदे येथे 
अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे आणि जातीय दंगलींना आळा 
घालण्यात आला. अध्यक्ष महाराज, पोलीस डिपार्टमेंटवर होणाऱ्या खर्चाचा 


९० 


हा दुसरा रिटर्न आहे. 

आपल्या महाराष्ट्रात आजकाल गोडसे प्रवृत्ती निर्माण होऊ लागली 
आहे. पुण्याला अशा प्रकारची प्रवृत्ती निर्माण व्हावयास लागली होती. त्यामुळे 
आपल्या राज्यात भयानक परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागला नसता, 
परंतु पोलिसांनी वेळीच योग्य ती उपाययोजना करून या प्रवृत्तीला आळा 
घातला हा पोलिसांवर खर्च करतो त्यापासून मिळणारा तिसरा रिटर्न आहे. 
कोणावरही उगीचच आळ घेण्याची किंबा कोणालाही त्रास देण्याची सरकारची 
इच्छा नाही. याच प्रवृत्तीमुळे पकडण्यात आलेल्या करकरे नावाच्या गृहस्थाला 
त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे असे दिसून आल्याबरोबर सोडून देण्याचा 
हुकूम देण्यात आला आहे. म्हणजे कोणाच्याही विरुद्ध या सरकारची सुडाची 
भावना नाही. ही गोष्ट मला या ठिकाणी स्पष्ट करावयाची आहे. त्यांची प्रकृती 
बिघडली आहे असे दिसून आल्याबरोबर कलेक्टरला सांगण्यात आले की, 
आपण जे इतर स्थानबद्धांच्या बाबतीत करता तेच यांच्याही बाबतीत करण्यात 
यावे, यावरून सन्माननीय सभागृहाला दिसून येईल की, सरकार कोणालाही 
आकसाने डिटेन्शनमध्ये ठेवत नाही. सरकारची सर्वाच्या बाबतीत सहानुभूतीची 
भावना आहे. आकसाची नाही, ही गोष्ट मला स्पष्ट करावयाची आहे. 


अध्यक्ष महाराज, स्थानबद्धाच्या बाबतीत सन्माननीय सभासद श्री. 
पाटकर यांनी येथे प्रश्न उपस्थित केला. मला सभागृहाला सांगावयाचे आहे की, 
हे सरकार स्थानबद्धांच्या बाबतीत धोरण ठरवित नसते तर मध्यवर्ती सरकार 
ठरवित असते. कारण डी. आय. आर. ची अंमलबजावणी मध्यवर्ती सरकारच्या 
कक्षेत येते. जर कलेक्टरला दिसून आले की, एका विशिष्ट परिस्थितीमध्ये 
विशिष्ट व्यक्तीला स्थानबद्धतेत ठेवले पाहिजे तर कलेक्टर त्याला स्थानबद्ध 
करण्यासंबंधी स्टेप्स घेत असतो. मला सभागृहाला सांगावयाचे आहे की, 
स्थानबद्धांच्या बाबतीत या सरकारचे कोणत्याही प्रकारचे आकसाचे धोरण 
नाही. 

अध्यक्ष महाराज, पोलिसांवर इतका मोठा खर्च होतो त्याचे रिटर्न काय 
असा प्रश्न या सभागृहात काढला त्यासंबंधी मी आतापर्यंत दोन - तीन गोष्टी 
मी सभागृहाला सांगितल्या. त्यात आणखी रिपब्लिकन पार्टीच्या सत्याग्रहाची 


९१ 


भर मला टाकावयाची आहे. अध्यक्ष महाराज, आपल्या राज्यात रिपब्लिकन 
पार्टीच्या १,१८,७९२ लोकांनी सत्याग्रहात भाग घेतला आहे आणि पोलिसांनी 
जवळजवळ ५२ हजार लोकांना अटक केली व खटले भरले, त्यापैकी ५० 
हजारांच्या वर लोकांना शिक्षा झाली व ५२ हजारांच्यावर लोकांना सोडून 
देण्यात आले. या सर्व घटनेमुळे या राज्यातील पोलिसांवर कामाचे किती प्रेशर 
पडले असेल याचा आपण विचार केला पाहिजे. तेव्हा पोलीस हे जनतेचे मित्र 
आहेत की नाही याचा आपणच विचार केला पाहिजे. 


अध्यक्ष महाराज, विरोधी पक्षाच्या काही माननीय सदस्यांनी अशी 
तक्रार केली की, पोलिसांतर्फे गुन्ह्याचा शोध जेवढ्या तत्परतेने लावला 
जावयास हवा तेवढा लावला जात नाही आणि गुन्हेगारांना पोलिसांनी पकडले 
तरी त्यांच्याविरुद्ध आवश्यक तो पुरावा पोलीस जमवू न शकल्यामुळे कोर्टात 
बहुसख्य गुन्हेगार निर्दोष सुटतात. अध्यक्ष महाराज, मला या बाबतीत असे 
सांगावयाचे आहे की पोलीस गुन्हेगारांना पकडण्याचा जिवापाड प्रयत्न करतात 
आणि त्यांना पकडल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध आरोप कोर्टात साधार सिद्ध व्हावे 
यासाठीही अतोनात परिश्रम घेऊन पुरावा सादर करतात, परंतु गुन्हेगारांना असे 
काही चांगले वकील मिळतात की जे कायद्याचा कीस काढून गुन्हेगारांना निर्दो 
ष सोडविण्याची खटपट करतात व पोलिसांच्या पदरी यश पडू देत नाहीत. 
अध्यक्ष महाराज, पोलिसांना गुन्हेगारांना पकडण्यास यश यावे याकरिता जनतेने 
व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पोलिसांना आपले पूर्ण सहकार्य दिले पाहिजे, 
संशयित लोकांची नावे सागितली पाहिजेत, आवश्यक तो पुरावा पोलिसांना 
मिळेल याकरिता मदत केली पाहिजे, आपली माहिती काहींही हातचे राखून 
न ठेवता सांगितली पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, माननीय सदस्य श्री. डी. बी. 
पाटील यांनी आपल्या भाषणात असे सांगितले की, राज्यात दहशतीचे वातावरण 
निर्माण करण्यात गुंडांनी यश मिळविले आहे आणि त्यांच्या भीतीमुळे लोक 
गुन्हेगाराचे नाव पोलिसांना सांगण्यास अथवा डोळ्यासमोर गुन्हा झाला असला 
तरी ती माहिती पोलिसांना देण्यास पुढे येत नाहीत. मला त्यांना नम्रपणे 
ही गोष्ट सांगावयाची आहे की, राज्यातील ही परिस्थिती बदलावी म्हणूनच 
पोलीस व हे सरकार दिवसरात्र प्रयत्न करीत आहेत व हे प्रयत्न यशस्वी 


९२ 


होण्याकरिता या ठिकाणी भाष्य करण्याची जरुरी नसून समाजातील लोकांचे 
मन वळविण्याची जरुरी आहे. लोक पोलिसांना मदत करण्याकरिता गेले 
आणि पोलिसांनी त्यांची मदत नाकारली अशी तक्रार असेल तर मी ती समजू 
शकतो. परंतु पोलिसांना मदत करण्यास लोक पुढेच आले नाहीत तर पोलीस 
काय करणार? अध्यक्ष महाराज, रिपब्लिकन पार्टीच्या सत्याग्रहाचा उल्लेख 
या ठिकाणी करण्यात आला. मला या ठिकाणी अभिमानाने ही गोष्ट नमूद 
करावीशी वाटते की, राज्यव्यापी असा हा सत्याग्रह असून आणि लाखो 
लोक तुरुंगात गेले असूनही पोलिसांनी अत्यंत संयमाने परिस्थिती हाताळली व 
एकदाही लाठीचार्ज केला नाही किंवा एकही टिअर गॅसचा शेल फोडला नाही. 
जवळ जवळ दोन महिने हा सत्याग्रह चालला होता, परंतु पोलिसांनी शेवटपर्यंत 
संयम पाळला. अध्यक्ष महाराज, ज्या समाजाने हा अखिल भारतीय सत्याग्रह 
केला त्याने आपल्या ज्या मागण्यांकरिता हा सत्याग्रह केला त्या मागण्यांशी मी 
असहमत आहे अशातला भाग नाही. हा समाज आर्थिकदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या 
मागासलेला समाज आहे व त्याची लवकरात लवकर प्रगती झाली पाहिजे 
याच मताचे सरकार आहे. सरकारजवळ जमीन उपलब्ध असेल तर ती या 
समाजातील भूमिहीन लोकांना देण्याबद्दल मी पहिल्याप्रथम आग्रह धरीन. मला 
सभागृहाला एवढेच सांगावयाचे आहे की, पोलिसांचे काम हे समाजात शांतता 
आणि सुव्यवस्था टिकविणे हे आहे आणि कायद्याचे पालन होते किंवा नाही 
हेही पोलिसांना पहावे लागते. त्यांच्या स्वतःच्या व्यक्तिगत भावना विचारात 
नसतात. पोलीस हे जनतेने मित्र राहावेत, पोलीस हे दुर्बलांचे साहाय्यक 
असावेत असेच सरकारचे धोरण आहे आणि मला सांगण्यास आनंद वाटतो 
की, या राज्यातील पोलीस त्याप्रमाणे वागत आहेत. पूर्वी पोलिसांची लोकांना 
भीती वाटत असे परंतु ती भीती आता हळूहळू दूर होत चालली असून एखाद्या 
मित्राला ज्याप्रमाणे आपल्या अडचणी सांगाव्या त्याप्रमाणे लोक पोलिसांना 
आपल्या अडचणी सांगत असतात. पोलिसांच्या संयमपूर्ण वागणुकीचे एक 
उदाहरण, आदर्श उदाहरण म्हणून या रिपब्लिकन पार्टीच्या सत्याग्रहाचा उल्लेख 
करता येईल. पोलिसांना सरकारच्या अशा सक्त सूचना गेल्या होत्या की त्यांनी 
सत्याग्रहींशी समजूतदारपणे ब शांततेने वागावे. अध्यक्ष महाराज, शिरसगाव, 


९३ 


बाभुळगाव येथे मागे दंगली झाल्या. त्यांच्यासंबंधाने या सभागृहात चर्चाही 
झाली आहे. शिरसगावमध्ये संपूर्ण गाव एका बाजूला आणि गावातील हरिजन 
एका बाजूला असे भांडण होते, परंतु पोलिसांना सक्त सूचना केल्या गेल्या होत्या 
की त्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता चौकशी करावी. त्याप्रमाणे 
पोलिसांनी चौकशी केली. सुदैवाने लोकांचे त्यांना सहकार्यही मिळाले व 
आरोपींना शिक्षा झाल्या. बाभुळगाव प्रकरणातील आरोपींनाही शिक्षा झाल्या 
आहेत. सांगण्याचा हेतू हा की, पोलिसांवर होणार्‍या खर्चाची पोलिसांतर्फे 
गुन्ह्यांना उत्तम शोध लावून केली जाणारी सेवा ही एक प्रकारची परतफेडच 
नव्हे काय? सभासदांनी याचा विचार केला पाहिजे. जो खर्च पोलिसांवर केला 
जात आहे त्याच मानाने त्यांचे काम आहे, या सरकारला ते अभिमानास्पद 
आहे, गौरवास्पद आहे. अध्यक्ष महाराज, गेल्या वर्षी १२ ऑगस्टला मुंबई बंद 
या नावाने ओळखला जाणारा संप या राज्यात झाला. मला या ठिकाणी नमूद 
करणे आवश्यक वाटते की १४४ कलम लागू न करता या मुंबईसारख्या प्रचंड 
शहरात पोलीस दलाने त्या संपाला तोंड दिले आणि मुंबई शहरातील शांतता 
व सुव्यवस्था कायम राखली. माझ्या माहितीप्रमाणे इंग्रजांच्या राजवटीतही 
१४४ कलम लागू न करता संपाला तोंड दिल्याचे किंवा संपाची परिस्थिती 
पोलिसांनी हाताळल्याचे उदाहरण सापडेल असे मला वाटत नाही. ज्यांनी मुंबई 
बंद, संपाची घोषणा केली त्यांना मी दोष देत नाही, परंतु मला या ठिकाणी 
एवढेच सांगावयाचे आहे की, संपाच्या दिवशी मुंबई शहरातील लॉ अँन्ड 
ऑर्डरची परिस्थिती गंभीर होईल याची कल्पना पोलिसांना आणि सरकारला 
असतानाही केवळ पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर आणि जनतेच्या सहकार्यावर 
विश्वास असल्यामुळे १४४ कलम लागू न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला 
व संप-परिस्थिती १२ ऑगस्टच्या दिवशी अत्यंत समजूतदारपणे हाताळून 
पोलीस हा खर्‍याखुर्‍या अर्थाने जनतेचा मित्र आहे हे सिद्ध केले. जी गोष्ट 
इग्रजांनाही साधली नव्हती, इंग्रजी अंमलातील पोलिसांना साधली नव्हती, 
ती गोष्ट या महाराष्ट्र राज्यातील पोलिसांनी करून दाखविली आणि त्याबद्दल 
विरोधी पक्षातील लोकांनीही सरकारला मनापासून धन्यवाद दिले, हे मला नमूद 
केले पाहिजे. सांगण्याचा हेतू हा की, पोलिसांचे हे वागणे, ही त्यांच्यावर होत 


3.1 


असणाऱ्या खर्चाची परतफेड नव्हे काय ? पोलीस जनतेची ही जी सेवा करीत 
आहेत ती अर्थातच परतफेडीच्या भावनेने करीत नसून कर्तव्याच्या भावनेने 
करीत आहेत. परंतु जनता त्यांच्याकडून जी अपेक्षा करते ती पूर्ण करण्याचा 
प्रयत्न ते करीत आहेत. ही समाधानाची गोष्ट आहे. विरोधी पक्षांनीही धन्यवाद 
द्यावा, असे कार्य पोलिसांनी केले आहे. मला या ठिकाणी ही गोष्ट नम्रपणे 
सांगावयाची आहे की, गेल्या संपूर्ण वर्षात पोलिसांनी जे काम केले ते काही 
अपवाद वगळता अतिशय गौरवास्पद असेच आहे. 

अध्यक्ष महाराज, या राज्यातील व विशेषतः मुंबई शहरातील गुन्हेगारी 
वाढत्या प्रमाणावर आहे, असे या ठिकाणी सांगण्यात आले. ही गोष्ट काही 
अंशाने खरी आहे हे मला मान्य केले पाहिजे. ही गुन्हेगारी वाढण्याचे कारण 
असे की, पुणे-मुंबई सारख्या शहरात उद्योगधंद्यांची वाढ झपाट्याने होत 
आहे व जेथे उद्योगधंद्यांची वाढ झाली त्या ठिकाणी गुन्हेगारीची वाढ वाढत्या 
लोकसंख्येमुळे होणे अरिपहार्य आहे. उलटपक्षी बीड, नांदेड, परभणी, वगैरे 
ठिकाणी ही वाढ झालेली नाही, कारण तेथे उद्योगधंद्यांची वाढ झाली नाही. 
अध्यक्ष महाराज, अकोला, औरंगाबाद, भंडारा, बुलढाणा या ठिकाणी 
कापसाचे पीक फैल्युअर झाले म्हणून काही चोर्‍या झाल्या. गेल्या वर्षीच्या 
अन्नटंचाईमुळेही काही ठिकाणी गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले. स्वस्त धान्याच्या 
दुकानातून धान्य मिळाले नाही, म्हणून पोट भरण्यासाठी काही चोऱ्या झाल्या, 
परंतु त्यामागची भावना समजून घेतली पाहिजे. नगर, जळगाव, सातारा, 
औरंगाबाद येथे शहरीकरण झाले म्हणून गुन्हेगारी वाढली. 

अध्यक्ष महाराज, उपनगरात चोऱयांची संख्या वाढली, असुरक्षितता 
निर्माण झाली व म्हणूनच पोलीस स्टेशन्स वाढविण्यात आली आहेत. रात्री 
बाहेर पडणेही मुश्कील झाले होते, असे सांगण्यात आले. काही ठिकाणी तसे 
झाले असेलही. म्हणूनच पोलीस स्टेशन्स वाढविण्यात आली आहेत. मात्र 
पोलीस स्टेशन्स वाढविली की सर्व काही झाले असे म्हणता येणार नाही. 
पोलीस स्टेशन्स वाढविणे हा एक भाग आहे. जनतेनेही पोलिसांशी सहकार्य 
केले पाहिजे. याचीही आवश्यकता या ठिकाणी नमूद करणे भाग आहे. मध्यंतरी 
भयभीत वातावरण निर्माण झाले होते. त्या वेळी विशिष्ट जमातीचा एक मुका 


९५ 


माणूस पकडला गेला. तो काही दिवस बोलत नव्हता. काही दिवसानंतर बोलू 
लागला. त्यानंतर उपनगरांमधील चोऱयांसंबंधात खूप धागेदोरे सापडले. 


मला हे सांगितले पाहिजे की, प्रथम तो मुका माणूस बोलत नव्हता, 
गुन्हा कबूल करीत नव्हता. परंतु तो बोलू लागल्यावर सर्व धागेदोरे सापडले. 
त्यामुळे गुन्हेगार शोधून काढण्याच्या बाबतीत पोलिसांना विश्वास निर्माण झाला 
आहे. पोलिसांनी हे सर्व काम फार चांगले केले आहे, हे मला या ठिकाणी 
सांगितले पाहिजे. 


सन्माननीय सभासद श्री. पाटकर यांनी सांगितले की भारत संरक्षण 
कायद्याचा उपयोग कामगार चळवळ मारण्याकरिता करण्यात येतो. त्यांच्या 
आणि सभागृहाच्या निदर्शनास मी आणू इच्छितो की सरकारचे असे धोरण 
नाही, प्रवृत्ती नाही, कृती नाही. या कायद्याखाली एखाद दुसऱ्या कामगार 
पुढाऱ्याला अटक केली असेल पण तो कामगार पुढारी म्हणून अटक केली 
नाही. भारत संरक्षण कायद्याखाली अटक करण्याचे अधिकार डिस्ट्रिक्ट 
मॅजिस्ट्रेटसूना देण्यात आले आहेत. त्यांनी ज्या ज्या लोकांना अटक केली 
आहे त्यावरून कामगार चळवळ मारण्यासाठी कोणाला अटक केली आहे 
असे मुळीच दिसून येत नाही. कामगार चळवळ मारण्यासाठी भारत संरक्षण 
कायद्याचा वापर करण्याचे या सरकारचे धोरण नाही हे मी या ठिकाणी अगदी 
निःसंदिग्ध शब्दांत प्रकट करू इच्छितो. 


(१८ मार्च १९६५) 
770 


९६ 


१७. कोल्हापुरातील मोर्चावरील गोळीबार 


अध्यक्ष महाराज, कोल्हापुरात जो दुर्दैवी गोळीबार झाला त्यावर चर्चा 
सुरू आहे. ही चर्चा चालू असताना ज्या काही गोष्टी येथे मांडण्यात आल्या 
त्यासंबंधाने जी सत्य घटना आहे व आमच्याकडे जी माहिती आली आहे 
त्याच्या आधाराने मी सर्व गोष्टी येथे मांडणार आहे. मला या सन्माननीय 
सभागृहापासून काहींही लपवून ठेवावयाचे नाही, काही दडवून ठेवायचे नाही. 
सरकारला जशी माहिती मिळाली तशी मी येथे निवेदन करण्याचा प्रयत्न 
करणार आहे. 

अध्यक्ष महाराज, याविषयी एक वेळा नव्हे तर अनेक वेळा मी या 
सभागृहासमोर सांगितले आहे की सरकारी नीती अशी नाही की ते करीत 
असताना गोळी चालवून ते करायचे आहे. त्याचप्रमाणे या राज्यातील 
लोकशाहीची वाढ खुंटाबी आणि त्यासाठी जरूर तर गोळीबार करावा अशीही 
सरकारची नीती नाही. अध्यक्ष महाराज, मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की 
कोल्हापूर काय किंवा कोठेही काय, कोठेही अशा प्रकारे गोळीबार करावा 
लागावा हे केव्हाही योग्य नाही. या राज्यात कोणाच्याही जीविताला आणि 
वित्ताला धोका पोहोचू नये अशा प्रकारे सरकारला राज्य करायचे आहे. मला 
येथेही आमची नीती अगदी स्पष्ट केली पाहिजे की, सरकारला गोळीबार करून 
दुसऱ्यांचे प्राण घेण्यात आणि लोकांचे प्राण घेऊन या सिंहासनावर बसण्याची 
आमची बिलकूल इच्छा नाही. 

जेव्हा अशा प्रकारे गोळीबार होतो तेव्हा तो कोणत्या परिस्थितीत होतो 


९७ 


हे आपण समजून घेतले पाहिजे. जेव्हा एकंदर परिस्थिती शांततेने हाताळणे 
पोलिसांना अगदी अशक्य झाले तेव्हाच नाइलाजास्तव त्यांना गोळीबाराचा 
मार्ग स्वीकारावा लागला. अँन्टी स्टारव्हेशन कमिटीने २० ते २७ हा आठवडा 
आपल्या चळवळीसाठी निवडला होता. आणि या कालावधीत जागोजागी 
मोर्चे आणि निदर्शने करण्याचे त्यांनी ठरविले होते. 


श्री. पिन्टो यांनी आपल्या भाषणात एक असा मुद्दा उपस्थित केला 
की या घटनेपूर्वीच पोलिसांनी ही घटना होऊ नये म्हणून आधीच काळजी का 
घेतली नाही. कोल्हापूरला आणखी कोणती काळजी पोलिसांनी घ्यावयास 
पाहिजे होती हे मला तरी समजत नाही. या घटनेपूर्वी पोलिसांनी त्या भागात 
सर्व पोलिटिकल पार्टीजना कॉन्टॅक्ट केले होते. सर्व लीडर्सना बोलावून याबाबत 
त्यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यामध्ये रिपब्लिकन, शेतकरी कामकरी पक्ष, 
कम्युनिस्ट आदी सर्व नेत्यांना भेटायला बोलाविण्यात आले होते. आणि त्यांनी 
त्या वेळी असे वचन दिले होते की कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही 
आणि मोर्चा व सत्याग्रह शांतपणे होईल. आणि त्यात कोणताही अनुचित 
प्रकार होणार नाही. त्यामुळे जेव्हा प्रत्यक्षात मोर्चा निघाला तेव्हा थोडेसे 
पोलीस त्या मोर्चाबरोबर होते. सुरूवातीला मोर्चा अगदी शांतपणे काढण्यात 
आला. परंतु मोर्चा जेव्हा सरकारी कचेरीपाशी आला तेव्हा मोर्चातील लोकांनी 
पोलिसांचे कॉर्डन मोडले आणि ते कचेरीकडे जायला लागले. कचेरीतील 
कामकाज बंद पाडण्याचा त्यांचा उद्देश होता. वीस तारखेला मोर्चा काढायचा 
असे ठरले होते. परंतु तो एक दिवस अगोदर काढला गेला. अशा रीतीने तो 
एक दिवस अगोदर का काढला गेला याची शासनाला कल्पना नाही. त्यामुळे 
अधिकारी एकदम आश्चर्यचकित झाले. २० तारखेऐवजी १९ तारखेला मोर्चा 
निघाला आणि तरीसुद्धा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटने काळजी घेतली. त्यांनी मोर्चाच्या 
नेत्यांशी संपर्क ठेवला. त्या वेळी कोल्हापूरमध्ये पोलिसांची संख्या किती होती 
हेसुद्धा आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्या वेळी तेथे २ डी. वाय. एस. पी., 
२ पोलीस इन्स्पेक्टर्स, २४ सब-इन्स्पेक्ट्स आणि ५०६ कॉन्स्टेबल्स होते. 
मोर्चाचा कार्यक्रम हरताळ पाळणे, दुकाने बंद पाडणे, आणि गाड्या बंद पाडणे 
हा होता. एस. टी. च्या व इतर गाड्या रस्त्यांतून जाऊ नयेत म्हणून त्यांनी 


९८ 


रस्त्यांमध्ये लाकडांचे ओंडके ठेवले होते. एका ठिकाणी तर त्यांनी एसटी बस 
जाळण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पोलिसांना हे कळल्याबरोबर पोलीस तेथे गेले 
आणि त्यांनी योग्य ती काळजी घेतली म्हणून त्यांना एस. टी. बस जाळता 
आली नाही. हा मोर्चा साडेबारा वाजता संपला आणि पहिला गोळीबार एक 
वाजून १० मिनिटांनी झाला. यात दुर्दैवाने ५ माणसे मेली व ११ जखमी झाली. 
ही माणसे मेली याबद्दल सरकारला दुःख होत आहे. हा गोळीबार टाळता 
आला असता व ही माणसे मेली नसती तर सरकारला बरे वाटले असते. परंतु 
पोलीस त्या वेळी अशा परिस्थितीत सापडले होते की, एका बाजूला कायदा व 
सुव्यवस्था राखण्याची आणि लोकांच्या प्रॉपटीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी 
त्यांच्यावर होती आणि दुसऱया बाजूला कायदा व सुव्यवस्था मोडणारा आणि 
लोकांच्या प्रॉपर्टीची नासधूस करण्यास जय्यत तयार असलेला असा अनरुली 
मॉब तेथे होता. त्यामुळे खुद जिल्हाधिका-यांना लोकांना धोक्याची सूचना 
द्यावी लागली. 


The District Magistrate after the warning ordered the 
Police open fire in all, 59 rounds and 410 Muskets and 5 


revolvers were fired. 


I need not repeat the information about persons killed 
and ¡nj५7९4. त्या वेळी हा पहिला गोळीबार झाला. त्या ठिकाणी डी. वाय. 
एस. पी. समक्ष हजर होते व त्यांनी स्वतः प्रत्यक्ष पाहिलेली हकिकत आपल्या 
अहवालात नमूद केली आहे. त्यांनी आपल्या अहवालात असे म्हटले आहे 
की, गोळीबारामध्ये एक माणूस गोळी लागून खाली पडला तरीसुद्धा त्याच्या 
शेजारच्या माणसाने लूटमार करण्याचे थांबविले नाही. असा अनरूली मॉब 
तेथे होता. अगदी बेफाम झालेला असा तो मॉब होता. अर्थात मोर्चामधल्या 
लोकांनी ही कृत्ये केली असा माझा आरोप नाही. पंढरपूरला जाणारे सर्वच 
लोक काही वारकरी आणि विठोबाच्या दर्शनाला जाणारे नसतात. त्यात खिसे 
कातरणारे लोकसुद्धा असतात. त्याचप्रमाणे मोर्चामध्ये सामील होणारे सर्वच 
लोक काही शांततामय मार्गानी आपले मत प्रदर्शित करणारे नसतात. या 
मोर्चाच्या नेत्यांबद्दल मी कधीही आक्षेप घेतलेला नाही. त्यांच्यावर कधीही 


९९ 


कोणताही आरोप केलेला नाही व करणार नाही. परंतु सन्माननीय सभासद श्री. 
पाटकर यांनी मला लोकशाहीचे धडे ऐकवावे याबद्दल मला आश्चर्य वाटले. हे 
महाराष्ट्र सरकार जोपर्यंत आहे तोपर्यंत लोकशाहीच्या प्रथा आपल्या महाराष्ट्र 
राज्यात जास्तीत जास्त प्रमाणात पाळल्या जातील याबद्दल कोणीही शंका 
बाळगू नये. लोकशाहीची वाढ खुंटली आहे असा कितीही मोठा आवाज 
त्यांनी काढला तरी लोकांना ते खरे वाटणार नाही, कारण कोण बोलत 
आहे हे लोकांना कळते. त्यांच्याकडून लोकशाहीचे धडे घेण्याची माझी 
इच्छा नाही आणि त्याची जरुरीही नाही. हा गोळीबार करण्याच्या अगोदर 
जिल्हाधिकार्‍यांनी तेथे जमलेल्या लोकांना धोक्याची सूचना दिली होती. मी 
मगाशीच सांगितले की, एक माणूस पोलिसांच्या गोळीबारामध्ये खाली पडला 
तरी त्याच्या शेजारचा माणूस लूटमार करण्याचे थांबविना. एकंदर ५१ दुकाने 
लुटली गेली आणि त्यापैकी ५ ज्या श्रीपतराव डोंगर्‍याचे नाव घेतले गेले 
त्यांची लुटली गेली. ती त्यांच्या व्यक्तिशः मालकीची नव्हती. एक अतिशय 
चांगला माणूस, चांगल्या भावनेने सहकारी क्षेत्रात काम करणारा माणूस आहे. 
त्याच्यावर या लोकांचा रोष म्हणून ज्या ज्या सहकारी क्षेत्रांमध्ये त्यांचा संबंध 
आहे त्या त्या सहकारी संस्थांच्या दुकानांची या लोकांनी लूट केली. मला या 
सभागृहाला सांगावयाचे आहे की, त्या माणसाची व्यक्तिशः काय हानी झाली? 
हे मला समजत नाही. या गोष्टीची जास्त मीमांसा करण्याच्या भानगडीमध्ये मी 
आता पड़त नाही परंतु या सभागृहाला सांगू इच्छितो की, सहकारी तत्त्वावर 
चालणारी ५१ दुकाने लुटण्यात आलेली आहेत. अध्यक्ष महाराज, गांधी 
मार्केटमध्ये जेव्हा हे लोक लूट करीत होते तेव्हा पोलिसांनी गोळीबार करून 
तेथील मालमत्तेचे संरक्षण केले नसते तर याच सभागृहात सरकारला असा 
जाब विचारण्यात आला असता की, लोकांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याचे 
जे पोलिसांचे कर्तव्य आहे ते पोलिसांनी बरोबर पार पाडले नाही. या भावनेतून 
लोकांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची आपली जबाबदारी आहे असे समजून 
पोलिसानी जेव्हा पाहिले की, मॉब आता आटोक्याबाहेर जातो आहे तेव्हा 
त्यांनी फायरिंग केले. अध्यक्ष महाराज हे फायरिंग कोणत्या परिस्थितीमध्ये केले 
या गोष्टीची आपण जाणीव ठेवली पाहिजे. पोलिसांनी आपल्या कामाकरिता 


१०० 


एक इरिगेशन डिपार्टमेंटची जीप आणली होती तिला पेटवून देण्यात आले. 
रहदारीला सकाळपासून अडथळे निर्माण करण्याचा या मोर्चेबाल्यांनी प्रयत्न 
केला. एस. टी. ची बस जाळण्याचा या लोकांनी प्रयत्न केला. अध्यक्ष 
महाराज, या मोर्चात सर्वच लोक समाजद्रोही कृत्ये करण्याकरिता गेले होते 
असे मी म्हणत नाही. परंतु त्यात जी समाजद्रोही कृत्ये करणारी माणसे होती 
आणि त्यांनी तसा प्रयत्न केला त्यांचा बंदोबस्त करण्याचे सरकारचे, पोलिसांचे 
काम होते ते त्यांनी केले. अध्यक्ष महाराज, फायरिंग होते त्यांत माणसे 
मरतात ही गोष्ट नवी नाही. या फायरिंगमध्ये जी माणसे मेली त्याबद्दल मला 
स्वतःला आणि सरकारला अत्यंत खेद होत आहे. सरकारने पोलिसांना अशी 
सक्त ताकीद दिली आहे की, जेव्हा अत्यंत आवश्यक असेल तेव्हा फायरिंग 
करण्यात यावे अन्यथा फायरिंग करण्यात येऊ नये. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे 
पोलीस या सूचनेचे अत्यंत काटेकोरपणे पालन करतात. येथे अध्यक्ष महाराज, 
प्रथम एकदम फायरिंग केले नाही तर प्रथम टिअर गॅस वापरण्यात आला. परंतु 
त्याचा काही उपयोग न होता स्टेशन रोडवर निरनिराळया दुकानातून मालमत्ता 
काढून तिचा बॉन फायर करण्यात आला होता, त्यात स्कूटर, गनी बॅग, आदी 
सापडेल त्या वस्तू जाळण्यात येत होत्या. याशिवाय ज्याच्या हाती जी गोष्ट 
लागली ती त्याने लुटून नेण्याचा प्रयत्न केला आणि ज्या लोकांनी अशा गोष्टी 
केल्या त्यांच्याच बाबतीत शेवटी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. यात 
निरपराध असा एक कॉलेजचा विद्यार्थी मारला गेला, याबद्दल सरकारला फार 
दुःख आहे. नेमका त्याच वेळेस तो रस्त्यावर आला व ज्या बाजूने गोळीबार 
चालू होता नेमका त्याच बाजूने तो गेला आणि दुर्दैवाने त्याला गोळी लागली, 
याबद्दल सरकारला दुःख होत आहे. 

अध्यक्ष महाराज, यासंबधी एक उदाहरण मोठे उद्बोधक ठरेल. 
पंढरीच्या यात्रेला जाणारे जे लोक असतात किंवा त्यांची जी दिंडी असते 
त्यांत सर्वच चांगल्या भावनेने आलेले नसतात. त्यात काही निराळ्या उद्देशाने 
आलेले असतात व चोरीमारी करण्याचा प्रयत्न करतात. त्याचप्रमाणे हा जो 
मोर्चा काढण्यात आला त्यातही सर्वच लोक चांगल्या उद्देशाने सामील झालेले 
होते, असे कोणी सांगू शकत नाही. या दरम्यान कोल्हापूरला जे नुकसान 


१०१ 


झाले ते फार झाले यात शंका नाही. रंकाळ्याला जो प्रकार झाला तो तर 
अत्यंत भयानक झाला आहे. त्या भागात सरकारी गोडाऊन्स होते. लोकांना 
वाटले की आपल्याला शहरात या गोष्टी करता येत नाहीत तर त्या आपण 
शहराच्या बाहेर जाऊन कराव्या व लोकांनी तेथील ११३४ क्विंटल धान्य 
लुटून नेले. तेथे टेलिफोनचे कनेक्शन प्रथम तोडण्यात आले. आणि नंतर तेथे 
लूटमार करण्यास प्रारंभ झाला. यामुळे तेथे पोलिसांना पोहोचण्यास उशीर 
झाला. शेवटी कोणत्या तरी प्रकारे पोलिसांना ती बातमी कळली आणि 
नंतर पोलीस तेथे पोहोचले. अध्यक्ष महाराज, या मॉबला लुटमार करू दिली 
असती तर याच सन्माननीय सभागृहाने आणि सामान्य जनतेने सरकारला 
जाब विचारला असता की सरकारचे जे लोकांच्या जीविताचे आणि मालमत्तेचे 
संरक्षण करण्याचे कर्तव्य आहे ते सरकारने का पार पाडले नाही या एका कर्तव्य 
बुद्धीने सरकारला मोठ्या नाईलाजाने गोळीबार करावा लागला. पहिला जो 
गोळीबार झाला त्यात काही लोक जखमी झाले, दुसरा १.४५ ला झाला तेथे 
एक माणूस जखमी झाला आणि प्रेमजी व मोहन मोरे यांना गोळी लागली. 
तिसरा गोळीबार झाला त्यात श्रीकांत चौगुले नावाचा गृहस्थ मारला गेला. या 
सर्व लोकांना ताबडतोब दवाखान्यात पाठविण्यात आले होते. त्यांना लवकर 
ट्रीटमेंट मिळाली, त्यात काही दगावले याबद्दल सरकारला दुःख आहे. याच 
दंगलीमध्ये १३८ पोलीस जखमी झाले. त्यांना दगडाच्या जखमा झालेल्या 
आहेत. याचा अर्थ असा की, ज्या वेळी मॉब कंट्रोल करण्याच्या कक्षेच्या 
बाहेर गेला तेव्हाच गोळीबार करावा लागला. 


या ठिकाणी सरकारने मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी करण्याचे ठरविले आहे. 
प्रथम पुण्याचे कमिशनर आणि औरंगाबाद येथील कमिशनर यांनी चौकशी 
करावी असे ठरले होते. परंतु त्या विभागात फॅमिन कंडिशन्स निर्माण झाल्यामुळे 
त्यांना जाणे शक्‍य झाले नाही. आता सरकारचे एक सेक्रेटरी श्री. चिनमुलगूड 
यांना ऑडिशनल डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेटचा हुद्दा देऊन तेथे पाठविण्याचे ठरले 
आहे. ते सर्व प्रकरणाची चौकशी करतील आणि त्यावरून निष्कर्ष काढून 
सरकारला रिपोर्ट सादर करतील. त्याचा रिपोर्ट हा कॉन्फिडेशियल राहील. 
अध्यक्ष महाराज, ही इन्क्वायरी संपल्यानंतर मग ज्युडिशियल इन्क्वायरीची 


१०२ 


गरज आहे की नाही हे सरकार ठरवील. 


अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सभासद श्री. पिंटो यांनी सांगितले आहे 
की, कोल्हापूरला जो प्रकार झाला त्याची पुनरावृत्ती इतरत्र होऊ नये याची 
सरकारने खबरदारी घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, मला त्यांना सांगावयाचे 
आहे की, सरकारला या गोष्टी करण्यात आनंद आहे असे नाही तर मोठया 
दुःखाने या गोष्टी कराव्या लागतात. अत्यंत आवश्यक पडल्याशिवाय 
गोळीबार करण्यात येऊ नये अशा सरकारच्या ऑर्डर्स आहेत, परंतु दुर्दैवाने 
कोल्हापूरसारखा प्रसंग येतो आणि पोलिसांना गोळीबार करावा लागतो. 
अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी किती पोलीस जखमी झाले या गोष्टीचा आपण 
विचार केला पाहिजे. जवळ जवळ १०० पोलिसांना गंभीर जखमा झालेल्या 
आहेत. जेव्हा अगदीच नाईलाज झाला तेव्हा पोलिसांनी गोळीबार केला ही 
गोष्ट ध्यानात ठेवण्यासारखी आहे. यासंबंधात मला एक गोष्ट सभागृहाच्या 
निदर्शनास आणून द्यावयाची आहे ती अशी की, जर अशा गोष्टी होण्याची 
शंका पोलिसांना वाटली तर त्यांनी प्रतिबंधक उपाययोजना केली पाहिजे. 
प्रिव्हेटिव्ह मेजर्स घेण्याचीही सरकारची इच्छा नव्हती, परंतु असे प्रकार वारंवार 
होण्याची शंका सरकारला आली म्हणून असे आदेश द्यावे लागले आहेत. यात 
जनतेच्या पोलिटिकल अधिकारावर बंधन आणण्याचा सरकारचा उद्देश नव्हता 
परंतु ही गोष्ट मोठ्या खेदाने सरकारला करावी लागली आहे : Government 
must act as Government when itis necessary and Government 
will act as Government when it is necessary. जेथे काही होण्याची 
शंका आली की, या मेजर्स घेण्यात याव्यात असे आदेश देण्यात आले 
आहेत. मला सांगावयाचे आहे की, हे आदेश दिले तेव्हापासून इतर ठिकाणी 
कोल्हापूर होण्याचे टळले आहे. अध्यक्ष महाराज, अशा प्रकारच्या गोष्टी 
होणार नाहीत याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे, कारण जर सरकारने 
उद्या जनतेच्या मालमत्तेची हानी होण्यास मज्जाव केला नाही तर या सरकारला 
जनता जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून आता पोलिसांना 
प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अध्यक्ष 
महाराज, कालच या ठिकाणी सन्माननीय मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले 


१०३ 


आहे त्याचप्रमाणे आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. नाईक यांनीही सांगितले 
आहे की, आपल्याला यापेक्षाही कठीण दिवसांना तोंड द्यावे लागणार आहे, 
तेव्हा कोल्हापूरची परिस्थिती इतरत्र निर्माण होणार नाही याचा आपण प्रयत्न 
केला पाहिजे. या गोष्टी जर टाळता आल्या तर सरकारइतका आनंद कोणालाच 
होणार नाही, ही गोष्ट मला सभागृहाच्या निदर्शनास आणावयाची आहे. तेव्हा 
कोल्हापूरची पुनरावृत्ती होऊ नये या करिता जनतेने आणि पोलिसांनी दक्ष रहावे 
अशी मला शेवटी या प्रसंगाने विनंती करावयाची आहे. 

(२ डिसेंबर १९६५) 


i) 


१०४ 


१८. उपासमारविरोधी आदोलन 


अध्यक्ष महाराज, उपासमार विरोधी समितीने उपासमार विरोधी 
आठवडा साजरा करण्याचे ठरविले होते व त्यात ज्या लोकांना पकडण्यात 
आलेले आहे त्यांना सोडण्याबाबतच्या सरकारच्या धोरणासंबंधी येथे चर्चा 
उपस्थित करण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, या उपासमार विरोधी 
समितीने हा आठवडा आपल्या राज्याच्या निरनिराळ्या जिल्हयात २० ऑगस्ट 
१९६५ पासून ते २७ ऑगस्ट १९६५ पर्यंत साजरा करण्याचे ठरविले होते व 
त्याप्रमाणे त्यांनी जाहीरही केले होते. त्याकरिता शेतकरी, कामकरी पक्षाने 
१९ जुलै १९६५, ला एक सभा बोलाविली होती. त्यात सी. पी. आय., 
एस. एस. पी. आणि आर.पी.आय. या पार्टीजनी भाग घेतला होता. व 
त्यात त्यांनी असा निर्णय घेतला होता की उपासमारी विरोधी सर्व राज्यात 
आंदोलन सुरू करावे आणि राज्याची सरकारी यंत्रणा बंद पाडण्याचा प्रयत्न 
करावा. यासंबंधाने एका सन्माननीय नेत्याने असे वाक्य सांगितले होते की, 
“सरकारी यंत्रणा बंद पाडा. याकरिता तालुका, प्रांत किंवा कलेक्टर कचेरीवर 
मोर्चे न्या.'' असे त्यांनी सांगितले आणि त्याप्रमाणे वागण्याचे ठरविले होते. 
याकरिता त्यांनी एक मध्यवर्ती कृती समिती नेमली. त्या समितीचे निमंत्रक श्री. 
दाजीबा देसाई हे होते. त्या कृती समितीमध्ये असा निर्णय घेण्यात आला की 
सरकारी कामकाज बंद पाडावे आणि त्याकरिता आंदोलन सुरू करावे. अध्यक्ष 
महाराज, या सभागृहात कोणातरी सन्माननीय सभासदाने आत्ताच सांगितले की, 
लोकशाहीप्रमाणे आम्हाला जे अधिकार मिळावयास पाहिजे ते मिळत नाहीत 


१०५ 


आणि लोकशाहीमध्ये चळवळी दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. मला 
त्यांना सांगावयाचे आहे की, या राज्यातच नव्हे किंबहुना या देशात कोणतीही 
सनदशीर मार्गाने चाललेली चळवळ दडपून टाकण्याचा या सरकारचा किंवा 
या देशातील कोणत्याही सरकारचा विचार नाही. त्याचप्रमाणे मघाशी एका 
सन्माननीय सभासदाने सांगितले की, हायकोर्टाचे निर्णय नेहमी सरकारच्या 
विरोधी जातात तेव्हा त्याकरिता कायद्यात बदल करण्यात का येत नाही. 
यासंबंधीही मला सांगावयाचे आहे की, या राज्यात कोणतीही सनदशीर मार्गाने 
आणि लोकशाही तत्त्वावर चालणारी चळवळ या सरकारला बंद पाडावयाची 
नाही. या सरकारलाही विरोधी पक्ष पाहिजे आहे. परंतु एकच अट आहे आणि 
ती अशी की त्यांनी आपला विरोध सनदशीर मार्गाने व्यक्त केला पाहिजे. त्यांचे 
विरोध दर्शविण्याचे मार्ग लोकशाहीला मारक नसावेत. सन्माननीय सभासद श्री. 
पाटकर आता मोठे खुमासदार वाक्य बोलले. मला वाटते ते बोलले नसते तर 
बरे झाले असते. त्यांनी असे सांगितले की सरकार बाहेरून वेगळेच आदेश 
देते आणि आतून अधिकाऱ्यांना वेगळेच आदेश देते. मला त्यांना सांगावयाचे 
आहे की या मंत्रिमंडळातील लोक किंवा या पक्षाचे लोक विधायक आणि 
सनदशीर विरोधाला घाबरणारे नाहीत. त्यांना असा विरोध पाहिजे आहे परंतु 
गैरसनदशीर मार्गाने केलेला विरोध सहन करण्यात येणार नाही. या बाजूला 
टीकेचे स्वागत करणारे लोक आहेत. या सभागृहात किंवा बाहेरही टीका 
बंद करण्यात यावी, अशी या सरकारची नीती नाही. म्हणून मी त्यांना सांगू 
इच्छितो की जेव्हा चळवळ करण्याचे या पक्षांनी जाहीर केले तेव्हा त्यावर 
उपाययोजना करण्याची या सरकारची मुळीच इच्छा नव्हती. आपल्या राज्यात 
अन्नधान्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे. त्याकरिता उपाययोजना 
शोधण्याकरिता आपल्याला जर विरोधी पक्षाच्या लोकांचे सहकार्य मिळाले 
तर पाहिजे अशी या सरकारची भावना होती. या परिस्थितीला सरकारी पक्षाने 
आणि बिरोधी पक्षाने हातात हात घालून तोंड दिले पाहिजे असे सरकारला 
वाटत होते व त्या करिता या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यानी निवेदनही केले होते. तेव्हा 
सनदशीर मार्गाने चळवळ करणाऱ्या लोकांना सरकारने बंदिवासात टाकले असे 
म्हणणे कसे काय बरोबर होईल? मला या सभागृहाला सांगावयाचे आहे की 


१०६ 


उपासमार विरोधी समितीच्या एकंदर ३८० लोकांना राज्याच्या निरनिराळ्या 
जिल्ह्यात पकडण्यात आलेले आहे. परंतु ही ऑक्शन केव्हा घेतली याचा 
या सन्माननीय सभागृहाने विचार केला पाहिजे. २० ते २८ तारखेपर्यंत या 
लोकांनी उपासमारविरोधी आठवडा पाळण्याचे ठरविले होते परंतु तासगावला 
ही चळवळ त्याही अगोदर सुरू करण्यात आली. म्हणजे १४ तारखेलाच 
ही चळवळ तेथे सुरू करण्यात आली. यासंबंधात मला सांगितले पाहिजे 
की, १० ते १४ या दरम्यान तासगावला निदर्शने झालेली आहेत परंतु तरीही 
अधिकाऱ्यांनी आपला संयम तोडला नव्हता. परंतु जेव्हा लोक अधिकाऱ्यांवर 
चालून गेले आणि तालुका पंचायतीच्या अध्यक्षाला ओढून बाहेर आणण्याचा 
प्रयत्न त्यांनी केला तरीही तेथे अधिकाऱ्यांनी संयम सोडला नव्हता. फक्त 
निदर्शकांवर लाठीहल्ला केला. 


त्यानंतर कोल्हापूरला उग्र स्वरूपाची निदर्शने झाली. सुरूवातीला तेथे 
उपासमार समितीच्या पुढाऱ्यांना पकडण्याचा सरकारचा उद्देश नव्हता. तेथे 
निदर्शनाला १९ तारखेला सुरुवात झाली. आठ ते नऊ हजार लोकांचा एक 
मोर्चा निघाला होता ब तो शांततेने पार पडला होता. परंतु ज्या वेळी हा मोर्चा 
शांततेने पार पडत होता त्या वेळी ह्या संधीचा गुंड प्रवृत्तीने फायदा घेण्याचे 
ठरविले आणि त्यांनी लूटमार करण्याचे सत्र चालू केले. त्याची त्यांना आणि 
सरकारलाही फार मोठी किंमत द्यावी लागली, या गोष्टीचे मी अगोदरच वर्णन 
केले आहे व त्यासंबंधी स्पष्टीकरणही केले आहे. परंतु पाटकर यांनी यावर 
बोलताना कोल्हापूरला जे घडले त्या कृत्याचा निषेध करणे तर दूरच राहो पण 
ते चांगले झाले नाही, असेही म्हटले नाही. अध्यक्ष महाराज, तेथे ५२ दुकाने 
लुटण्यात आली, सरकारी गाड्या जाळण्यात आल्या, कित्येक दुकाने पेटविण्यात 
आली ब सर्वत्र लुटालूट आणि जाळपोळ करण्यात आली; परंतु या सभागृहात 
विरोधी पक्षाच्या सभासदांच्याकडून निषेधही नोंदविण्यात आला नाही. अध्यक्ष 
महाराज, मी सत्य गोष्ट सांगणारा माणूस आहे. मोर्चातील लोकांनी या गोष्टींना 
प्रोत्साहन दिले असे मी मानीत नाही. परंतु त्यांच्या मोर्चातून जी परिस्थिती 
निर्माण झाली तिला चेक करण्याची शक्ती मोर्चेवाल्यांत नव्हती असे मोठ्या 
खेदाने म्हणावे लागते आणि जर तशी शक्ती होती तर मोर्चेवाल्यांनी किंवा 


१०७ 


त्यांच्या पुढाऱ्यांनी तसा चेक करण्याचा प्रयत्न का केला नाही? कोल्हापूरला 
सरकारी यंत्रणा बंद पाडण्याचे धोरण या समितीने आखले होते, त्याला प्रतिबंध 
करण्याचा सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक होते. सन्माननीय सभासद श्री. 
पिंटो यांनी त्या दिवशी चर्चेच्या ओघात सत्य गोष्ट सांगितली की सरकारने 
अशा गोष्टी होण्याच्या अगोदर प्रतिबंधक उपाययोजना का करू नये. म्हणून या 
संबंधी प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याकरिता आता सर्व अधिकाऱ्यांना सूचना 
देण्यात आल्या आहेत. त्यात डी. एस. पी., डी. एम., कलेक्टर वगैरे सर्व 
लोकांचा समावेश आहे. कोणतीही मिरवणूक सुव्यवस्थेला बाधा आणील असे 
जर आपल्याला वाटले तर त्याबद्दल प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यात आली 
पाहिजे. जिल्हा न्यायाधीश किंबा डी. एस. पी. या लोकल अथॉरिटीजना 
सरकारने सूचना देऊन ठेवल्या आहेत की, कोठे गडबड होण्याचा संभव आहे 
अशी तुम्हाला शंका आली तर तुम्ही योग्य ती ऑक्शन घ्यावी, असे त्यांना 
आम्ही सांगितले आहे. म्हणजे माननीय सदस्य श्री. पिटो यांनी मागे केलेली 
प्रिव्हेन्टिव्ह मेझर्स घेण्याची सूचना या सरकारने अंमलात आणली परंतु ती 
सूचना अंमलात आणली म्हणूनच या ठिकाणी आणखी चर्चा आपल्या अंगावर 
सरकारला ओढवून घ्यावी लागली. जर असे प्रसंग इतरत्र घडले असते तर 
जसा कोल्हापूरच्या डी. एस. पी. आणि कलेक्टरना आम्ही जाब विचारला 
तसा इतर ठिकाणीही विचारला असता. म्हणून मी सांगितले की डिस्ट्रिक्ट 
मॅजिस्ट्रेट किंवा डी. एस. पी. यांनीच स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून या 
स्थानबद्धतेच्या ऑर्डर्स दिल्या असतील. अध्यक्ष महाराज, उपासमार विरोधी 
कृती समितीची ही चळवळ संपली आहे असे वाटल्यानंतर आम्ही पुन्हा 
विचार केला आणि लोकल अथॉरिटीजना असा अँडव्हाईस केला की : 
Now you are advised to release them wherever you think you 
can do so without any risk. असे आम्ही त्यांना सांगितले. त्याप्रमाणे 
त्यांनी स्थानबद्ध लोकांच्या सुटकेचे हुकूम दिले आणि ३८० लोकांपैकी ३७५ 
लोकांना सोडून देण्यात आले. जे पाच लोक उरले आहेत त्यात यवतमाळचे 
श्री. घोटे आहेत, श्री. पठाण आहेत, नाशिक येथील श्री. ओटे आहेत 
आणि सोलापूरचे जंगमस्वामी आहेत. या पाच लोकांना का सोडण्यात आले 


१०८ 


नाही याची कारणे स्थानिक अधिकाऱ्यांनाच जास्त चांगली माहीत असणार. 
सरकारने मात्र आपले काम केले होते. या चळवळीच्या काळात डिटेन्ड 
केलेल्या लोकांना सोडून देण्यात यावे असा अँडव्हाईस स्थानिक अधिकाऱ्यांना 
केला होता. यापेक्षा या बाबतीत जास्त खुलासा करण्याची जरूर आहे, असे 
मला वाटत नाही. अध्यक्ष महाराज, शांतता आणि सुव्यवस्था यांना धोका 
आहे, असे वाटले तेव्हाच डिटेनिंग अथॉरिटीने यांना डिटेन्ड केले आणि जेव्हा 
धोका नाही असे वाटले तेव्हा त्यांना सोडून द्यावे अशा सूचना सरकारने दिल्या. 
अशा परिस्थितीत एक फार मोठा आरोप करण्यात आला की, सनदशीर मार्गाने 
चाललेली चळवळ दडपून टाकण्याच्या मनःस्थितीत हे सरकार आहे. श्री. 
घोटे यांना जेलमध्ये मारहाण करण्यात आली, असेही सांगण्यात आले. हे मोठे 
प्रकरण आहे तेव्हा मी त्याबद्दल जास्त बोलत नाही परंतु He was never 
beatens; on the contrary, he was misbehaving in that jail. जेलचे 
सगळे नियम कसे मोडावे, मिसबिहेव कसे करावे या बाबतीतला उच्चांक श्री. 
घोटे यांनी प्रस्थापित केला असे म्हणता येईल. तथापि, त्यांचे स्टेटस लक्षात 
घेऊन त्यांच्याशी जास्तीत जास्त सहानुभूतीने वागण्याचा प्रयत्न करावा अशा 
सूचना जेल अथॉरिटीजना देण्यात आल्या आहेत. 

अध्यक्ष महाराज, जेलमधील वर्ग देण्याबद्दल चुका झाल्याचा उल्लेख 
या ठिकाणी करण्यात आला. या सरकारातही माणसेच बसली आहेत, 
सरकारी यंत्रणेतही माणसेच आहेत. तेव्हा त्यांच्या हातून चुका होणार नाहीत 
असे नाही. परंतु चूक लक्षात आणून दिल्याबरोबर ती तत्परतेने दुरुस्त केली 
जाते किंवा नाही यावरून माननीय सदस्यांनी सरकारच्या धोरणाचा मागोवा 
घ्यावा. उदाहरणार्य श्री. दाजीबा देसाई यांना दुसरा वर्ग दिला अशी तक्रार 
आल्याक्षणीच तो दुरुस्त करण्याचे आदेश देण्यात आले. तेव्हा एखाद्याला 
चुकून दुसरा वर्ग दिला याचा अर्थ सरकारला ही चळवळ दडपून टाकावयाची 
आहे, तुडवून टाकावयाची आहे असा अर्थ काढणे बरोबर होईल का? याचा 
सभागृहाने विचार करावा. रिपब्लिकन सत्याग्रहात जेव्हा हजारो माणसे तुरुंगात 
गेली तेव्हा त्यांच्याशी अत्यंत सहानुभूतीने वागावे असे सरकारचे सक्त आदेश 
होते. त्याचप्रमाणे डिटेनिंग अथॉरिटीजने स्थानबद्धांशी अत्यंत सौजन्याने वागले 


१०९ 


पाहिजे, अशा सूचना आहेत. त्याप्रमाणे अधिकारी वागतातही, परंतु एखाद्याने 
चूक केली म्हणून सगळे सरकारच दोषी आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. 

अध्यक्ष महाराज, मला यापेक्षा जास्त काही सांगावयाचे नाही. मागे 
एकदा सांगितले त्याप्रमाणे मी पुन्हा सांगेन की येणारा काळ कठीण आहे आणि 
म्हणून सरकारवर गोळीबार करण्याचा, स्थानबद्ध करण्याचा प्रसंग येणार नाही, 
अशीच सर्वांची वागणूक राहिली पाहिजे. या कठीण काळाला तोंड देण्याकरिता 
सर्वांचे सहकार्य मिळविण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यापासून सर्व जण प्रयत्नशील 
आहेत आणि असे कटु प्रसंग शक्यतो न उद्भवले पाहिजेत, अशीच सरकारची 
इच्छा आहे. या कठीण परिस्थितीत एकमेकांच्या सहकार्याने आपण राहिले 
पाहिजे. 'न भूतो न भविष्यति’ असा कठीण काळ समोर उभा ठाकला आहे. 
अन्नधान्याच्या बिकट परिस्थितीचा फायदा घेऊन विरोधी पक्ष आपले स्थान 
बळकट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे असा दावा मी कधीही केलेला नाही, 
माझे असे म्हणणेही नाही. आमचे म्हणणे एवढेच आहे की पुढे जेव्हा कधी 
महाराष्ट्राचा १९६५ सालचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा या कठीण काळात 
महाराष्ट्रातील सर्व पक्षाचे लोक एकदिलाने राहिले आणि त्यांनी या कठीण 
प्रसंगाला तोंड दिले अशीच नोंद इतिहासकारांना करणे शक्य होईल, अशी 
आपली सर्वांची वागणूक असावी. मला यापेक्षा जास्त काही सांगावयाचे नाही. 


(९ डिसेंबर १९६५) 
I i | 


११० 


| १९. ९, | दुष्काळावर प्रभावी उपाययोजना 


अध्यक्ष महाराज, या सन्माननीय सभागृहापुढे जी कपातसूचना आलेली 
आहे तिला विरोध करण्यासाठी मी उभा आहे. या उपसूचनेच्या निमित्ताने 
सरकारवर काही आरोप करण्यात आले आहेत. त्यापैकी पहिला आरोप असा 
की, दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर ती आटोक्यात आणण्यासाठी योग्य 
ते उपाय या सरकारने तत्परतेने योजले नाहीत. या बाबतीत अध्यक्ष महाराज, 
मला सभागृहापुढे एवढेच निवेदन करावयाचे आहे की, महाराष्ट्र, कर्नाटक 
आणि गुजरात या तीन प्रांतांमध्ये जो दुष्काळ पडला आहे तो निवारण्यासाठी 
३१ डिसेंबर १९५२ अखेर सध्याच्या सरकारने १ कोटी २६ लक्ष रुपये खर्च 
केले आहेत. यापैकी मूळच्या बजेटमध्ये ६१ लक्ष रुपयांची तरतूद होती म्हणून 
जादा खर्चाची मागणी नामदार मंत्री श्री. हिरे यांनी केली आहे. या बाबतीत 
सन्माननीय सभासदांनी जे आक्षेप घेतले आहेत ते कसे चुकीचे आहेत हे एकाच 
जिल्ह्याचे उदाहरण घेऊन सभागृहाला पटवून देण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. 
आपण सोलापूर जिल्ह्याचे उदाहरण घेतले तर आपल्याला असे दिसून येईल 
की, या जिल्ह्यामध्ये सांगोला तलावासाठी १ लक्ष ७० हजार रुपये खर्च केले 
आहेत. चिचोलीसाठी ८ लाख, मांगी तालुक्‍यात ४० लाख आणि सापटणे येथे 
१२ लाख अशा रीतीने जवळजवळ ६१ लाख रुपये त्या जिल्ह्यातील भीषण 
परिस्थिती लक्षात घेऊन मंजूर केले आहेत. याचप्रमाणे इतर जिल्ह्यातही जेथे 
जेथे भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्या त्या ठिकाणी सरकारने तत्परतेने 
लक्ष घालून लोकांना रिलीफ देण्याची व्यवस्था केली आहे. बर निर्दिष्ट केलेला 


१११ 


खर्च करूनही सोलापूर जिल्ह्यातील निमदुष्काळी भागातील ७ तालुक्यात २६ 
लक्ष ४ हजार रुपयांची बंडिंगची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. तेव्हा 
सोलापूर जिल्ह्यापुरते बोलावयाचे तर त्या ठिकाणी दुष्काळी परिस्थितीला तोंड 
देण्यासाठी सरकारने योग्य ते उपाय तत्परतेने सुरू केलेले आहेत, असे दिसून 
येते. 


सातारा जिल्ह्यामध्ये अशी परिस्थिती असताना सरकारने त्या ठिकाणी 
तलावांची कामे ताबडतोब सुरू केलेली आहेत. तेव्हा या बाबतीत सरकारकडून 
अक्षम्य दिरंगाई करण्यात येत आहे असा जो आरोप सरकारवर विरोधी पक्षांकडून 
केला गेला आहे त्यात फारसे तथ्य नाही हे मला येथे दाखवून द्यावयाचे आहे. 
असा आरोप सरकारवर करताना विचारवंतांना जरा खोलवर जाऊन विचार 
करावा लागेल, एवढे मी निश्चितपणे सांगू शकतो. नामदार भाऊसाहेब हिरे 
हे दौर्‍यावर असताना त्यांनी एक वाक्य बोलल्याचे मला आठवते. ते असे 
म्हणाले होते की, “एका विशिष्ट जिल्ह्यांतील बिघडलेली परिस्थिती मला 
लवकर कळली नाही आणि त्या ठिकाणी कराव्या लागणार्‍या उपाय योजनेत 
थोड़ी दिरंगाई झाली”. अध्यक्ष महाराज, या वाक्यावरून दुष्काळाच्या बाबतीत 
सरकारकडून जरी थोडीशी दिरंगाई झाली तरी त्याबद्दल नामदार भाऊसाहेब हिरे 
यांना किती वाईट वाटते हे विरोधी पक्षांतील लोकांनी लक्षात घेतले असते तर 
त्यांच्याकडून सरकार योग्य उपाययोजना हाती घेत नाही, सरकार सुस्त आहे 
असे आरोप करण्यात आले नसते. जर एखादे वेळी दुष्काळी परिस्थितीचा 
रिपोर्ट सरकारला उशिरा मिळाला व त्यामुळे कोठे थोडीशी दिरंगाई झाली तर 
त्याबद्दल सरकार दुष्काळाच्या परिस्थितीबाबत निष्काळजी आहे असे म्हणणे 
हे वस्तुस्थितीला सोडून होणार आहे. शेतकऱयांविषयी नामदार भाऊसाहेब हिरे 
यांना किती तळमळ आहे हे सर्वांना माहीत आहे. ही गोष्ट मीच सांगत आहे 
असे नसून विरोधी पक्षांतील माझे मित्रही ही गोष्ट कबूल करतील. ही त्यांची 
तळमळ त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही आणि ते स्वस्थ बसणार नाहीत याबद्दल 
मला पूर्ण खात्री आहे. 


यानंतर दुष्काळाचे निवारण करण्यासाठी आणि तेथील लोकांना 


११२ 


मदत करण्याच्या बाबतीत या सरकारने काय केले आहे याचे या प्रसंगी 
थोडेसे दिग्दर्शन केले तर ते निश्चितपणे अनाठायी होणार नाही. १९५२-५३ 
मध्ये हा जो दुष्काळ पडलेला आहे त्यात ६ हजारांच्यावर खेडी आणि ७० 
लाखांहून अधिक लोक दुष्काळाच्या तडाख्यात सापडलेले असून त्यांना मदत 
करण्यासाठी सरकारने काय काय उपाययोजना केली आहे, याची माहिती 
सरकारतर्फे देण्यात आलेली आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत ६३,८६९ लोकांना 
काम देण्यात आलेले आहे आणि शिवाय १ लाख लोकांना या मार्चअखेर 
काम द्यावे लागेल असा सरकारचा अंदाज आहे. या बाबतीत येथे जी टीका 
झाली, ती या एक किंवा दोन लाख लोकांना सरकार काम देणार नाही अशी 
कल्पना करून घेऊन करण्यात आली आहे. मला या सन्माननीय सभासदांना 
नम्रपणे असे सांगावयाचे आहे की, जेथे दुष्काळ पडला आहे अशा ठिकाणी 
जर लोकांना काम देता आले नाही तर त्यांची कोणत्या ना कोणत्या रीतीने सोय 
लावणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्यामुळे सरकार या कामात थोडीसुद्धा कसूर 
करणार नाही. आमच्या येथल्या काही सन्माननीय आमदार मित्रांचा असा 
आग्रह दिसतो की, काही करून या लोकांसाठी सरकारने काम दिले पाहिजे. 
सरकारला शक्य होईल तितके करून लोकांची सोय केल्याशिवाय सरकार 
राहणार नाही हे त्यांनी निश्चितपणे समजावे, असे मला त्यांना सांगावयाचे आहे. 

जे लोक पंगू, आंधळे असे आहेत त्यांनाही सरकारने मदत दिलेली 
आहे. असे लोक एकंदर १० हजारांच्या वर आहेत. तेव्हा मला माझ्या 
सन्माननीय मित्रांना अशी विनंती करावयाची आहे की भीषण परिस्थिती वाढली 
तर सरकार तेथील लोकांना काम देणार नाही अशा कल्पनेत त्यांनी राहू नये. 


यानंतर दर पाच मैलावर कामे सुरू करण्यात येतील असे नामदार मंत्री 
म्हणाले होते, याबाबत येथे काही टीका करण्यात आली. पण हे बोलताना 
जे लोक दुष्काळामध्ये सापडलेले आहेत त्यांच्यामध्ये थोडासा उत्साह व 
विश्वास निर्माण करावा असा मुख्य हेतू होता. सरकार या दुष्काळात लोकांना 
काम देणेस पुरे पडणार नाही अशी जर लोकांची कल्पना असेल तर त्यामुळे 
विनाकारण घबराट होऊ नये व लोकांना विश्वासात घ्यावे व सरकार तुमच्या 


११३ 


पाठीमागे आहे असे त्यांना वाटावे म्हणून नामदार भाऊसाहेब हे शब्द बोललेले 
असताना त्याचा विपर्यास करून या ठिकाणी जी टीका करण्यात आली ती 
योग्य नव्हती. सरकार या दुष्काळाच्या बाबतीत ज्या ज्या उपाययोजना करीत 
आहे, त्या जरी भरपूर नसल्या तरी सरकार आपल्याकडून प्रयत्नांची शिकस्त 
करीत आहे, असे आपल्याला कबूल करावे लागेल. 


(२४ फेब्रुवारी १९५३) 
lala 


२०. जहागीरदारीला अर्धचद्र 


अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सभागृहापुढे हे जे बिल आले आहे, 
त्याला पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे. मुंबई राज्यामध्ये विशेषतः गेल्या 
काही दिवसांत शेतीविषयक सुधारणांबाबत जी काही पावले पडलेली आहेत, 
ती पाहिली तर त्या बाबतीत या बिलाने एक मोठे भरीव, लोकहिताला पोषक 
आणि पूरक असे आणखी एक पाऊल पुढे टाकलेले आहे, असे आपणाला 
दिसून येईल. या बिलाच्या योगाने जहागीरदार पद्धतीला जो अर्धचंद्र मिळत 
आहे, त्यामुळे सामान्यतः शेतकरी जीवनामध्ये नवीन पान उघडले जाईल 
याबद्दल मला शंका वाटत नाही. म्हणून हे बिल आणल्याबद्दल मुंबई सरकारचे 
व शेतकी मंत्री नामदार श्री. भाऊसाहेब हिरे यांचे अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन 
करतो. अध्यक्ष महाराज, या मुंबई राज्यामध्ये पूर्वापार प्रामुख्याने रयतवारी 
पद्धत आहे. या राज्यामध्ये जमीनदारी पद्धत कधी नव्हती. सर्वसाधारण 
नियम म्हणून रयतवारी पद्धत स्वीकारली होती. तरी ज्याप्रमाणे एखाद्या 
चांगल्या पांढर्‍या कपड्यावर डाग असावेत त्याचप्रमाणे रयतवारी पद्धतीवरही 
जमीनदारीचे काही डाग होते. त्यापैकी अनेक डाग आता नाहीसे केले जात 
आहेत आणि जे असतील ते यथावकाश नाहीसे केले जातील याबद्दल मला 
खात्री आहे. पण याबाबतीत मला एवढेच म्हणता येईल की, या राज्यात जी 
पद्धत अंमलात आणली जात आहे ती रयतवारी पद्धतीवर आधारलेली असून 
त्या पद्धतीने शेतीविषयक सुधारणा केल्या जाव्यात म्हणून हा प्रयत्न आहे. 
इतर प्रांतात पाहिले तर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, आसाम, बिहार, मद्रास या 


११५ 


ठिकाणी जिला आपण पर्मनंट सेटलमेंट म्हणतो अशी जमीनदारी पद्धत आहे. 
पण या राज्यात सर्वत्र एकच धारा पद्धती असावी यादृष्टीने सरकारने केलेली 
सुधारणा ही स्वागतार्ह अशीच आहे. अध्यक्ष महाराज, हिंदुस्थानामध्ये एकंदर 
नवीन खानेसुमारीप्रमाणे ३५ कोटी ६८ लाख लोकसंख्या आहे आणि २४ 
कोटी ९० लक्ष लोक शेतीवर उपजीविका करणारे आहेत. त्यांच्याकरिता २३ 
कोटी ६० लक्ष एकर जमीन आहे. २४ कोटी ६० लक्ष एकर जमीन २४ कोटी 
९० लक्ष लोकसंख्येला अपुरी पड़ते. म्हणजे प्रत्येक माणसाला एक एकर 
जमीनसुद्धा वाटणीस येत नाही. अशा अर्थानि पूर्वीच्या काळातील जमिनीचे 
वाटप विषम होते असे म्हटले तर अध्यक्ष महाराज, विशेष वावगे होईल असे 
मला वाटत नाही. या राज्यामध्ये जमिनीचे स्वामित्व शेकडा ५-१० लोकांकडे 
आहे आणि जमिनीवर ज्यांचा चरितार्थ आहे असे शेकडा ९०-९५ टक्के लोक 
आहेत. ही भयावह विषमता लोकशाहीच्या मार्गाने आणि कायद्याने आपण 
नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. हे भयानक दृश्य पुढे असताना 
आपले कर्तव्य चालू ठेवले नाही तर माझी खात्री आहे की, पुढील काळात 
निश्चितपणे असंतोष आणि एखाद्या वेळेला अराजकता निर्माण होण्याचा संभव 
आहे. शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये एक प्रकारच्या सदनशीर मार्गाने क्रांती घडवून 
आणणारे बिल यादृष्टीने या बिलाचा भविष्यकाळात निश्चितपणाने उल्लेख केला 
जाईल. आज मुंबई राज्यामध्ये काँग्रेस सरकारकडून अनेक सुधारणांबाबत 
सुसंबंद्धपणे पाऊल उचलले जात आहे आणि रयतवारी पद्धत ही त्यापैकी 
एक आहे. अध्यक्ष महाराज, काँग्रेसचे मंत्रिमंडळ अधिकारावर आल्यापासून 
शेतकऱ्यांवरील जुलूम पद्धतशीरपणे नाहीसा करण्याचा प्रयत्न केला जात 
आहे. काँग्रेस मंत्रिमंडळाने आतापर्यंत बॉम्बे प्रिव्हेन्शन ऑफ फ्रॉगमेंटेशन अन्ड 
कन्सॉलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज अँक्ट, मुंबई मलिक टेन्यूअर अक्ट, बॉम्बे 
खोती अँबॉलिशन अँक्ट, वगैरे १०-११ कायदे पास केलेले आहेत. १९४७ 
सालापासून मुंबई सरकारने विशेषतः काँग्रेसने सूत्रे हाती घेतल्यापासून मी 
सांगितल्याप्रमाणे भरीव सुधारणा केल्या आहेत, त्यामुळे जहागिरी नाहीशी 
करण्याचे जे आपले पूर्वीचे धोरण होते त्याला पूरक, पोषक आणि सुसंघटित 
असे पाऊल उचलले जात आहे. 


११६ 


अध्यक्ष महाराज, मला नम्रपणे सांगावयाचे आहे की, या देशातील 
जमीनदारी पद्धत आणि विषमता नाहीशी करावयास हवी असे काँग्रेसने अनेक 
वर्षापूर्वी ठरविले होते. त्या दृष्टीने कराची काँग्रेसचा १९३१ चा ठराव, लखनौचा 
काँग्रेसचा ठराव, १९३६ चा फैजपूरचा ठराव, १९३६, १९३७, १९४७, 
आणि १९५१ चे काँग्रेसचे निवडणूक जाहिरनामे पाहिले तर आपल्याला दिसून 
येईल की, शेतीविषयक प्रश्नांबाबत जी विषमता आहे ती नाहीशी करण्याच्या 
प्रश्नाकडे काँग्रेस संस्थेचे दुर्लक्ष कधीही झालेले नव्हते. काँग्रेसने वारंवार जी 
आश्वासने दिली आहेत त्यांची परिपूर्तता या दृष्टीनेच या बिलाकडे आपल्याला 
पाहावे लागेल. 

यानंतर आपण जहागीरदारांच्या प्रश्नाकडे खोलवर पाहिले तर दिसून 
येईल की, या जहागिरी मोगल आणि मराठा अमदानीत ब एका विशिष्ट 
परिस्थितीमध्ये निर्माण झाल्या होत्या, परंतु आता जहागिरी, इनामे, सरंजामशाही 
या सर्व शाह्यांचा काळ संपलेला आहे. "They have outlived their 
७६५ असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. तेव्हा या काळात जहागीरदारी 
किंवा इतर बिनरयतवारी पद्धत या राज्याच्या प्रगतीच्या मार्गातील धोंड आहे, 
असेच म्हणावे लागेल. 


अध्यक्ष महाराज, त्यानंतर नुकसान भरपाई देण्याचे सरकारने ठरविले 
आहे त्याबद्दल येथे जे काही विचार व्यक्त करण्यात आले, त्या बाबतीत 
मला एवढेच म्हणावयाचे आहे की, नुकसान भरपाई देण्याचे सरकारचे धोरण 
अगदी योग्य आहे. जहागिरी किंवा इतर कोणतेही वतन नाहीसे करताना त्या 
लोकांमध्ये विनाकारण कट्र॒ता निर्माण होऊ नये या हेतुने आजपर्यंत सरकारने 
जे अनेक प्रयत्न केले आहेत त्यापैकीच हा एक प्रयत्न आहे. या बिलांकडे 
पाहताना आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, आपण तूर्त क्रांतीच्या 
काळाचा विचार करीत नसून शांततेच्या मार्गाने शक्‍य ती कटुता टाळून 
समाजामध्ये असलेली विषमता दूर करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत व याबद्दल 
आपण सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे. 

याचा दुसरा अर्थ असा आहे की, या राज्यामध्ये जी शेतीविषयक 
विषमता आहे तिला अर्धचंद्र देण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. ज्या एका विशिष्ट 


११७ 


कालामध्ये या जमिनी जहागीरदारांना देण्यात आल्या होत्या तो काल आता 
संपलेला आहे व म्हणून आज या जहागिरींना जो अर्धचंद्र देण्यात येत आहे तो 
केव्हाही स्वागतार्ह असाच आहे. 

त्यानंतर कोल्हापूरमध्ये ज्या काही सरंजामी जहागिरी आहेत, तसेच 
ज्या जिवाई जहागिरी आहेत त्यांना हा कायदा लागू केला जाणार नाही, असे 
म्हटले आहे. या बाबतीत मला सरकारला इतकीच नप्र विनंती करावयाची 
आहे की, आपल्या समाजामध्ये ही जी विषमता आहे ती शक्‍य तितक्या 
लवकर नाहीशी केली पाहिजे, अशी आजच्या काळाची मागणी आहे. आज 
जरी हे शक्‍य झाले नाही तरी होईल तितक्या लवकर हे जे काही थोडेसे 
अपवाद शिल्लक राहिले असतील ते नाहीसे करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला 
पाहिजे. एवढी विनंती करून मी रजा घेतो. 


(२२ सप्टेंबर १९५३) 
| 


२१. शेतकऱ्याप्रती बांधीलकी 


अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्रातील शेती ही एक विलक्षण, चमत्कारिक 
आणि कित्येक वेळी मानवी प्राण्यांना हतबल करून सोडणारी अशी बाब 
आहे, या महाराष्ट्रातील एकूण ४.६० कोटी जमीन लागवडीखाली आहे. 
तिच्यापैकी जवळजवळ ५-६ टक्के जमीन प्रत्यक्ष इरिगेशनखाली आहे. म्हणजे 
२४-२५ लाख एकर पाण्याखालची जमीन सोडल्यास बाकीची सर्व जमीन 
कोरडवाहू आहे. मग या जमिनीला पाण्याकरिता, पेरण्याकरिता आणि पिकांची 
परिस्थिती बरी राहावी म्हणून शेतकऱ्यांना सर्वस्वी आकाशाकडे डोळे लावून 
बसावे लागते. इतके सांगितल्यानंतत मला असे नजरेस आणावयाचे आहे 
की, पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात या राज्यात ५५ लाख टनांइतके 
अन्नधान्याचे उत्पन्न झाले. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात ते ६४ 
लाख टन झाले, म्हणून ते वाढले. या बाबतीत काही सन्माननीय सभासद 
असे म्हणाले की, शेतकी खाते आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी यांनी प्रयत्न 
करूनही धान्याचे उत्पादन वाढलेले नाही. परंतु उत्पादन वाढले आहे ही गोष्ट 
आंकड्यानिशी मान्य करण्यात आली आहे. अध्यक्ष महाराज, या राज्यात जी 
एक विशिष्ट परिस्थिती आहे ती मी आता सांगितली आहे. ती परिस्थिती इतकी 
भयानक आणि भयावह आहे की, तिच्यापुढे सरकारदेखील हतबल झाले बाहे. 
या परिस्थितीचे जे चित्र उभे राहते ते मी मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. 

१९६०-६१ साली ज्या वेळी वेळेवर चांगला पाऊस पडला, त्या वेळी 
राज्यात ७२ लाख टन इतके धान्याचे चांगले उत्पन्न झाले. परंतु १९६१-६२ 


१२१ 


साली अतिवृष्टीने धुळे ब जळगाव आणि अनावृष्टीने सोलापूर, पुणे व नगर हे 
जे तीन ज्वारी पिकविणारे जिल्हे होते त्या जिल्ह्यांतील ज्वारीचे पीक नाहीसे 
झाले. त्या वर्षी त्या जिल्ह्यांत अक्षरश: ज्वारीचे उत्पन्न १०-११ लाख टनांनी 
घटले. एका ठिकाणी अनावृष्टी झाली आणि एका ठिकाणी अतिवृष्टी झाली. 
त्याचा साकल्याने परिणाम १०-१२ लक्ष टन धान्य कमी होण्यात झाला. 
आता यात शेतकी खात्याची किंवा शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांची कोठे कमतरता 
पडली की, ज्यामुळे एवढे धान्य कमी आले? माझे मित्र श्री. धुळप शांतपणे 
विचार करतील तर त्यांना पटेल की, महाराष्ट्रातील शेती निसर्गावर अवलंबून 
आहे, निसर्ग कोपला तर सर्व प्रयत्न हतबल ठरतात.आणि सर्व उत्पादन कमी 
पडते. मी दोन वर्षांची उदाहरणे दिली त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होईल की 
महाराष्ट्रातील सरकार, शेतकरी हे प्रयत्नात कोठे कमी पडत नाहीत. शेतीला 
भरपूर ब वेळेवर पाऊस झाला आणि सरकारतर्फे जे प्रयत्न होत आहेत त्यांची 
साथ जुळली तरच धान्याचे उत्पादन वाढण्याची शक्‍यता आहे. सरकारी प्रयत्न 
कोठे कमी पडतात असे आपल्याला म्हणता येणार नाही. हा एक महत्त्वाचा 
मुद्दा असल्याने, तो मी थोडा विस्ताराने सभागृहासमोर मांडला. 


दुसरा एक मुद्दा या ठिकाणी मांडला गेला आणि त्याबरोबरच माझ्या 
विधानसभेतील भाषणाचा एक उतारा दाखविण्यात आला. शेती व्यवसायावर 
७० टक्के लोक अवलंबून आहेत, परंतु सरकार त्याच्यासाठी काही करीत 
नाही असा आरोप या ठिकाणी करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारने उत्पादन 
वाढावे म्हणून किती भगीरथ प्रयत्न केले आहेत हे एकंदर सिहावलोकन 
केले तर दिसून येईल. १९६३-६४ सालचे शेतीचे जे अंदाजपत्रक आहे 
त्यात १० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्यातील एक कोटी ८८ लक्ष रुपये 
निव्वळ मदतीच्या रूपाने शेतक-यांना द्यावयाचे सरकारने ठरविलेले आहे. 
यावर्षी सिझनची परिस्थिती अशी आहे की, पाऊस जास्त पडला आणि 
काही ठिकाणी कापसाच्या पिकाला हानी झाली. कापसाची जास्त लागवड 
व्हावी म्हणून जेवढे प्रयत्न करावयास पाहिजे तेवढे सरकारने केलेले आहेत. 
शेतकऱ्यांनी कापसाच्या पिकाखाली हजारो एकर जास्त जमीन कव्हर केली 
आहे. एवढे सारे प्रयत्न करूनही पावसामुळे कापसाच्या पिकाची हानी झाली 


१२२ 


हा सरकारचा दोष आहे काय? सन्माननीय सभागृहाच्या निदर्शनास मला 
स्पष्टपणे आणावयाचे आहे की, महाराष्ट्रातील शेती आणि कापूस पावसावर 
अवलंबून आहे. पावसाने हात दिला, निसर्गाने हात दिला तर उत्पादन चांगले 
येते. परंतु पाऊस जास्त पडला तर करण्यात आलेले सर्व प्रयत्न व्यर्थ ठरतात. 

महाराष्ट्र राज्यातील ७० टक्के लोकांसाठी महाराष्ट्र सरकारने काय 
केले हे सांगावयाचे झाले तर मी आणखी असे सांगू शकेन की सुधारलेल्या 
बी-बियाण्यांसाठी ६.८१ लक्ष रुपये दिलेले आहेत. सुधारलेल्या शेतकी 
अवजारांसाठी वाटण्याकरिता म्हणून महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींना ५.१५ 
लक्ष रुपये दिलेले आहेत. टाऊन कंपोस्टसाठी ०.६७ लाख रुपये, प्लॅन्ट 
प्रोटेक्शनसाठी ११ लक्ष रुपये, बेंडिंगसाठी ६५ लक्ष रुपये, टेरेसिंग करिता 
७.४९ लक्ष रुपये, रेक्लेमेशन ऑफ खार लॅन्ड यासाठी ७ लक्ष रुपये दिलेले 
आहेत. खार जमिनीच्या रेक्लमेशनसंबंधीचा दुरुस्ती कायदा नुकताच विधान 
सभेत पास करण्यात आलेला आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे कोकणातील 
शेतकऱयाला आपली खार जमीन रिक्लेम करून कसता येत नाही यासाठी 
खार जमिनीच्या रेकलमेशनसाठी ही एवढी मोठी रक्कम मंजूर करण्यात आलेली 
आहे. ही गोष्ट करण्याचे जे सरकारने ठरविलेले आहे ते या राज्यातील ७० 
टक्के लोकांकरिता नाही काय? त्यानंतर विहिरीसाठी ५३ लाख रुपये, पंपिंग 
सेटसाठी ३० लाख रुपये आणि ट्रॅक्टर प्लाऊइंगकरिता २ लक्ष रुपये अशा 
प्रकारे एकूण जवळ जवळ २ कोटी रुपये चालू साली सरकार मदतीच्या रूपाने 
देणार आहे. मला असे विचारावयाचे आहे की हे सारे ७० टक्के लोकांसाठी 
नाही काय? या सरकारचा लोकशाही समाजवादावर विश्वास आहे, दुसऱया 
कोणत्याही समाजवादावर नाही. लोकशाही समाजवादावर विश्वास बसणाऱ्या 
सरकारला ७० टक्के लोकांकडे दुर्लक्ष करून, कानाडोळा करून चालणार 
नाही. ज्यांना लोकशाही पद्धतीने फार दिवस राज्य करावयाचे आहे त्यांना ७० 
टक्के लोकांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. महाराष्ट्रातील सरकारची सध्या पडत 
असलेली पावले लोकशाही समाजवादाकडे पडणारी असल्याने या सरकारला 
७० टक्के लोकांकडे दुर्लक्ष करताच येणार नाही आणि दुर्लक्ष केले जात नाही. 
एका सन्माननीय सभासदांनी असे म्हटले की स्लो पावले पडत आहेत. मला 


१२३ 


असे स्पष्टपणे सांगावयाचे आहे की, आमची पावले स्लो परंतु शुअर आहेत. 
एका विशिष्ट उद्देशाने प्रेरित होऊन हे राज्य पावले टाकीत आहे. या देशात 
लोकशाही समाजवादाची प्रतिष्ठापना काँग्रेस पक्षाचे सरकार करणार आहे. अन्य 
कोणताही पक्ष ते करणार नाही आणि तोच उद्देश समोर ठेवून सरकार आपली 
पावले टाकीत आहे. आपल्याला सुद्धा अधिकारावर एकदा यावयाचे आहे, 
जबाबदारीने बोलावे लागणार आहे असे विरोधी पक्षाला ज्या दिवशी वाटेल 
त्या दिवशी ज्या पद्धतीने आज ते बोलले त्या पद्धतीने बोलू शकणार नाहीत 
आणि सरकारतर्फे होणारे प्रयत्न नाकारू शकणार नाहीत. 

महाराष्ट्रातील ७० टक्के लोकांसाठी सरकार काय करीत आहे याचे 
आणखी एक उदाहरण मला द्यावयाचे आहे. सन्माननीय सभासद श्री. धुळुप 
यांनी असा उल्लेख केला की, धान्याचे भाव घसरले तर सरकार बाजारात 
उतरेल, अशा प्रकारचे आश्वासन सरकारने दिलेले होते. ते वचन आजही कायम 
आहे. बचन कायम आहे एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्रातील ज्वारीचा संरक्षित भाव 
११ रुपये ७५ पैशावरून जवळ जवळ १३ रुपयापर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नामुळे 
वाढवून मिळालेला आहे. ज्वारीला १३ रुपये भाव मिळवून देणारे महाराष्ट्र हे 
या देशातील एकच राज्य आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ही गोष्ट 
सन्माननीय सभासदांना दिसून येऊ नये याचे मला आश्चर्य वाटते. कापसाच्या 
भावाबद्दल सरकारने काही केले नाही असे म्हटले गेले. कापसाची प्लोअरिंग 
प्राईस सरकारने १०० रुपयांनी वाढवून दिली आहे. याबद्दल सरकारचे अभिनंदन 
करणारी अनेक पत्रे सरकारकडे आलेली आहेत. वास्तविक पाहता भाव ठरवून 
देण्याच्या बाबतीत शेतकी खाते दुसरीकडे कोठेही लक्ष घालत नाही. परंतु 
ज्या खात्याकडे धान्याच्या उत्पादनाची जबाबदारी आहे त्या खात्याने भाव 
ठरविण्याच्या बाबतीत काही तरी बोलले पाहिजे हा नवा पायंडा महाराष्ट्र 
सरकारच्या शेतकी खात्याने पाडला. एवढेच नव्हे, तर कापसाच्या किंमतीच्या 
बाबतीत पुढच्या वर्षीचे धोरण चालू वर्षीच आखून दिले पाहिजे, अशा 
प्रकारचा आग्रह महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे धरला आणि केंद्र सरकारला 
सरकारची ही मागणी कबूल करावी लागली. ठरवून दिल्यानंतर कापसाच्या 
लागवडीच्या क्षेत्रांत वाढ व्हावी, कापसाचे उत्पादन वाढावे असाही प्रयत्न 


१२४ 


सरकारने केलेला आहे. मला या प्रसंगी सभागृहाच्या नजरेस आणून द्यावयाचे 
आहे की, कापसाच्या ७५ हजार एकर जमिनीवर एरियल स्प्रे करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सरकार १६ लाख रुपये खर्च करणार आहे. ही जी गोष्ट सरकारने 
केली ती ७० टक्के लोकांसाठी नाही काय? तेव्हा सरकार ३० टक्के लोकांसाठी 
सारे करते ७० टक्के लोकांसाठी काही करत नाही असे जे विरोधी पक्ष नेत्यांचे 
म्हणणे आहे ते कितपत रास्त आहे याचा सभागृहानेच विचार करावा. आम्ही 
काय करीत आहोत याचे परिशीलन केले तर सभागृहाच्या निदर्शनास येईल की 
लोकांचे प्रश्न सोडविण्याकरिता या सरकारने आत्मविश्वासाने प्रभावी व भक्कम 
पावले उचलली आहेत. 


(श्री. के. एन. धुळुपः भाताची परिस्थिती काय आहे?) 


भाताची परिस्थिती काय आहे असे सन्माननीय सभासद विचारतात. 
विरोधी पक्ष नेत्यांनी स्टेट ट्रेडिंगचा प्रश्न उपस्थित केला होता. १९५९ साली 
मध्यवर्ती सरकारने त्यावेळच्या मुंबई सरकारला यासंबंधांत विचारलेले होते. 
त्या वेळी त्या सरकारने नकार दिला नाही पण एवढेच सांगितले होते की 
आमचे राज्य तांदूळ व गह्‌ यांच्या बाबतीत तुटीचे आहे म्हणून आम्ही याला 
होकार दिला तर आम्ही तुम्हाला काही देऊ शकणार नाही, या राज्यातून 
धान्याची खरेदी करावयाची असेल तर तसे धान्य या राज्यातून मिळणे अशक्य 
आहे पण आमची स्टेट ट्रेडिंगला हरकत नाही. गहू व तांदूळ यांच्यावरती जास्त 
फलप्राप्ती होईल अशी समजूत करून घेऊ नये, असे कळविलेले होते. 

तेव्हा मध्यवर्ती सरकारच्या स्टेट ट्रंडिंगच्या योजनेला या सरकारने 
विरोध केला असे जे सन्माननीय सभासद श्री. धुळुप म्हणाले आहेत ते 
अपुऱ्या माहितीच्या आधारे म्हणाले आहेत. मला त्यांना असे विचारावयाचे 
आहे की, आम्ही त्यांना जे सांगितले ते नकाराचे लक्षण आहे काय ? जेथे 
तांदूळ आणि गहू सरप्लस पिकतो तेथे विचारा असे आम्ही त्यांना सांगितले 
होते. परंतु त्यांची संमती मिळाली नाही आणि म्हणून ऑल इंडिया लेव्हलवर 
मध्यवर्ती सरकार एक धोरण आखू शकले नाही हा काय आपल्या सरकारचा 
दोष आहे? दुसरा एक मुद्दा असा मांडण्यात येतो की, अन्नधान्यांच्या किमती 
स्थिर होण्यासाठी सरकारने बाजारात उतरले पाहिजे परतु तसे ते बाजारात 


१२५ 


उतरत नाहीत. याबाबतीत सरकारने असे जाहीर केलेले आहे की, कोणत्याही 
वस्तूच्या किमती फ्लोअर प्राइसच्या खाली गेल्या तर सरकार ताबडतोब 
बाजारात उतरेल. परतु फ्लोअर प्राइसच्या खाली वस्तूच्या किमती गेलेल्या 
नाहीत म्हणून हे सरकार बाजारात उतरलेले नाही. ही परिस्थिती असताना 
पूर्वीचे बचन या सरकारने पाळलेले नाही असे म्हणणे अगदी अप्रस्तुत आणि 
अयोग्य आहे. हे विधान सरकारवर अन्याय करणारे आहे. आपल्या राज्यातील 
शेतकरी ७० टक्के असून या ७० टक्के लोकांकरिता सरकारने अनेक गोष्टी 
केलेल्या आहेत. त्यांना गेल्या वर्षी १५ लाख रुपये आणि या वर्षी १५ लाख 
रुपये म्हणजे एकूण ३० लाख रुपये गायी, म्हैशी घेण्यासाठी कर्ज म्हणून दिले 
आहेत. अशी मदत देऊन त्यांच्याकडे जे दूध सरप्लस मिळेल ते वरळीला 
आणून शेतकऱयांना जोड धंद्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला आहे. विरोधी 
पक्षाच्या सन्माननीय सभासदांनी असे विचारले की, ७० टक्के लोकांकरिता 
या सरकारने काय केले आहे? त्यांना मला असे सांगावयाचे आहे की, 
ही गोष्ट आम्ही ७० टक्के लोकांकरिताच केली आहे, ती काही ३० टक्के 
लोकांकरिता केलेली नाही. माझ्याबरोबर सन्माननीय सभासद श्री. धुळुप हे 
भोर विभागात आले तर मी त्यांना असे दाखवून देईन की, कायापालट झालेला 
आहे. अशा रीतीने महाराष्ट्र सरकारची पावले लोकशाही पद्धतीने एका विशिष्ट 
ध्येयाने प्रेरित होऊन, एका विशिष्ट दृष्टिकोनातून हळूहळू का होईना परंतु 
निश्चितपणे आणि विचारपूर्वक पडत आहेत. काही वेळा येथे असे म्हटले गेले 
की, सरकारची भाषा समाजवादाची आहे, परंतु कृती मात्र भांडवलशाहीची 
आहे. जिरायती शेतकऱ्यांकडे कोणाकडे एक एकर तर कोणाकोणाकडे दीड 
एकर अशी जमीन होती. त्यांच्यापैकी कोणाला १०,००० रुपये तर कोणाला 
२०,००० रुपये देऊन, त्यांना आर्थिक दृष्टीने प्रबल करून, त्यांना कायमचे 
संपन्न होण्याच्या मार्गाला लावण्याचे जे धोरण या सरकारने स्वीकारले ते 
भांडवलशाहीचे द्योतक आहे काय? कोकणच्या शेतक-यांसाठी १०० टक्के 
खर्च करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारलेले आहे. हे काय भांडवलशाहीचे 
लक्षण आहे? ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १,२०० रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांच्या 
मुलांना मोफत शिक्षण देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारलेले आहे. ही काय 


१२६ 


भांडवलशाहीची कृती आहे? महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सबसिडी देऊन त्यांना 
वार्षिक दृष्टीने मदत करण्यासाठी लाखो, करोडो रुपये सरकारने दिलेले आहेत. 
कापसाखाली असलेल्या ६५,००० एकर जमिनीवर स्प्रेईंग करण्याचे धोरण 
सरकारने स्वीकारलेले आहे, हे भांडवलशाहीचे धोरण आहे काय? महाराष्ट्र 
सरकारचे एकही पाऊल भांडवलशाहीचे नाही असे मला सांगावयाचे आहे. 
उलटपक्षी मोठमोठया जमीनदारांच्या जमिनी या सरकारने काढून घेतलेल्या 
आहेत. अशा रीतीने या सरकारने टाकलेले प्रत्येक पाऊल हे समाजवादाच्या 
ध्येयाकडे जाणारे व गोरगरिबांचे कल्याण करणारे पाऊल आहे आणि तरीसुद्धा 
सन्माननीय सभासद श्री. पाटकर यांना यात समाजवाद दिसत नाही, यावरून 
त्यांची समाजवादाची व्याख्या आणि आमची समाजवादाची व्याख्या निराळी 
आहे हे उघड होत आहे. आमचा समाजवाद हा लोकशाहीचा समाजवाद आहे. 
आता त्यांचा समाजवाद कसला आहे हे मी सांगितले पाहिजे असे नाही. 
नामदार यशवंतराव चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम करण्यास सुरूवात 
केल्यापासून आम्ही आमची प्रत्येक कृती ही निश्चितपणे एका विशिष्ट ध्येयाने 
प्रेरित होऊन केलेली आहे. मी हा जो खुलासा केला आहे त्याने सन्माननीय 
सभासदांचे समाधान होईल, अशी मी आशा करतो. 


(२० सप्टेंबर १९६३) 
i | 


२२. कसेल त्याची जमीन 


अध्यक्ष महाराज, राज्यपालांच्या भाषणावरील चर्चेत काही सन्माननीय 
सभासदांनी रेव्हिन्यू खात्यासंबंधी काही योजनांबाबत सरकार तत्परतेने लक्ष 
देत नाही, कारवाई करीत नाही अशी तक्रार केली होती. हे एक - दोनच मुद्दे 
असल्यामुळे मी त्यांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अध्यक्ष महाराज, 
शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीबद्दल आणि जमिनीबद्दल सरकारचे धोरण काय आहे 
हे या सभागृहात बिलाच्या वेळी आणि इतर चर्चेच्या वेळी अनेक वेळा स्पष्ट 
झालेले आहे. १९५७ साली पहिल्या प्रथम कसेल त्याची जमीन व्हावी म्हणून 
एक विधेयक या सभागृहाने पास केले. कसेल त्याची जमीन झाली पाहिजे हे 
जे सरकारचे धोरण पहिल्यापासून होते त्याचे प्रत्यंतर म्हणून मी या विधेयकाचा 
निर्देश करतो. शेतकऱ्याच्या मालकीची जमीन नसेल आणि त्याला केवळ 
शेतावर राबणारा एक मजूर म्हणून काम करावे लागले तर तो जमिनीतून चांगले 
उत्पादन काढण्यासाठी आपले सर्वस्व आणि सर्व परिश्रम ओतीत नाही. ही जी 
परिस्थिती होती ती नाहीशी करण्याचे काम १९५७ सालच्या “कसेल त्याची 
जमीन' या कायद्याने केले. या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून 
आपल्याला असे दुष्टोत्पत्तीस आले की, शेतकरी जमिनीत आपले सर्वस्व 
ओतून मेहनत घेऊ लागला ब जास्त उत्पादन काढण्याच्या मार्गाला लागला. 
हा कायदा झाल्यापासून आतापर्यंत ६ लक्ष ४७ हजार कुळे २३ लक्ष ५० 
हजार एकर जमिनीत काम करू लागली. ज्यांचा जमिनीवरच उदरनिर्वाह आहे, 
पण ज्यांच्या मालकीची जमीन नाही असे किती तरी शेतकरी होते. अशा 
लोकांना आता कसण्यासाठी जमीन मिळाली आहे. हा प्रयत्न पश्चिम महाराष्ट्रात 
फार मोठ्या प्रमाणावर झाला. विदर्भामध्ये ११ हजार ८१ कुळांना ८७,२०० 


१२८ 


एकर या प्रमाणे बहिवाटीला जमीन मिळालेली आहे. मराठवाडयामध्ये कसेल 
त्याची जमीन या तत्त्वाप्रमाणे ४५,५०० कुळांना ५ लक्ष ६५ हजार एकर 
जमीन मालकी हक्काने वहिवाटीला मिळाली आहे. त्या वेळी अध्यक्ष महाराज, 
स्पष्टपणे असे म्हटले होते की इनामदार लोक आणि जमीनदार लोक हे जास्तीत 
जास्त अपसेंटी लँडलॉर्ड्स असतात. म्हणून जमीन लागवडीखाली आणली 
जात नाही. ही जी तक्रार होती ती आता दूर झाली असून कसेल त्याची जमीन 
झाल्यामुळे उत्पादनात वाढ होत आहे. पूर्वी कुळांना जमिनीची मालकी नव्हती 
ती आता झालेली आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना एक प्रकारे प्रोत्साहन 
मिळालेले आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांना जमिनीची मालकी मिळत नाही ही जी 
तक्रार आहे ती तितकीशी राहत नाही. हा एक मुद्दा झाला. 


दुसरा मुद्दा असा प्रस्तुत करण्यात आला की स्टेट फार्मिंग खाली 
ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्या खंडकरी शेतकऱयांच्या नुकसानीबद्दल या 
अभिभाषणात उल्लेख नाही. या खंडकरी शेतकऱ्यांचा जो प्रश्न आहे तो अतिशय 
महत्त्वाचा आहे. ८६,८६२ एकर जमीन सीलिंग अँक्टप्रमाणे जादा जमीन आहे. 
त्यातील ११ साखर कारखान्यांकडून ११,७२४ एकर जमीन ताब्यात घेऊन त्या 
जमिनी स्टेट फार्मखाली जमीन कसण्यासाठी म्हणून दिलेल्या आहेत. अध्यक्ष 
महाराज, यामध्ये जे लहान लहान शेतकरी आहेत त्यांचे असे म्हणणे आहे 
की, आमच्या जमिनी आम्हाला परत मिळाल्या पाहिजेत. ते त्यांचे म्हणणे 
गैरवाजवी होते असे सरकारने धरलेले नाही. प्रश्न एवढाच आहे की हे जे लहान 
लहान जमिनीचे तुकडे आहेत त्या लहान जमीन मालकांची सहकारी संस्था 
निघाली पाहिजे आणि त्यांनी आताच्या नियमाप्रमाणे धान्योत्पादनाप्रमाणे 
ऊस काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. साखर कारखान्यांना ऊस लागतो तो 
त्यांना मिळावा म्हणून हे बंधन घातले पाहिजे, नाहीतर साखर कारखान्याचे 
काम योग्य प्रकारे चालून साखरेचे उत्पादन होणार नाही. मी सांगितले तर 
आपल्याला आश्चर्य वाटेल की, सरकारने स्टेट फार्म काढून कॉर्पोरेशनकडे या 
जमिनी दिल्यानंतर अनादी कालापासून ज्याच्याकडे या जमिनी होत्या ते साखर 
कारखानदार कोर्टामध्ये गेले. इतकेच नव्हे तर सुप्रीम कोर्टामध्ये गेले, त्यामुळे 
भांडण निर्माण होऊन सरकारला धोरण ठरविण्याबाबत अडचण निर्माण झाली 
आहे. हे जे स्मॉल होल्डर्स आहेत व त्यांची कोऑपरेटिव्ह संस्था काढली 
आहे. त्यांच्या बाबतीत विचार करण्यासाठी चीफ सेक्रेटरीच्या नेतृत्वाखाली 
एक कमिटी नेमली आहे आणि त्यांनी या प्रश्नांचा सांगोपांग विचार करून 


१२९ 


रिपोर्ट करावा अशी सरकारची इच्छा आहे. तो रिपोर्ट आल्यानंतर सरकारकडून 
कारवाई केली जाईल. पण आज निश्चितपणे असे वाटते की जे लहान लहान 
शेतकरी आहेत त्यांना १९६३-६४ आणि १९६४-६५ साली खंड दिलेला 
आहे. हा खंड कमी आहे असे कळल्यानंतर १९६५-६६ साली त्यात दुरुस्ती 
केली व खंड वाढवून दिला आहे. आज ६ कारखान्यांतील माहिती माझ्याकडे 
आहे आणि मी असे सांगू शकतो की, ४,२०० खंडकऱयांना अंदाजे २ 
लाख रुपये खंड वाढवून दिलेला आहे. हे जे लहान खंडकरी लोक आहेत 
त्यांच्या विशेषतः दोन तक्रारी आहेत. एक तक्रार अशी आहे की त्यांचा खंड 
अतिशय कमी आहे आणि दुसरी तक्रार अशी की जमिनी त्यांच्या मालकीच्या 
झाल्या पाहिजेत. सरकारचे म्हणणे जमिनीचे लहान लहान तुकडे आहेत ते 
त्यांच्या मालकीचे करून देण्यापेक्षा सहकारी संस्था स्थापन झाली तर साखर 
कारखान्यासाठी लागणारा ऊस मिळेल. तेव्हा त्यादृष्टीने विचार करण्यासाठी 
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी नेमली आहे व त्यांचा रिपोर्ट 
आल्यावर जास्त विचार करता येईल. आज ६ कारखान्यांची माहिती आहे 
त्यावरून मी असे सांगू शकतो की, २ लाख रुपये खंड जास्त वाढवून दिला 
आहे. तेव्हा या खंडकऱ्यांचे जे नुकसान होत आहे त्याकडे सरकार लक्ष देत 
नाही हे म्हणणे बरोबर नाही. साखर कारखान्यांकडे जमिनी होत्या त्या वेळी 
फ्लो इरिगेशनकरिता २० रुपये दर होता तो आता ६० रुपये इतका दिलेला 
आहे आणि लिफ्ट इरिगेशनखाली १५ रुपये दर होता तो ४२ रुपयांपर्यंत 
वाढवून दिला आहे. तेव्हा पूर्वीपेक्षा खंड जास्त वाढवून दिला आहे आणि 
खंडकऱ्यांचे नुकसान होत आहे, अशी जी भावना व्यक्त केली आहे ती बरोबर 
नाही असे मला सांगावयाचे आहे. लहान लहान खडकऱयांचे झालेले नुकसान 
सरकारने दृष्टिआड केले नव्हते उलट ते भरून निघाले पाहिजे असेच सरकारचे 
धोरण आहे, परंतु कोर्टकचेर्‍या बंद होत नाहीत त्यामुळे असा निर्णय घेता येत 
नाही. त्या दृष्टीने सहकारी संस्था निर्माण करून त्याचा फायदा कसा होईल 
याचा विचार सरकारने केला आहे. 


(राज्यपालांच्या भाषणावरील चर्चेत महसूल खात्यासंदर्भात काही 
सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना दिलेले उत्तर ) 


(२० मार्च १९६७) 
i | 


१३० 


२३.| शेती महामडळापुढील आव्हाने 


अध्यक्ष महाराज, या शेती महामंडळाच्या अहवालावरील चर्चेत मुख्यतः 
दोन मुद्दे उपस्थित करण्यात आलेले आहेत. काही सन्माननीय सभासदांना 
सरकारने चालविलेल्या या स्टेट फार्मिंगच्या कारभारात समाजवादाचे अपयश 
दिसत आहे. या बाबतीत दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सभासदांच्या मनात चिता 
उत्पन्न झाली आहे. ज्यांना समाजवाद मंजूर आहे त्यांनासुद्धा चिता वाटत 
आहे आणि ज्यांना समाजवाद मंजूर नाही त्यांनासुद्धा चिता वाटत आहे. मला 
स्वतःला या बाबतीत एवढेच स्पष्ट करावयाचे आहे की, या महामंडळाच्या 
गेल्या अवघ्या दोन-तीन वर्षांच्या कारभारावरून त्याच्या फायद्या-तोट्याचा 
आढावा काढणे आणि त्यातून काही ठाम निष्कर्ष काढणे धाडसाचे होईल. 
याच सरकारने प्रवासी वाहतुकीचे ज्या वेळी राष्ट्रीयीकरण केले आणि स्टेट 
ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ही संस्था स्थापन केली त्या वेळी अनेक लोकांनी अशीच 
भीती व्यक्त केली होती. त्या वेळी त्या लोकांचेसुद्धा असेच म्हणणे होते की, 
खासगी लोक प्रबासी वाहतुकीचा कारभार फार चांगल्या रीतीने आणि कार्यक्षम 
तर्‍हेने करीत आहेत. सरकारला हा कारभार कार्यक्षम रीतीने करता येणार नाही. 
सरकारला यात तोटाच येईल आणि म्हणून सरकारचा हा प्रयोग फसणार आहे 
परंतु तो प्रयोग फसलेला नाही. परवाच मी सातारा येथे होतो. तिथे तिसऱ्या 
व चौथ्या श्रेणीच्या नोकरांकरिता म्हणजे कारकून आणि पट्टेवाले यांच्याकरिता 
घरे बांधण्यासाठी काही पैसे एस.टी.ने खर्च केले आहेत. तेव्हा या खालच्या 
वर्गाच्या नोकरांचीसुद्धा हे वाहतूक महामंडळ किती काळजी घेत आहे, त्यांना 
जास्त जास्त महागाई भत्ता देण्याच्या बाबतीत कशी तत्परता दाखवीत आहे 


१३१ 


आणि प्रवाशांनासुद्धा जास्तीत जास्त सुख-सोयी उपलब्ध करून देण्याच्या 
बाबतीत ते किती दक्ष आहेत हे आज आपल्याला दिसून येते. तेव्हा त्या 
महामंडळाला जसे यश आले आहे असे आज आपल्याला दिसून येत आहे, 
त्याचप्रमाणे या शेती महामंडळालासुद्धा यश आल्याचे आपल्याला काही 
वर्षानंतर निश्चितपणे दिसून येईल असा मला पूर्ण विश्वास वाटतो. समाजवादाला 
येथे अपयश आले आहे असा निष्कर्ष आज काढणे बरोबर होणार नाही 
आणि तसा निष्कर्ष काढण्याची आवश्यकतासुद्धा नाही. कमाल जमीनधारणा 
कायदा या जमिनींना लागू केल्यानंतर त्या कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा 
जास्त जमीन ज्यांच्या ज्यांच्याकडे होती त्यांच्याकडून ती काढून घेण्यात 
आली आणि ती एकत्र करून या महामंडळामार्फत ती वाहिताखाली आणून 
तिच्यामध्ये उत्पादन काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले, हे करीत असताना 
सरकारला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. पहिली अडचण म्हणजे 
जमीन घेण्याकरिता या लोकांशी एक करार करावा लागला आणि तो करार 
करीत असताना त्यांना अमुक दराने ऊस देऊ असे कबूल करावे लागले. 
आता आम्हाला केंद्र सरकारने ठरविलेल्या दरापेक्षा जास्त दर देता येत नाही 
हा जो करार करण्यात आला आहे तो सरकारला पाळला पाहिजे. पूर्वीचे 
साखर कारखान्याचे मालक त्यांना तोटा आला तर तो कमी किंबा जास्त दर 
देऊन काढीत असत. परंतु आम्हाला असा तोटा भरून काढता येत नाही. 
त्याचप्रमाणे या अहवालात दाखविल्याप्रमाणे या महामंडळाजवळ एकूण 
७०,०२३ जमीन आहे त्यापैकी रस्ते, इमारती वगैरेखाली असलेली जमीन 
सोडता एकूण ५१,४९० एकर जमीन ही पिकासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी 
आज प्रत्यक्षात ४६,७३२ एकरात पीक काढण्यात येत आहे. म्हणजे फक्त 
जवळजवळ चार हजार एकरात अजून पिके काढावयाची आहेत. त्याचप्रमाणे 
नगर, सोलापूर आणि पुणे येथे १९६५-६६ साली पाऊस पडला नाही आणि 
म्हणून काही जमीन ही बिनउपजाऊ म्हणून राहिली आणि त्यामुळे आम्ही 
काही पिके काढू शकलो नाही. येथेसुद्धा जर पाऊस पडला असता आणि तेथे 
पीक काढता आले असते तर निराळी परिस्थिती आज आपल्याला दिसली 
असती. परंतु पाऊस पडला नाही आणि त्यामुळे इतकी नांगरलेली जमीन पडून 


१३२ 


राहिली याला आमचा काही इलाज नाही. 


दुसरी गोष्ट अशी की यात अडचणी किती आहेत हे पाहा. एका 
बाजूला कॉर्पोरेशनला पाण्यासाठी २५ टक्के कर लावला गेला. इतर सर्वांना 
जो कर लावला तो कार्पोरेशनला लावला आणि त्यामुळे किती लाखांनी 
नुकसान झाले याची कल्पना करा. एका बाजूने पाऊस पडला नाही. जमिनी 
ओसाड पडल्या आणि दुसर्‍या बाजूने जो ऊस काढावयाचा तो मध्यवर्ती 
सरकारने ठरवून दिलेल्या दराने विकावयाचा हे बंधन पाळावयाचे. ऊसाशिवाय 
कॉर्पोरेशनला उत्पन्नाचे दुसरे साधनच नाही. मला नम्रपणे सांगायचे आहे की, 
ज्या १७,७३५ एकर जमिनीत ऊस केला आहे, त्याचे उत्पादन जास्त झाले 
आहे. ऊसाचेच मुख्य उत्पन्नाचे साधन या कॉर्पोरेशनला आहे. असे असताना 
१९६४-६५ साली रुपये ५९.२० पर मेट्रिक टन हा मध्यवर्ती सरकारने जो 
भाव ठरवून दिला आहे त्याप्रमाणे व्यवहार करावा लागला आणि १९६५- 
६६ साली ६०-६५ रुपयांचा भाव इतरत्र असताना आम्हाला मात्र पूर्वीच्याच 
भावाने व्यवहार करावा लागतो. शिवाय, कॉर्पोरेशनला गूळ तयार करता येत 
नाही. हा तोटा ऊसाचे एकच उत्पन्नाचे साधन असल्यामुळे आलेला आहे. 
एका बाजूला उत्पन्न कमी झालेले असताना कर्जाची बाब मात्र वाढली. शिवाय 
कॉर्पोरेशनला आपल्या कर्मचार्‍यांना वाढीव दराने महागाई भत्ता द्यावा लागला, 
हे आणखी एक कारण आहे. हा कारभार जोपर्यंत जॉईंट स्टॉक कपन्यांच्या 
ताब्यात होता तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांची कुचंबणा होत होती, पण सरकारकडे हा 
कारभार आल्याबरोबर एक ह्यूमन अँप्रोच म्हणून, प्रोत्साहन म्हणून नव्हे पण 
न्याय म्हणून दर वाढवून द्यावा लागला. तोटा होत असतानाही कार्परेशनला 
ही गोष्ट करावी लागली. यात काय चुकले हे मला समजत नाही. यामुळे कॉर्पो 
रेशनला ७ लाखांची तूट आली. महागाई भत्ता कसा वाढला हे मी सांगतो : 

Prior to 8-5-66, an increase of Rs. 9-90 per month was 
given in D. A., making it Rs. 36; again, a revision took place 
from 1-10-65 to 30-9-66 and an increase of Rs. 11 per month 


was granted, making the D. A. to Rs. 47. Therefore, D. A. at the 
time the Corporation took over was only Rs. 27, but after the 


Corporation took over, it jumped up to Rs. 55 per month. 


१३३ 


अध्यक्ष महाराज, याकरिता आम्हाला जास्त जबाबदारीने हा खर्च 
करावा लागला. याचे कारण असे की नोकरवर्गाकरिता हा खर्च करणे आवश्यक 
होते. नोकरवर्गाचे हे हक्क आहेत ते त्यांना दिले पाहिजेत, मग कॉर्पोरेशनला 
फायदा होवो की तोटा होवो. या अहवालाकडे आपण पाहिले तर कॉर्पोरेशनचे 
दायित्व वाढले आहे. १९६३-६४ मध्ये ५५.६४ लाख रुपये फर्टीलायझर्स, 
इंजिन्स यावर खर्च झाले होते. १९६५-६६ मध्ये हा खर्च ६८ लाखांवर गेला 
आहे. यामध्ये १२ लाख रुपये वाढले आहेत. याशिवाय टॅक्सेसमुळे वाढ 
झाली. याची बेरीज २३ लाखापेक्षा जास्त होते. त्यामुळे २३ लाख रुपये तोटा 
आला. आम्ही खंडकऱर्‍यांना खंड वाढवून दिला, विजेचे दर वाढवून दिले, 
फर्टिलायझर्सच्या किमती वाढवून द्याव्या लागल्या. कर्मचाऱयांना महागाई भत्ता 
वाढवून द्यावा लागला. एका बाजूला जबाबदार्‍या वाढल्या त्यामुळे दुसर्‍या 
बाजूला खर्च वाढला. कोणत्याही खासगी कंपनीने या जबाबदाऱया घेतल्या 
नसत्या. त्यांनी आपला फायदा पाहिला असता म्हणून मला असे सांगावयाचे 
आहे की, हा जो तोट्याचा प्रयोग चालला आहे यामध्ये सरकार काही मोठी 
चूक करीत आहे असा जो आवाज उठविण्यात आला तो बरोबर नाही. उत्पन्न 
तेच आहे. पाऊस पडला नाही. इरिगेशनमध्ये कपात झाली आणि इतक्या सर्व 
लायबिलिटीज जाऊन अवघा २३ लाख तोटा झाला आहे. हे पाहिल्यानंतर 
नोकर वगनि चालविलेला हा कारभार वाईट आहे असे म्हणता येत नाही. 
आपण या पद्धतीने नोकरवर्गावर टीका करू लागलो तर त्यामुळे जी काही 
चांगली माणसे येथे काम करीत आहेत ती वेगळ्या दृष्टीने विचार करतील. म्हणून 
या महामंडळातर्फे हे जे काम चालले आहे त्या कामाला सर्वांनी साथ दिली 
पाहिजे आणि माननीय सभासद श्री. नरूभाऊ लिमये आणि श्री. हॅरिस म्हणतात 
त्याप्रमाणे हे काम यशस्वी करून दाखविले पाहिजे. आपण म्हणाल पूर्वी खासगी 
लोक हा उद्योग चांगला चालवीत होते, परंतु ते चांगले म्हणजे कसे चालवीत 
होते याचाही आपण विचार केला पाहिजे. स्वार्थ हाच त्यांना परमेश्वर होता, पैसा 
हेच त्यांचे सर्व काही होते. कॉर्पोरेशनला तसे करून चालणार नाही. कॉर्पोरेशनला 
दुसर्‍्याही गोष्टी पहाव्या लागतात. या सर्व गोष्टींकडे पाहूनही जर महामंडळाला 
२३ लाख रुपये तोटा आला असेल तर तो तोटा फार आहे असे म्हणता येणार 


१३४ 


नाही. मला अशी खात्री आहे की, केंद्र सरकारने उसाचे दर २५ टक्क्यांनी जर 
आम्हाला वाढवून दिले तर हा तोटा ताबडतोब नाहीसा होईल. त्यांना आज ना 
उद्या आम्हाला हे दर वाढवून द्यावे लागतील, याबद्दल मला तरी शंका वाटत 
नाही. यासाठी सरकार प्रयत्न करीत राहील. 


त्यानंतर माझ्या काही सन्माननीय मित्रमंडळींनी जी टीकाटिप्पणी 
केली आहे. तिला थोडसे उत्तर देऊन मी माझे भाषण संपविणार आहे. एका 
सन्माननीय सभासदांनी येथे पूर्वीचे ट्रॅक्ट्स असतानासुद्धा नवे ट्रॅक्ट्स का घेतले 
असा आक्षेप घेतला आहे. या ट्रेलर आणि ट्रॅक्‍्टर्सऐवजी बैलजोड्या वापरल्या 
असत्या तरी चालले असते असा त्यांचा आक्षेप होता. ७० लाख रुपयांचे 
ट्रॅक्‍्ट्स असताना बाहेरून ट्रॅक्‍्ट्स का आणले असा त्यांचा मुद्दा होता. परंतु 
या बाबतीत मला एवढेच म्हणावयाचे आहे की, लोकांकडे जे ट्रॅक्टर्स होते 
ते जुने होते परंतु ते आम्हाला घ्यावे लागले. तुमची जमीन तेवढी द्या आणि 
ट्रॅक्‍टर्स मात्र तुमच्याजवळ ठेवा असे त्यांना सांगता येणे शक्‍य नव्हते. परंतु 
त्यांच्याकडून जी मशिनरी घेतली त्यापैकी २० ते २५ टक्के मशिनरी ही जुनी 
होती. अर्थात बाकीची ७० ते ७५ टक्के मशिनरी आज सुद्धा काम देत आहे. 
तेव्हा काही ट्रॅक्टर्स जुने असल्यामुळे व ते काम देत नसल्यामुळे हे नवीन ट्रॅक्टर्स 
बाहेरून आणावे लागले. 


हायब्रीडमुळे तोटा का झाला असा एक मुद्दा येथे उपस्थित करण्यात 
आला. त्याचे मुख्य कारण असे आहे की या कार्यक्रमासाठी योग्य तितके पाणी 
मिळाले नाही. हायब्रीडसाठी पाणी पुरवठा हा नियमितपणे लागतो. तो येथे 
झाला नाही, त्याचे कारण शोधून काढले पाहिजे ब त्याकडे लक्ष दिले जात 
आहे. येथे जे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते त्यापैकी बहुतेकांना मी उत्तर 
दिले आहे, असे मला वाटते. खासगी लोकांकडून उत्पादन जास्त काढले जात 
होते असा एक मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या बाबतीत सन्माननीय 
सभासद श्री. हॅरिस सुद्धा बोलले आहेत. 


I knew the Hon. Member Shri Harris in a different 
capacity and holding different views, but today 1 have heard 
him in a different capacity. 1 do not say this with any sort of 


१३५ 


prejudice, but I was rather surprised to hear him. 


परंतु मला त्यांना सांगावयाचे आहे की, खाजगी कारखानदाराचे पूर्वीचे 
उत्पादन ५१.४ टन साखर एवढे होते तेथे आता या महामंडळाने ५१.५२ 
टन साखर उत्पादन करून दाखविले आहे. यानंतर कोल्हापूरला खासगीकडे 
असताना ४८.०१ उत्पन्न होते. ते आमच्याकडे आल्यानंतर ५३.०१ इतके 
झाले. चांगदेवला खाजगीमध्ये उत्पन्न ५०.०७ होते. ते आमच्याकडे 
आल्यानंतर ५३.३८ झाले. वालचंदनगरकडे असताना ४२.०१ इतके उत्पन्न 
होते. ते आमच्याकडे आल्यानतर ४२.०९ इतके झाले. बेलवाडीकडे असताना 
५१.०४ इतके उत्पन्न होते. ते आमच्याकडे आल्यानंतर ५७.५३ इतके झाले. 
फक्त रावळगावच्या बाबतीत मात्र आमच्याकडे आल्यानंतर उत्पन्न कमी झाले. 
पूर्वी ४८.०२ होते ते आमच्याकडे आल्यानंतर ते ४०.०२ इतके कमी झाले, 


मला याबाबतीत एवढाच खुलासा करावयाचा होता की, जॉइंट स्टॉक 
कंपन्या आपला कारभार काटकसरीने करीत असताना त्यांच्याकडे जमिनी 
असताना उत्पन्न कमी होत होते, ते त्याच जमिनी आमच्या कॉर्पोरेशनकडे 
आल्यानंतर वाढलेले आहे. अध्यक्ष महाराज, ही एक प्रकारे आशादायक 
परिस्थिती आहे असे आपल्याला वाटत नाही काय? हिमतीने, आशेने आणि 
विचाराने मी झेप घेणारा असल्यामुळे यात मला तरी निदान आशेचा किरण 
दिसत आहे. एक गोष्ट मात्र लक्षात घेतली पाहिजे की, जसे उत्पन्न वाढत 
आहे तशा लाएबिलिटीजही वाढत आहेत. या लाएबिलिटीज जर कार्पोरेशनने 
पत्करल्या नसत्या तर आपल्याला जो तोटा दिसत आहे तो दिसला नसता 
अशी मला खात्री आहे. पुढे जाऊन मी हेही सांगू शकतो की, जर मध्यवर्ती 
सरकारने ऊसाचा दर वाढवून दिला तर या लाएबिलिटीज स्वीकारूनसुद्धा 
कॉर्पोरेशनला फायदा होऊ शकेल. आजच उत्पादन वाढत आहे, आणि याच 
वेगाने जरी गेलो तरी ते अधिक वाढेल अशी आशा करण्यास पुष्कळच जागा 
आहे. या अहवालाच्या चर्चेच्या निमिताने सन्माननीय सभासदांनी ज्या उपयुक्त 
सूचना केल्या आहेत त्याबद्दल त्यांचे आभार मानून मी रजा घेतो. 


(२० जून १९६७) 
[10710 


१३६ 


२४.| छोट्या शेतकऱ्यांबद्दल सहानुभूती 


अध्यक्ष महाराज, हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय जिव्हाळ्याचा प्रश्न 
आहे. हा जो प्रश्न आहे तो सीलिंग अँक्टसंबंधी असून या सीलिंग अँक्टचे 
विशेषतः जे २८ वे कलम आहे ते सुप्रीम कोर्टात विवाद्य अवस्थेत आहे. अध्यक्ष 
महाराज, एका बाजूला फॅक्टरी ओनर्स या पद्धतीने हा कायदा मानावयास तयार 
नाहीत, त्यातील २८ वे कलम मानावयास तयार नाहीत आणि त्यांनी ते कोर्टात 
चॅलेंज केले आहे. त्या कलमाचा निकाल लागल्याशिवाय सरकारला काही 
करता येत नाही, म्हणून या प्रश्नाचे उत्तर एका वाक्यात देता येईल. पण मला 
ते एका वाक्यात द्यावयाचे नाही. हे कलम विवाद्य अवस्थेत असल्यामुळे नुसते 
पडून आहे, त्यामुळे आम्ही कोठे आहोत हे आम्हाला माहीत नाही आणि 
ते कोठे आहेत ते त्यांनाही माहीत नाही. अशा परिस्थितीत या कायद्याला 
दुरुस्ती सुचविली आहे. तेव्हा त्याने उत्तर द्यावयाचे असेल तर या बाबतीत 
आम्ही काही करू शकत नाही. परतु या प्रश्नाला दुसरी बाजू आहे, ती म्हणजे 
व्यावहारिक आणि माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून या प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे. मग 
वादाकरिता असे गृहीत धरून चालू की आमचे हे कलम सुप्रीम कोर्टात कायम 
राहिले तर काय करता येईल. त्याचा आपण विचार करू. 

अध्यक्ष महाराज, ही गोष्ट खरी आहे की पूर्वी ज्या वेळी लहान लहान 
शेतकऱ्यांनी ही जमीन फॅक्टरी ऑनर्सकडे दिली होती त्या वेळी स्टेट फार्मिंग 
कॉर्पोरेशन निर्माण झाले नव्हते आणि त्या वेळी स्वातंत्र्यही जन्माला आले 
नव्हते. धरणाचे प्लॅन तयार झाले त्या वेळी फॅक्टरी ओनर्सनी या जमिनी 


१३७ 


घेतल्या आहेत आणि तो काळ असा होता की त्या वेळी त्यांना असे वाटले 
की यामुळे आपल्याला जास्त पैसे मिळतील. तो काळ स्वातंत्र्यापूर्वीचा काळ 
होता आणि आपण जी हकिकत सांगितली ती स्वातंत्र्योत्तर काळातील आहे. 
या काळात ज्या शेतकऱयांचा मुलगा ट्रॅक्‍टरवर आणि मोटार सायकलवर बसला 
त्याच्याशी आपण तुलना करू शकत नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नडलेला 
गरीब शेतकरी विचारात घेतला तर त्याच्या अंगात कुवत नव्हती आणि तो 
अन्नधान्य निर्माण करील की नाही याची शंका होती, म्हणून शेतकऱयांसाठी 
फायनान्स निर्माण करण्याची खटपट केली, आर्थिक मदतीचा प्रवाह चालू 
ठेवला, त्यांच्या भागात कारखाने उभे राहिले व तेथील शेतकऱ्यांना फायदा 
झाला. या शेतकऱ्याचा मुलगा टॅक्टरवर बसला किंवा मोटार सायकलवर 
बसला पण शेजारच्या शेतकऱ्याच्या पोराला बसायला बसकर नसेल तर दुसरा 
मोटार सायकलवर बसला म्हणून अभिमान वाटेल काय? ज्या वेळी सगळे 
साध्या सायकलवर बसण्याच्या परिस्थितीत येतील त्या वेळी आपल्याला बरे 
वाटेल. सन्माननीय सभासद श्री. जी. डी. लाड आणि माझ्या इतर मित्रांनी 
जे वर्णन केले त्यात प्रश्न असा आहे की तुम्ही ज्या जमिनी द्या, असे म्हणता 
त्या कोणत्या काळात घेतलेल्या आहेत? तो काळ वेगळा होता आणि आता 
काळ बदललेला आहे. परिस्थिती बदललेली आहे आणि सर्वांची परिस्थिती 
सुधारली पाहिजे यासाठी काय केले पाहिजे याचाही विचार केला पाहिजे. स्टेट 
फार्मिंग कॉर्पोरेशनची परिस्थिती आज काय आहे आणि त्यांच्या ताब्यात किती 
जमिनी आहेत हे आपल्याला माहीत आहे. माझे मित्र सन्माननीय सभासद श्री. 
राजहंस यांनी जे आकडे सांगितले ते बरोबर नव्हते. महाराष्ट्र स्टेट फार्मिंग कॉर्पो 
रेशनला दिलेली जमीन ६६,३१९ एकर आहे. कंपन्यांनी लीजवर घेतलेली 
जमीन एक्स लेसर म्हणून ३८,४२९ एकर आहे. 

आता अध्यक्ष महाराज, या एक्स लेसरनी घेतलेल्या जमिनी ३८ 
सालातील आहेत. ती सर्व जमीन शेतकर्‍यांना दिली तर स्टेट फार्मिंगला काय 
द्यावयाचे? तशी जमीन दिली तर स्टेट फार्मिंग इकॉनॉमिकली उभे राहणार 
नाही. त्यांना इकॉनॉमिकली ते परवडणार नाही, असे अनुमान आहे. एक्स 
लेसर ४,२८८ आहेत आणि त्यांची जमीन त्यांना देता येईल काय याचा विचार 


१३८ 


करण्यासाठी प्रधान कमिटी म्हणून एक कमिटी नेमली होती. श्री. प्रधान हे या 
राज्याचे चीफ सेक्रेटरी होते. त्यांनी या बाबतीत एक रिपोर्ट केला आहे आणि 
त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, इकॉनॉमिक होल्डिंगप्रमाणे द्यावयास हरकत 
नाही. इकॉनॉमिक होल्डिंग म्हणजे किती? १६ एकरापर्यंत म्हणजे ४,३०० 
एकर जमीन परत द्यावी असे होते. तेव्हा चार हजार तीनशे एकर जमीन द्यावी 
अशी त्यांची शिफारस आहे. अध्यक्ष महाराज, टेनन्सी अँक्टप्रमाणे जमीन 
द्यावयाची म्हटले तर ४,२८८ लोकांना जमीन द्यावी लागेल आणि त्यासाठी 
२२,३०९ एकर १३ गुंठे जमीन लागेल. सीलिंग अँक्ट्प्रमाणे जमीन द्यावयाची 
म्हटले तर २८,३८८ एकर ३५ गुंठे जमीन लागेल. इकॉनॉमिक होल्डिंग्जप्रमाणे 
आता सांगितल्याप्रमाणे ४,२८८ लोकांना जमीन द्यावयाची तर ३८,४२९ एकर 
जमीन लागेल. एकंदर जी जमीन फॅक्टरीजकडे आहे ती परत देण्याचा सवाल 
उभा राहतो आणि सुप्रीम कोर्टमध्ये आमच्यासारखा निकाल लागल्यानंतर असे 
पिक्चर राहील की त्यांत इकॉनॉमिक होल्डिंग्जप्रमाणे स्टेट फार्मिंग कॉर्पोरेशन 
साऊंड बेसिसवर चालून किती परत देता येईल, सीलिंग अँक्टप्रमाणे जमीन 
ठेवून किती जमीन देता येईल याचा विचार करता येईल. म्हणून हे विचार 
आपल्यापुढे मांडले आहेत. सुप्रिम कोर्टात आम्हाला यश मिळाले तर सरकार 
याचा विचार करील आणि यापैकी कोणता भाग तयार करावयाचा हे ठरवील. 
त्याचप्रमाणे कलम २८ प्रमाणे स्टेट फार्मिंग कॉर्परेशनला पाच वर्षांची मुदत 
घालून देण्यात आली होती आणि ती मुदत या मे महिन्यात संपत आहे. 


तेव्हा मी असे म्हणत होतो की, सुप्रीम कोर्टाचा काय निर्णय येईल त्यावर 
हा सर्व प्रश्न अवलंबून आहे. आपल्या मनात कोणत्याही तऱ्हेची शंका राहू 
नये म्हणून मी सर्व फॅक्टस्‌ आपल्या समोर ठेवीत आहे. हा निकाल आमच्या 
बाजूचा आणि स्टेट फार्मिंग कॉर्पोरेशनची मुदत नंतर वाढवता आली तर हे 
कॉर्पोरेशन साऊंड इकॉनॉमिक बेसिसवर आणण्यासाठी या कॉर्पोरेशनला किती 
जमिनीची आवश्यकता लागेल याचा अंदाज आम्ही काढीत आहोत. बाकीची 
जमीन लहान शेतकर्‍यांना देता येईल की काय याचा आम्ही विचार करू. 
या लहान शेतक-यांबद्दल आम्हाला जरूर सहानुभूती आहे. या लहान लहान 
शेतकऱ्यांनी त्रेतायुगामध्ये नडलेल्या परिस्थितीत आपली जमीन इतरांना खंडाने 


१३९ 


दिली याची जाणीव सरकारला आहे. तेव्हा त्यांनी जर आपल्या सहकारी संस्था 
स्थापल्या तर त्यांना किती जमीन देता येईल याचा विचार करता येईल. परंतु हे 
कितपत शक्‍य होईल हे निश्चितपणे मी आज सांगू शकत नाही आणि म्हणून मी 
ते सांगत नाही. हे मी का सांगू शकत नाही याच्या पाठीमागची पार्थभूमीसुद्धा मी 
आताच निवेदन केली आहे. त्याचबरोबर सरकारची भूमिका मी साफ केली आहे. 
लहान शेतकऱ्यांना जमीन द्यावयाची हा सरकारचा विचार आहे. त्यांचा पुनरुद्धार 
करण्यासाठी त्यांना ही संधी उपलब्ध करून देता आली तर त्यात सरकारला 
आनंदच वाटेल. त्याचप्रमाणे समाजवादी समाजरचना प्रस्थापित करण्याचे ध्येय 
आपण आपल्यासमोर ठेवले आहे आणि त्या दिशेनेच आपण स्टेट ट्रान्सपोर्ट 
कॉर्पोरेशन स्थापन करून तिचा कारभार आपण यशस्वी करून दाखविला आहे. 
आज ५० ते ६० लाख लोक या कॉर्पोरेशनमध्ये काम करीत आहेत आणि त्यांना 
चांगला पगार आणि महागाई भत्ता या कॉर्पोरेशनने दिला आहे. त्याचप्रमाणे स्टेट 
फार्मिंग कॉर्पोरेशनचा कारभारसुद्धा हे सरकार यशस्वी रीतीने करून दाखवील 
आणि त्यात अनेक शेतकऱयांचा फायदा होईल, अशी खात्री आहे. आज सरकारने 
एस. टी. चा प्रयोग यशस्वी करून दाखविला आहे. अध्यक्ष महाराज, फार्मिंग 
कॉर्पोरेशनच्या बाबतीत बोलावयाचे झाले तर माझी खात्री आहे की, ते यशस्वी 
झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून जेवढा खुलासा केला तो पुरेसा होईल, असे 
मला वाटते. या बाबतीत सरकार कोणत्याही परिस्थितीत निर्णय घेऊ शकत 
नाही, काही सांगू शकत नाही. परिस्थिती अनिश्चित आहे म्हणून स्पष्ट बोलता 
येत नाही. सरकारचे या बाबतीतले धोरण स्पष्ट झालेले आहे. आपल्या राज्यात 
जो लहान शेतकरी आहे त्याला आर्थिकदृष्टया सबल करून त्यांची आर्थिक 
परिस्थिती सुधारण्यासाठी सहानुभूतिपूर्वक धोरण राहील. लोकशाही सरकारचे 
हे कर्तव्य आहे, याची या सरकारला पूर्ण जाणीव आहे व त्या दृष्टीने शासनाची 
पावले पडत आहेत. 


(शेतजमीन जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) विधेयक श्री. 
जी. डी. लाड यांनी मांडले होते. त्यावर महसूल मंत्री म्हणून दिलेले उत्तर) 
(१६ फेब्रुवारी १९६८) 
1010 


१४० 


२५. कमाल जमीनधारणा सुधारणा 


अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्र विधानसभेत संमत केल्याप्रमाणे सन १९६८ 
चे विधानसभा विधेयक क्र.२६ (महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन सुधारणेची कमाल 
मर्यादा) अधिनियम, १९६१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक) 
विचारात घेण्यात यावे असा प्रस्ताव मी आपल्या अनुमतीने मांडतो. 

अध्यक्ष महाराज, हे कमाल जमीन धारणा सुधारणा विधेयक 
सभागृहासमोर विचारासाठी ठेवताना या योजनेद्वारे जो प्रश्न आम्ही सोडवू 
पाहतो, तो प्रथमतः सांगणे योग्य होईल असे मला वाटते. महाशय, आपणाला 
माहीतच आहे की शेतजमीन धारणेवर कमाल मर्यादा घालण्याच्या दृष्टीने, 
१९६१ साली कमाल जमीन धारणा अधिनियम संमत करण्यात आला. त्या 
वेळी खाजगी साखर कारखान्यांकडील शेतमळ्यांना हा अधिनियम लागू 
करण्याबाबत वाद उत्पन्न झाला होता. या विशिष्ट तरतुदीचे समर्थन करण्याचे 
दृष्टीने ब तसेच विरुद्ध बाजूने त्या वेळी जे काही मुद्दे मांडण्यात आले त्याचा 
पुन्हा एकदा ऊहापोह करण्याचा माझा विचार नाही. मला म्हणावयाचे आहे की, 
त्या वेळी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्यांचा विचार केल्यानंतरच या मळ्याच्या 
व्यवस्थेसंबंधी खास तरतूद कलम २८ सकट त्या अधिनियमाला या सभागृहाने 
मान्यता दिलेली होती. 

आता, सध्याची योजना काय आहे आणि कोणता प्रश्न तिच्याद्वारे 
आम्हाला सोड़वावयाचा आहे हे सांगण्याअगोदर या मळ्यांचा सुलभ रीतीने 
ताबा घेण्यासाठी आणि कार्यक्षमतेने त्यांचा कारभार चालविण्यासाठी शासनाने 


१४१ 


कोणती उपाययोजना केली ते सभागृहाच्या माहितीसाठी सांगणे मला आवश्यक 
वाटते. कोणत्या परिस्थितीत ही उपाययोजना करणे आवश्यक वाटले त्याचीही 
येथे आपण दखल घेतली पाहिजे. याबाबतीत त्या वेळचे महसूल मंत्री आणि 
आताचे मुख्यमंत्री श्री. वसंतरावजी नाईक यांनी दिलेल्या आश्वासनाकडे मी 
या सभागृहाचे प्रथम लक्ष वेधू इच्छितो. ते आश्वासन त्यांनी या सभागृहातच 
दिले होते आणि त्या वेळी साखर कारखानदारांना सहकार्यासाठी त्यांनी पुढील 
शब्दांत आवाहन केले होते. 

““ म्हणून साखर कारखानदारांना मी असे कळकळीचे आवाहन करतो 
की, त्यांनी या विधेयकाचे जे अनन्यसाधारण असे आर्थिक व सामाजिक महत्त्व 
आहे ते लक्षात घेऊन व्यापक देशहिताच्या भावनेने, आम्हाला सहकार्याचा 
हात द्यावा. त्याचबरोबर मी त्यांना असे आश्वासन देतो की, या विधेयकातील 
तरतुदीची अंमलबजावणी होत असताना त्यांना काही अडचणी आल्या तर त्या 
दूर करण्याचा सरकार अवश्य प्रयत्न करील''. 

या आश्वासनाची परिपूर्ती करण्याच्या दृष्टीने सप्टेंबर १९६२ मध्ये 
त्यावेळच्या महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सल्लागार समिती शासनाने 
स्थापन केली होती. या मळ्याचा सुलभ रितीने ताबा घेण्यासाठी तसेच त्यांच्या 
कार्यक्षम कारभारासाठी योग्य अशी उपाययोजना सुचविणे हे या समितीचे 
काम होते. या समितीवर साखर कारखान्याचे पाच व शासनाचे पाच असे 
प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आले होते. साखर कारखान्यांकडून जे निरनिराळे 
प्रश्न उपस्थित केले गेले त्यांचा विचार केल्यानंतर ते प्रश्न सोडविण्याच्या 
दृष्टीने ब त्याचप्रमाणे हे सर्व मळे एका विशिष्ट दिवशी ताब्यात घेता यावे 
म्हणून या समितीने काही शिफारशी केल्या. त्या शिफारसी प्रामुख्याने ऊसांच्या 
उभ्या पिकाची विल्हेवाट लावणे, शेतमजूर व इतर कर्मचारीवर्ग यांना नवीन 
व्यवस्थेमध्ये सामावून घेणे, मजुरांना द्यावयाची ग्रॅज्युटीची निश्चिती करणे, 
मळ्यावरील साधनसामग्रीची खरेदी करणे इत्यादीसंबंधी होत्या. याबाबतीत 
ज्या शिफारसी करण्यात आल्या होत्या, त्या सर्व साखर कारखान्यांना मान्य 
होतील आणि नेमलेल्या दिवशी आपले ऊस मळे हे कारखाने शासनाच्या 
स्वाधीन करतील अशी अपेक्षा होती. मध्यंतरी, या मळ्यावरील शेतमजूर व 


१४२ 


इतर कर्मचारी यांच्यासह या मळ्यांचा कारभार पाहण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र 
राज्य कृषी महामंडळ मर्यादित त्या नावाची एक शासकीय कंपनी स्थापन 
केली होती. परंतु दुर्दैवाने फक्त सहाच साखर कारखान्यांनी त्या शिफारसी 
मान्य केल्या आणि जवळ जवळ ३६,००० एकर क्षेत्राचे आपले मळे त्यांनी 
मे ते ऑक्टोबर १९६३ च्या दरम्यान शासनाच्या स्वाधीन केले. इतर कंपन्यांनी 
अधिनियमाच्या विधिग्राह्मतेसंबंधी आक्षेप घेतला आणि त्याप्रमाणे हायकोर्टात 
रिट अर्ज दाखल केले. 


अध्यक्ष महाराज, कलम २८ ची अंमलबजावणी करताना आम्हाला ज्या 
अडचणी आल्या आहेत त्यांच्याशी या सर्व गोष्टींचा संबंध पोचत असल्यामुळेच 
केवळ त्यांचा येथे मी उल्लेख केला आहे. सन्माननीय सभासदांना माहीत आहेच 
की, सध्या कलम २८ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, ज्यांनी आपल्या जमिनी 
साखर कारखान्याकडे भाडेपट्ट्याने दिल्या होत्या असे जमीन मालक आणि या 
मळ्यावरील मजूर व इतर कर्मचारीवर्ग त्याचप्रमाणे त्या कलमाच्या पोटकलम 
(२) मध्ये उल्लेखिलेल्या इतर व्यक्‍ती, त्यांच्या संयुक्त कृषी संस्थांकडे हे मळे 
शेवटी कायमचे सोपवावयाचे आहेत. तथापि, या तरतुदीची अंमलबजावणी 
करावयाची म्हणजे हे मळे काही जबाबदारी आहे आणि ती म्हणजे साखर 
कारखान्यांना ऊसाचा पुरवठा नियमितपणे चालू ठेवण्याची खबरदारी घेणे ही 
होय. त्यामुळे अशा संस्था स्थापन करण्यासाठी एखादी योजना आखण्यापूर्वी 
निरनिराळ्या मळ्यांवर व्यवस्थापनाच्या कोणकोणत्या पद्धती प्रचलित होत्या, 
कोणकोणती अर्थविषयक व इतर साधने या संस्थांना उपलब्ध करून द्यावी 
लागतील आणि कारखान्यांना ऊसाचा नियमितपणे पुरवठा व्हावा म्हणून 
कोणकोणत्या खबरदाऱया घेणे आवश्यक आहे, इत्यादी संबंधाने पुरेशी माहिती 
मिळविणे आवश्यक होते. याशिवाय, मळ्यांच्या कोणत्याही भविष्यकालीन 
व्यवस्थेमध्ये ज्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत असे जमीन मालक व शेतमजूर 
यांचेही याबाबतीतले विचार समजून घेणे आवश्यक होते. तथापि, कारखान्यांनी 
दाखल केलेल्या लेखी अर्जाचा परिणाम म्हणून शासनाला निम्म्या मळ्यांचा 
ताबा घेता आला नाही. तशातच नोव्हेंबर १९६३ मध्ये दिलेल्या एका 
निर्णयानुसार हायकोर्टाने उपरोक्त कलम २८ हे अवैध ठरविले, दुसऱया एका 


१४३ 


केसमध्ये प्रामुख्याने घटनेच्या १७ व्या दुरुस्तीप्रमाणे मिळालेल्या संरक्षणामुळे 
कलम २८ सकट सर्व अधिनियम विधिग्राह्य असण्याचा निर्णय हायकोर्टाने नंतर 
मार्च १९६५ मध्ये दिला. 

अध्यक्ष महाराज, या कोर्ट प्रकरणाचा परिणाम असा झाला की, 
या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने शासनाला योग्यवेळी पावले 
उचलता आली नाहीत. एवढेच नव्हे तर जमीन मालकांनाही त्यामुळे निष्कारण 
अडचणी सोसाव्या लागल्या. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की या तथाकथित 
कारखान्यांच्या मळ्यांच्या क्षेत्रापैकी जवळ जवळ दोन-तृतीयांश जमीन ही 
१९३० च्या मंदीच्या काळात जमीन मालकांकडून दीर्घ मुदतीच्या पट्ट्याने 
घेतलेली जमीन आहे. या मळ्याचे क्षेत्र “ज्यादा” म्हणून घोषित करण्यात 
आल्यानंतर आणि ते सरकारनिहित झाल्यानंतर कारखान्यांनी खंडाची रक्कम 
जमीन मालकांना देणे बंद केले. त्यामुळे एक आर्थिक अडचण त्यांच्यापुढे उभी 
राहिली कारण या जमीन मालकांच्या उत्पन्नाचा बराचसा भाग या खंडाच्या 
रूपाने येत असे. स्वाभाविकपणे जमीन मालकांची ही अडचण नाहिशी करणे 
हे आमचे कर्तव्य होते. म्हणून महाराष्ट्र कृषी मंडळाच्यामार्फत या जमीन 
मालकांना ““तदर्थ'' खंड देण्यासंबधीची एक योजना आम्ही तयार केली. मला 
हेही स्पष्ट करावयाला हवे की पुष्कळवेळी खंडाचे दर अगदी कमी होते आणि 
क्वचितप्रसंगी तर ते नाममात्र म्हणजे एकरी ५ रुपये इतकेच होते. हा अन्याय 
दूर करण्यासाठी म्हणून, मंडळावर आर्थिक बोजा पडत असतानाही १९६५- 
६६ साली आम्ही या खंडाच्या दरात वाढ करून दिली. शासनाला द्याव्या 
लागणाऱ्या या तदर्थ खंडाच्या पोटी सध्या वर्षाला १५ लक्ष रुपये खर्च येतो. 
महाशय, या मळ्यांमुळे होणारा भरमसाट नफा आपणाला मिळावा या हेतूने हे 
मळे शासनाला आपल्याच ताब्यात ठेवावयाचे आहेत, असा आरोप कधी कधी 
करण्यात येतो. त्याचे निराकरण व्हावे एवढयाचसाठी या सर्व गोष्टीचा मी येथे 
हेतुपुरस्सर उल्लेख करीत आहे. 

अध्यक्ष महाराज, मार्च १९६५ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार हायकोर्टाने 
कलम २८ हे विधिय्राह्य ठरविल्याचे मी यापूर्वी सांगितलेच आहे. या निर्णयाचा 
परिणाम म्हणून बेलापूर कंपनी, गंगापूर शुगर मिल्स, महाराष्ट्र शुगर मिल्स, 


१४४ 


आणि बृहन्महाराष्ट्र शुगर सिंडीकेट या चार कंपन्यांनी आपले मळे शासनाच्या 
स्वाधीन करावयाचे ठरविले. या मळ्यांचा ताबा मे ते नोव्हेंबर १९६५ च्या 
दरम्यान घेण्यात आला. गोदावरी शुगर मिल्स आणि चितळे अँग्रिकल्चर 
प्रॉडक्ट्स लिमिटेड या राहिलेल्या दोन कंपन्यांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयात 
अपिल दाखल केले. या अपिलाचा निर्णय अजून लागावयाचा असल्यामुळे 
या कंपन्याचे मळे अजून सरकारनिहित झालेले नाहीत. आणखी चार मळ्यांचा 
ताबा घेतल्यापासून राज्य कृषी महामंडळाकडील मळ्यांचे क्षेत्र ६८,३४१ 
एकरापर्यंत वाढले आहे. यापैकी ३८,४०० एकर एवढे क्षेत्र कारखान्यांनी 
४,२८८ जमीन मालकांकडून भाडे पट्ट्यावर घेतले होते. महामंडळाने सामावून 
घेतलेल्या कर्मचारीवर्गाची व कामगारांची एकूण संख्या ११,००० एवढी भरते. 


अध्यक्ष महाराज, या प्रश्नाची दुसरीही एक महत्त्वाची बाजू आहे. आणि 
मी असे म्हणतो की त्यामध्ये सामाजिक व मानवी हक्कांचा प्रश्न गुतलेला आहे. 
या बाजूकडे सभागृहाचे मी आता लक्ष वेधू इच्छितो. २८ कलमाबाबत कोर्टात 
प्रकरण चालू असताना नवीन व्यवस्थेमध्ये आपले स्थान व हक्क काय असतील 
याबद्दल जमीन मालक आणि कामगार दोघेही साशंक झाले होते. आणि या 
दोन्ही वर्गाकडून परस्पर विरुद्ध मागण्या करणारे अनेक अर्ज शासनाकडे येत 
होते. जमीन मालकांना आपल्या जमिनी स्वकसणुकीसाठी परत हव्या होत्या. 
त्यांचे म्हणणे असे होते की ज्यांनी आपल्या जमिनी पट्ट्याने दिल्या होत्या अशा 
इतर जमिनी मालकांना कूळ कायद्याखाली काही जमिनी स्वकसणुकीसाठी 
मिळण्याची संधी मिळाली, परंतु कूळकायद्यामध्ये साखर कारखान्याच्या 
मळ्यांना संरक्षण देण्याचे धोरण होते. तसेच या मळ्याची एकात्मता 
(1९20४) शाबूत ठेवण्याचे दृष्टीने कमाल जमीन धारणा अधिनियमाच्या 
कलम १९ प्रमाणेही या जमिनी त्यांना परत करण्यात आल्या नाहीत, तेव्हा 
आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची आपणाला संधी मिळावी म्हणून आता 
तरी या जमिनी स्वकसणुकीसाठी आपणाला परत कराव्यात अशी त्यांनी मागणी 
केली. साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करण्यासंबंधी शासनाने काही अटी 
घालण्यासही त्याची हरकत नव्हती. याउलट या जमिनीची व्यवस्था मंडळानेच 
कायमची पहावी अशी कामगार वर्गाची इच्छा होती. असे केले नाही तर अनेक 


१४५ 


वर्षांच्या परिश्रमानंतर आणि संघटित प्रयत्नानंतर मिळवलेले जादा वेतनमान व 
इतर सवलती यांना आपणास मुकावे लागेल असे त्यांचे म्हणणे होते. तथापि, 
जमीन धारकांच्याही रास्त मागण्या मान्य करण्यात याव्यात आणि छोट्या 
जमीन मालकांना एका इकॉनॉमिक होल्डींगपर्यंत म्हणजे ४ एकर बारमाही 
ओलिताची जमीन त्यांना परत करण्यात यावी, अशीही त्यांची सूचना होती. 
आता जमीन मालकांच्या मागण्यांबद्दल बोलावयाचे झाले तर 
पूर्वी महाराष्ट्र शुगर मिल्स लिमिटेड आणि जमीन मालक यांच्या तंट्यात 
अहमदनगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या निवाड्यावरून असे दिसून 
येईल की, या जमीनमालकांना काही जमिनी स्वकसवणुकीसाठी देण्याची 
आवश्यकता या अगोदरच म्हणजे १९५४ सालीच जाणवली होती. तथापि, 
जमीन मालकांच्या त्याचप्रमाणे मजूर वर्गाच्या मागण्यांचा विचार आता कलम 
२८ च्या तरतुदीच्या अनुषंगानेच करणे भाग आहे. आणि या परिस्थितीत 
त्यांच्या परस्परविरुद्ध मागण्यांनी जो प्रश्न निर्माण केला होता, त्याला सुलभ 
असे उत्तर सापडणेच कठीण होते, म्हणूनच १५ जुलै १९६५ रोजी त्या वेळचे 
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च पातळीवरील एक समिती स्थापन 
करून तिच्याकडे हे प्रश्न सोपविण्यात आले. या समितीने आपला अहवाल 
ऑक्टोबर १९६६ मध्ये सादर केला. या समितीचे मत असे पडले की, 
ज्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न १,५०० रुपयांपेक्षा जास्त नसेल अथवा एका 
इकॉनॉमिक होल्डिंगपेक्षा म्हणजेच ४ एकर बारमाही ओलिताची अथवा १६ 
एकर जिरायत जमिनीपेक्षा ज्याची पट्ट्याने दिलेली जमीन जास्त नसेल अशा 
छोट्या जमीनधारकापुरताच जमीन परत मिळविण्याचा हक्क मर्यादित ठेवणे 
उचित होईल. त्यासाठी कलम २८ ला योग्य अशी दुरुस्ती करावी अशीही 
त्या समितीने शिफारस केली. या अहवालाचा शासनाने काळजीपूर्वक विचार 
केला परंतु कलम २८ च्या विधीग्राह्यतेसंबंधी कोर्टात अगोदरच प्रकरण दाखल 
असल्यामुळे वरील शिफारस अंमलात आणता येईल असे वाटले नाही, तोपर्यंत 
१९६३ मध्ये ताब्यात घेतलेल्या ६ मळ्यांची ज्या पाच वर्षापर्यंत शासनाच्या 
मालकीच्या कंपनीमार्फत व्यवस्था पहावयाची होती, त्यापैकी फक्त दीड एक 
वर्षच शिल्लक राहिले होते आणि म्हणून कलम २८ मध्ये ज्या संयुक्त कृषी 


१४६ 


संस्थांचा उल्लेख केला आहे त्या स्थापन करण्यासाठी योग्य अशी एखादी 
योजना आखण्याच्या दृष्टीने ताबडतोब हालचाल करणे अपरिहार्य झाले. 


सुरूवातीला दोन-तीन कच्च्या योजना तयार करून त्या या मंडळावर 
नियुक्त केलेल्या विशेष उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आल्या आणि या 
मळ्यावरील मजुरांचे व जमीन मालकांचे स्थानिक प्रतिनिधी यांच्याशी या 
प्रस्तावाची चर्चा करून या मळ्यावर अशा संस्था स्थापन करणे कितपत शक्‍य 
होईल यासंबंधी अंदाज बांधण्याचे त्यांना आदेश देण्यात आले. या चर्चेवरून 
असे दिसून आले की अशा एखादा योजनेच्या अंमलबजावणीत जर थोडे फार 
यश मिळवायचे असेल तर जमीन मालकांची एक व मळ्यावरील कामगार 
आणि कलम २८ च्या पोट कलम (२) मध्ये उल्लेखिलेल्या इतर व्यक्तींची 
मिळून एक अशा वेगवेगळ्या दोन संस्था प्रत्येक मळ्यावर स्थापन करावयाची 
त्या योजनेमध्ये तरतूद असणे आवश्यक आहे व तसेच या व्यक्तींना या 
कृषी संस्थांचे सदस्यत्व पत्करण्याच्या अटीवर प्रथम जमीन देणे योग्य ठरेल. 
याबाबतीत आम्ही काही प्रस्ताव तयार केले असून सर्व संबंधित व्यक्तींकडून 
आक्षेप आणि सूचना मागविण्यासाठी एका योजनेच्या मसुद्याच्या रूपाने ते 
प्रसिद्धही करण्यात आले आहेत. जमीन मालकांना या योजनेप्रमाणे दिलेल्या 
जमिनीपैकी काही जमीन स्वकसणुकीसाठी ठेवता यावी अशीही या योजनेत 
तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थातच या जमिनीवर जर ऊस होत असेल तर 
संबंधित साखर कारखान्यांना ऊस पुरवण्याच्या अटीवर ही जमीन मालकाला 
देण्यात येईल. आपली जमीन आपणाला स्वकसणुकीसाठी मिळावी अशी जी 
जमीन मालकांची मागणी आहे ती शक्यतो पुरी करावी हा या तरतुदीमागील 
उद्देश आहे. तथापि, संबंधित साखर कारखान्यांना ऊसाचा नियमीतपणे पुरवठा 
व्हावा हा जो कलम २८ मागील मुख्य उद्देश आहे तो नजरेसमोर ठेवून 
हे सर्व करावयाचे आहे. शिवाय जमीन मालकांना स्वकसणुकीसाठी जमीन 
देताना उर्वरित मळ्यांचे क्षेत्र हे किफायतशीर क्षेत्र म्हणजे (Economically 
Trible Unit) राहील याचीही दक्षता घ्यावी लागेल. या योजनेसंबंधाने जे 
आक्षेप व ज्या सूचना येतील त्यांचा यथायोग्य विचार केल्यानंतर आम्ही या 
प्रस्तावासंबंधाने अखेरचा निर्णय घेऊन व कलम २८ मध्ये ज्या संस्थांचा 


१४७ 


उल्लेख केलेला आहे तशा संस्था स्थापन करण्यासंबंधीची योजना निश्चित करून 
ही योजना अंमलात आणावयाची असेल तर जमीन धारणेची कमालमर्यादा 
अधिनियमामध्ये काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे उपरोक्त प्रस्ताव 
तयार करताना जाणवू लागले. त्या अनुसार सुधारणा बिलाच्या खंड २ मध्ये 
मूळ अधिनियमात २८-१ अ” हे नवीन कलम दाखल करण्यासंबंधी तरतूद 
केली आहे. या नव्या तरतुदीमुळे जमीन मालक, शेतमजूर इत्यादींना जमिनी 
देणे शक्य होईल आणि अशा स्थापण्यासाठी थोडा अधिक अवधीदेखील देता 
येईल. 

या बिलातील दुसरी महत्त्वाची तरतूद खंड ४ मधील आहे. 
अधिनियमातील सध्याच्या तरतुदीप्रमाणे कोणाही व्यक्तीला अथवा निगम 
निकायाला (30 ८०-०7३९) कमाल मर्यादेपेक्षा म्हणजेच ६६ ते १२६ 
एकरांपेक्षा अधिक जमीन संपादन करता येत नाही. राज्यामध्ये गवताळ 
किंवा माळरान जमिनीचे विस्तृत असे पट्टे आहेत आणि डेरी फार्मिंग, पोल्ट्री 
फार्मिंग यासाठी किंवा औषधी वनस्पती या जमिनींचा वापर करण्यासंबंधाने 
अनेक प्रस्ताव आमचेकडे आले आहेत. तथापि, एका कमाल क्षेत्राची जी 
मर्यादा घालण्यात आली आहे, तिच्यामुळे असे प्रकल्प उभारण्यात अडचणी 
निर्माण होतात, असे आढळून आले आहे. या अडचणी दूर व्हाव्या म्हणून 
कमाल मयदिपेक्षा जास्त जमीन संपादन करायला परवानगी योग्य असेल तेव्हा 
देण्याची शक्ती शासनाकडे घेण्याचा विचार आहे. अर्थात असा एखादा प्रकल्प 
उभारण्यासाठीच खरोखर या जमिनीची आवश्यकता आहे, अशी शासनाची 
खात्री पटली तरच अशी परवानगी दिली जाईल. 


अध्यक्ष महाराज, या बिलात प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्त्या व विशेषतः 
खंड २ मध्ये असलेली दुरुस्ती, या कोणत्या परिस्थितीमध्ये आवश्यक वाटल्या 
ते मी सांगितले. तरीही मला हे कबूल केलेच पाहिजे की कलम २८ अंमलात 
आणताना जे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत ते मोठे गुंतागुंतीचे असून या प्रकरणात 
ज्याचे ज्याचे हितसंबंध गुंतले आहेत त्या सर्वांना सर्वतोपरी पसंत पडेल असा 
एखादा तोडगा निघणे शक्य नाही. माझ्या मते खंड २ मध्ये केलेली तरतूद ही या 
परिस्थितीची सर्वोत्कृष्ट अशी तरतूद आहे. या योजनेचे यशापयश हे पुष्कळसे 


१४८ 


जमीन मालक, मजूर आणि साखर कारखाने यांच्याकडून आम्हाला मिळणाऱ्या 
सहकार्यावर अवलंबून राहील. जमीन धारणेचे कमाल मर्यादाविषयक बिल 
सादर करताना साखर कारखानदारांना १९६१ मध्ये जे आवाहन करण्यात आले 
होते त्याचा उल्लेख मी केलाच आहे. मी हेही स्पष्ट केले आहे की, दुर्दैवाने 
ज्या प्रमाणात आम्हाला सहकार्य मिळायला हवे होते त्या प्रमाणात ते मिळाले 
नाही. ऊसाला रास्त भाव मिळवण्यासारख्या प्रश्नावरूनदेखील आम्हाला 
दीर्घकालीन कोर्ट प्रकरणात गुंतून पडावे लागले. हा प्रश्न अजून न्यायप्रविष्ट 
असल्यामुळे या विषयाची मला अधिक चर्चा करावयाची नाही. मात्र यापुढे 
सर्व संबंधितांकडून परस्परांच्या मागण्यांसंबंधी अथवा अडचणींसंबंधी अधिक 
सहानुभूती दाखवली जाईल आणि या नवीन तरतुदीची अंमलबजावणी करताना 
त्यांच्याकडून सहकार्य मिळेल अशी मला आशा वाटते. माझी खात्री आहे की, 
आम्हाला जर सर्वांच्या सदिच्छा व सहकार्य लाभले तर खंड २ मध्ये नमूद 
केलेल्या योजनेची अंमलबजावणी सर्व हितसंबंधितांचे समाधान होईल अशा 
रीतीने आम्ही करू शकू. तथापि, मला हेही स्पष्ट केले पाहिजे की, जर असे 
सहकार्य मिळाले नाही तर मात्र शासनाला या सर्व प्रश्नांची तपासणी करणे भाग 
पडेल, या जमिनीची विल्हेवाट लावण्यासाठी कायदेशीर असा जो काही दुसरा 
मार्ग निघेल तो स्वीकारावा लागेल. 


अध्यक्ष महाराज, या अभिप्रायासह हे बिल मी सभागृहाच्या विचारासाठी 
मांडतो. 


(८ एप्रिल १९६८) 
i i | 


१४९ 


२६. कुळवहिवाट कायदा 


अध्यक्ष महाराज, कुळ वहिवाट कायद्यामध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा 
सुचविणारे हे विधेयक मी सभागृहासमोर मांडीत आहे. ३१ जुलै १९६९ या 
दिवशी या सभागृहात दिलेल्या आश्वासनानुसार हे विधेयक मी मांडू शकतो 
याबद्दल मला साहजिकच समाधान वाटत आहे. 


विधेयकात केलेल्या तरतुदीसंबंधी माहिती देण्यापूर्वी ज्या प्रश्नांच्या 
सोडवणुकीसाठी हे विधेयक आणले गेले आहे त्यासंबंधी थोडी माहिती येथे 
देणे आवश्यक आहे. 

अध्यक्ष महाराज, पहिला प्रश्न बेदखल झालेल्या कुळासंबंधीचा आहे. 
अशा बऱयाच कुळांना त्यांचा जमीन विकत घेण्याचा हक्क बजावता आलेला 
नाही. अशा प्रकारची टीका माननीय सभासद श्री. उद्धवराव पाटील यांचेसह 
काही सन्माननीय सदस्यांनी या संदर्भात अर्थसंकल्पीय चर्चेच्या वेळी केली 
होती. विदर्भात बर्‍याच मोठ्या संख्येने कुळे बेदखल झालेली आहेत व त्यांना 
कूळ कायद्यातील तरतुदीचा फायदा झालेला नाही, असे ते म्हणाले होते. 
त्या टीकेला उत्तर देताना मी स्पष्ट केले होते की, जरी आपण कुळांना जमीन 
खरेदीचे हक्क दिलेले असले तरी काही वेळा त्याचा फायदा घेण्यामध्ये कुळांना 
अडचणी येतात. त्यांच्यावर दबाव आणला जातो. त्यांना प्रलोभने दाखविली 
जातात किंवा त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांचा हक्क हिरावला जातो. 
या अडचणी दूर व्हावयाच्या असतील तर त्यांच्या हक्कांची त्यांना जाणीव 
करून दिली पाहिजे तसेच त्यांचा अधिकार त्यांना बजावता यावा यासाठी 


१५० 


त्यांच्या मागे आधार उभा केला पाहिजे व हे दुरुस्ती विधेयक हाच तो 
आधार होय. या कुळांना त्यांचे अधिकार बजावण्याची आणखी एक संधी 
देणे आवश्यक होते. तशी संधी आपण या विधेयकाने बेदखल कुळांना देत 
आहोत. याबाबत अनुसूचीमध्ये (शेड्युल) मुंबई कूळ वहिवाट कायदा १९४८ 
ला क्रमांक २ येथे सुचविलेली सुधारणा ब तसेच विदर्भ कूळ कायदा १९५८ 
ला सुचविलेली क्रमांक १ ची सुधारणा याकडे सन्माननीय सभागृहाचे लक्ष 
मी वेधू इच्छितो. या तरतुदीनुसार जर बेदखल कुळांकडून काढून घेतलेली 
जमीन मूळ जमीन मालक किंवा त्यांचा वारसदार यांचेच ताब्यात असेल तर 
अशा जमिनीचा ताबा कुळाला परत देता येईल. तसेच त्या जमिनीसंबंधीचे 
खरेदीचे अधिकारही त्याला मिळू शकतील. मराठवाड्यात अंमलात असलेल्या 
हैद्राबाद कूळकायद्यात अशी दुरुस्ती सुचविलेली नाही कारण त्यासंबंधीची 
तरतूद त्या कायद्याचे कलम ३८ ई मध्ये पूर्वीच केलेली आहे. मी तर असेच 
म्हणेन की हैद्राबाद कूळ कायद्यातील ही '३८ ई' ची तरतूद या विधेयकाने 
राज्याचे उरलेले दोन विभाग म्हणजे विदर्भ ब पश्चिम महाराष्ट्र यांना लागू आहे 
व युनिफॉर्मिटीच्या दृष्टीनेही राज्यातले हे विधेयक एक पाऊल ठरेल. 

अध्यक्ष महाराज, दुसरा जो प्रश्न आहे तो अज्ञान जमीन मालकांच्या 
कुळांसंबंधीचा आहे. या सभागृहात मागे एक - दोन वेळा हा प्रश्न उपस्थित 
झाला होता. त्या वेळी शासन याबाबत विचार करीत आहे व त्यासाठी जरूर 
ती उपाययोजना केली जाईल असे आश्वासनही दिलेले होते. या कुळांना 
जी अडचण येत होती ती समजून घेण्याकरिता आपण मुंबई कूळवहिवाट 
कायद्याच्या कलम ३२-फ मधील तरतूद लक्षात घेतली पाहिजे. या 
तरतुदीप्रमाणे प्रथम आज्ञान जमीन मालकाला तो सज्ञान झाल्यावर एक वर्षाचे 
आत स्वकसणुकीसाठी जमीन काढून घेण्याचा अधिकार दिलेला आहे. ही 
मुदत संपल्यानंतरच्या एका वर्षात कुळाला आपला जमीन खरेदी करण्याचा हक्क 
बजावता येतो. पण त्यासाठी त्याला संबंधित महसूल अधिकार्‍याला व तसेच 
जमीन मालकाला नोटीस देऊन आपल्याला हक्क बजावावयाचा आहे, असे 
कळवावे लागते. कुळांच्या जमिनी खरेदीच्या प्रकरणात आतापर्यंत जे निकाल 
दिले गेले आहेत त्यावरून असे दिसते की, सुमारे १ लाख ५१ हजार प्रकरणात 


१५१ 


कलम ३२ - फ प्रमाणे कुळांचा जमीन विकत घेण्याचा हक्क लांबविला गेला 
होता व त्यातील बर्‍याचशा प्रकरणात जमीन मालक अज्ञान असल्यामुळेच 
वरील प्रकारे निर्णय दिला गेला. या कुळांना आपला हक्क बजावण्यासाठी जरूर 
ती नोटीस देणे आवश्यक होते. पण अशी नोटीस देण्यासाठी आपला जमीन 
मालक केव्हा सज्ञान झाला ही माहिती कुळाला असणे आवश्यक असते. परंतु 
सर्वसाधारणपणे कुळांना व विशेषतः आदिवासी भागातील कुळांना, ही माहिती 
असणे असंभवनीय आहे. तेव्हा बऱयाच कुळांना नोटीस दिलेली नसल्यामुळे 
त्यांना त्यांचा जमीन खरेदी करण्याचा हक्क गमवावा लागण्याची शक्‍यता निर्माण 
झाली आहे. त्यांना तो बजावता यावा यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे 
आवश्यक होते. तसेच यापुढेही आज्ञान जमीन मालकाच्या कुळाला योग्य 
मुदतीत नोटीस देता येणे शक्य व्हावे म्हणूनही काही तरतूद करणे जरुरीचे होते. 
या विधेयकाद्वारे तो उद्देश साध्य करण्यात येत आहे. या तरतुदीप्रमाणे ज्या 
कुळांचे बाबतीत नोटीस देण्याची मुदत संपलेली आहे त्यांना आणखी दोन वर्षे 
मुदत मिळणार आहे. ही तरतूद अनुसूचीमध्ये मुंबई कूळ वहिवाट कायद्याला 
सुचविलेल्या क्रमांक - ३ च्या सुधारणेप्रमाणे केली आहे. तसेच यापुढे जमीन 
मालकांनी ते सज्ञान झाल्याबद्दलची माहिती स्वतः कुळाला द्यावी अशी तरतूद 
केलेली आहे. यासंबंधी शासकीय स्तरावरही जरूर ती उपाययोजना घेतली 
जात असून अशा कुळांना त्यांचे अधिकार बजावण्यासाठी जरूर ती मदत 
देण्यासंबंधीचे आदेश महसूल अधिकार्‍यांना दिले जातील. 


अध्यक्ष महाराज, विधेयकात केलेली जी तिसरी महत्त्वाची तरतूद 
आहे तिच्याकडे मी आता वळतो. सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे कूळ 
कायद्याच्या अंमलबजावणीत ज्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत त्यासंबंधी 
काही दिवसांपूर्वी एक अल्पसूचना प्रश्न या सभागृहात मा. सभासद श्री. शं. 
वा. सावंत यांनी मांडला होता. त्या वेळी कायद्यात जरूर ती सुधारणा करणारे 
विधेयक शक्य तर याच अधिवेशनात आणले जाईल असे मी म्हटले होते. 
याबद्दलची तरतूद या राज्यात अंमलात असलेल्या तिन्ही कूळ कायद्यात आता 
केलेली आहे. विधेयकातील अनुसूचीत त्या सुधारणा दिलेल्या आहेत. या 
तरतुदीचा खुलासा होण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे स्वरूप आपण 


१५२ 


लक्षात घेतले पाहिजे. गुजरात हायकोर्टाने दिलेल्या एका निकालाविरुद्ध 
झालेल्या अपिलात वरील निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिलेला होता. या प्रकरणात, 
जमीन मालकाने सिव्हिल कोर्टाकडे जमिनीचा ताबा मिळण्यासाठी अर्ज केला 
होता. प्रतिपक्षाने आपण जमिनीचे कूळ आहोत व जमीन विकत घेण्याचेही 
अधिकार आपणास प्राप्त झाले आहेत, अशी बाजू मांडली होती. प्रकरण 
हायकोर्टाकडे गेल्यावर त्या कोर्टाने असा निकाल दिला की, “एखादी व्यक्ती 
कूळ आहे किंबा नाही तसेच जमीन खरेदी करण्याचे त्याला अधिकार आहेत 
किंवा नाहीत हे प्रश्न मामलेदारांच्या कक्षेतील आहेत, व त्याचा निर्णय 
सिव्हिल कोर्टांना देता येणार नाही. म्हणून हे प्रश्न निकालासाठी मामलेदाराकडे 
सोपविण्यात यावेत व तोपर्यंत सुनावणी स्थगित ठेवण्यात यावी.'' असा आदेश 
हायकोर्टाने दिला होता. यावर प्रकरण जेव्हा अपिलात सुप्रीम कोर्टाकडे गेले, 
तेव्हा त्या कोर्टाने असा निर्णय दिला की, जरी एखादी व्यक्ती कूळ आहे किंवा 
नाही हे ठरविण्याचा अधिकार मामलेदाराला असला तरी भूतकाळात अशी 
व्यक्ती कूळ होती किंबा नाही हे ठरविणे मामलेदारांच्या कक्षेत (एक्सल्युझिव्ह 
ज्युरिडिक्शन) येत नाही. तसेच त्या कोर्टाने असेही स्पष्टीकरण दिले की, कूळ 
कायद्याच्या तरतुदींचा विचार करता एखादी व्यक्ती त्या कायद्यान्वये जमिनीची 
मालक झाली आहे अगर नाही हे ठरविण्याच्या सिव्हिल कोर्टाच्या अधिकारास 
बाधा येत नाही. वरील निर्णयामुळे कूळ कायद्याच्या अंमलबजावणीत अनेक 
अडचणी उत्पन्न झाल्या असत्या. तसेच ही प्रकरणे दिवाणी कोर्टाकडे गेल्यामुळे 
गरीब व अशिक्षित कुळांना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे अत्यंत त्रासाचे व 
खर्चाचे होऊन बसले असते. तेव्हा या अडचणी दूर करण्यासाठी जरूर त्या 
सुधारणा या विधेयकाने करण्यात येत आहेत व तसेच चालू प्रकरणात किंवा 
पूर्वी निकाली काढलेल्या प्रकरणाबाबत कसली अडचण उत्पन्न होऊ नये 
म्हणून या सुधारणांना पूर्वलक्षी प्रभाव (रेट्रॉस्पेक्टिव्ह इफेक्ट) दिलेला आहे. या 
सुधारणेमुळे सुमारे ४ लाख कुळांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण होईल. 

अध्यक्ष महाराज, या विधेयकात अंतर्भूत केलेल्या सुधारणांबाबत 
कोणाचे दुमत होईल असे मला वाटत नाही. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले ब 
शैक्षणिकदृष्ट्या अडाणी म्हणून आपले अधिकार वापरण्यास असमर्थनीय 


१५३ 


असणाऱ्या अशा समाजातल्या दुर्बल लोकांच्या सहाय्यार्थ या बिलातील या 
तीन तरतुदी आपण मानाल असा मला विश्वास आहे. तेव्हा या विधेयकाला 
सभागृह एकमताने मान्यता देईल अशी आशा व्यक्त करून हे विधेयक 
सभागृहाच्या विचारासाठी मी सुपूर्द करतो. 

(१९ ऑगस्ट १९६९) 


॥(॥00 


२७. वाड्याची गावे करायची तर 


अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सभासद, श्री. केशवराव धोंडगे यांनी 
या बिलाच्या अनुषंगाने दोन सूचना या सभागृहापुढे आणल्या आहेत. २५० 
लोकवस्तीच्या वाडयांचे गाव करणे व दुसरी सूचना म्हणजे ग्रेझिंग करिता 
जी जमीन ठेवली आहे त्या गायरानांमध्ये मोठमोठे लोकच जनावरे चारतात 
व इतरांना मात्र ती संधी मिळत नाही. २५० लोकवस्तीच्या वाड्यांचे गाव 
करण्याच्या बाबतीत १९६५-६६ मध्ये याच हाऊसमध्ये लॅन्ड रेव्हेन्यू कोड 
पास झाले आणि ते नवीन स्वरूपामध्ये गरजा भागविण्यासाठी अस्तित्वात 
आले, त्यावेळी हे तत्त्व म्हणून मान्य करण्यात आले होते की तीनशे वस्तीची 
वाडी असेल तर त्याचे गाव केले पाहिजे. केशवरावांचा एक प्रमुख मुद्दा आहे 
की, वाड़ी हे गाव झाले पाहिजे व त्यांना स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. पार्टली 
का होईना ही त्यांची मागणी १९६५-६६ च्या रेव्हेन्यू कोडमध्ये मागणी 
मान्य करण्यात आली आहे. सरकार एखाद्या तात्त्विक भूमिकेला घट्ट चिकटून 
बसलेले नाही. तशा वाडयांचे गाव करावयाचे हे धोरण आहे. आणि आता 
बंधन आहे ते तीनशे वस्तीचे. याबद्दल मी असे म्हणेन की ३०० वस्तीचे गाव 
करावयाचे म्हटले तर तीनशे वस्तीच्या वरच्या वाड्या त्यांचे गावात रूपांतर 
केले, तर त्यामुळे चार हजार गावांची नवीन भर पड़ते. महाराष्ट्र राज्यामध्ये 
आज गावे आहेत ३६ हजार. हा निर्णय घेतला म्हणजे ४ हजार गावांची 
अधिक भर पडेल आणि या चार हजार वाड्यांच्या गावासाठी कोतवाल, 
पाटील, तलाठी या लोकांची आवश्यकता राहील. म्हणजे क्षेत्र वाढले, त्यानंतर 


१५५ 


सर्व्ह आला, व्हिलेज मॅप्स वाढलेत. २५० ते ३०० वस्तीच्या वाड्यांचे 
गाव करावयाचे ठरविले तर चार हजार अधिक गावे होतील. तसेच त्यामध्ये 
कोतवाल तलाठी यांचा खर्च आला. एवढा खर्च सरकारने आजही करावयाचा 
ठरविले आहे. सन्माननीय सभासद श्री. केशवराव यांचा प्रश्न असा होता की 
मग त्याची अंमलबजावणी का होत नाही? मी त्यांना या विषयाच्या संदर्भातील 
एक उतारा येथे वाचून दाखवितो: 


The Government of India has imposed a ban not to effect 
any territorial changes till the Census work of 1971 is over. 
The limit of the ban extends upto 30th June, 1971. That is why 


no Wadiis converted into a village. 


म्हणजे आपण प्रश्न उपस्थित केल्याबरोबर मी पृच्छा केली आणि 
आपल्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडून या बाबतीत 
मान्यता आल्याशिवाय ते आपल्याला करता येणार नाही हे सांगितले. हे 
काम आपल्याला करावयाचे आहे आणि त्या बाबतीत इतर गोष्टींचा सगळा 
विचार शासन करीत आहे. तेव्हा त्या बाबतीत संपूर्ण चौकशी करून माहिती 
मिळविण्याचे कामही सचिवालयाकडून सुरू आहे. म्हणून अध्यक्ष महाराज, 
२५० वस्तीच्या वाडयांचे गाव करण्यामध्ये सन्माननीय सदस्य श्री. केशवरावजी 
घोंडगे यांचा जो उद्देश आहे तो उद्देश अस्थानी आहे असे मी म्हणत नाही. परंतु 
२५० च्या वर आणि ३०० वस्तीच्या वाडया गाव केल्यानंतर शासनावर जो 
आर्थिक बोजा, अधिक पडणार आहे तो स्थूलमानाने किती पडणार आहे याचा 
विचार करू या. यापूर्वी या बाबतीत जे काही केलेले आहे, त्याचा कारभार 
कसा चालला आहे त्याचा अनुभव घेऊ द्या आणि मग याचा विचार करू या. 
परंतु सध्या मात्र या प्रश्नाच्या बाबतीत अनेक अडचणी असल्यामुळे शासनाला 
आजच या प्रश्नाचा विचार करता येणार नाही. 

अध्यक्ष महाराज, हा जो एक २५० वस्तीच्या वाड्यांचे गाव करण्याचा 
विचार किंवा प्रश्न सन्माननीय सदस्य श्री. केशवरावजी धोंडगे यांनी उपस्थित 
केलेला आहे त्याच्यानंतर त्यांनी दुसरीही एक मागणी केलेली आहे आणि 
ती म्हणजे गायरान. त्यांनी सांगितले की, मोठमोठे लॅन्डलॉर्डस जे असतात ते 


१५६ 


जवळजवळ ४००-५०० एकर जमीन गायरानासाठी राखून ठेवतात आणि त्या 
गायरानात त्यांचीच जनावरे उभी राहतात. इतर गरीब लोकांच्या जनावरांना 
व लहान शेतकऱ्यांच्या जनावरांना उभे राहण्यासाठी जागा नसते. ही जी 
परिस्थिती आहे ती तशी असण्याचा संभव आहे, ती शक्‍यता मी नाकारीत 
नाही. पण आपल्या घटनेच्या प्रोव्हिजनमधील आर्टिकल २३ प्रमाणे त्याच्यात 
डिसक्रिमिनेशन करता येणार नाही. जर डिसक्रिमिनेशन आपण घेतले तर घटनेच्या 
आर्टिकल १४ प्रमाणे आपल्याला ते डिसक्रिमिनेशन करता येणार नाही. म्हणून 
या बाबतीत कायद्याची अडचण आहे. घटनेच्या प्रोव्हिजनची अडचण आहे. 
म्हणून मी त्यांना अशी विनंती करीन की, समजा गरीब शेतकरी आणि इतर 
गरीब लोक यांना ग्रामीण भागात गायरानाची अडचण असेल, गायरान अपुरे 
पडत असेल आणि सन्माननीय सदस्य श्री. केशवरावजी म्हणतात त्याप्रमाणे 
परिस्थिती असेल, त्या भागातील लँडलॉर्ड जर जबरदस्त असेल, तो इतरांच्या 
जनावरांना त्या गायरानात उभे राहू देत नसेल तर आपण ही गायरानाची जमीन 
वाढविण्याचा प्रयत्न करू, आणखी जादा जमीन ताब्यात घेऊन त्यांची जनावरे 
उभी राहण्याचा प्रयत्न करू. अध्यक्ष महाराज, पूर्वी जसे राजेराजवाडयांचे 
घोड्यांचे तबेले बाकीच्यांच्या घोड्यांचे तबेले यांच्यामध्ये असा फरक राहात 
होता तसा थोडा फार फरक राहणार आणि तो राहतो. पण आपण यासाठी 
काही जादा जमिनीची मागणी करावी म्हणजे त्या जमिनीत, गायरानात सर्वांचीच 
जनावरे उभी राहण्याची व्यवस्था होईल. परंतु हे डिसक्रिमिनेशन आहे की 
मोठ्या लोकांच्या जनावरांकरिता वेगळे गायरान आणि लहान शेतकऱ्यांच्या व 
गरीब लोकांच्या जनावरांकरिता वेगळे गायरान असा फरक करणे योग्य होणार 
नाही. अजून महात्मा फुल्यांचे युग संपलेले नाही, माणसामाणसांतील फरक नष्ट 
करण्याचा आपण प्रयत्न करीत आहोत. अशा वेळी जनावरा-जनावरांत फरक 
करणे, हे मोठ्या लोकांच्या जनावरांकरिता गायरान आणि हे गरीब लोकांच्या 
जनावरांकरिता गायरान अशा प्रकारचा फरक आपण करू नये एवढेच मला 
सांगावयाचे आहे. या बाबतीत मला आपल्याला पुन्हा सांगावयाचे आहे की, 
जर कोठे जागा अपुरी पडत असेल तर आपण जादा मिळविण्याचा प्रयत्न करू, 
पण त्यासाठी आपल्याला असे डिसक्रिमिनेशन, घटनेतील प्रोव्हिजनमुळे आज 


१५७ 


करता येणार नाही. यामध्ये या कायद्याच्या अनेक अडचणी आहेत. तेव्हा 
अध्यक्ष महाराज, एका सिद्धांताच्या आधाराने हा मतभेद मी व्यक्त करीत आहे. 
कायद्याच्या अडचणीमुळे मी त्यांच्या मताशी सहमत होऊ शकत नाही, यामध्ये 
दुराग्रही भूमिका माझी नाही. फक्त घटनेतील अडचणी मी स्पष्टपणे या ठिकाणी 
नमूद केल्या आहेत आणि त्यातून आपल्याला काय मार्ग काढता येईल आणि 
हा प्रश्न सोडविण्याचा कसा प्रयत्न करता येईल, हेही विस्ताराने सांगितले. 


(१३ मार्च १९७०) 
| 


विभाग ४ : मुबई व महाराष्ट्र 


| २८. | मागास भागाचा विकास 


अध्यक्ष महाराज, मुंबई राज्याची पहिली पंचवार्षिक योजना यशस्वी 
झाली असून दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेला अनुकूल वातावरण निर्माण झाले 
आहे, हे या राज्याचे वैशिष्ट्य ठरल्याशिवाय राहणार नाही, असे मला वाटते. 
१४,६३१ लक्ष रुपयांची पहिली पंचवार्षिक योजना या राज्याने आखली त्या 
वेळी अशा रीतीचे आवाज उठविले जात होते की, ही योजना केवळ कागदावर 
राहून तिची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणार नाही. मी त्या योजनेमध्ये झालेल्या 
खर्चाचे आकडे देऊ इच्छित नाही कारण ते द्यावयाचे तर या सभागृहाचा 
विनाकारण वेळ जाईल, पण मी असे सांगू इच्छितो की पहिल्या पंचवार्षिक 
योजनेमुळे आलेले यश आत्मविश्वास निर्माण करणारे असून मुंबई राज्यातील 
लोकांना दिलासा देणारे आहे. या ज्या योजना आहेत त्या अंदाजी घेतलेल्या 
नाहीत तर आपली जी साधनसामग्री आहे तिचा साकल्याने विचार करून 
घेतलेल्या आहेत ब त्यासाठी पहिल्या योजनेच्या साल अखेरीस बजेटमध्ये 
१४६ कोटीऐवजी १५० कोटी रुपये खर्च होणार आहे. 

यावेळी एक गोष्ट मला मुद्दाम सन्माननीय सभागृहाच्या निदर्शनास 
आणावयाची आहे ती ही की, पहिली पंचवार्षिक योजना आणि तिच्यामध्ये 
आलेले यश विचारात घेऊन दुसरी पंचवार्षिक योजना तयार करण्यात आली 
आहे व तिचा आराखडा विचारासाठी सभागृहापुढे ठेवला आहे. हा आराखडा 
नुसता कागदावर राहणार नाही तर तो प्रत्यक्ष अमलात आणला जाईल याविषयी 
लोकांमध्ये विश्वास निर्माण व्हावयास पाहिजे व तो झालेला आहे, असे दुसर्‍या 


१६१ 


पंचवार्षिक योजनेमुळे निर्माण झालेल्या वातावरणावरून दिसून येते. एवढे 
सांगितल्यानंतर पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये आलेले यश आणि दुसऱ्या 
पंचवार्षिक योजनेचा तर्जुमा याविषयी मला विशेष खोलात जाऊन बोलावयाचे 
नाही, पण एवढेच सांगावयाचे आहे की पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या 
जन्माच्या वेळी अन्नधान्यासाठी आपल्याला अमेरिकेकडे धाव घ्यावी लागत 
होती. त्या वेळी जी तांबडी ज्वारी खावी लागली ती या पिढीच्या ध्यानातून 
कदापि जाणार नाही. ही तांबडी ज्वारी खाण्याचा प्रसंग आल्यानंतर दिल्लीला व 
मुंबईला सेक्रेटरिएटमध्ये बसून पहिली पंचवार्षिक योजना आखण्यात आली व 
त्या वेळी सामान्य जनतेला विश्वासात घेण्याचे कारण दिसून आले नव्हते. ही 
तांबडी ज्वारी खाबी लागू नये ब अन्नधान्याच्या दृष्टीने आपला देश स्वयंपूर्ण 
व्हावा यासाठी दिल्ली सरकारला व मुंबई सरकारला कळकळ वाटत होती. 
त्यामुळे ही जी अन्नधान्याची तूट होती ती भरून काढण्याकरिता केलेला 
भगीरथ प्रयत्न हा पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा तर्जुमा आहे, असे म्हटले तरी 
चालेल. अशा रीतीने पहिली पंचवार्षिक योजना दिल्लीमध्ये व मुंबईमध्ये बसून 
केली गेली तरी त्या योजनेने अन्नधान्याच्या स्वयंपूर्णतेबाबत यशाचा पहिला 
टप्पा गाठला आहे. आता दुसऱया पंचवार्षिक योजनेच्या वेळी दिल्ली सरकारला 
आणि प्रांतिक सरकारला असे वाटले की, या बाबतीत लोकांना विचारले 
पाहिजे व त्यांच्या मताला प्राधान्य देऊन ती अमलात आणण्याचा प्रयत्न झाला 
पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, लोकशाहीच्यादृष्टीने या सरकारने व दिल्ली सरकारने 
पाडलेल्या लोकमताचा कानोसा घेऊन योजना आखण्याची ही प्रथा फार 
चांगली आहे, यात शंका नाही. 


यामध्ये जिल्हा विकास मंडळे, लोकल बोर्ड संस्था व सर्व जनता 
यांजकडून आलेल्या सूचना इतकेच नव्हे, तर काही खासगी व्यक्तींनी केलेल्या 
सूचना विचारात घेण्यात आल्या असून त्यापैकी ज्या योग्य, रास्त ब वाजवी 
असतील त्यांचा समावेश दुसऱया पंचवार्षिक योजनेत करताना सरकारने काकू 
केलेले नाही किंवा मागेपुढे पाहिलेले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी 
संस्था, जिल्हा विकास मंडळे व काही खासगी व्यक्ती यांच्याकडून आलेल्या 
सर्व सूचनांचा विचार करून कोणत्या योजनांना प्राधान्य द्यावयास हवे हे 


१६२ 


विचारात घेऊन त्यांचा समावेश दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत करण्याचा जास्तीत 
जास्त प्रयत्न झाला आहे, असे दिसून येईल. तेव्हा मला एक महत्त्वाची सूचना 
या निमित्ताने सरकारला करावयाची आहे. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या वेळी 
प्रयत्न करूनही ती सूचना अमलात आणता आली नाही तेव्हा निदान दुसर्‍या 
पचवार्षिक योजनेच्या तर्जुम्यावर हात फिरविण्याच्या वेळी ती अमलात आणता 
आली तर पाहावी म्हणून मी ही सूचना पुन्हा करीत आहे. आपल्या देशात जशा 
काही मागासलेल्या जाती आहेत तसेच काही पाटण तालुक्‍्यासारखे मागासलेले 
विभाग आहेत तेव्हा त्यांची सुधारणा करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. हा दावा 
मी या सभागृहात वारंवार मांडीत आलो आहे व आजही पुन्हा मांडीत आहे. 
या बाबतीत जिवंत उदाहरण म्हणून मी ज्या भागातून निवडून आलो आहे त्याचे 
सांगणार आहे. उत्तर सातारा जिल्ह्यात जावळी व पाटण तालुका म्हणून जे 
दोन भाग आहेत तेथे आपल्यापेक्षा दोन तासांनी सूर्य उशिरा उगबल्याचे दिसून 
येतो, असा हा डोंगराळ भाग आहे. जावळी तालुक्यातील डोंगरानी वेढलेला 
जो बामणोली म्हणून भाग आहे त्यात ६० गावे आहेत व त्यांची लोकसंख्या 
दहा - पंधरा हजारांवर आहे. स्वराज्य मिळून आज १० वर्षे झाली, पण या 
भागातील लोकांच्या शिक्षणाची सोय झालेली नाही. येथे लोकल बोर्डाच्या 
फक्त एक-दोन शाळा असतील. तसेच विकासाच्या काळात या भागाला पूल 
झाले आहेत, असे दिसून येत नाही. तेव्हा स्वराज्याचा फायदा या भागांना 
अद्याप मिळालेला नाही, असा माझा दावा आहे. गुरेघर धरणाबाबत व 
कोयनेवर सांगबड गावाजवळ पूल बांधण्याबाबत विचार व्हावा म्हणून आपल्या 
सभागृहातील नामदार मंत्री नाईक-निंबाळकर यांना मी अनेक वेळा विनंती 
केली होती ब ती त्यांनी अंमलात आणल्याबद्दल मी समाधान व्यक्त करून 
त्यांचे अभिनंदन करतो. परंतु या भागाची सुधारणा करण्याकरिता जो पद्धतशीर 
ब योजनापूर्ण प्रयत्न व्हावयास पाहिजे तो झालेला नाही. मागासलेल्या वर्गाची 
उन्नती करण्याकरिता प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक आहे, पण मी असे 
म्हणेन की जे मागासलेले भाग आहेत त्यांना मागासलेल्या जातीइतके महत्त्व 
देऊन त्या भागांची उन्नती करण्याकरिता एखादी पद्धतशीर योजना केलेली 
नाही, पद्धतशीर योजनात्मक प्रयत्न झाला नाही तर त्या भागांची कधीच 


१६३ 


उन्नती होणार नाही. गेली तीन-चार वर्षे मी सतत सांगत आलो आहे की 
मुंबई राज्यातील जो पश्चिमेचा भाग आहे तो डोंगरांनी वेढलेला आहे. जमीन 
खडकाळ मुरमाड असल्यामुळे निसर्गाने कृपावंत होऊन पाऊस पाडला तरी 
त्यांना अन्नधान्य मिळू शकत नाही. करवंदे किंबा इतर कंदमुळे खाऊन व मजुरी 
करूनच त्यांना उदरनिर्वाह करावा लागतो, अशी परिस्थिती आहे. ऋषीमुनींच्या 
काळापासून आपल्याकडे कनिष्ठ व वरिष्ठ धर्माचे लोक निर्माण झाले आहेत 
व शतकानुशतके काही लोक कनिष्ठ म्हणून राहिले आहेत व काही बरिष्ठ 
आहेत. अनादि काळापासून कनिष्ठ वर्गात वाव मिळाला नाही आणि स्वराज्य 
मिळाल्यानंतरही त्यांची तीच परिस्थिती येथे दिसून येते. आपल्या येथे जे 
पुढारलेले भाग आहेत त्यांची सुधारणा होत आहे पण या मागासलेल्या भागात 
मोटारी जाऊ शकत नाहीत आणि डोंगराळ भागात राहणाऱ्या लोकांना दहा - 
दहा मैल चालत जावे लागते. तेव्हा हा जो मागासलेला भाग आहे त्याकडे 
लक्ष दिले नाही तर तेथील माणसांची उन्नती होणार नाही. तोंड असूनही त्यांना 
आपली गाऱ्हाणी अज्ञानामुळे मांडता येत नाहीत. लोकशाहीच्या दृष्टीने ही प्रथा 
वाईट आहे, असे मला म्हणावयाचे आहे. 

यानंतर दुसरे उदाहरण मी पाटण तालुक्याचे देतो. कोयनेवर सांगवडजवळ 
पूल बांधण्याबाबत मी नामदार मंत्री नाईक-निंबाळकर यांना सुचविल्याचा 
उल्लेख मी मघाशी केला होता. याचे कारण असे की ढेबेवाडी भागात जी अनेक 
गावे आहेत तेथील लोकांना कोर्ट - कचेरीच्या कामासाठी वारंवार पाटणला 
प्रवास करावा लागतो. हा पूल झाला व रस्ता काढला गेला तर या गावांतील 
३० हजार लोकांना ४० मैलांचे अंतर तोडून जो प्रवास करावा लागतो त्यामध्ये 
पुष्कळशी बचत होईल म्हणून मला असे म्हणावयाचे आहे की मागासलेल्या 
लोकांच्या उन्नत्तीसाठी बजेटमध्ये व्यवस्था केली ही चांगली गोष्ट आहे. 
आदिवासींच्या उन्नत्तीकरिता प्लॅन तयार केला याबद्दल मला समाधान आहे, 
पण त्याचबरोबर जे मागासलेले विभाग आहेत त्यांची सुधारणा करण्याकरिता 
पद्धतशीर आखणी करून त्यांची उन्नत्ती केली पाहिजे. तसे केले तर त्यांच्या 
उन्नत्तीचा मार्ग सुकर होईल हा मुद्दा मी वारंवार सभागृहापुढे मांडीत आहे. तेव्हा 
दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या तजुर्म्यावर शेवटचा हात फिरविण्याच्या वेळी 


१६४ 


मागासलेल्या भागांची उन्नत्ती करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न व्हावा एवढ्याकरिता मी 
ही विनंती करीत आहे. 

यानंतर अध्यक्ष महाराज, सरकारच्या नजरेस मला दुसरी एक गोष्ट 
आणावयाची आहे ती अशी आहे की, हल्ली मागासलेल्या विभागामध्ये 
मेडिकल रिलीफची साधने अजिबात नाहीत. अहमदाबाद, पुणे, बडोदे इत्यादी 
ठिकाणी मेडिकल रिलीफची साधने उपलब्ध आहेत. एखाद्या मागासलेल्या 
विभागात एखादी बाई बाळंत होत असताना अडली तर तिच्या बाळंतपणाची 
सोय वेळेवर होऊ शकत नाही व शेवटी तिला आपल्या प्राणाला मुकावे 
लागते, अशी असंख्य उदाहरणे पाटण तालुक्यात झाली आहेत. वेळेवर 
मेडिकल रिलीफ न मिळाल्यामुळे मागासलेल्या विभागातील शेकडो लोकांचे 
जीव गेल्याची उदाहरणे आपणास पाहावयास सापडतात. अशा परिस्थितीत 
मला सरकारला नम्रपणे अशी सूचना करावयाची आहे की, खेडेगावातील 
लोकांना दवाखान्याची मदत मिळण्यासाठी व नर्सेस वगैरेची मदत मिळण्यासाठी 
सरकारने योग्य ती योजना आखली पाहिजे. इतकेच नाही तर आपल्या 
राज्यामध्ये असे एकही गाव राहता उपयोगी नाही की त्या गावाच्या पाच 
मैलांच्या आत निदान तात्पुरती तरी दवाखान्याची व बाळंतपणाची व्यवस्था 
करण्यात आली नाही. अशा पाच मैलांच्या क्षेत्रामध्ये लोकांना ज्यांच्यापासून 
फायदा होईल अशी औषधोपचाराची साधने सरकारने ताबडतोब उपाययोजना 
करून उपलब्ध केली पाहिजेत. याच्या उलट आपण पाहिले तर शहरांमध्ये 
ग्लीगछ्लीतून व बोळाबोळातून दवाखाने आहेत. याकरिता सरकारने चार - 
पाच कोटी रुपये खर्च करून अहमदाबाद, पुणेसारख्या ठिकाणी शहरी दवाखाने 
काढले आहेत.अशा रीतीने फक्त शहरांतच प्रगतीचे केंद्रीकरण करण्यात येऊन 
मोठमोठ्या रकमा खर्च करण्यात आल्या व मागासलेल्या विभागातील गावे 
उजाड ठेवण्यात आली आहेत ही गोष्ट इष्ट नाही. यासाठी मला सरकारला 
अशी सूचना करावयाची आहे की, मेडिकल गोष्टींवर जो खर्च होतो त्यातील 
बराच मोठा भाग मागासलेल्या विभागात ज्या अनडेव्हलप एरिया (अविकसित 
प्रदेश) आहेत त्या त्या एरियासाठी (प्रदेशासाठी) करण्यात यावा व जरूर ती 
औषधोपचाराची साधने उपलब्ध करण्यात यावीत. सरकारने दुसऱ्या पंचवार्षिक 


१६५ 


योजनेमध्ये या बाबींचा जास्तीत जास्त विचार करावा एवढेच मला या बाबत 
विनंती करावयाची आहे. पंचवार्षिक योजनेमधील पैशाचा ओघ जास्तीत 
जास्त मागासलेल्या विभागाकडे कसा वळविता येईल याचा सभागृहाने अवश्य 
विचार करावा व हे तत्त्व कृतीत उतरविण्यासाठी या सरकारचे लक्ष वेधावे. 
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत आपणास आलेल्या यशाच्या दिशेने दुसर्‍या 
पंचवार्षिक योजनेकडे आपण वाटचाल करीत असताना आपला व लोकांचा 
जो आत्मविश्वास आहे त्याच्या बळावर आपण दुसऱया योजनेचा यशाचा पल्ला 
गाठल्याशिवाय राहणार नाही, अशी आशा करून मी रजा घेतो. 


(२४ मार्च १९५६) 
im | 


१६६ 


२९. मुंबई महाराष्ट्राचीच 


अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सभागृहापुढे हे जे ड्रॅपट बिल विचारासाठी 
ठेवले गेले आहे त्यावर मी माझे काही विचार या सभागृहामध्ये मांडणार आहे. 
भाषावार प्रांतरचना व्हावी अशी या देशाची व या देशातील लोकांची फार जुनी 
मागणी आहे. १९२० सालापासून या देशातील मोठ्यातला मोठा व प्रबळ 
असा काँग्रेस पक्ष त्या पक्षापासून ते अगदी सामान्य व्यक्तीपर्यंत या देशामध्ये 
भाषावार प्रांतरचना ही निकडीची बाब आहे, असेच ठामपणे सांगण्यात आले 
आहे. ही गोष्ट काँग्रेससारख्या संस्थेने अनेक वेळा ठराव करून नमूद केली 
आहे. माझ्या मताची बाजू किती सार्थ आहे हे पटविण्यासाठी मला मोठ्या 
माणसांची नावे घ्यावयाची नसली तरी मला महात्मा गांधींच्या नावाचा उल्लेख 
करून असे सांगावयाचे आहे की, त्यांच्या मृत्यूपूर्वी पाच - सहा दिवस 
अगोदर प्रार्थनेनंतर केलेल्या एका भाषणात ते असे म्हणाले होते की, या 
देशाला स्वराज्य मिळाल्यानंतर दुसरी तितक्याच निकडीची कोणती गरज असेल 
तर ती भाषावार प्रांतरचनेची होय. स्वराज्यप्राप्तीनंतर लोकांना समजेल, कळेल 
अशा भाषेमध्ये जर त्यांचा कारभार चालला तर त्यांना त्या राज्यकारभाराची 
जास्त सुस्पष्ट अशी कल्पना येईल असे सामान्य लोकांना वाटत होते. इंग्रजांच्या 
वेळीसुद्धा काँग्रेसने स्वीकारलेल्या धोरणाप्रमाणे जी भाषावार प्रांतरचनेची मागणी 
केली होती ती निव्वळ लोकांना लोकांच्या भाषेमध्ये चाललेल्या कारभाराचे 
ज्ञान व्हावे, त्यांना राजभाषा, राज्यकारभार व कायदे कळावेत एवढ्याचकरिता 
केली होती. महात्मा गांधी यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षेप्रमाणे या प्रश्नासंबंधी 


१६७ 


नंतर अनेक विचार अनेक ठिकाणी या देशात व्यक्त केले. हैद्राबादच्या काँग्रेस 
अधिवेशनावेळी जी भाषणे झाली ती तीव्रतर अशी आहेत. इतकेच नाही तर या 
भाषावर प्रांतरचनेबाबत तीव्रता अनेक भाषणांतून व्यक्त करण्यात आली होती. 
हा प्रश्न हाताळण्यासाठी सरकारने दार कमिशन नेमले. दार कमिशन नेमण्यामध्ये 
सरकारचा हेतू हा होता की, या प्रश्नाच्या बाबतीत अनेक ठिकाणांहून जी 
तीव्रता व्यक्त करण्यात आली त्यासंबंधी कमिशनने योग्य तो देशास सल्ला 
द्यावा, परंतु दार कमिशनने घेतलेल्या शिफारशीकडे आपण जर पाहिले तर या 
कमिशननेदेखील महाराष्ट्रावर एक प्रकारचा मोठा अन्याय केला आहे, असेच 
स्पष्ट दिसून येते. कारण आजच्या बिलाप्रमाणेच कमिशनने महाराष्ट्राचे जे चित्र 
ठेबले ते अपुरे असे ठेवले होते. प्रस्तुत बिलामध्ये महाराष्ट्राची जी अपूर्णता 
आहे ती मी पुढे दाखवीन. या अपूर्णतेसंबंधी मला इतकेच सांगावयाचे आहे 
की, संपूर्ण महाराष्ट्राचे ज्यात चित्र नाही असे हे बिल आहे. याच स्वरूपात जर 
हे बिल पार्लमेंटमध्ये पास झाले तर आपल्या देशाचा जो नवा नकाशा देशापुढे 
ठेवला जाईल त्या वेळी महाराष्ट्र मात्र आपल्या आकांक्षा ब अपेक्षा पुर्‍या न 
झालेला आणि वैफल्य निर्माण करणारा असा महाराष्ट्र जनतेला दिसणार आहे. 
या बाबतीत विशेष खोलात न जाताना मला पुढे असे सांगावयाचे आहे की, 
दार कमिशननंतर जे कमिशन नेमण्यात आले ते वल्लभभाई-नेहरू-पट्ठाभी 
कमिशन म्हणून आपणाला परिचित आहे. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे 
की, महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्याचा व महाराष्ट्राचे इप्सित महाराष्ट्राला 
देण्याचा या कमिशनकडून प्रयत्न केला गेला नाही किंवा सुचविले गेले नाही. 
यानंतर सरकारने फाजलअली कमिशन नेमले. हाही रिपोर्ट बाहेर आला तो 
महाराष्ट्राच्या अपेक्षा बाजूला ठेवून त्या पुर्‍या न करणारा अशा स्वरूपात बाहेर 
आला. यासाठीच महाराष्ट्रीय जनतेकडून फाजलअली कमिशनने सुचविलेला 
जो द्विभाषिक राज्याचा प्रयोग होता त्याला विरोध केला गेला. दार कमिशन, 
वछ्ुभभाई-नेहरू-पट्ठाभी कमिशन यांनी महाराष्ट्रापुरता व मुंबईपुरता बिलकूल 
विचार केला नाही ही गोष्ट तर खरीच पण राज्यपुनर्रचना समितीचा जो 
रिपोर्ट बाहेर पडला त्यामध्येदेखील महाराष्ट्राविरुद्ध, इतकेच नाहीतर प्रत्येक 
महाराष्ट्रीयाविरुद्ध अन्याय केला गेला असे मला मोठ्या नम्रपणाने सांगावयाचे 


१६८ 


आहे. याचे कारण असे आहे की, महाराष्ट्राला मुंबई का द्यावयाची नाही याचे 
समितीने जे गणित मांडले ते गणित नुसते विस्मयकारक आहे, इतकेच नाही तर 
ते कोणाही विचारवंताला धक्का देणारे असे आहे. समितीने असे सांगितले की 
मुंबई शहरातील पुंजीपती, धनपती, उद्योगपती महाराष्ट्रीयांना भितात त्यामुळे 
मुंबईतील या लोकांना महाराष्ट्रीयांबददल अविश्वास आहे. असा अविश्वास व 
भीती यांच्या पोटी महाराष्ट्राला मुंबई देता येणार नाही, असे समितीचे स्पष्ट 
म्हणणे आहे. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्राविरुद्ध राज्य पुनर्रचना समितीने असा 
असत्य व निराधार आरोप करून जो घोर अन्याय केला त्याची कल्पना 
येण्यासाठीच मी हा मुद्दा सभागृहाच्या निदर्शनास आणला. 


इतक्या घटना झाल्यानंतर पुन्हा या प्रश्नावर पर्याययुग सुरू झाले. गेल्या 
सहा - सात महिन्यामध्ये महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेस कमिटी म्हणजे महाराष्ट्रातील 
अतिशय प्रबळ राजकीय संस्था - या संस्थेने वारंवार असे सुचविले की 
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र ही महाराष्ट्रीयांची रास्त व न्यायाची मागणी आहे. जी 
न्याय आणि रास्त अशी मागणी आहे ती मागणी काँग्रेस श्रेष्ठींनी पुरी करावी, 
असे महाराष्ट्र प्रातिक काँग्रेस कमिटीकडून वारंवार सुचविण्यात आले होते, 
असे असताना ही मागणी पुरी केली गेली नाही. ही मागणी का पुरी होत नाही 
याचे सबळ व खात्रीशीर कारण या घड़ीपर्यंत कोणीही दिले नाही. आम्ही ज्या 
वेळी खेड्यापाड्यांत जातो तेव्हा प्रत्येक ठिकाणी लोकांनी आम्हाला हा प्रश्न 
विचारलेला आहे की, काँग्रेस श्रेष्ठी न्याय देण्याच्या बाबतीत दक्ष असतात, 
ते न्यायनिष्ठुर आहेत, पक्षपाती नाहीत असा त्यांचा लौकिक असताना मुंबई 
महाराष्ट्राला का दिली जात नाही, न देण्याचे कारण काय? हा प्रश्न साध्या 
खेडुतांकडून विचारला जातो तेव्हा त्याचे समर्पक उत्तर आम्हाला देता येत 
नाही. महाराष्ट्राला मुंबई का देण्यात आली नाही याचे स्पष्टीकरणच आम्हाला 
त्यांचापुढे करता आले नाही. मुंबईच्या बाबतीत कोणी काही म्हटले तरी मुंबई 
महाराष्ट्राचीच आहे याबद्दल कोणत्याही प्रकारची आणि कोणाच्याही मनात 
शंका किंवा संशय असेल असे मला बिलकूल वाटत नाही. जवाहरलालजी १६ 
तारखेला आपल्या घोषणेत म्हणाले की, मुंबई ही भौगोलिकदृष्ट्या महाराष्ट्रात 
आहे, आणि मुंबईची उन्नती महाराष्ट्रीयांच्या श्रमावर आणि महाराष्ट्रीयांवर 


१६९ 


अवलंबून आहे. त्यांनी केलेली ही घोषणा मी जेव्हा ऐकली तेव्हा जराशी 
आशा वाटली, पण याच्यानंतर जी मुंबई महाराष्ट्राची आहे आणि आज ना उद्या 
किंबा काही महिन्यांनी महाराष्ट्राला मिळणार असे आम्हाला वाटू लागले होते 
ती आशा लवकरच दुरावली, कारण मुंबई ही केंद्रशासित ठेवण्याचे नवीनच 
धोरण आखले गेले. मुंबई महाराष्ट्राला दिली जाऊ नये, असे सर्व पर्याय गेल्या 
सहासात महिन्यांत दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत शोधण्यात आले आणि मुंबई महाराष्ट्रात 
जाऊ नये असे जवळजवळ ठरविण्यात आले. पण हे करीत असताना, अध्यक्ष 
महाराज, मी मघाशी म्हटल्याप्रमाणे जी न्याय्य मागणी आहे ती का आणि 
कशाकरिता पुरी होत नाही, मुंबई महाराष्ट्राला का दिली जात नाही याचे योग्य 
कारण मात्र अखेरपर्यंत देण्यात आले नाही. हे मी एवढ्याकरिता म्हणतो की, 
मुंबई ही महाराष्ट्राला का दिली जात नाही याबद्दल सर्वसामान्य माणसांच्या 
मनात शंका आहे. मुंबई महाराष्ट्राला दिली तर मुंबईत जे व्हेस्टेड इंटरेस्टवाले 
आहेत त्यांच्या हिताला बाधा येईल या समजुतीने मुंबई महाराष्ट्राला दिली जात 
नाही अशी एक रास्त समजूत आहे. मी असे म्हणेन की, काँग्रेसने असे एक 
धोरण ठरविले आहे की या देशामध्ये सामाजिक समाजवाद प्रस्थापित करणे हे 
या देशाचे ध्येय राहील. असे जर धोरण ठरलेले आहे तर मग त्या धर्तीवर या 
देशाची पावले पडली पाहिजेत. आज या बाबतीत जर का विशिष्ट व्हेस्टेड 
इंटरेस्टच्या काही मंडळींचे ऐकून मुंबई महाराष्ट्राला न देण्याचा अन्याय केला 
तर या देशामध्ये, या निमित्ताने दोन प्रकारच्या विचारसरणीमध्ये झगडा सुरू 
होईल आणि मग त्यातून संघर्ष अटळ होईल. म्हणजेच आपल्याला सामाजिक 
समाजवादाकडे या देशाला नेता येणार नाही किंवा त्याची अंमलबजावणी 
करता येणार नाही. आज मुंबईच्या बाबतीत ज्या व्हेस्टेड इंटरेस्टना महाराष्ट्राची 
भीती वाटते आहे त्यांना मला सांगावयाचे आहे की, त्यांनी यापुढे बदलत्या 
काळाची पावले ओळखली पाहिजेत, आणि हा बदलता काळ आणि त्याची 
पावले ओळखून तुम्हालाही यापुढे बदलावे लागेल, या अशा आडमुठ्या 
धोरणाने तुम्हाला जाता येणार नाही व मुंबई महाराष्ट्रात घालणेस विरोध करता 
येणार नाही. काँग्रेसमध्ये हा जो ठराव पास झाला त्यानंतर या देशातील धनवंत, 
बलवंत व बुद्धिवंत आणि सर्वसामान्य लोक या सर्वांनी हातात हात घालून 


१७० 


या देशाची नवी घडी बसवावी, असे इच्छिले असताना आता मुंबईचा प्रश्न 
सोडविताना एका विशिष्ट वर्गाचे ऐकून, एका प्रदेशावर आणि तेथील लोकांवर 
अन्याय करावयाचे म्हटले तर ती सामाजिक समाजवादाची शुभ सुरुवात आहे 
किंवा शुभशकून आहे असे म्हणता येणार नाही. इतिहासकारही तसे म्हणणार 
नाहीत. आणि म्हणून मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जर याच कारणासाठी मुंबई 
महाराष्ट्राला देता येत नसेल तर महाराष्ट्राच्या लोकांनी पुढे आले पाहिजे आणि 
सांगितले पाहिजे की, धनवंत, बलवंत, बुद्धिवंत यांनी आता यापुढे बदलता 
काळ ओळखून आपले धोरण बदलले पाहिजे, आणि त्या दृष्टीने काँग्रेसमध्ये 
ठरविण्यात आलेल्या तत्त्वाचा अवलंब करायला शिकले पाहिजे. अध्यक्ष 
महाराज, ही बाब मला एवढ्याकरितांच सभागृहाच्या निदर्शनास आणावयाची 
आहे की मुंबई महाराष्ट्राला दिली जात नसेल तर ती कोणत्या कारणासाठी 
दिली जात नाही त्या कारणाचा आपण सर्वांनी उलगडा करायला पाहिजे. 


महाराष्ट्रामध्ये मुंबई न घातल्याने एक प्रकारची वैफल्याची भावना 
निर्माण झाली आहे. ही वैफल्याची भावना दोन कारणाकरिता निर्माण झाली 
आहे. एक कारण म्हणजे मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली नाही आणि दुसरे कारण 
म्हणजे बेळगाव, कारवार, निपाणी आदीकरून जे सरहद्दीचे भाग आहेत 
ते महाराष्ट्राचे असताना महाराष्ट्राला दिले गेले नाहीत. बेळगाव, कारवार 
याबाबतीत मला एवढेच सांगावयाचे आहे की, जे ज्याचे असेल ते त्याने योग्य 
आणि न्याय्य मार्गाने घेऊन जावे. आताच एक कर्नाटकी आमदार असे म्हणाले 
की, अक्कलकोट वगैरे भाग सामान्यतः कर्नाटकामध्ये जायला पाहिजे होता. मी 
ही या सभागृहापुढे असाच विचार ठेवीत आहे की जे ज्याचे न्याय्य आहे ते 
त्याचे त्याला देऊन टाकावे, पण त्याचप्रमाणे जर निपाणी, चिकोडी तालुका, 
कारवार, सुपा, बेळगाव या भागात मराठी भाषा बोलणारे लोक जास्तीत जास्त 
आहेत तर ते भाग महाराष्ट्राला जोडले गेले पाहिजेत. आणि जर असे दिसून 
आले की अक्कलकोट आणि इतर काही भाग कर्नाटकाला जोडणे न्याय्य आहे 
तर तसे जोडण्याला कोणाची हरकत असू नये. पाहिजे तर या बाबतीत एखादे 
बाउंड्री कमिशन नेमून जे ज्याचे न्याय्य ठरेल ते त्याला देऊन आमचे जे न्याय्य 
आहे ते आम्हाला देऊन टाकावे एवढीच मागणी मला करावयाची आहे. 


१७१ 


हयानंतर, अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेस कमिटीने जो एक 
ठराव केला होता त्या ठरावाकडे वळणार आहे. असे म्हटले गेले की प्रांतिक 
काँग्रेस कमिटीचे धोरण मुंबईसह महाराष्ट्र मिळावा असे पहिल्यापासून ठाम असे 
नव्हते, कारण मध्यंतरी जो एक ठराव झाला त्याप्रमाणे विदर्भासह महाराष्ट्र असे 
धोरण स्वीकारले गेले आणि त्यामुळे मूळ मागणी सोडली. मला असे स्पष्ट 
करावयाचे आहे की आम्ही मूळ मागणी बिलकूल सोडली नव्हती व नाही. जर 
ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीला असे वाटले की, आम्ही लोक हेकेखोर आहोत 
आणि सामावून घ्यायला तयार नाहीत तर द्विभाषिक राज्याचे तत्त्व आणि एस. 
आर. सी. ने प्रतिपादिलेले तत्त्व आम्ही स्वीकारायला तयार आहोत, मात्र 
सगळे मराठी बोलणारे लोक एका विभागात आणा आणि मग सगळ्या गुर्जर 
बंधूसह द्विभाषिक राज्य निर्माण करा. या गोष्टीला मान्यता देणारा महाराष्ट्र 
प्रांतिक काँग्रेस कमिटीने जो ठराव केला होता त्याचा विपरीत अर्थ लावला 
गेला आणि दुर्दैवाने तो ठराव इतरांकडून मान्य केला गेला नाही. 

मुंबईबाबत माझे म्हणणे सांगावयाचे झाले तर मुंबई ही भौगोलिकदृष्ट्या 
ठाणे जिल्ह्यात असून ठाणे जिल्ह्यातील ती एक फार मोठी ग्रामपंचायत आहे 
एवढेच मी म्हणेन. मुंबई महाराष्ट्रात नाही असे मी ब कोणीही कधीही म्हणणार 
नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रामध्ये नवीन शक्तींचा उदय झाला असून 
एक प्रकारची नवीन हवा दिसून येत आहे. अशा वेळी मुंबई महाराष्ट्रापासून 
तोडण्याने वैफल्याच्या भावनेने ही नवीन शक्ती नाहीशी होईल आणि ही 
गोष्ट देशाला उपकारक ठरणार नाही, असे मला वाटते. देशामध्ये लोकशाही 
यशस्वी करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांत मुंबईसह महाराष्ट्र इतर राज्यांहून 
एक इंचही मागे पडणार नाही. देशामध्ये जी एकता पाहिजे असे सांगितले 
जाते ती एकता मुंबई महाराष्ट्राला दिली तर निर्माण होणारा पुरा महाराष्ट्र 
म्हणजे मुंबईसह महाराष्ट्र देशाला बलवान करील. एवढेच नव्हे तर देशाचे 
संरक्षण करण्याबाबत इतर राज्यापेक्षा एक इंचही मागे राहणार नाही. देशामध्ये 
समाजवादी समाजरचना करण्याचे जे धोरण आखण्यात आले आहे, त्या 
धोरणाचा यशस्वीपणे पाठपुरावा करण्यासाठीदेखील मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र 
झाला पाहिजे. असा महाराष्ट्र निर्माण झाल्यावर समाजवादी समाजरचनेच्या 


१७२ 


अंमलबजावणीत इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्र यत्किंचितही मागे राहणार 
नाही. यासाठी मुंबईसह महाराष्ट्र व्हावा अशी महाराष्ट्रीय जनतेची इच्छा आहे. 
मुंबई आणि आमचा जो भाग कर्नाटकात गेला आहे तो आमचा आम्हाला 
मिळाला पाहिजे ब तसा मिळणे अत्यंत रास्त आहे. 
गुजरातला, मुंबईला आणि महाराष्ट्राला एकच हायकोर्ट असावे ही 
जी सूचना करण्यात आली आहे ती मला पसंत नसून महाराष्ट्राचे हायकोर्ट 
महाराष्ट्राला पाहिजे अशी सूचना मी सभागृहासमोर ठेवतो. शेवटी मला माझ्या 
गुर्जरबंधूंना आणि कर्नाटकीय बंधूंना अशी विनंती करावयाची आहे की, अपुरा 
महाराष्ट्र पुर करण्यासाठी मुंबई, बेळगाव वगैरे भाग महाराष्ट्रात घालण्यासाठी 
त्यांनी आम्हाला मदत करावी. एवढे सांगून मी माझे भाषण पुरे करतो. 
(२७ मार्च १९५६) 
1010 


१७३ 


३०.| महाराष्ट्राला स्वतंत्र हायकोर्ट हवे 


आपल्या देशामध्ये जी पंधरा राज्ये निर्माण केली आहेत त्या पंधराही 
राज्यांत प्रत्येक राज्याला एक स्वतंत्र हायकोर्ट ठेवले आहे पण फक्त महाराष्ट्र, 
गुजरात व केंद्रशासित मुंबई यासाठी एक हायकोर्ट ठेवले आहे हे मला थोडे 
अस्वाभाविक वाटते व ते व्यवहार्य आहे असे मी मानत नाही. या बिलाप्रमाणे 
प्रत्येक राज्याला एक हायकोर्ट होणार आहे, तेव्हा उद्या निर्माण होणाऱ्या 
महाराष्ट्र, गुजरात व केंद्रशासित मुंबई राज्याला प्रत्येकी एक स्वतंत्र हायकोर्ट 
असावे, अशा तर्‍हेची माझी उपसूचना आहे. 

अध्यक्ष महाराज, एका तत्त्वाचा स्वीकार केल्यानंतर आणि भाषावार 
प्रांत रचनेची मागणी एकदा मान्य केल्यानंतर या पुढे गुजरात, महाराष्ट्र व 
केंद्रशासित मुंबई यासाठी एकच हायकोर्ट ठेवण्यात काही हशील आहे, असे 
मला वाटत नाही आणि म्हणूनच ही उपसूचना मी सन्माननीय सभागृहापुढे 
ठेवली आहे. भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रश्नाचा विचार करून महाराष्ट्र, गुजरात, 
तेलंगण, आंध्र, मद्रास वगैरे जी निरनिराळी राज्ये निर्माण झाली आहेत, 
त्या प्रत्येक राज्याच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने एक राज्य म्हटल्यानंतर त्याला 
अनुसरूनच प्रत्येक राज्यांत एक्झिक्युटिव्ह, लेजिस्लेशन, ज्युडिशिअरी वगैरे 
असावयास पाहिजेत. असे असताना एखाद्या राज्यात ज्युडिशिअरी नसेल तर 
त्या राज्याची कल्पना पूर्ण होत नाही आणि म्हणून उद्या स्वतंत्र होणाऱ्या 
गुजरात, महाराष्ट्र प्रदेशात व केंद्रशासित मुंबई यांना जर स्वतंत्र हायकोर्ट नसेल 
तर या राज्यांची कल्पना पुरी होत नाही. त्यात अपूर्णता राहते ब ही अपूर्णता 


१७४ 


राहणे बरोबर नाही म्हणून मी माझ्या उपसूचनेमध्ये ही दुरुस्ती सुचविली आहे. 
एक भाषिक राज्य व त्या बरोबर एक हायकोर्ट असले पाहिजे हे तत्त्व महाराष्ट्र 
आणि गुजरात या व्यतिरिक्त जी इतर राज्ये निर्माण झाली त्यांना लागू केलेले 
आहे. तेव्हा विकेंद्रीकरणाचे जे आपले तत्त्व आहे त्या तत्त्वाप्रमाणे गुजरात, 
महाराष्ट्र व केंद्रशासित मुंबई यांना वेगळे हायकोर्ट असावे असे असे मला 
आग्रहाने प्रतिपादन करावयाचे आहे. 


यानंतर अध्यक्ष महाराज, दुसर्‍या एका मुद्याकडे वळून या प्रश्नाकडे 
आपण बघू लागलो तर असे दिसून येते की स्टेट रीऑर्गनायझेशन कमिशनने 
भाषावार प्रांत रचनेची मागणी प्रत्यक्षात मान्य केली नसली तरी व्यवहारतः 
ती मान्य केली आहे. यामुळे निरनिराळ्या राज्याचा कायदा हा मातृभाषेतून 
होणार आणि राज्य सरकारची भाषाही मातृभाषा राहणार, तेव्हा हायकोर्टाच्या 
बाबतीतही मातृभाषेची छाप असलेले हायकोर्ट त्या राज्याला असणे जरूरीचे 
आहे, ही गोष्ट कोणालाही मान्य करावी लागेल. ज्या हेतुने व ज्या ध्येयाने 
भाषावार प्रांतरचनेची मागणी झाली त्या हेतूच्या पुष्ट्यर्थ मातृभाषेची छाप 
असलेले हायकोर्ट असणे ही फार मोठी गरज आहे. मग मुंबई, महाराष्ट्र 
व गुजरात या तीन राज्यांसाठी एक हायकोर्ट का सुचविले गेले असा प्रश्न 
स्वाभाविकच पुढे उभा राहतो. या बाबतीत मला असे वाटते की, मुंबईचा 
प्रश्न जोपर्यंत, समाधानकारक रीतीने सुटलेला नाही तोपर्यंत गुजरात, महाराष्ट्र 
व केंद्रशासित मुंबई यासाठी एक हायकोर्ट असले तरी चालेल या भावनेने 
ही तजवीज केलेली असावी. पण अध्यक्ष महाराज, या बाबतीत महाराष्ट्र 
प्रांतिक काँग्रेस कमिटीचा सेक्रेटरी म्हणून सन्माननीय सभागृहापुढे मला असे 
सांगावयाचे आहे की, मुंबईचा प्रश्न सोडविण्याचा महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेस 
कमिटीने पुष्कळसा प्रयत्न केला आहे आणि शेवटी अजून देखील मुंबईचा 
प्रश्न सर्वाच्या सहकार्याने, सद्भावनेने, संमतीने ब मतपरिवर्तनाने सोडविण्याचा 
महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेस कमिटी आपल्या परीने सतत प्रयत्न करीत राहील. 
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्मीतीत महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेस कमिटीला पूर्ण यश 
आले नाही याबद्दल मला दुःख वाटत आहे. तरीपण मुंबईचा प्रश्न सोडविण्यात 
महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेस कमिटीला आज यश आले नाही म्हणून गुजरात, 


१७५ 


महाराष्ट्र व मुंबई यांना एकच हायकोर्ट ठेवण्यात यावे, असा कोणी अर्थ 
काढण्याचा प्रयत्न करू नये. 

यानंतर अध्यक्ष महाराज, मला असे सांगावयाचे आहे की, मुंबई 
हायकोर्टाची उच्च परंपरा आहे. या हायकोर्टाने अतिशय चांगल्या प्रथा 
पाडलेल्या आहेत. इतकेच नाही तर मुंबई हायकोर्टासारखे नावलौकिक 
असलेले हायकोर्ट कोठे नाही, अशी ख्याती या देशातच नव्हे तर इतर देशांतही 
झालेली आहे. इसबी सन १८६२ पासून १९५६ पर्यंतचा मुंबई हायकोर्टाचा 
आपण इतिहास पाहिला तर गुजराथी व महाराष्ट्रीय बांधवांपैकी अनेक थोर 
व्यक्ती या हायकोर्टामध्ये न्यायाधिशांच्या जागेवर जाऊन बसल्या. त्यांची नावे 
घ्यावयाची झाली तर पूर्वीच्या जस्टिस रानडे, चंदावरकर, तेलंग, फिरोजशहा, 
दिवाटिया व हल्लीच्या जस्टिस छगला, गजेंद्रगडकर, राजाध्यक्ष या नाव 
घेण्यासारख्या व्यक्ती आपल्या डोळ्यासमोर येतात. अशी अतिशय प्रभावी, 
न्यायप्रिय ब नावलौकिकाला चढलेली माणसे मुंबई हायकोर्टामध्ये न्यायाधीश 
म्हणून जाऊन बसलेली आहेत व त्यांनी काही परंपराही निर्माण केल्या आहेत. 
परंतु याचबरोबर हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, मुंबई शहरात हायकोर्ट आहे 
म्हणूनच हायकोर्टाचा लौकिक झाला अशी वस्तुस्थिती नाही. हायकोर्टाचा जो 
लौकिक वाढतो तो त्याच्या ठिकाणावर अवलंबून नाही, तर हायकोर्टामध्ये 
ज्या व्यक्ती बसतात त्यांची पात्रता, वकूब न्यायप्रियता व पल्लेदार बुद्धी यानेच 
लौकिक वाढत असतो, अशा चांगल्या परंपरा घेऊन गुजरात व महाराष्ट्र यांची 
वेगवेगळी हायकोर्ट झाली तर ती आणखी श्रेष्ठतर परंपरा प्रस्थापित करतील 
यात मुळीच शंका नाही. न्यायमूर्ती शहा, दिवाडिया, न्यायमूर्ती ग्ेंद्रगडकर, 
न्यायमूर्ती राजाध्यक्ष यांच्यासारखे श्रेष्ठ न्यायाधीश गुजरात व महाराष्ट्र या 
दोन्हीही प्रदेशांतून आलेले आहेत. तेव्हा उद्याच्या गुजरात व महाराष्ट्रामध्ये 
मुंबई हायकोर्टाने प्रस्थापित केलेल्या उज्वल परंपरेला धक्का लागेल असे मुळीच 
म्हणता येणार नाही. न्यायमूर्ती छगला, न्यायमूर्ती गजेंद्रगडकर, न्या. राजाध्यक्ष, 
न्या. दिवाटिया वगैरेंनी हिंदुस्थानात अशा उज्वल परंपरा प्रस्थापित केलेल्या 
आहेत की त्या युरोपियन न्यायाधिशापेक्षा तसूभर कमी नाहीत, असे म्हटले 
तर ते वावगे होईल असे मला वाटत नाही. गुजरात व महाराष्ट्र या दोन्ही 


१७६ 


प्रदेशांत सार्वजनिक व राजकीय क्षेत्रांत जशी मोठमोठी देशभक्त माणसे निपजली 
त्याचप्रमाणे न्यायदेवतेच्या क्षेत्रामध्ये देखील थोर माणसे निपजली आहेत, 
ही गोष्ट महाराष्ट्राच्या ब गुजरातच्या इतिहासात प्रसिद्ध आहे. एवढ्याकरिता 
मी अशी विनंती करीत आहे की गुजरात, महाराष्ट्र यांची वेगवेगळी हायकोर्ट 
करण्यात येऊन मुंबईचे देखील केंद्रशासित हायकोर्ट ठेवण्यात यावे. अध्यक्ष 
महाराज, या माझ्या दुरुस्ती सूचनेच्या बाबतीत विशेष बोलावयाचे राहिले 
नाही. शेवटी मला इतकेच सांगावयाचे आहे की, ज्या प्रमाणे भाषावार 
प्रांतरचना ही काळाची व जनतेची मागणी आहे ब ती पुरी करण्यात आलेली 
आहे त्याचप्रमाणे वेगवेगळया हायकोर्टाची मागणी ही काळाची व जनतेची 
मागणी आहे. माझ्या या मागणीला या सन्माननीय सभागृहाने मान्यता द्यावी, 
अशी आग्रहाची विनंती आहे. 


(६ एप्रिल १९५६) 
i 


१७७ 


एस. टी. च्या माध्यमातून 


३१. 
भावनात्मक ऐक्य 


अध्यक्ष महाराज, एस. टी. कार्पोरेशनच्या अहवालावर या सभागृहात 
जी चर्चा झाली ती अत्यंत उद्बोधक आणि उपयुक्त अशी झाली त्याबद्दल 
सन्माननीय सभासदांचे आभार मानले पाहिजेत. एस. टी. चा कारभार संपूर्ण 
राज्यभर चालू आहे. तेव्हा एस. टी. चा कारभार चालू असलेल्या कोणत्याही 
भागात अजिबात वैगुण्य राहणार नाही; एस. टी. चा कारभार संपूर्णपणे निर्दोष 
आहे असे म्हणता येणार नाही. एस. टी. चा राज्यभर असलेला व्याप लक्षात 
घेता या एस. टी. च्या कारभारात दोषाला कोठेही जागा नाही असे नाही. एवढे 
प्रथम सांगितल्यानंतर एस. टी. चा व्याप किती मोठा आहे याची कल्पना मी 
सभागृहाला देऊ इच्छितो. 

अध्यक्ष महाराज, एस. टी. च्या एकूण गाड्या ३,१६८ आहेत. 
त्यापैकी १४ आरामगाड्या व एक एअर कडिशन्ड गाडी आहे. त्यांची बनावट 
खालीलप्रमाणे आहेत - 


१. |टाटा मर्सिडीज १,५०० 
२. |लेलॅन्ड १,००५ 
३. |डॉज २७१ 
४. |जुन्या बनावटीच्या गाड्या ३२७ 


१९६१ साली जुन्या बनावटीच्या गाड्या १,३३३ होत्या, त्यापैकी 
९८० गाड्या निकालात काढण्यात आल्या. ३२७ गाड्या जुन्या परंतु वापरात 
आहेत म्हणजे एकूण ३,१६८ गाड्यांपैकी फक्त ३२७ जुन्या गाड्या दुरुस्त 


१७८ 


करून वापरात आणल्या जात आहेत. मुंबई हे शहर महाराष्ट्राची राजधानी 
आहे. या राजधानीशी महाराष्ट्रातील सुमारे ७७ ठिकाणी एस. टी. च्या डायरेक्ट 
सर्व्हिसेसनी जोडण्यात आली असून २०० मैल लांब अंतराच्या या ४४ 
डायरेक्ट सर्व्हिसेस, १०० मैल अंतराच्या १७५ डायरेक्ट सर्व्हिसेस एस. टी. 
ने सुरू केल्या आहेत. असा या महाराष्ट्राच्या राजधानीमध्ये एस. टी. चा व्याप 
वाढलेला आहे. नोकरवर्गांच्या बाबतीत सांगावयाचे आहे की, मध्यंतरीच्या 
काळामध्ये ५५ पार्टटाइम कंट्रोलरच्या जागा होत्या. त्या आता फुल टाईम 
करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे १ एप्रिल १९६२ रोजी अस्तित्वात 
असणाऱ्या जागांपैकी ७५ टक्के जागा कायम करण्यात आल्या आहेत. याबद्दल 
स्टेट कार्पोरेशनला धन्यवाद द्यावयाला पाहिजेत. टेंपररी जागा असल्यामुळे 
नोकरवर्गांना फायदा मिळत नसे. तो आता त्यांना मिळणार आहे. 

यानंतर, अध्यक्ष महाराज, वाहतुकीच्या मार्गासंबंधी मी जी आकडेवारी 
देणार आहे ती अशी : 


अ. | वर्ष १९६२- | १९६३- | १९६४= 
क्र ६३ ६४ ६५ 

१ | एकूण वाहतुकीचे मार्ग २,०६४ | २,३१५ | २,४२४ 

२ | (अ) रुट माईलेज ७४,९४७ | ८३,८६९ | ८६,६८९ 
(ब) दररोजचे माईलेज २.६४ २.९७ ३.३० 
लाख लाख लाख 

(क) एकूण वार्षिक माईलेज ९६३ १,०८६ | १,२०० 


लाख लाख लाख 
३ । (अ) दररोज प्रवास करणाऱ्या | ५.८० | ६.८५ | ८.०० 
उतारूची संख्या लाख लाख लाख 
(ब) वार्षिक प्रवाशांची संख्या २,१३३ | २,५०० | २,८०० 
लाख | लाख लाख 

काही सन्माननीय सभासदांनी याठिकाणी सांगितले की, जादा गाड्यांची 
तरतूद केली गेली नाही. हे म्हणणे तितकेसे संयुक्तिक आहे असे मला वाटत 


१७९ 


नाही. जादा गाड्यांची तरतूद जरूर त्या वेळी केली जात आहे. उदाहरणार्थ, 
पंढरपूर, आळंदी, जोतिबा, वणी, पैठण, आंबेजोगाई, त्र्यंबकेश्वर, जेजुरी, 
शिंगणापूर, भीमाशंकर, हाजीमलंग, तुळजापूर, परळी वैजनाथ, खुल्दाबाद 
आणि देहू या ठिकाणी स्टेट ट्रान्सपोर्ट दरवर्षी जादा गाड्यांची सोय करीत 
असते. लग्न सराईच्या वेळी लोकांची कुचंबणा होते, असेही या ठिकाणी 
सांगण्यात आले. अशा प्रसंगी जादा गाड्यांची सोय केली जाईल असे मी या 
सभागृहाला सांगू इच्छितो. इतकेच नव्हे तर गणपती उत्सवाच्या वेळी मुंबईहून 
पुष्कळशी मंडळी कोकणात जातात आणि कोकणातून वापस येतात. अशा 
प्रसंगी जादा गाड्या असाव्यात अशी त्या लोकांची मागणी असणे स्वाभाविक 
आहे. त्यांना चीप ट्रान्सपोर्ट मिळाला तर हजारो लोक मुंबईहून कोकणात 
आणि कोकणातून मुंबईला गणपती आणि होळीच्या सणानिमित्त जा-ये करू 
शकतात. या बाबतीत स्टेट ट्रान्सपोर्टने काम अगदी चोख केले आहे अशी 
पावती सभागृहाच्या सभासदांनी दिलेली आहे. काही मित्रांनी सांगितले की, 
पुष्कळशा ठिकाणी गाड्या कमी पडतात. त्या दृष्टीने स्टेट ट्रान्सपोर्ट कार्पो 


रेशनचा जो भांडवली खर्च येतो तो असा : 
वर्ष १९६२-६३ | १९६३-६४ | १९६४-६५ 
भांडवली खर्च (लाखांत) १,७१४ १,९२८ २,१०० 


अध्यक्ष महाराज, आतापर्यंत उतारूना १५ किलो सामान मोफत 
नेण्याची परवानगी आहे. त्यावरील वजनास प्रत्येक बीस किलोला किंवा २० 
किलोपेक्षा कितीही कमी असलेल्या वजनास ४ मैलाच्या प्रत्येक स्टेजला 
म्हणजे ६.४ मीटर्सला ५ पैसे जादा द्यावे लागतात. त्याचप्रमाणे जर सामानाचे 
वजन, मोफत असलेल्या १५ किलोच्या वर १५ किलो असेल तर ४० ते ८० 
स्टेजपर्यंत फक्त २ रुपये आणि ८० स्टेजच्या पुढे सर्व अंतराला २ रुपये दर 
ठरविण्यात आले आहेत. शिवाय, मोफत असलेल्या १५ किलोशिवाय जादा 
असलेल्या सामानाचा चार्ज खालीलप्रमाणे करण्याचा विचार आहे. 


(अ) ५ किलो प्रत्येकी ४ स्टेजला (१६ मैल) ५ पैसे. 


१८० 


(ब) ५ किलोच्या वर आणि १० किलोपर्यंत प्रत्येक स्टेजला ।५ पैसे. 
(क) १० किलोच्या वर आणि २० किलोपर्यंत प्रत्येक स्टेजला |५ पैसे. 


२० किलो, ४० किलो किंवा ६० किलोपेक्षा जास्त सामान असल्यास 
त्यास वरीलप्रमाणे दर आकारला जाईल. थोडक्यात चालू पद्धतीमध्ये २० 
किलोपेक्षा कितीही कमी वजन असले तरी २० किलोचा चार्ज घेण्यात येतो 
त्याच्याऐवजी सध्या विचारात असलेल्या दराप्रमाणे, ५, १० आणि २० किलो 
असे विभाग पाडल्यामुळे प्रवाशांना सामानाच्या दरामध्ये सवलत मिळेल. 

अध्यक्ष महाराज, दराच्या बाबतीमध्ये असे या ठिकाणी काही सन्माननीय 
सभासदांनी सांगितले की, जर एस. टी. कार्पोरेशनला फायदा होतो तर एस. 
टी.चे जे दर आहेत ते कमी केले तर चालणार नाही काय ? याबाबतीत 
सन्माननीय सभागृहाला नम्रपणे सांगू इच्छितो की, १९४८ सालापासून १९६५ 
पर्यंत एस. टी. कार्पोरेशनचा व्याप वाढला असताना, खर्च वाढला असताना 
दरामध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ केली नाही, उलट तो कमी केला आहे. हा 
वाहतुकीचा धंदा खाजगी कंपन्याकडे असता तर १९४८ पासून १९६५ पर्यंत या 
दरामध्ये त्यांनी किती वाढ केली असती याचा आपण विचार करा. निश्चितपणे, 
जनतेची सेवा करण्याच्या उद्देशाने वाहतुकीचे राष्ट्रीयीकरण महाराष्ट्र सरकारने 
केले आहे. समाजवादाच्या दृष्टीने उपयुक्त असे पाऊल या सरकारने उचलले 
आहे हे या सभागृहाला कळून येईल. यापेक्षा जास्त काही खुलासा करण्याची 
जरुरी आहे असे मला वाटत नाही. विद्यार्थी व अंध प्रवासी यांना निम्म्या 
दराची सवलत ठेवलेली आहे. शिवाय जत्रा व यात्रा यासाठी नेहमीच्या दरातच 
जादा गाड्या सोडून प्रवाशांच्या सोयीकडे लक्ष दिले जाते. दुसर्‍या बाजूने अशा 
प्रसंगी वाहतूक नसताना देखील कोणत्याही प्रकारची दरामध्ये वाढ केली नाही. 
कच्च्या ब अडचणीच्या रस्त्यावरील वाहतूक जास्त खर्चाची असते म्हणून 
काही कार्पोरेशनने त्यासाठी वाढीव दर आकारले नाहीत म्हणून मी असे म्हणतो 
की, आज एस. टी. तर्फे ज्या सुखसोई प्रवाशांसाठी उपलब्ध करून देण्यात 
आल्या आहेत त्याचा विचार करता एस. टी. चे आजचे दर जास्त आहेत असे 


१८१ 


म्हणता येणार नाही. तिकिटांच्या दरात वाढ न करता आम्ही उलट प्रवाशांना 
जास्त सुखसोई उपलब्ध करून देण्याचाच प्रयत्न करीत आहोत. 


स्टेट ट्रान्सपोर्टने उतारूच्या सोईसाठी ६२ पक्की बस स्टेशने ७५ 
लाख रुपये खर्च करून बांधली आहेत. हंगामी स्वरूपाची बस स्टेशने १७२ 
बांधण्यात आली असून त्यासाठी २० लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे 
आणि ४०० पिकअप स्टॅन्डस बांधण्यात आली असून त्यावर १८ लाख रुपये 
खर्च करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे एकूण ५८३ बस स्टँड निरनिराळ्या 
प्रकारचे बांधण्यात आले आहेत व त्यावर एक कोटी १३ लाख रुपये खर्च 
करण्यात आले आहेत. अशा रीतीने प्रवाशांच्या सुखसोई वाढविण्याचा प्रयत्न 
केला जात आहे. १९४८-४९ पासून आज १९६५ पर्यंत पेट्रोलच्या दरात 
कितीतरी वाढ झाली आहे. इतरही किंमती वाढल्या आहेत तरी त्या मानाने 
बसगाड्यांच्या दरात वाढ झालेली नाही. हया उलट आम्ही जनतेची जास्त 
सेवा करण्याचा सतत प्रयत्न करीत आहोत. 


त्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे या राज्यात भावनात्मक ऐक्य वाढविण्याचा 
एस. टी. कॉर्पोरेशन कोणत्याही प्रकारचा गाजावाजा न करता सतत प्रयत्न 
करीत आहे. निरनिराळ्या विभागांना एकत्र आणण्याच्या दृष्टीने एका विभागातून 
दुसऱ्या विभागात एकमेकांना जोडणारे असे नवीन नवीन मार्ग आम्ही चालू 
केलेले आहेत. उदाहरणार्थ, पुणे-अकोला, मुंबई-औरंगाबाद, औरंगाबाद- 
नागपूर, सोलापूर-बुलढाणा, अमरावती-पुणे, नांदेड-पंढरपूर, मुंबई-बेतीम, 
नांदेड-नागपूर, नांदेड-अकोला हे मार्ग सुरू करण्यात आले आहेत. यापैकी 
बहुतेक मार्ग १९६० नंतर या निरनिराळ्या भागात सुरू करण्यात आले आणि 
या राज्यातील निरनिराळ्या भागांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 


उतारू वाहतुकीचे राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या दृष्टीने एस. टी.ने आपल्या 
राज्यात फार मोठी कामगिरी बजावली आहे. परंतु सर्व विभागात हे उद्दिष्ट 
अजूनपर्यंत पूर्णपणे यशस्वी झालेले नाही ही गोष्ट खरी आहे. तृतीय पंचवार्षिक 
योजनेत वाहतुकीच्या राष्ट्रीयीकरण करण्याबाबत खालील उदिष्टे ठरविण्यात 
आली होती. पश्चिम महाराष्ट्रात १०० टक्कयाचे उद्दिष्ट ठरविले होते, त्यापैकी 
९९.२ टक्के पूर्ण करण्यात आले. मराठवाडयात ७६ टक्के ठरविले होते ते ९० 


१८२ 


टक्के करण्यात आले. म्हणजे मराठवाड्यात ठरविलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त काम 
झालेले आहे. त्यानंतर विदर्भात ५३ टक्के ठरविण्यात आले होते त्यापैकी ४२ 
टक्के काम झाले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात उद्दिष्ट जवळ जवळ पूर्ण झाले आहे. 
फक्त विदर्भात मात्र ठरविलेल्या उद्दिष्टापेक्षा कमी राष्ट्रीयीकरण झाले आहे. 
त्याला मुख्य कारण म्हणजे येथे या वाहतुकीच्या धंद्यात खासगी लोक बरेच 
आहेत. आणि या कामात खासगी वाहतूक करणाऱ्यांचे सहकार्य मिळाले तर 
नाहीच, उलट त्यांच्यामुळे राष्ट्रीयीकरणाच्या कामात अडथळे मात्र उत्पन्न झाले. 
विदर्भात ३६ मार्ग ताब्यात घेण्यासाठी राज्य सरकारने योजना मोटार व्हेईकल 
कायद्याच्या चॅप्टर ४ (अ) खाली प्रसिद्ध केली होती. पण खासगी मालकांनी 
हे प्रकरण हायकोर्टाकडे नेले. ऑक्टोबर १९६४ साली आर. टी. ओ. ने 
कॉर्पोरेशनला ३६ मार्गचे परमिट दिले, पण त्याविरुद्ध खाजगी मालकांनी 
हायकोर्टात प्रकरण नेले ब पुढील काम स्थगित केले. हायकोर्टाने आर. टी. 
ओ. चा निकाल तांत्रिक मुद्यावर फेटाळून लावला. त्याचे कारण असे देण्यात 
आले की, आर.टी. ओ. च्या कमिटीतील बिनसरकारी सभासद हजर नसताना 
तो निर्णय घेण्यात आला. तेव्हा हे प्रकरण पुन्हा हायकोर्टात नेण्यात आले 
आणि त्याचा परिणाम असा झाला की, अजूनपर्यंत या ३६ मार्गावर एस. टी. 
ची वाहतूक सुरू झाली नाही. परंतु आम्ही राष्ट्रीयीकरणाच्या बाबतीत बरीच 
प्रगती केलेली आहे असे दिसून येईल. 


(३१ मार्च १९६५) 
| 


१८३ 


इर. मुंबईतील झोपडपट्ट्या आणि 
अतिक्रमणे 


अध्यक्ष महोदय, राज्यातील मोकळया सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत 
अतिक्रमणाचा प्रश्न शासनास भेडसावत आहे. विशेषत: बृहन्मुंबईतील सरकारी, 
महानगरपालिकेच्या ताब्यातील ब इतर जमिनीवरील झोपडपट्टींमुळे या प्रश्नाने 
आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. आपल्याला माहीत असेल की ही 
अतिक्रमणे मुंबई शहराच्या कीर्तीला शोभणारी नाहीत. या अतिक्रमणामुळे 
शहराच्या कायदा व सुव्यवस्थेला धोका उत्पन्न झाला आहे. शहराच्या काही 
भागातील सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले आहे ते निराळेच. 

हा प्रश्न त्वरित व समाधानकारक रीतीने सोडवावा या दृष्टीने शासनाने 
दिनांक २१-२-१९६९ रोजी असा निर्णय घेतला की, बृहन्मुंबईतील १४ 
झोपडपड्टयांद्वारे केलेली अतिक्रमणे प्राधान्य देऊन अगोदर काढावीत. ज्या 
जागांवर ही अतिक्रमणे करण्यात आलेली आहेत, त्या जागा सार्वजनिक 
कार्यासाठी राखून ठेवलेल्या आहेत व ती अतिक्रमणे काढल्याशिवाय त्या 
जागांचा वापर त्या सार्वजनिक कार्याकरिता करता येणे अशक्य आहे. यासाठी 
अंदाजे २१,००० कुटुंबे अनधिकृतपणे अतिक्रमणे करून या ठिकाणी राहत 
आहेत. जी कुटुंबे अशा पर्यायी जागी जाण्यास तयार आहेत, त्यांची वाहतूक 
व्यवस्था मोफत करण्यात येते. ही अतिक्रमणे दूर केल्यानंतर त्या जमिनी त्या 
त्या सार्वजनिक कार्याकरिता वापरण्याची पुढील व्यवस्था संबंधित विभागाकडून 
करण्यात येणार आहे. 


वरील अतिक्रमणे दूर करताना अतिशय थोडया वेळात कार्यवाही 


१८४ 


करण्याचे अधिकार शासनाकडे नव्हते. त्यामुळे आतापर्यंत मुंबई महानगरपालिका 
कायद्याच्या कलम ३५२ - (अ) प्रमाणे अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकण्याची 
कारवाई करण्यात आली. मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ३५२ - 
(अ) प्रमाणे कारवाई केल्यानंतरही लोक जर त्या जागेवरून हालले नाहीत 
किंवा पुन्हा त्या मोकळ्या जागेवर आले, तर त्यांना घालवून लावण्याचे 
अधिकार त्या कायद्यामध्ये नाहीत. या अडचणीमुळे अधिकार शासनाकडे 
असणे अत्यावश्यक आहे. म्हणून या विधेयकामुळे अनधिकृत अतिक्रमण 
दूर करण्याचे काम थोडक्या वेळात व विनाविलंब होऊ शकेल व त्या त्या 
सार्वजनिक कार्यासाठी या जमिनी त्वरित उपलब्ध करून मिळतील, यादृष्टीने 
हे विधेयक मी सभागृहापुढे मांडीत आहे. तरी हे सभागृह त्याला एकमताने 
मान्यता देईल, अशी मी अपेक्षा करतो. 

अध्यक्ष महाराज, सभागृहासमोर जे विधेयक मांडण्यात आले आहे 
त्यातील एकच एक कलम नवीन आहे. यापलीकडे या विधेयकात काहींही 
नाही. ५४ - (अ) एकच नवीन कलम घातले आहे. हे कलम काय सांगते 
ते पहा. या कलमात एवढेच म्हटले आहे की- 


The Collector or any officer of Government authorised 
by the Collector may, not with standing anything contained in 
any law, or in any contract or agreement, for the time being in 
force, at anytime by order direct thatthe licence or permission 
(if any) granted to any such person shall be deemed to be 


terminated forthwith; ', 


सर्व झोपडपट्ट्यांतील रहिवाश्यांना काढून टाकण्यास कलेक्टरनी 
सांगितले आहे असे नाही. मस्ट कॅटेगरीतील झोपड्याच काढावयाच्या आहेत. 
सन्माननीय सभासद श्री. कृष्णा देसाई व इतर सभासदांना मला सांगावयाचे आहे 
की, सर्वच्या सर्व १४० झोपडपट्ट्यांवर एकदम वरवंटा फिरवावयाचा आहे 
ही कल्पना कृपा करून मनातून काढून टाका. अध्यादेश नापसंद करण्याच्या 
प्रस्तावाला उत्तर देताना मी या कलमाचा उद्देश काय आहे हे सांगितले आहे. 
काही झोपडपट्ट्यांत राहावयास शासनाने परवानगी दिली आहे, त्या ठिकाणी 
बेसिक सुविधा काय द्याव्यात याचा विचार करीत आहोत, काही ठिकाणी या 


१८५ 


सोयी दिल्याही आहेत. 

डेव्हलपमेंट प्लॅन थांबला असेल, बजेटमध्ये तरतूद झाली असेल. 
इस्टर्न आणि वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर या झोपडपट्ट्यांमुळे रस्ता थांबला 
असेल तर तो पुरा करण्याच्या दृष्टीने कायद्याचा वापर करता यावा एवढाच 
मर्यादित असा बिलाचा उद्देश आहे. 

हे बिल आणून जणू काही आम्ही झोपटपट्टीत राहणाऱया लोकांवर 
निर्दयपणे प्रहार करावयाला निघालो आहोत, अशा प्रकारची जी भाषणे 
या सभागृहात झाली आहेत, ती योग्य आहेत असे मला वाटत नाही. तसे 
सरकारचे मुळीच धोरण नाही. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या प्रत्येक माणसासंबंधाने 
सहानुभूती बाळगणारा केवळ मीच आहे असे नसून या बाजूचे सर्व लोक 
आहेत. हायवेचे एक्स्टेन्शन करावयाचे असेल आणि झोपडपट्ट्यांमुळे तसे 
करता येत नसेल तर ते करता यावे या दृष्टीनेच ही मस्ट कॅटेगरी केली 
आहे आणि त्या झोपड्या पाडावयालाच पाहिजेत. ही मस्ट कॅटेगिरी प्रत्येक 
ठिकाणी काही लावली जाणार नाही. ज्या ठिकाणी माणसाची प्रगती थांबली, 
विकास योजना थांबली त्याच ठिकणी हा कायदा लावण्याचा विचार आहे. 
दुर्दैवाने या बिलाच्या ऑब्जेक्टस आणि रिझन्समध्ये आमचा हेतू आम्ही योग्य 
रीतीने विशद करू शकलो नाही. या बाबतीमध्ये चुका राहिल्या असतील पण 
ज्या रीतीने सरकारच्या कृतीचे चित्र या ठिकाणी रंगविले ते, त्यांनी अगोदर 
विचार केला असता तर, रंगविले नसते. मला अधिक बोलण्याची गरज नाही. 
वर्सोवा येथे साडेसहा एकर जमीन डेव्हलप एरिया केली आहे. मालवणी येथे 
७५ एकर जमीन जमिनीपैकी २७ एकर डेव्हल्प केली आहे. या पाठीमागे काय 
उद्देश आहे तो सांगितला पाहिजे. वर्सोवा, मालवणी, मंडपेश्वर या ठिकाणी 
अस्फाल्ट रोड्स, सामायिक संडास, पाणी पुरवठा, दिवाबत्ती, सामायिक 
स्नानगृहे, शाळांकरिता मोठी जागा, बाजाराकरिता मोकळी जागा देण्याचा 
सरकारचा खटाटोप आहे, असे असताना या ठिकाणी सरकारवर फार मोठा 
प्रहार या सभागृहातील सन्माननीय सभासदांनी केला. त्यामुळे मला खेद 
वाटला! १९६८-६९ सालामध्ये डेव्हलपमेंटच्या कामासाठी ६ लाख रुपये 
खर्च झाले आहेत. ५१ लाख रूपये आम्ही असे याकरिता खर्च केले आहेत. 


१८६ 


एकंदर जागा डेव्हलप करून सरकारने शेवटी असे ठरविले की प्रत्येक कुटुंबाला 
१६ बाय १० ची जागा देण्यात यावी आणि त्यावर पाच रुपयांप्रमाणे नॉमिनल 
चार्ज लावला आहे. या कामाकरिता लाखो, करोडो रुपये खर्च करण्याची 
तयारी ठेवली आहे. आपण सरकारच्या संपूर्ण भूमिकेची ओळख करून न 
घेता सरकारवर प्रहार करीत आहात. पण आपण हे सर्व लक्षात ठेवा की या 
सरकारला लोकमताची कदर आहे. आम्ही त्या लोकांना वार्‍यावर फेकत 
नाही,. त्यांना आम्ही रस्त्यावर टाकत नाही. पर्यायी जागा डेव्हलप करून ती 
त्यांना आम्ही देत आहोत. या समाजवादी सरकारने लोकांकरिता भक्कम पाऊल 
उचलले आहे. 

अधिकाऱ्यांनी जर ऐकले नाही तर तुम्ही मला जरूर सांगा. जो 
अधिकारी आवश्यक ते काम करणार नाही त्यांचे नाव मला आपण दहा 
वेळा सांगा. जो अधिकारी कामामध्ये कुचराई करीत असेल. त्याचेही नाव 
आपण जरूर सांगा. पण जणू काही आम्ही म्हणजे लोकांचे दुश्मन आहोत 
अशा थाटामध्ये बोलण्याचा आपण प्रयत्न करू नका व तसा प्रयत्न आपण 
केलात तर तो बरोबर नाही. तसे बोलून आपण आमच्यावर अन्याय केला 
आहे. तथापि, ज्या पद्धतीने आपण बोलला आहात त्या पद्धतीने ते मला 
बोलावयाचे नाही. आपण बोलावे अशी अपेक्षा आहे व सरकार जे करीत नाही 
ते करण्यासाठी तुम्ही सरकारला प्रवृत्त करा. याबाबतीमध्ये ज्या पद्धतीने पाऊल 
उचलावयाचे असेल व तशी काही सुधारणा करावयाची असेल तर आपण ती 
जरूर सुचवा. सरकारला याबाबतीत अधिक काही करावे असे जर वाटत असेल 
तर सरकार ते जरूर करील. आणि ती गोष्ट करणे सरकारला अशक्य असेल 
तर सरकारकडून हे काम झेपत नाही म्हणून आपणाला सांगावे लागेल. सरकार 
लोकांकरिता काही करीत नाही असा जो आभास आपण निर्माण करीत आहात 
तो बरोबर नाही. आम्हाला लोकशाहीची चाड आहे. कोणत्या कारणासाठी 
हा आर्डिनन्स काढला आहे, कृपया आधी समजावून घ्या. झोपडया हालल्या 
नाहीत म्हणून त्यावर वरवंटा फिरविण्यासाठी हे करण्यात येत आहे असे आपण 
समजू नका. सरकार मस्ट कॅटेगरी जाहीर करील व त्याची अंमलबजावणी 
होईल. महालक्ष्मीच्या बाजूला जी झोपडपट्टी होती ती उठविली. उद्देश हा की 


१८७ 


प्रोजेक्ट उभा करावा. 


अध्यक्ष महाराज, ज्या लायसेन्स फी वर दिलेल्या झोपड्या आहेत 
म्हणजे जे लायसेन्सीज आहेत त्याने केलेले कोणतेही बांधकाम न पाडता 
किंवा त्यास हानी न पोहोचविता त्यांची लायसेन्स समाप्त झाली असे 
समजण्यात येईल असे म्हटले आहे. प्रत्यक्ष ती जागा शासन ताब्यात येईल. 
तेव्हा त्या व्यक्तीने पुन्हा जर त्या जागेवर अतिक्रमण करून झोपड़ी बांधली 
तर ती पाडण्यात येईल किंवा सरकार पुन्हा हलवील अशी तरतूद नाही. 
अध्यक्ष महाराज या कायद्याच्या कलम १ अन्वये आपण ज्यांना कॉम्पेन्सेशन 
देतो त्यांना त्या झोपड्या या कायद्याच्या आड येत असतील तर देतो. या 
कलमाच्या नं. २ मध्ये जे अधिकार मिळालेले आहेत ते नवीन आहेत काय? 
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अँक्टच्या ३१२ क्लॉजमध्येही तरतूद आहे. म्हणजे 
अध्यक्ष महाराज, झोपडपट्टया हालविण्याबाबतची जी तरतूद कॉर्पोरेशनच्या 
कायद्यात आहे ती तरतूद सरकारच्या लॅण्ड रेव्हेन्यू कोडमध्ये नाही. त्यामुळे 
जर रेव्हेन्यूचा अधिकारी अशा झोपड्या हलविण्यासाठी गेला तर हा अधिकार 
तुम्हाला नाही. तो अधिकार म्युनिसिपालिटीच्या कायद्याखाली कलम ३५२ 
(अ) प्रमाणे मुन्सिपालिटीला आहे. सरकारला नाही असे सांगण्यात येते. 
त्यामुळे रेव्हेन्यू अधिकाऱ्यांना त्या झोपड्या हलविता येत नाहीत. तुम्हाला तो 
अधिकार नाही, असे त्यांना सांगितले जाते. म्हणून रेव्हेन्यू अधिकाऱ्याला या 
बाबतीत पुढील कारवाई करता येत नाही. आणि त्यासाठी म्हणून सरकारने 
या कायद्यामध्येही दुरुस्ती आणली आहे. सरकारला बेकायदेशीर वागावयाचे 
नाही, यासाठी थोडा उशीर लागला तरी चालेल, म्हणून ही दुरुस्ती अध्यक्ष 
महाराज सरकारने आणली आहे. म्हणजे म्युनिसिपालिटीच्या कायद्यात जी 
तरतूद आहे तीच तरतूद सरकारने या कायद्यात आणली त्याला काय हरकत 
आहे? जी तरतूद म्युनिसिपालटीच्या कायद्यात होती. ती सरकारच्या कायद्यात 
नाही म्हणून सरकारला ही अडचण येत होती आणि ही अडचण झाली म्हणून 
ही दुरुस्ती करून हे विधेयक या ठिकाणी आणले आहे. यापेक्षा अधिक 
सरकारने काय केले? तसेच या कलमाच्या नं. १ आणि नं. २ मध्ये ज्या 
अडचणी आहेत, कॉम्पेन्सेशनने एकदा झोपड्या हलविल्या तर तरतूद असावी 


१८८ 


म्हणून केलेली आहे. आता नं. ३ मध्ये सरकारने या कायद्याप्रमाणे ताब्यात 
घेतलेल्या जागेवर कोणालाही येता येणार नाही अशी तरतूद आहे. त्या जागेवर 
तो किंवा दुसरा कोणी परत आला तर त्याला हलविण्याची तरतूद कायद्यांत 
नाही. तेव्हा यामध्ये भयानक असे काय आहे? म्हणजे या कायद्यामध्ये फक्त 
५४ (अ) हे कलम नवीन आहे आणि त्या कलमाचे ३ भाग आहेत. आणि 
त्या तिन्ही भागांचे उद्देश स्पष्टपणे या कायद्यांत सांगितले आहेत. सरकारला या 
झोपडपट्टया वाढल्याचे दाखवायचे नाही, तर या वाढलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये 
जे लोक गैरवर्तणूक करतात त्यांच्या त्या वर्तणुकीला आळा घालण्यासाठी ही 
तरतूद या कायद्यात केलेली आहे. 


अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी काही सम्माननीय सभासदांनी असे 
सांगितले की, मलबार हिलवर राहणारे लोक सुद्धा वाईट आहेत. मलबार 
हिलवरचे सगळेच लोक चांगले आहेत असा या सरकारचा दावा नाही आणि 
झोपडपट्टीतलेही सगळेच लोक वाईट आहेत असाही सरकारचा दावा नाही. 
चांगले लोक जसे मुंबईतल्या इतर वस्त्यांत आहेत तसेच मलबार हिलवरही 
आहेत. शेवटी वाईट माणूस हा कोठल्या तरी एकाच भागात राहतो असे नाही, 
तर ज्या ज्या भागात वाईट परिस्थिती उत्पन्न होते त्या त्या भागात काही लोक 
वाईटही बनतात. गुन्हेगारांचे स्वरूप बदलले की, लोकही बदलतात. आपल्याला 
सज्जन किंवा वाईट लोक अमुक एका भागात सापडणार नाहीत. सजन जसे 
सर्वत्र सापडतात तसेच दुर्जनही सर्वत्र सापडतात. म्हणून या सरकारचा असा 
दावा नाही की, सर्व सजन लोक मलबार हिलवरच सापडतात, उलट मलबार 
हिलकडेही गुन्हेगार जास्त असण्याचा संभव आहे. तेथेही जास्त गुन्हेगार 
सापडण्याची शक्यता आहे. म्हणून जसे गुन्हेगार हे झोपडपट्टीत आहेत तसेच 
ते मलबार हिलवरही आहेत. तेव्हा अध्यक्ष महाराज, या शहरात जे गुन्हेगार 
असतील, मग ते कोठेही का सापडेनात ते जे गुन्हे करतात त्या गुन्हयांना आळा 
घालण्यासंबंधी कायद्यांत तरतूद आहे. 

सन्माननीय सभासदांच्या भावना मी समजू शकतो. फार मोठा अन्याय 
होतो असे वाटले असेल परंतु मला तुमच्या भाषेबद्दल बोलावयाचे नाही. 
सरकारच्या हेतूबद्दल बोलावयाचे आहे. सरकारला या लोकांना रस्त्यावर 


१८९ 


फेकायचे आहे, त्यांचेवर जुलूम करावयाचा आहे हे बोलून आपण आमच्यावर 
अन्याय केला आहे. याच्यापेक्षा आपण जर काही उदाहरणे दिली असती 
तर अधिक बरे झाले असते. अध्यक्ष महाराज, आपण जशी या ठिकाणी 
सन्माननीय सदस्यांची उदाहरणे दिली त्याप्रमाणे आम्हालाही ती देता आली 
असती. अध्यक्ष महाराज, या सरकारने गरिबांची दखलच घेतली नाही, केवळ 
ते भांडबलदारांचेच प्रतिनिधी आहेत असे म्हणणे बरोबर नाही. आम्ही सत्तेवर 
आल्यापासून कितीतरी चांगल्या गोष्टी केलेल्या आहेत. त्यादृष्टीने योग्य त्या 
सुधारणा या शासनाने केलेल्या आहेत. म्हणून आपण जर प्रश्न विचारला तर 
त्याची तपशीलवार माहिती दिली जाईल. आज ती मी देत नाही. अध्यक्ष 
महाराज, बाळासाहेब व्यक्तीश: कोणी नाही. तुम्ही आम्ही सगळे बसल्यानंतर 
बाळासाहेब व्यक्ती राहात नाही. आम्ही लोकांचे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 
सामान्य माणसाचे मित्र होण्याचे प्रयत्न करीत राहिलो. कुठेही ढोंगीपणा 
दाखविला नाही. आमच्या हातून अमुक एक होत नाही ते आपण जरूर सांगा. 
परंतु व्यक्तिश: कोणाही माणसाची प्रतिमा डागाळण्याचा अकारण प्रयत्न करू 
नका. आमच्या हातून गलथानपणा घडला तर आपण जरूर बोलू शकता. तेव्हा 
यामध्ये कॅबिनेटचा काही दोष नाही. तेव्हा मला आपणाला सांगावयाचे आहे 
की, आपण आमच्या चुका जरूर निर्दशनास आणा. परंतु झोपडपट्टीबाबतच्या 
धोरणाबाबत उदार धोरण स्वीकारणाऱ्या मंत्रिमंडळाची प्रतिमा डागाळण्याचा 
आपण प्रयत्न करू नका. अध्यक्ष महाराज, मला या ठिकाणी सांगावयाचे आहे 
की, हे जे बिल आहे ते १६ बाय १० फुटाची जागा देण्याचे ठरविल्यानंतर 
आपण आम्हाला सहकार्य करा आणि त्या ठिकाणच्या लोकांना आपण प्रवृत्त 
करा. आपण दोघेही मिळून काम करू आणि या राज्याच्या विकासाचा गाडा 
अविरतपणे पुढे चालला आहे असे इतर सर्व राज्यांना दाखवूया, एवढीच माझी 
विनंती आहे. 


(१८ मार्च १९७०) 
alla 


१९० 


| ३३ | सीमाप्रश्रावरील महाजन 
आयोगाचा अहवाल 


अध्यक्ष महाराज, या सन्माननीय सदनापुढे हा ठराव दोन-तीन दिवस 
चर्चिला गेला आणि या अहवालाबद्दल बाहेर जी मते व्यक्त केली जातात 
त्यांचे प्रतिध्वनी या चर्चेत उमटले असे जर मी म्हणालो तर ते वावगे होणार 
नाही. सुरूवातीलाच मला एका गोष्टीची जाणीव या ठिकाणी करून द्यावयाची 
आहे की, चर्चेच्या ओघात असा एक सूर उपस्थित करण्यात आला की 
केंद्रीय नेत्यांकडून महाराष्ट्रावर नेहमी अन्याय केला जातो, कारण महाराष्ट्राबद्दल 
कोणाच्या तरी मनात कसला तरी आकस आहे. परंतु जर आपण असे म्हणू 
लागलो तर स्वतःच अन्याय केल्यासारखे होणार आहे एवढेच नव्हे तर आपण 
आपल्या प्रश्नांनाही न्याय मिळवून देऊ शकणार नाही. 

अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्र भूमीच्या कुशीत निर्माण झालेल्या मोठ्या 
माणसांनी दिलेले तत्त्वज्ञान व शिकवण केवळ महाराष्ट्राकरिता नव्हती तर 
साऱ्या देशाकरिता किंबहुना साऱ्या जगाकरिता होती. महाराष्ट्रात निर्माण 
झालेल्या श्रेष्ठांचे मग ते संतश्रेणीतील असोत, शिक्षण क्षेत्रातील असोत अथवा 
राजकारणातील असोत, हेच एकमेव उद्दिष्ट होते की, देश मोठा व्हावा, सारी 
जनता सुखी व्हावी, महाराष्ट्राने असे काहीही केले नाही की, जेणेकरून 
महाराष्ट्राबद्दल कोणाच्या तरी मनात कसला तरी आकस निर्माण व्हावा. श्री. 
शिवछत्रपतींपासून ते लोकमान्य टिळकांपर्यंत महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या 
अखिल भारतीय कीर्तीच्या कोणत्याही नेत्याचे उदाहरण आपण घेतले तर 
आपल्याला असे दिसून येईल की, आपल्या भारतीय लौकिकाला कलंक 
लाबील अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य त्यांच्याकडून झालेले नाही. आपल्याला 
न्याय मिळाला नाही ही गोष्ट खरी. आपली न्याय्य केस आपण येथे बोललो. 


१९१ 


जनतेत बोलतो आणि पार्लमेंटमध्येही आमचे लोक बोलतील आणि न्याय 
मिळविण्याबाबतीत प्रयत्नशील राहतील. आम्हाला न्याय मिळणार आहे. न्याय 
मिळणार नाही असे गृहीत धरून आजच आपण आपल्या भावना तिखट 
करण्याचे कारण नाही. मला असे वाटते की, विरोधी पक्षातील जे माझे मित्र 
आज येथे नाहीत ते येथे असते तर फार बरे झाले असते. त्यांच्या माहितीची 
व अनुभवाची मदत हा प्रश्न सोडविण्याकरिता संसद सदस्यांना जरूर झाली 
असती. तेव्हा मला एवढेच सांगावयाचे आहे की, महाराष्ट्रावर आकसाने कोणी 
मुद्दाम अन्याय करीत आहे, हा गैरसमज कोणाच्या मनात शिल्लक राहू नये. 


अध्यक्ष महाराज, या कमिशनची नेमणूक करताना टर्म्स ऑफ रेफरन्स 
निश्चित करण्यात आल्या नव्हत्या असे सांगितले जाते. टर्म्म ऑफ रेफरन्स 
ऑफिशियली होत्या किंवा नव्हत्या हे पाहण्यापेक्षा या आयोगाच्या निर्मितीची 
पार्श्वभूमी जर आपण पाहिली तर दिसून येईल की : 


"Taking into consideration the fundamental basis of the 
reorganisation of States in India and with a view to solving the 
existing border disputes between the States of Maharashtra 
and Mysore and Mysore and Kerala. the Government of India 
hereby appoint a Commission consisting of Shri Meher Chand 
Mahajan, former Chief Justice of India, which shall hear the 
concerned parties and make its recommendations." 


म्हणजेच या कमिशनला कामाच्या मर्यादा ठरवून दिलेल्या आहेत. त्या 
मर्यादेत राहूनच कमिशनने हा प्रश्न सोडवावा असा आदेश केंद्र सरकारच्या 
रिझोल्यूशनमध्ये आहे. अध्यक्ष महाराज, म्हैसूर सरकारची बाजू कमिशनसमोर 
मांडण्याकरिता जे श्री. नांबियार नावाचे वकील देण्यात आले होते त्यांनी 
कमिशनला असा प्रश्न विचारला की, ज्याअर्थी या कमिशनला टर्म्स ऑफ 
रेफरन्स दिलेल्या नाहीत त्याअर्थी हा प्रश्न सोडविण्याचा अधिकार या कमिशनला 
आहे काय? तेव्हा खुद्द कमिशननेच जे उत्तर त्यांना दिले ते मी या ठिकाणी 
वाचून दाखवितो : 

"The learned counsel for the State of Mysore argued that 
the present One-Man Commission had not been given any such 
direction or directions as were given to other Commissions in 


१९२ 


the past. He contended that the recital in the preamble of the 
Commission's charter "that the Government of India taking 
into consideration the fundamental basis of reorganisation 
of States in India” did not amount to a directive to the 
Commission. It indicated only the reason for the appointment 
of the present Commission. The Commission was left free 
to resolve the disputes not necessarily on linguistic basis. It 
could adopt the principles laid down by the 5. R. Commission 
in settling the disputes or could evolve its own principles in 
determining it." 


And he further says that ---- 


"On a proper construction of the charter appointing 
the One-man Commission the inference is clear that the 
Commission has been told to settle the disputes principally on 
the ground of linguistic considerations as the States in India 
have been broadly reorganised on that basis. However, for 
reasons to be stated which may be of compelling nature, the 
Commission may take into consideration other factors, namely, 
communications, geographical conditions, administrative 
convenience and economic considerations and these may in 
some cases over weigh the linguistic considerations. This view 
ofthe matter was not really disputed by Maharashtra." 


अध्यक्ष महाराज, मी एवढ्याकरिता हे सांगितले की, कमिशनला 
कोणतीही तत्त्वे स्वीकारण्यासाठी मोकळे सोडले होते अशातला काही भाग 
नाही. महाराष्ट्रातील अनेक जबाबदार मंडळींकडून कमिशन नियुक्त केल्यानंतर 
असे बोलले गेले की, टर्म्म ऑफ रेफरन्स नसलेले कमिशन नेमण्यास 
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी, सरकारने या बाजूने मान्यता देऊन मोठा अन्याय 
केला आहे. मी आताच सांगितलेल्या मर्यादा या कमिशनला घालून दिल्या 
होत्या, कमिशनने त्या मान्यही केल्या होत्या. मान्य केल्याप्रमाणे त्या मर्यादांची 
अंमलबजावणी झाली काय? नाही झाली. जी बंधने या कमिशनला घालून 


१९३ 


देण्यात आलेली होती त्याप्रमाणे हे कमिशन वागले नाही. ही गोष्ट कमिशनच्या 
नंतरच्या कारवाईने शाबीत झाली आहे. टर्म्म ऑफ रेफरन्स नसलेले कमिशन 
मुख्यमंत्र्यांनी का मान्य केले, कशासाठी मान्य केले, अशा कमिशनला मान्यता 
देण्यास कोणी सांगितले होते, अशा प्रकारची भूमिका संपूर्ण महाराष्ट्र समितीने 
घेऊन सरकारशी असहकार पुकारला. या कमिशनला कोणतेही तत्त्व ठरवून 
देण्यात आलेले नाही, अशी भूमिका श्री. नंबियार यांनी घेतली असता काही 
तत्त्वे ठरवून दिली असल्याचे, टर्म्स ऑफ रेफरन्स ठरवून दिले असल्याचे 
श्री. महाजन यांनी मान्य केले होते. या कमिशनवर काही बंधने होती, मर्यादा 
होत्या, परंतु पुढे त्या कमिशनने मानल्या नाहीत. शेवटी श्री. महाजन यांनी श्री. 
नंबियार यांच्याच वाक्याची अंमलबजावणी केली किंवा काय अशी शका येते. 
श्री. नंबियार यांचे वाक्य असे होते- 


"It indicated only the reason for the appointment of the 
present Commission. The Commission was left free to resolve 
the disputes not necessarily on linguistic basis. It could adopt 
the principles laid down by the 5. R. Commission in settling the 
disputes or it could evolve its own principles in determining it." 


या कमिशनचा अहवाल बाहेर आल्यानंतर असे दिसून आले की, या 
अहवालाने महाराष्ट्रावर फार मोठा अन्याय केला आहे. मला या कमिशनच्या 
बाबतीत स्पष्टपणे भूमिका व्यक्त करावयाची आहे की, या कमिशनवर टरम्स 
ऑफ रेफरन्सच्या बाबतीत जे बंधन होते ते पाळले नाही ही गोष्ट खरी आहे. 
आमच्याकडून लोकमत विचारात घेणे, भाषिक एकजिनसीपणा विचारात घेणे, 
खेडे घटक धरणे, सलगता लक्षात घेणे ही जी तत्त्वे प्रतिपादन करण्यात आली 
होती त्यांचा पिच्छा आम्ही सोडला नाही. म्हैसूर सरकारने महाराष्ट्रावर अन्याय 
करणाऱया अनेक गोष्टी केल्या आहेत. पहिल्या प्रथम सीमा भागाचा वाद 
नाही असे सांगितले. नंतर लहानशा खेड्यांची अदलाबदल होऊ शकेल असे 
सांगितले. नंतर १० मैलाच्या पट्यांच्या बाबतीत विचार करू असे सांगितले. 
त्यानंतर कमिशन नेमण्यासही त्यांनी विरोध केला. यावरून दिसून येईल की, 
म्हैसूर सरकारची भूमिका पहिल्यापासून असहकाराची होती. हा प्रश्न मिटावा 
अशी त्यांची भूमिका नव्हती. 


सन्माननीय सभासद श्री. व्ही. के. चव्हाण, कोल्हापूर काँग्रेस कमेटीचे 


१९४ 


अध्यक्ष यांनी या ठिकाणी भाषण केले. भाषण करताना त्यांच्या भावना भरून 
आल्या होत्या. विधान परिषदेचे सभासद आणि सकाळचे एके काळचे संपादक 
श्री. घोरपडे यांनी विधान परिषदेत भाषण करताना म्हटले की, आम्ही मुधोळचे. 
दहा पिढ्यांपासून आम्ही त्या ठिकाणी राहिलो. आम्ही आज वनवासात आहोत, 
त्या भागाची काळजी म्हैसूर सरकार घेत नाही. ते सरकार आम्हाला न्याय देत 
नाही, या भागातील लोकांच्या गरजा काय आहेत ते पाहत नाही, अकरा वर्ष 
झाली, लोकांचे प्रश्न सोडवावयाचे नाहीत, लोकांना समाधानी ठेवावयाचे नाही 
अशी भूमिका म्हैसूर सरकारने स्वीकारली आहे. लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी 
जेवढी बेफिकिरी दाखविता आली तेवढी दाखविली आणि दुसरीकडे महाराष्ट्राशी 
दावा मांडला. म्हैसूर राज्याच्या मुख्यमंत्रयांविषयी या स्थानावरून यापेक्षा जास्त 
न बोलणे बरे म्हणून मी अधिक रेफरन्स टाळतो. मी शिक्षणमंत्री असताना 
अक्कलकोटच्या लोकांनी कानडी शाळा मागितली. मी सांगितले की, एक 
नाही तर दोन शाळा देतो. त्या लोकांची मागणी लक्षात घेऊन मी ऑन दि 
स्पॉट कानडी शाळा दिल्या. म्हैसूर राज्याच्या सीमा भागातील सहदयी प्रजानन 
आपल्याला महाराष्ट्रात जावयाचे आहे म्हणून गेली ११ वर्षे न्याय्य मार्गाने 
झगडत आहेत. न्यायभूमिकेवरून लढा देणाऱ्या त्या मराठी भाषिक जनतेला 
महाराष्ट्र पाठिंबा देत आहे. महाराष्ट्र काही चळवळ करीत नाही. महाराष्ट्र 
एकीकरण समितीतर्फ तेथील मराठी भाषिक जो लढा देत आहेत त्याला एक 
प्रकारची साथ महाराष्ट्र देत आहे. त्यांनी महाराष्ट्रात यावे, आम्ही त्यांचे जरूर 
स्वागत करू आणि पाठिंबा देऊ अशी आमची भूमिका राहिली आहे. सीमा 
भागाच्या बाबतीत महाराष्ट्राची भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी मी हे 
सांगत आहे. लोकशाहीत लोकमताला महत्त्व असते. मी स्वतः कोठे तरी 
म्हटले आहे की, परमेश्वराने जरी अशा प्रकारचा अहवाल लिहिला असता 
तरी परमेश्वर हा परमेश्वर आहे असे मी मानले नसते. अशा पद्धतीचा अहवाल 
माजी सर्वोच्च न्यायाधिशांनी लिहिला आहे. न्याय खात्याची व अंमलबजावणी 
खात्याची फारकत असली पाहिजे असे न्यायाधीशांकडून म्हटले जाते. हा 
अहवाल एका न्यायाधिशांनी लिहिलेला आहे. अनावधानाने आमच्याकडून 
चुका होतात, त्या आमच्या पदरात टाकून न्यायालय न्यायदानाचे काम करीत 
असतात. सर्वोच्च न्यायालयात बसलेल्या सर्वोच्च शिखरी बसलेल्या गृहस्थांनी 
लिहिलेल्या या अहवालात अनेक ठिकाणी विसंगती कायम ठेवली आहे. त्यांनी 


१९५ 


लोकशाहीचे मूलतत्त्व, मूळ गाभा पायदळी तुडविला आहे. सर्वोच्च न्यायाधीश 
अशा प्रकारे लोकशाहीचा गाभा पायदळी तुडवू शकतो अशी कल्पनासुद्धा 
कोणाला येणार नाही. श्री. नंबियार यांच्याशी आर्ग्युमेंटस करताना ज्या मर्यादा 
कमिशनने आपल्यावर घालून घेतल्या होत्या त्याही पुढे मान्य केल्या नाहीत. 
बेळगाव, बिदर, अक्कलकोट या भागावर मराठी भाषिकांचा न्याय्यअधिकार 
असताना या कमिशनने या लोकांना न्याय दिला नाही. न्यायाधिशांचा लौकिक 
असा असतो की, न्यायाचा तराजू हाती घेऊन समतोलपणे निवाडा द्यावयाचा 
अंमलबजावणीच्या बाजूला बसलेले लोक चुका करणार असे गृहीत धरूनही 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च शिखरावर बसलेला माणूस असा अहवाल 
सादर करू शकतो यावर माझा विश्वास बसत नाही. 


गेल्या ११ वर्षांपासून बेळगावच्या निवडणुका महाराष्ट्र एकीकरण 
समिती जिंकत आहे. निवडणुकीने सिद्ध झालेले मत मान्य केले पाहिजे, ही 
प्रथा जगात सर्व ठिकाणी सर्वसामान्यपणे मान्य झाली आहे. या निवडणुकीच्या 
बाबतीत या अहवालात असे म्हटले आहे की, 


Results of the elections, therefore, in such institutions 
cannot be taken as a safe guide of public opinion. Similar 
considerations applied to the election results in various bodies 
like the Municipalities and the Taluka Boards. 

बेळगावच्या निवडणुकीत व्यक्त झालेल्या या मताला श्री. महाजन यांनी 
लाथाडून दिले आहे. कासारगोडच्या बाबतीत मात्र त्यांनी तसे केले नाही. पान 
१९१ वर पॅरा ४२ मध्ये त्यांनी जो रेफरन्स दिला तो असा - 

..the expression ofthe wishes ofthe people as evidenced 
by the results of all elections held in this area on this issue had 
to be respected and are genuine. 


बिदरच्या बाबतीत त्यांनी असे म्हटले आहे की - 
The wishes ofthe people as evidenced by 1961 elections 
area pointer against the demand of the Maharashtra State. 


१९५७ आणि १९६२ साली या भागात ज्या निवडणुका झाल्या त्यावरून 
असे दिसून येईल की, त्या भागातील लोकांनी महाराष्ट्राच्या बाजूनेच आपला 


१९६ 


कौल दिला. पण १९६७ साली जी निवडणूक झाली ती मात्र आपण गमावली. 
त्याचे प्रायश्चित या महाजन कमिशनने दिले आहे. ज्या दोन निवडणुका आपण 
जिंकलो त्याचा विचारच या कमिशनने केलेला नाही. जी निवडणूक आपण 
हरलो तिचाच त्यांनी विचार केला. आपण ती निवडणूक केव्हा हरतो याची 
जणू काही श्री. महाजन वाटच बघत होते. 

कारवारच्या बाबतीत असे म्हटले आहे की : 


Great emphasis was laid on the results of elections which 
were fought on one side by candidates of the Maharashtra 
Ekikaran Samiti and on the other side by the Congress. This 
evidence on the question at issue is not of much help. 

निवडणूक जिंकणे ही फारशी महत्त्वाची गोष्ट नाही. 

Great emphasis was laid on the results of elections which 
were fought on one side by candidates of the Maharashtra 
Ekikaran Samiti and on the other side by the Congress. This 
evidence on the question at issue is not of much help. 


अध्यक्ष महाराज, या बाबतीमध्ये असे जर म्हटले तर त्यात वावगे असे 
काय होणार आहे. एका बाजूला निवडणुकीच्या बाबतीत त्यांनी स्पष्टपणे असे 
म्हटले आहे की, निवडणुका या महत्त्वाच्या नाहीत आणि दुसर्‍या बाजूला 
दुसऱ्या कोणी त्या जिकल्या की, त्या महत्त्वाच्या मानून त्यांना हवे ते देऊन 
टाकावयाचे यापेक्षा दुसरा कोणताही अर्थ यामधून निघत नाही. यापेक्षा काही 
जास्त सांगून मी या सभागृहाचा वेळ घेऊ इच्छित नाही. 


With due respect to his personality and with due respect 
to the status which he occupied in the past, | do not want to 
disrespect him in any way. But | must say one thing that this 
man must have taken the decision first and heard thearguments 
afterwards just to support the decision which he has taken. 

सुपे, कारवार बाजूला फेकले. ज्यूडिशिअरी, हायकोर्टामध्ये ज्यांनी 
काम केले आणि जे सुप्रीम कोर्टाचे चीफ जस्टिस होते असे हे गृहस्थ असे 
करतील असे वाटले नाही. एखाद्या माणसाचे हाड मोडले, खून झाला, तर 


१९७ 


त्याला झालेली जखम शास्त्रीय आहे किंवा काय हा पुरावा ज्या वेळी द्यावयाची 
वेळ येते त्या वेळी डॉक्टरला तपासणीकरिता बोलावण्यात येते आणि त्या 
डॉक्टरांचे मत ग्राह्य मानले जाते. एक्स्पर्टसचे ओपिनियन ग्राह्य मानले जाते. 
ज्या शस्त्राने जखम करण्यात आली होती ते तीक्ष्ण होते की बोथट होते, ती 
जखम लहान शस्त्राने केली की आणखी कशाने केली याबाबत डॉक्टर जो 
पुरावा देतो तो ग्राह्य धरला जातो. त्याचप्रमाणे मराठी आणि कोकणी यांचा 
परस्पर काहींही संबंध नाही असे मत या कमिशनने दिले आहे. अध्यक्ष 
महाराज, निरनिराळ्या तज्ज्ञांनी यासंबंधाने आपले अभिप्राय दिलेले आहेत 
(सर्वश्री प्रियोळकर, सुकथनकर यांनी असे मत दिले आहे की - 


Konkani dialects have developed out of an older form of 
the current standard Marathi and that in graminar, syntax and 
vocabulary, they bear very close resemblance to the standard 
Marathi. 


This is the opinion given by Shri Priolkar. Then let us 
see what Dr. Suniti Kumar Chaterjee, who is another Tadnya', 
says. 

Konkani and Marathi, therefore, are to be regarded 
closer and allied speeches and for all practical purposes 
the Konkani which is split up in numerous dialects, can be 
regarded as being within the orbit of Marathi. : 


This is the opinion of Dr. Suniti Kumar Chatterjee. 
१९१२ साली कोचीन ट्राइन्स अँड कास्ट्स, व्हॉल्यूम २ पान ३४८ वर 
श्री. अय्यर यांनी असे म्हटले आहे की- 


The Brahmins immigrants are called Konkanis, because 
of their having emigrated from Konkan; and they speak the 
Konkani dialect of Marathi. 

१९५४ च्या म्हैसूरच्या गॅझेटियरमध्ये म्हैसूर स्टेटचे जे हायकोर्ट जज्ज 
होते त्यांनी आपले मत खालीलप्रमाणे व्यक्त केले आहे - 


Kanarese is bounded on the north and west by Marathi 


१९८ 


and its dialect Konkani. 
यानंतर श्री. बालिगा यांनी आपले असे मत दिले आहे की : 


This question does not arise, | can understand Marathi. 
My mother tongue is Konkani. Eighty per centis common. 


१९६४ साली श्री. बालिगा यांनी दिलेले हे मत आहे. यावरून असे 
स्पष्ट दिसून येईल की, कोकणी आणि मराठीचा नजिकचा संबंध आहे आणि 
असे असताना या महाजन कमिशनने तज्ज्ञांचे मत बाजूला ठेवून कोकणी 
आणि मराठीचा काहींही संबंध नाही असा अभिप्राय व्यक्त केला आहे. 
महाराष्ट्रासंबंधी अशा प्रकारचे विधान करण्याचे धारिष्ट्य करणारा एक जज 
आहे हे पाहिले म्हणजे अंगावर शहारे येतात. हा गृहस्थ लेखणीच्या एका 
फटकाऱ्यासरशी सुपे, हल्याळ इत्यादी भाग मोडून तोडून टाकतो. अध्यक्ष 
महाराज, बिदरच्या बाबतीतसुद्धा त्यांनी आमच्यावर अन्याय केला आहे. 
१९६७ च्या इलेक्शनमध्ये मराठी भाषिकांनी सीमा प्रश्नावर मते दिलेली आहेत. 
परंतु ती मतेसुद्धा ग्राह्य ठरविलेली नाहीत, 

The Union Government may appoint a Boundary 
Commission to settle the boundaries of the State to be formed 
in a satisfactory manner. 

अध्यक्ष महाराज, श्री. बी. रामकृष्णराव हे जेव्हा हैदराबादचे मुख्यमंत्री 
होते तेव्हा तेथील विधान सभेत श्री. उद्धवराव पाटील यांनी मुंबईसह संयुक्त 
महाराष्ट्र निर्माण केला पाहिजे अशी एक अमेंडमेंट सुचविली होती व ती 
एकमताने पास झाली होती. अध्यक्ष महाराज, असे होऊनसुद्धा पुन्हा आता 
अशी तक्रार केली जाते की, तुम्ही काहींही आवाज उठविलेला नाही, तुम्ही 
मते दिलेली नाहीत, तेव्हा अध्यक्ष महाराज, अशा तऱ्हेने याही बाबतीत 
आमच्यावर घोर अन्याय झालेला आहे. यापेक्षा दुसरा कोणता घोर अन्याय 
असेल असे मला वाटत नाही. मला या ठिकाणी एवढेच सांगावयाचे आहे की, 
त्यांनी ट्रॅक्ट थिअरी काढली. त्यांनीच ही थिअरी काढली आणि त्यांनीच ती 
मोडली. म्हणजे ही थिअरी जोडणारे आणि मोडणारे तेच आहेत. 

अध्यक्ष महाराज, यानंतर त्यांनी विंडो थिअरी काढली. ही विंडो 
थिअरी जेथे म्हैसूरला सूट होइल तेथे लावली आणि जेथे ती महाराष्ट्राला सूट 
होईल तेथे ती लावली नाही. म्हणजे जेव्हा ही थिअरी आम्हाला सूट होईल 


१९९ 


तेथे तिच्याकडे दुर्लक्ष करावयाचे आणि ती खिडकी बंद करून टाकावयाची हे 
बरोबर नाही. असा सतत वेळोवेळी घोर अन्याय महाराष्ट्रावर झालेला आहे. या 
बाबतीत अध्यक्ष महाराज, मी एवढेच म्हणेन की, श्री. महाजन यांनी लोकेच्छा 
मानली नाही, इलेक्शन्सचे रिझल्टस मानले नाहीत, लोकशाहीचे संकेत मानले 
नाहीत आणि मानले काय तर दगडधोंडे मानले, जंगल मानले. 

परंतु अध्यक्ष महाराज, मला एक प्रबळ अशी अशा वाटते की, महाराष्ट्राला 
या बाबतीत पार्लमेंटमध्ये न्याय मिळेल. महाराष्ट्राला या बाबतीत लोकसभेमध्ये 
न्याय मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. कोणत्याही बाजूने जरी पाहिले तरी, गेल्या 
२०-५० सालामध्ये इतका विसंगत, इतका विरोधाभास निर्माण करणारा, उघड 
अन्याय करणारा, योग्य अशी मते छाटणारा, लोकशाहीच्या संकेताशी पायमल्ली 
करणारा, लोकेच्छा न मानणारा, लोकशाहीचे संकेत जे सूट होत आहेत 
तेथे ते न मानणारा आणि जेथे सूट होत नसतील तेथे ते मानणारा अहवाल 
आजपर्यंत कधीही लिहिला गेलेला नाही. अध्यक्ष महाराज, मनात पूर्वीच 
काही तरी विशिष्ट असा पूर्वग्रह धरून हा अहवाल लिहिला गेलेला आहे. 
परंतु आम्हाला पार्लमेंटमध्ये न्याय मिळणार. मला इतकेच सांगावयाचे आहे 
की श्री. महाजन कितीही पुकारा केला, त्यांनी कोणताही जरी निर्णय दिला, 
तरी आम्हाला लोकसभेमध्ये न्याय मिळणार याची मला खात्री आहे. अध्यक्ष 
महाराज, १९५७ साली काँग्रेस वर्किंग कमिटीची मीटिंग भरली होती. तेथे 
बॉर्डरचा प्रश्न आला. तेथेही आम्ही जनतेची योग्य अशी भूमिका मांडली होती. 


अध्यक्ष महाराज श्री. यशवंतराव चव्हाण या बाबतीत काहीच बोलत 
नाहीत असे आरोप केले जातात. पण या बाबतीत मी या ठिकाणी एवढेच 
म्हणेन की, गृहमंत्री म्हणून त्यांच्यावर काही मर्यादा असतात, निदान काही 
बंधने असतात. तेव्हा अशा परिस्थितीत ते जर बोलले तर हा रिजनल माणूस 
आहे म्हणून त्यांचे हितशत्रू त्यांना बदनाम करतील. परंतु जेव्हा वेळ येईल, 
योग्य वेळ येईल तेव्हा ते याबाबतीत जरूर बोलतील आणि याबाबतीत 
महाराष्ट्राला न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाहीत. महाराष्ट्राच्या न्याय्य प्रश्नाकडे ते 
कानाडोळा करणार नाहीत. तेव्हा श्री. यशवंतरावांना दोष देणे हे एक संकुचित 
मनाचे प्रदर्शन करणे होय. 


(३० नोव्हेंबर १९६७) 
i | 


विभाग ५ : सकीर्ण 


३४.| लोकल बोर्ड दुरुस्ती विधेयक 


अध्यक्ष महाराज, सभागृहापुढे लोकल बोर्ड अँक्टमध्ये दुरुस्ती 
सुचविणारे जे बिल मांडण्यात आले आहे त्याचे स्वागत करून त्याला अंतः 
करणपूर्वक पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा राहिलो आहे. या बिलामध्ये २-३ 
कलमांच्या बाबतीत ज्या महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत त्यांचा प्रामुख्याने 
विचार केला तर असे दिसून येईल की, लोकल बोर्डाची मुदत ३ वर्षांची 
होती ती ४ वर्षांची करण्यात आली आहे, ही एक महत्त्वाची सुधारणा आहे. 
या बाबतीत बोलताना काही सन्माननीय सभासदांनी असे विधान केले आहे 
की, अधिकारारूढ पक्षाला सत्तेने ग्रासले असल्यामुळे ३ वर्षाएबजी ४ वर्षांची 
मुदत त्यांनी करण्याचे ठरविले आहे, आणि हा त्यांच्या हाती असलेल्या 
सत्तेचा दुरूपयोग आहे. अध्यक्ष महाराज मला नम्रपणे सभागृहाच्या निदर्शनास 
आणावयाचे आहे की, काँग्रेस पक्ष हा सत्ताधारी पक्ष असला तरी काही 
ठिकाणच्या लोकल बोर्डामध्ये इतर पक्षांचे मताधिक्य आहे. उदाहरणार्थ, नगर 
जिल्ह्यातील लोकल बोर्डामध्ये काँग्रेस पक्षाचे मताधिक्य नसून इतर पक्षाचे 
आहे. पण त्या किंवा त्यासारख्या इतर बोर्डाला मिळणारा फायदा हे सरकार 
काही काढून घेणार नाही. तसेच लोकशाही पद्धत सरकारने एकदा मान्य 
केल्यानंतर सत्ताधारी पक्ष आहे तोपर्यंत ३ वर्षाबजी ४ वर्षे मुदत राहील, 
असेही कोणाला म्हणता येणार नाही; कारण सत्ताधारी पक्षाने आतापर्यंत 
जी वचने दिलेली आहेत ती त्यांनी पाळलेली आहेत. वारंवार दिलेली वचने 
सरकारकडून पार पाडली जातात की नाही याचा लोक योग्य वेळी विचार 


२०३ 


करतीलच. परंतु वादाकरिता सन्माननीय सभासदांच्या म्हणण्याप्रमाणे पुढच्या 
खेपेस हे सरकार अधिकारारूढ होणार नाही असे आपण गृहीत धरले, तर माझे 
मित्र ही मुदत पुन्हा कमी करणार आहेत काय? तेव्हा ही जी मुदत वाढविण्यात 
आली आहे ती फायदेशीर असल्यामुळे माझा त्या तरतुदीला पाठिंबा आहे. 
उलट, सरकारला मी अशी विनंती करतो की सन्माननीय सभासद श्री. बराले 
यांनी जी सूचना केली आहे तिचाही आपण जरूर विचार करावा. ती सूचना 
विचारार्ह असली, तरीही आता जी सुधारणा केली आहे तीदेखील योग्य 
अशीच आहे. काँग्रेस पक्ष किंवा इतर दुसरा कोणताही पक्ष राजकारणात 
उतरल्यानंतर जनतेला काही आश्वासने देतो. त्याचप्रमाणे लोकल बोर्डामध्येसुद्धा 
आम्ही काही सुधारणा करू, काही नवीन योजना अंमलात आणू, अशी वचने 
निवडणुकीच्या वेळी निरनिराळ्या पक्षांकडून दिली जातात. ही वचने पार 
पाडण्याकरिता ३ वर्षांच्या मुदती एवजी ४ वर्षांची मुदत मिळाली तर त्यांनी 
जो कार्यक्रम आखलेला असतो तो पार पाडण्यासाठी त्यांना संधी मिळणार 
आहे. तेव्हा ही जी मुदतवाढ केली आहे ती योग्य अशीच आहे. आता ही 
मुदत आणखी एक वर्षांनी वाढबावयाची की काय याचा सरकारने यथावकाश 
विचार करावा, कारण त्यामुळे लोकल बोर्ड सदस्यांना स्वीकृत कार्यक्रम पार 
पाडण्यास आणखी संधी मिळणार आहे. 

यानंतर इलेक्शनच्या याद्यांसंबंधी सरकारचे जे धोरण आहे ते स्तुत्य व 
स्वागतार्ह असल्यामुळे त्यालाही मी अंतःकरणपूर्वक पाठिंबा देतो. लहानसहान 
बाबींमध्येदेखील काटकसर करण्याचे सरकारचे धोरण असल्यामुळे आर्थिक 
काटकसर जेथे करता येईल तेथे ती करणे क्रमप्राप्त आहे. या बाबतीत जो 
खर्च होत आहे तो वाचविण्याकरिता प्रयत्न करणे उचित आहे आणि त्याबद्दल 
कोणाचेही दुमत होण्याचे कारण नाही. 

यापूर्वी माझ्या काही सन्माननीय सभासद मित्रांनी सांगितले की एखादा 
इसम त्याला झालेली शिक्षा भोगून तुरूगातून आल्यानंतर त्याचा निवडणुकीला 
उभे राहण्याचा अधिकार काढून घेणे हे लोकशाहीच्या विरुद्ध आहे. पण 
मला असे वाटते की तुरुंगातून असा एखादा इसम सुटून आल्यानंतर त्याच्या 
शिक्षारूपी चारित्र्याचा आरसा लोकांसमोर असल्यामुळे त्याने निवडणुकीला 


२०४ 


उभे राहणे इष्ट नाही. सुटून आल्यानंतर जी पाच वर्षांची मुदत ठेवली आहे त्या 
मुदतीत जर तो त्याच्या वागणुकीने व चारित्र्याने लोकांच्या कसोटीला उतरला 
तरच लोक त्याला त्याच्या योग्य स्थानावर ठेवायला तयार होतील. अशी 
संधी त्याला मिळणे जरूरीचे आहे, ब तो तुरुंगातून सुटून आल्याला पाच वर्षे 
झाल्यानंतर सरकारने दिलेलीच आहेत. 
यानंतर मला सरकारला अशी विनंती करावयाची आहे की, ज्याप्रमाणे 
असेंब्लीकरिता सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएन्सी असते, त्याप्रमाणे डिस्ट्रिक्ट 
लोकल बोर्डातही तालुकानिहाय सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्युएन्सी केल्यास निवडून 
येऊ इच्छिणाऱ्या त्या त्या विभागात लोकोपयोगी काम करणे भाग पडेल व 
त्या विभागांतील लोकांची सोय होईल. शेवटी मला एवढेच सांगावयाचे आहे 
की सरकारने लोकल बोर्ड अँक्टमध्ये काही प्रगतीपर सुधारणा केल्या आहेत 
त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा सरकारचे अभिनंदन करतो. 
(१४ डिसेंबर १९५३) 
1010 


२०५ 


३५. सरकारवर सस्थानिकाचा बोजा 


अध्यक्ष महाराज, नामदार अर्थमंत्र्यांनी या सभागृहापुढे जे अंदाजपत्रक 
सादर केले आहे त्याबद्दल मी माझे विचार या सभागृहापुढे मांडणार आहे. 
नामदार अर्थमंत्र्यांचे संपूर्ण भाषण वाचले तर, त्यात पंचवार्षिक योजनेचे हे 
शेवटचे वर्ष असल्यामुळे, ज्याला आपण स्टॉकटेकिंग म्हणतो त्याप्रमाणे या 
योजनेच्या शेवटच्या वर्षांत पदार्पण करीत असताना गेल्या चार वर्षांत एकंदर 
कार्यक्रमापैकी किती कार्यक्रम पार पडला आहे याचे संपूर्ण चित्र या बजेटवरील 
भाषणात नामदार अर्थमंत्र्यांनी सभागृहापुढे ठेवले आहे. 

नामदार अर्थमंत्र्यांनी हे बजेट ज्या विशिष्ट परिस्थितीत तयार केले आहे 
त्या परिस्थितीचा आपण पहिल्यांदा विचार केला पाहिजे. त्यांना बजेट फ्रेम 
करताना ज्या अनेक प्रकारच्या अडचणी होत्या त्यातली पहिली अडचण मला 
दिसते ती अशी की, आपल्या राज्यात संपूर्ण दारुबंदी केलेली असल्यामुळे 
आपल्या सरकारला १५-१६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न हातचे घालवावे लागले 
आहे. दारुबंदी चांगली की वाईट या वादात न शिरता मी एवढे म्हणू शकतो 
की, मध्यवर्ती सरकारचे मजूरमंत्री नामदार श्री. खंडूभाई देसाई यांनी याबाबतीत 
जे एक विधान केले आहे की, मजुरांना मिळत असलेल्या ५०० कोटी रुपयांच्या 
उत्पन्नापैकी १०० कोटी रुपये या दारुबंदीमुळे त्यांच्याजवळ राहिले. तेव्हा 
दारुबंदी चांगली की वाईट आणि या योजनेमुळे लोकांचा फायदा झाला की 
तोटा झाला हे न पाहता मी एवढे म्हणू शकतो की तूर्त तरी आपल्या सरकारला 
दारूच्या उत्पन्नापासून मिळणारे १६-१७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न हातचे घालवावे 


२०६ 


लागले आहे. तेव्हा हे बजेट तयार करताना नामदार अर्थमंत्र्यांपुढे ही पहिली 
अडचण होती. 

दुसरी अडचण अशी की, आपल्या या राज्यात आसपासची एकंदर 
३५ संस्थाने विलीन झाली आहेत. पण या संस्थानिकांनी मागे शिल्ठुक किती 
ठेवली होती हे पाहिले तर अवधे साडेचार कोटी रुपये. त्या मानाने हे जे 
संस्थानी मुलूख आपल्या राज्यात विलीन झाले आहेत त्यांच्या विकासासाठी 
विलीनीकरणानंतर १० कोटी ४० लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 
म्हणजे या राज्यामध्ये ही संस्थाने विलीन झाल्यामुळे जी जबाबदारी या राज्य 
सरकारवर पडली आहे ती पार पाडण्याचीही अडचण नामदार अर्थमंत्र्यांपुढे 
होती ब ती पार पाडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे. 

तिसरी अडचण होती ती अशी की, मुंबई राज्य हे औद्योगिकदृष्ट्या 
एक पुढारलेले राज्य समजले जाते, पण या उद्योगधंद्यांमुळे प्राप्तीवरील कराचा 
आपला योग्य हिस्सा आपल्याला मिळत नाही. या करांपैकी गेले साली १० 
कोटी ३० लक्ष रुपयेच आपल्याला मिळाले. आणि १९५५-५६ सालासाठी 
मात्र केंद्र सरकारने असे कळविले आहे की, या रकमेत ८३ लक्ष रुपये कमी 
मिळतील तेव्हा त्याप्रमाणे तुम्ही आपले बजेटची आखणी करा. तेव्हा ही 
अडचण देखील नामदार अर्थमंत्र्यांपुढे असली पाहिजे. 

त्याचप्रमाणे मृत्यू कराच्या बाबतीतही या सरकारला मध्यवर्ती 
सरकारकडून किती हिस्सा मिळेल याचा बिलकूल अंदाज नाही. या वर्षी 
जरी या सरकारने २५ लक्ष रुपयांची तरतूद केली असली तरी या बाबतीतही 
मध्यवर्ती सरकारकडून अजून नक्की अंदाज कळलेला नाही तेव्हा या करामुळे 
येणाऱ्या उत्पन्नाची स्पष्ट कल्पना नसल्यामुळे हीही एक अडचण बजेट तयार 
करताना नामदार अर्थमंत्र्यापुढे होतीच. 

या सर्व अडचणीस तोंड देत देत पंचवार्षिक योजनेमुळे जादा जबाबदारी 
आली आहे. ती यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी पैसाही मुबलक पाहिजे ही 
गोष्ट नाकारून चालणार नाही. विकास कार्यापायी पैशाचा ओघ किती 
प्रमाणात वाढला आहे हे आपण १९४९ ते १९५४ पर्यंतचे बजेटचे आकडे 


२०७ 


तुलनात्मक दृष्टीने पाहिले तर दिसून येईल की, सरकारने विकास योजनांवर 
केलेला खर्च १९४९-५० सालाच्या मानाने वाढत्या श्रेणीमध्ये आहे. हा 
खर्च तीस कोटीवरून जवळजवळ ११३ कोटी १३ लक्षांपर्यंत गेलेला आहे. 
त्यापैकी खास विकासाकरिता म्हणून ८४ कोटी २४ लक्ष रुपये खर्च केले 
जाणार आहेत. तेव्हा एका बाजूने मध्यवर्ती सरकारकडून पैसा मिळण्याची 
अनिश्चितता व आर्थिक विवंचना व दुसऱया बाजूने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे 
स्वीकृत जबाबदारी पार पाडण्याकरिता सरकारने केलेला प्रामाणिक प्रयत्न, 
आशा दृष्टीने हे बजेट सादर करण्यात आले आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे अनेक 
अडचणी व प्रतिकूल परिस्थिती समोर असताना ज्यामध्ये नवीन कर नाहीत व 
जुन्या करांमध्येही कोणत्याही प्रकारची वाढ नाही अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प 
सादर करून नामदार अर्थमंत्र्यांनी जे दिव्य केले त्याबद्दल मी त्यांचे अंतः 
करणपूर्वक अभिनंदन करतो. याच्या उलट आपण इतर प्रांतांची अंदाजपत्रके 
पाहिली तर असे दिसून येईल की, बिहार प्रांताच्या अंदाजपत्रकात १० कोटीची 
तूट दाखविण्यात आली आहे, उत्तर प्रदेशाचे अंदाजपत्रक साडेपाच कोटी 
रुपये तुटीचे आहे ब मद्रासच्या अंदाजपत्रकांत एक कोटीहून अधिक तूट 
दाखविण्यात आली आहे. 

यानंतर विकास कार्यावरच्या मुंबई सरकारच्या कामगिरीचे महत्त्व 
मापन करावयाचे असेल तर मी नियोजन मंडळाने आपल्या १९५३-५४ च्या 
अहवालात मुंबई राज्याबद्दल काय म्हटले आहे त्याकडे सन्माननीय सभागृहाचे 
लक्ष वेधू इच्छितो. या अहवालात, आपल्या राज्याने विकास योजनांवर जो 
काही जास्त खर्च केला व जास्त कामाचा उरक केला त्याबद्दल समाधान 
व्यक्त करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर या अहवालामध्ये असे म्हटले 
आहे की, मुंबई राज्याने पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतील केलेली प्रगती ही सर्व 
भारतामध्ये पहिल्या नंबरची प्रगती आहे. मला सभागृहाच्या असे निदर्शनास 
आणावयाचे आहे की, ज्या वेळी १४६ कोटीचा हा प्लॅन आखला गेला 
त्या वेळी आपल्या राज्यामध्ये गंभीर परिस्थिती होती. त्यावेळी धान्याची 
व कापडाची टंचाई निर्माण झाली होती आणि ही तूट भरून काढण्याचे 
काम सरकारच्या डोळ्यापुढे होते. तरीसुद्धा १४६ कोटींपैकी आजघडीला 


२०८ 


जवळजवळ ५ कोटी ६४ लक्ष रुपये कम्युनिटी ब्लॉक्स व नॅशनल एक्स्टेन्शन 
स्कीमवर खर्च करण्यात आले आहेत व ११५ कोटी रुपये पंचवार्षिक योजनेवर 
खर्च करण्यात आला आहे. सारांश, १४६ कोटींपैकी १२० कोटी ७१ लक्ष 
रुपये सरकारने, आजच खर्च केले आहेत. पंचवार्षिक योजना तयार केली 
त्या वेळी धान्याच्या तुटीचा सवाल उभा होता, तर आता धान्य विपुल 
झाल्यामुळे धान्याच्या उतरत्या किमतीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा रीतीने 
ज्या वेळी एक प्रश्न यशस्वी रीतीने सोडवल्यावर त्यातूनच दुसरा प्रश्न निर्माण 
होतो त्या वेळी सरकारच्या वाट्याला आलेले यश दृष्टीआड करून चालणार 
नाही. पंचवार्षिक योजनेनुसार धरणे बांधा म्हणून सांगितले व आपल्या राज्य 
सरकारने कित्येक कोटींचा खर्च केला. परंतु सरकारच्या प्रयत्नांना आलेल्या 
यशाकडे सोयीस्करपणाने दुर्लक्ष केले जाते ब धान्याचे भाव कमी झाले आहेत 
या गोष्टीवर विरोधी पक्षांतील सन्माननीय सभासदांकडून आपल्या भाषणात 
भर दिला जातो. याबाबतीत मला असे सांगावयाचे आहे की, शेतकऱयांची 
विरोधी पक्षातील सन्माननीय सभासद म्हणतात त्याप्रमाणे, नाजूक परिस्थिती 
झाली तर सरकार त्यावर उपाययोजना केल्याशिवाय राहणार नाही. धान्याचे 
पडलेले भाव सावरून धरण्यासाठी सरकारने जरूर ते प्रयत्न करावेत अशी 
मला या निमित्ताने सरकारला विनंती करावयाची आहे. याबाबतीत सरकारने 
मध्यवर्ती सरकारशी वारंवार पत्रव्यवहार सुरू करणे व पडलेले धान्यभाव आणि 
त्यामुळे शेतकऱयांची उडालेली दैना मध्यवर्ती सरकारच्या निदर्शनास आणणे 
अगदी अगत्याचे आहे. अध्यक्ष महाराज, पंचवार्षिक योजनेनुसार गेल्या पाच 
वर्षांमध्ये सरकारने ८ लक्ष एकर जमिनीला पाणीपुरवठा केला आहे. तसेच 
घटप्रभासारख्या योजनांमुळे या राज्यातील अन्नधान्याच्या तुटीचा प्रश्न कायमचा 
नाहीसा होईल, अशी माझी अपेक्षा आहे. 


यानंतर शिक्षणाच्या बाबतीत मला असे सांगावयाचे आहे की, आपल्या 
राज्याचे नामदार मुख्यमंत्री श्री. मोरारजीभाई देसाई यांच्यापुढे व्हालंटरी स्कूल्स 
सरकारने ताब्यात घेतली पाहिजेत असा प्रश्न येथे भरलेल्या प्रदेश काँग्रेस 
अध्यक्ष सेक्रेटरींच्या सभेमध्ये मी मांडला होता. स्वराज्यात निदान शाळा तरी 
सरकारच्या ताब्यात पाहिजेत अशी मागणी फार दिवसांची आहे. नामदार 


२०९ 


मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या उपकाराला स्मरून मला सांगितले पाहिजे की, सरकार 
व्हालंटरी स्कूल्स आपल्या ताब्यात घेणार आहे. याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट 
झाली ती अशी की, स्वराज्यामध्ये ज्या गावांना शाळा नाहीत त्या गावी शाळा 
काढण्यात याव्यात, असे सरकारने आपले धोरण आखले आहे. या प्रश्नाची 
तीव्रता सरकारला विशेषतः नामदार मुख्यमंत्र्यांना ताबडतोब कळली यासाठी 
सरकार व नामदार मुख्यमंत्री अभिनंदनास पात्र आहेत. शिक्षणक्षेत्राकडे आपण 
जर पाहिले तर निव्वळ शिक्षणावर आपले सरकार २२ टक्के खर्च करीत आहे. 
सर्व भारतामध्ये इतका मोठा खर्च कोणतेही राज्य सरकार शिक्षण खात्यावर 
खर्च करीत नसेल, असे म्हणावयास काही हरकत नाही. 

यानंतर, अध्यक्ष महाराज, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत 
सरकारने जी तरतूद केली आहे त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करणे हे मी 
माझे कर्तव्य समजतो. या योजनेन्वये एकंदर शेतसाऱयाचा २५ टक्के हिस्सा 
ग्रामपंचायतींकडे व पाच टक्के लोकल बोर्डाकडे जाणार आहे. अशा रीतीने 
सरकारने ३० टक्के शेतसारा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बहाल केला आहे. ही 
बहाल केलेली रक्कम दीड-दोन कोटींच्या आसपास जाईल असा अंदाज आहे. 
इतकेच नव्हे तर नामदार अर्थमंत्र्यांनी एवढी मोठी रक्कम लोकल बॉडीजना 
कायमची देऊन त्याबाबतीत कायमची आर्थिक जबाबदारी घेऊन, त्या संस्थांना 
आपली सुधारणा करून घेण्यास संधी दिली आहे. यामुळे पी .डब्ल्यू.डी.च्या 
रस्त्यांचा वगैरे प्रश्न सुटणार आहे. सरकारने ग्रामपंचायतींना पैसा व संधी दिली. 
यावरून सरकारचे धोरण विकेंद्रीकरणाचेच आहे असे सिद्ध होते. सरकारने 
अगीकारलेल्या या धोरणाबद्दल मी सरकारचे अभिनंदन करतो. या बाबतीत 
अशी टीका करण्यात आली की, सरकार प्रत्यक्ष कर वसूल करणार नसून 
ग्रामपंचायतीतर्फं व लोकल बोर्डातर्फे अप्रत्यक्ष रीतीने बसूल करणार आहे. 
मला विरोधी पक्षांतील सन्माननीय सभासदांना असे सांगावयाचे आहे की, 
आज लोकांना विकासाची तहान लागली आहे व सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे 
खेड्यांतील लोक स्वतःचा विकास करून घेण्यासाठी दोन आणे कर द्यावयास 
तयार आहेत. लोकांच्या मनोवृत्तीत झालेला हा बदल सन्माननीय सभासदांनी 
लक्षात घेण्याजोगा आहे, असे मला वाटते. खंडाळा पेट्यामध्ये घडलेले 


२१० 


उदाहरण मी सन्माननीय सभागृहापुढे ठेवले तर ते अस्थानी होईल असे मला 
वाटत नाही. या पेट्यामध्ये करनवडी म्हणून एक गाव आहे. त्या ठिकाणी 
गावच्या लोकांनी पट्टी स्वखुशीने दिली. इतकेच नाही तर सरकारी चावडी 
देऊन त्याच वेळी स्वतःच्या गावची शाळा बांधण्यासाठी एक रुपयामागे २ 
आणे स्वखुशीने दिले. ही शाळा बांधण्यातही आली आहे. लोकांना स्वतः 
च्या विकासाची तहान कशी लागली आहे हे लक्षात येण्यासाठी मी उदाहरण 
म्हणून ही गोष्ट सांगितली. तसेच आमच्या जिल्हयामध्ये धावडवाड़ी या नावाचे 
सुमारे ५५० वस्तीचे एक गाव आहे. तेथील लोकांनी स्वतःच्या श्रमाने व 
पैशाने एक शाळा बांधली, तालीम बांधली, एक देऊळ बांधले व रस्ते तयार 
केले. अशा रीतीने या धावडवाडीवासीयांनी एकंदर तीस हजार रुपये किमतीची 
सार्वजनिक कामे स्वावलंबनाने केली. याबाबतीत सरकारने बिलकूल सक्ती 
केली नव्हती. आम्ही थोडेबहुत करावयास तयार आहोत व थोडेबहुत सरकार 
करील या पद्धतीनेही त्या गावच्या लोकांनी सरकारकडून काही एक अपेक्षा 
केली नाही. मला एवढेच सांगावयाचे आहे की, लोक सामाईक महत्त्वासाठी 
सामुदायिक कष्ट करण्याची सवय लावून घेत आहेत. ही नवीन श्रद्धा मूळ धरीत 
आहे, तेव्हा ही मूळ धरत असलेली नवी श्रद्धा वाढविली पाहिजे, जोपासली 
पाहिजे व संवर्धिली पाहिजे. आज लोक जे श्रम करीत आहेत, ते हौस म्हणून 
करीत असून ही हौस आपल्या देशाचा विकास व्हावा यासाठी आहे. आपल्या 
भागाला शाळा असावी, पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी, विहिरी असाव्यात, 
वाहतुकीसाठी रस्ते असावेत, म्हणून लोक हौसेने काम करण्यास तयार आहेत. 
तेव्हा ही स्वावलंबी वृत्ती आपण वाढविली पाहिजे. त्याच बरोबर आपल्या 
विकासासाठी खेडेगावात जी नवीन हवा निर्माण झाली आहे तिची जोपासना 
करून ती संवर्धिली पाहिजे. खेडेगावातील लोकांना असे वाटते की, आपल्या 
सुखसोयीसाठी राष्ट्रीय विकास योजनेच्या रूपाने कोठे विहिरी, कोठे शाळा तर 
कोठे रस्ते सरकार तयार करीत आहे तेव्हा आपणही त्याला हातभार लावला 
पाहिजे. ही जी वृत्ती निर्माण झाली आहे तिचे संवर्धन करून ती वाढविली तर 
या देशात लोकशाही बरेच दिवस मुक्काम करू शकेल आणि त्यासाठी आपण 
प्रयत्न केला पाहिजे, असे मला याबाबतीत सांगावयाचे आहे. 


२११ 


यानंतर या सभागृहात असे बोलले गेले की, या अर्थसंकल्पात सरकार 
जनतेकरिता काही करीत नाही. आपण जर हा अर्थसंकल्प बारकाईने पाहिला 
तर त्यामध्ये बरेचसे पैसे जवळजवळ ८२ कोटी रुपये विकास योजनांसाठी 
निरनिराळ्या रूपाने कोठे ना कोठे घालून लोकांच्या सुखसोयी व्हाव्यात, त्यांना 
चांगल्या प्रकारे जीवन जगता यावे, म्हणून खर्च करण्याचे सरकारने ठरविले 
आहे, असे दिसून येईल. याशिवाय आणखी काही रकमेची भर मध्यवर्ती 
सरकार यामध्ये घालणार आहे. अशा रीतीने या निरनिराळ्या विकास योजना 
हाती घेतल्या जात आहेत हे कोणालाही अमान्य करता येणार नाही. आपल्या 
देशात असलेले दारिद्रय, दुःख आणि जनतेचे दैन्य हे टीका रूपाने जिंकता 
येणार नाही तर ते जिंकण्याकरिता म्हणून संकल्प आणि सिद्धी याची जरुरी 
आहे व तो संकल्प आणि सिद्धी या सरकारजवळ आहे हे सरकारने सिद्ध केले 
आहे. पंचवार्षिक योजनेत काही बाबतीत आलेले यश हे नुसत्या संकल्पाने 
आले नसून त्यासाठी सरकारने पुष्कळ खटपट केलेली आहे हे आकड्यांवरून 
सिद्ध होते. तेव्हा हा जो १९५५-५६ चा अर्थसंकल्प आहे तो लोकहितवादी 
अर्थसंकल्प आहे, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. 

यानंतर मला सरकारला एक विनंती करावयाची आहे ती अशी की, 
मागासलेल्या वर्गाप्रमाणे मागासलेल्या विभागामध्ये ब विशेषतः जो डोंगराळ 
भाग आहे तेथील लोकांना काही सुखसोयी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. 
मी ज्या भागातून निवडून आलो तो पाटण तालुका, जावळी तालुका व शिराळे 
पेटा हा भाग डोंगराळ असून तेथील लोक आजच्या सरकारी धोरणानुसार 
पुढारलेल्या वर्गात गणले गेले आहेत, पण त्या लोकांची परिस्थिती सुधारलेली 
नाही. तेव्हा मागासलेल्या जातीतील लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जशा 
सवलती दिल्या जातात तशाच सवलती डोंगराळ भागात असलेल्या या 
कंदमुळावर राहणाऱ्या लोकांना मिळणे जरुरीचे आहे. आपल्या प्रांतांत जो 
मागासलेला असा डोंगराळ भाग आहे त्या भागासाठी काहीतरी पैसा बजेटमध्ये 
प्रत्येक वर्षी खर्ची पडला पाहिजे, अशी प्रथा बजेटमध्ये पडली पाहिजे व 
ती त्या लोकांच्या दृष्टीने अतिशय जरुरीची आहे. आपण जे शॉर्ट टर्म लोन 
राष्ट्रीय विकास योजनेत, मंजूर केले आहे ते कुळांच्या स्वाधीन केलेले नाही 


२१२ 


व त्यामुळे या भागाची प्रगती थांबली आहे. तेव्हा हा पैसा को-ऑपरेटिव्ह 
बँकेमार्फत लोकांना द्यावा, अशी मला विनंती करावयाची आहे. मला आणखी 
काही गोष्टीसंबंधी बोलावयाचे होते पण वेळेच्या अभावी मी ते सांगू शकत 
नाही. शेवटी मला सरकारला एवढेच सांगावयाचे आहे की, डोंगराळ भागात 
राहणाऱ्या लोकांना दवाखान्याची काही सोय नसल्यामुळे आणि तेथे नसे 
स अगर दाया उपलब्ध होत नसल्यामुळे पुष्कळशा स्त्रिया बाळतपणामध्ये 
मृत्यूमुखी पडत आहेत. तेव्हा रुग्णालये, शाळा, दळणवळणाची साधने वगैरे 
जास्तीत जास्त सोयी या डोंगराळ भागातील लोकांना उपलब्ध करून द्याव्यात 
एवढी विनंती करून आणि नामदार अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाबद्दल 
त्यांचे आणि सरकारचे अभिनंदन करून मी माझे भाषण पुरे करतो. 


(८ मार्च १९५८) 
i 


२१३ 


३६.| भाऊसाहेब हिरे याच्याबाबतचा गेरसमज 


अध्यक्ष महाराज, भाषण करण्याला मला थोडा वेळ मिळाला असल्यामुळे 
मी थोडक्यात एका महत्त्वाच्या मुद्यासंबंधीचे माझे विचार सभागृहापुढे मांडणार 
आहे. तो मुद्दा असा की गेले दोन दिवस नामदार राज्यपालांच्या भाषणावर 
झालेल्या चर्चेत महाराष्ट्रीय काँग्रेसजन व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी यांच्यावर 
निष्कारण व अन्यायी चिखलफेक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस 
कमिटी, नामदार भाऊसाहेब हिरे, नामदार चव्हाण, श्री. काकासाहेब गाडगीळ 
इत्यादी महाराष्ट्रीय काँग्रेस नेत्यांविषयी गैरसमज पसरविणारी भाषणे करण्यात 
आली आहेत. एका सन्माननीय सभासदाने भाषणाच्या ओघात मुंबईला 
झालेल्या दंगलीला नामदार हिरे, श्री. काकासाहेब गाडगीळ यांच्यासारखे 
महाराष्ट्र काँग्रेसचे लोक जबाबदार आहेत असा आरोप केला; पण मी स्पष्टपणे 
सभागृहाच्या निदर्शनास आणतो की हा आरोप निराधार व अर्थशून्य आहे. 
नामदार हिरे अथवा श्री. काकासाहेब गाडगीळ यांची दंगलीला मदत नव्हती, 
नाही ब पुढेही मिळणार नाही हे मी स्पष्ट सांगू इच्छितो. 

नामदार भाऊसाहेब हिरे यांच्याविषयी जे गैरसमज प्रसृत झाले आहेत ते 
त्यांचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या २८ तारखेच्या सभेपुढे झालेले भाषण 
प्रसिद्ध झाले असते तर निर्माण झाले नसते असे मला वाटते. त्या भाषणाला 
दुदैवाने वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्धी मिळाली नाही. त्या भाषणात त्यांनी शांततेचा 
व लोकशाही मार्गावरील विश्वास संपूर्णतया व्यक्त करून काँग्रेससारख्या 
शांततावादी, संस्थेच्या मार्फत लोकशाही मार्गानी महाराष्ट्र आपले इप्सित 


२१४ 


साध्य करून घेणार असे त्यांनी सांगितले होते. एवढेच नव्हे तर यापुढे जाऊन 
त्यांनी असे सांगितले होते की, आपली मागणी मिळविण्यासाठी हरताळ 
नकोत, मोर्चे नकोत आणि असल्या मार्गाशिवाय महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी 
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळविण्यासाठी शांततेचा, लोकशाहीचा व सनदशीर 
मार्गाचा अवलंब करील. शांततामय मार्ग कोणता याविषयी त्यांनी असा स्पष्ट 
निर्देश केला होता की, या प्रश्नाची चर्चा महाराष्ट्रात चोहोंकडे फक्त सभा भरवून 
करावयाची. त्यांनी अत्याचारी मार्गाला कधीही प्रोत्साहन दिलेले नव्हते व 
कधीही देणार नाहीत. आणि त्यांच्या भाषणामुळे तसे प्रकार झाले असे म्हणणे 
म्हणजे त्यांच्यावर फार मोठा अन्याय करणे होय. 


महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे ठरावही पाहिले तर त्यामध्ये लोकशाही 
व शांततामय मार्गावरील श्रद्धाच सतत व्यक्त करण्यात आलेली दिसून येईल. 
लोकांची मने आटोक्यात आणून त्यांनी लोकशाही आणि शांततामय मार्गाचा 
अवलंब करावा अशीच खटपट तिने केली आणि वेळोवेळी केलेल्या ठरावात 
तसा स्पष्ट उल्लेख आहे. म्हणून झालेल्या प्रकारांशी त्यांचा संबंध जोडणे अगदी 
चुकीचे होईल असे मला वाटते. शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र, कैलासवासी 
गोखले आणि लोकमान्य टिळकांचा महाराष्ट्र हा अत्याचाराला उत्तेजन देत 
नाही तर अन्यायाचा सनदशीर प्रतिकार करतो. महात्मा गांधीच्या अहिंसात्मक 
चळवळीमध्ये महाराष्ट्राने उचललेला भरीव वाटा पाहिल्यावर महाराष्ट्रीयांवर 
दंगलखोर असा आरोप कोणीही करण्याचे साहस करील असे वाटत नाही. 
अशा परिस्थितीत एका विशिष्ट परिस्थितीचा फायदा घेऊन असत्य विधाने 
या सभागृहामध्ये करण्यात आली ही खेदाची गोष्ट आहे. मला अशी विधाने 
करणाऱ्या सभासदांचे लक्ष वेधावयाचे आहे की, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने 
नेहमीच शांततामय आणि लोकशाही मार्गाचा पुरस्कार वेळोवेळच्या ठरावात 
केला आहे. पोट्टी श्री. रामुलू यांच्या निधनामुळे व नंतरच्या परिस्थितीमुळे 
आंध्र निर्माण झाला अशी विचारसरणी महाराष्ट्रीय मांडीत आहेत असे जे 
विधान केले गेले त्याला अनुलक्षून मी एवढेच सांगतो की, महाराष्ट्र प्रदेश 
काँग्रेस कमिटीने ही विचारसरणी कधीच स्वीकृत केलेली नाही व तिचा प्रसार 
व प्रचारही केलेला नाही. आंध्रात त्या वेळी झाले तसले प्रकार करून संयुक्त 


२१५ 


महाराष्ट्र निर्माण करावयाचा असे महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेसच्या कोणत्याच 
पुढाऱ्याने सांगितलेले नाही. असे असताना सर्व महाराष्ट्रीय समाज दोषी आहे 
असे येथे बोलले जावे ही खेदाची गोष्ट आहे. मुंबईला जी दंगल घडली व 
या ठिकाणी जी प्राणहानी झाली त्याबद्दल मला स्वतःला वाईट वाटते तसेच 
महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेस कमिटीलाही वाईट वाटते. या दंग्याच्यामागे कोणती 
पार्श्वभूमी होती याचा विचार केला तर महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेस कमिटीची 
विचारसरणी त्याला जबाबदार नाही व स्वप्नातदेखील महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटीने 
तशा प्रकारची भूमिका स्वीकारलेली नाही किंवा तिला प्रोत्साहन दिलेले नाही 
असे दिसून येईल. अशा परिस्थितीत एका विशिष्ट परिस्थितीचा फायदा घेऊन 
सर्व महाराष्ट्रीयांवर दोषारोप करणे योग्य होते असे मला वाटत नाही. एखाद्या 
विशिष्ट दुष्कृत्याबद्दल, सर्वच समाजाला दोषी ठरविल्याचे उदाहरण, पृथ्वीच्या 
पाठीवर असणाऱ्या कोणत्याही देशांत घडले असेल असे माझ्या वाचनात व 
ऐकण्यात नाही. तेव्हा मुंबईत जी दंगल झाली त्या दंगलीबाबत सर्व महाराष्ट्रीय 
लोक दोषी आहेत हे म्हणणे कितपत सत्य व वस्तुस्थिती निदर्शक आहे 
याचा सन्माननीय सभागृहानेच विचार करावा. मुंबईमध्ये काही गुंड तयार 
झालेले आहेत व दंगा घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्रीयांचा त्यांना पाठिंबा 
होता किंवा मदत होती असे म्हणणे हे सर्व महाराष्ट्रीय जनतेचा निखालस 
अपमान करण्यासारखे आहे. तेव्हा या विचारसरणीचा विचारवंतानी धिक्कार 
केला पाहिजे. 

महात्मा गांधींच्या व पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या फोटोचा अपमान 
झालेला पाहून कोणाही भारतीयाला वाईट वाटल्याशिवाय राहणार नाही. या 
बाबतीत मी असे म्हणेन की हे प्रकार कोणी केले व कसे घडले याची चौकशी 
व्हावयास पाहिजे. तशी चौकशी झाली तर महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेस कमिटीने 
जी विचारसरणी पेरली तिचे बीज अशा रीतीने उगवले असे कोणीही सुबुद्ध 
व सुजाण नागरिक म्हणणार नाही. महाराष्ट्र प्रांतीक काँग्रेस कमिटीने लोकांची 
मते आटोक्यात आणून त्यांनी लोकशाही आणि शांततामय मार्गाचा अवलंब 
करावा अशी खटपट केलेली असून वेळोवेळी केलेल्या ठरावात तसा उल्लेख 
केलेला आहे. या ठरावाकडे बारकाईने पाहिले तर त्यात दंग्याला प्रोत्साहन 


२१६ 


देणारा लवलेशही दिसून येणार नाही. अध्यक्ष महाराज, आपण मला जो वेळ 
दिला आहे त्यावर अतिक्रमण करण्याची माझी इच्छा नाही, पण मला एवढेच 
सांगावयाचे आहे की या ठिकाणी महाराष्ट्रीय लोकांवर आणि विशेषत: महाराष्ट्र 
प्रांतिक काँग्रेस कमिटीवर व तिच्या नेत्यावर जी अकारण टीका व गैरविश्वास 
दाखविला गेला ब जी चिखलफेक केली गेली ती योग्य नव्हती म्हणून तिचा 
निषेध करून मी माझे भाषण संपवितो. 


(२२ फेब्रुवारी १९५६) 
1010] 


२१७ 


३७. ग्वाल्हेरच्या महाराजाचे विमान 


अध्यक्ष महाराज, सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर नेहमीप्रमाणे, काल 
दीड तास व आतापर्यंत जी चर्चा झालेली आहे ती उद्बोधक अशी झाली 
आहे. या चर्चेमध्ये प्रत्येक सन्माननीय सभासदांनी जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत 
त्यांना सविस्तर उत्तर देणे अशक्य असले तरी त्यातील जे काही महत्त्वाचे मुद्दे 
आहेत त्यांना उत्तर देण्याचा मी जास्तीत जास्त प्रयत्न करीन. असे करूनही 
काही सन्माननीय सभासदांच्या मुद्यांचे उत्तर देण्याचे राहून गेले तर त्यांनी 
या सन्माननीय सभागृहाबाहेर त्या मुद्यांच्या बाबतीत समक्ष खुलासा करून 
घ्यावयाला माझी कोणत्याही प्रकारची हरकत नाही. 


अध्यक्ष महाराज, या मागणीवर चर्चा सुरू असताना पहिल्या प्रथम 
विमानाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला व या विमानाच्या बाबतीत असे 
विचारले गेले की, या विमानाची वास्तविक गरज नसताना ज्याअर्थी सरकारला 
त्याची गरज भासत आहे त्याअर्थी विमानाची गरज वाटण्याइतका सरकारजवळ 
कोणता पुरावा आहे. या गोष्टीच्या जास्त तपशिलात न जाता मला असे 
सांगावयाचे आहे की, मुंबई सरकारजवळ यापूर्वी एकच ब्रीच क्रेप्ट विमान 
होते. त्याच्यामध्ये काही बिघाड झाला तर ते दुरुस्त करण्यासाठी या ठिकाणी 
कोणत्याही प्रकारचे वर्कशॉप नसल्याकारणाने ते बंगलोरला पाठवावे लागत 
असे. अशा परिस्थितीत दुसऱया विमानाची गरज भासू लागली. आपल्या 
राज्याचा विस्तार वाढल्यानंतर तर दुसऱ्या विमानाची निकड अधिक वाटू 
लागली. 


२१८ 


(एक सन्माननीय सदस्यः आज लोक उपाशी मरत असताना दुसऱया 
विमानाची काय गरज होती? ) 


सन्माननीय सभासदांचा प्रश्न मी समजू शकतो, परंतु मी जी गोष्ट सांगण्याचा 
प्रयत्न करीत आहे तीही त्यांना मान्य करावी लागेल. जवळ जवळ १९५६ 
सालाच्या अगोदरपासून आपल्या राज्य सरकारने आपली गरज भागविण्यासाठी 
ग्वाल्हेर महाराजांकडून एक विमान लोनवर घेतले. त्यानंत एक विमान 
बंगलोरसारख्या ठिकाणी दुरुस्तीला पाठविण्यात आले तर दुसरे विमान उपलब्ध 
व्हावे या हेतूने १९५७ च्या मे महिन्यामध्ये ग्वाल्हेर महाराजांकडून लोनवर 
घेतलेले विमान विकत घेण्याचे ठरविण्यात आले. या विमानखरेदीच्या बुडाशी 
हाच मुख्य हेतू होता, अन्य दुसरा कोणताही हेतू नव्हता. या विमानखरेदीच्या 
बाबतीत मला दुसरीही एक गोष्ट अशी सांगावयाची आहे की, ज्या वेळी हे 
विमान विकत घेण्यासंबंधी ग्वाल्हेर महाराजांजवळ विचारणा करण्यात आली 
त्या वेळी त्यांनी स्पष्टपणे असे सांगितले की, या विमानाला २ लाख ४० हजार 
रुपयांची मागणी आलेली आहे. त्याप्रमाणे त्यांनी सरकारला इतर ठिकाणावरून 
ज्या मागण्या आल्या होत्या त्याही दाखविल्या. तरीपण मुंबई सरकारची हे विमान 
घण्याची तयारी असेल तर ते दोन लक्ष रुपयांना देण्याची त्यांनी आपली तयारी 
दर्शविली. तेव्हा, हे विमान खरेदी करण्याच्या बाबतीत, ग्वाल्हेर महाराजांनी ते 
दोन लक्ष रुपयाला देऊ केले हा एक भाग झाला आणि दुसरा भाग असा की, 
या विमानाऐवजी नवीन विमान खरेदी करावयाचे म्हटले तर आजच्या फॉरेन 
एक्स्चेंजच्या तंगीच्या काळात नवीन विमान खरेदी करण्यास ७ लाख रुपये 
पडले असते. या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करून मुंबई सरकारने ग्वाल्हेर 
महाराजांपासून २ लक्ष रुपयास हे विमान घेतले. हे विमान जुने असले तरी 
ग्वाल्हेर महाराजांनी ४० हजार रुपये तोटा सोसून मुंबई सरकारला ते विकले 
आहे ही गोष्ट सन्माननीय सभासदांनी प्रामुख्याने लक्षात घ्यावयास पाहिजे. 
अध्यक्ष महाराज, बोलण्याच्या ओघात, हे विमान खरेदी करण्याच्या बाबतीत 
अशीही टीका करण्यात आली की, आपली प्रतिष्ठा वाढते म्हणून हे विमान 
खरेदी करण्यात आले. या बाबतीत मी सन्माननीय सभागृहाच्या निदर्शनास 
नम्रपणे असे आणू इच्छितो की, विमानातून फिरल्यानंतर प्रतिष्ठा वाढते असे 


२१९ 


समजणारे ट्रेझरी बंचेसवर आज कोणीही नाही, विमानाने प्रतिष्ठा वाढली असती 
तर ती वाढविण्यासाठी विमानाच्या प्रवासाशिवाय त्यांनी दुसरा कोणताही 
प्रवास केला नसता. उलट, शिक्षणमंत्री ज्या वेळी शिक्षकांच्या पगारामध्ये 
पाच रुपयांची वाढ करतात त्या वेळी त्या गोष्टीमध्ये आपली प्रतिष्ठा वाढत 
आहे असे सरकारला वाटते. दुःखद गोळीबाराला बळी पडलेल्या दुःखितांचे 
अश्रू पुसण्याकरिता धावून जाऊन त्यांच्या संसाराला हातभार लावण्याच्या 
पवित्र भावनेने ब आपले कर्तव्य बजावण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री नामदार श्री. 
यशवंतराव चव्हाण यांनी दुःखितांना मदत करण्याचे जे आश्वासन दिले त्यात 
सरकार आपली प्रतिष्ठा वृद्धी समजते. त्याचप्रमाणे सन्माननीय सभासद श्री 
दत्ता देशमुख यांनी सांगितल्याप्रमाणे कूळ कायद्याने कुळांचा पूर्ण फायदा 
झाला नसला तरी कूळ कायद्याची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने जे प्रयत्न 
होत आहेत त्यामुळे निदान १०-५ टक्के कुळांचा फायदा होऊन त्यांना कोरभर 
भाकरी जास्त खावयास मिळाली यात हे सरकार आपली प्रतिष्ठा मानते. अशा 
ज्या गोष्टी आहेत त्यांच्या बाबतीत सरकारला आपली प्रतिष्ठा वाढली असे 
वाटते. विमानातून फिरल्यावर प्रतिष्ठा वाढते असे हे सरकार मानत नाही. 


सन्माननीय सभासद श्री. वर्धन यांनी जे प्रश्न उपस्थित केले त्यांना 
यथाशक्ती जेवढे मला उत्तर देता येणे शक्‍य होते तेवढे देण्याचा मी प्रयत्न केला 
आहे. 

त्यानंतर सुरत जिल्ह्यातील रस्त्यासंबंधाने त्यांनी काही बाबी सांगितल्या. 
सुरत जिल्ह्यामध्ये दोन साखर कारखाने आहेत. एक बार्डोलीचा आणि दुसरा 
गणदेवीचा. या दोन साखर कारखान्यांमध्ये जो शुगरकेन सेस फंड आहे त्यांतून 
बैलगाड्यांच्या वाहतुकीमुळे तेथील रस्ते जे खराब होतात त्यांच्या दुरुस्तीसाठी 
प्रत्येक वर्षी खर्च केला जातो परंतु केवळ रस्ते दुरुस्तीचेच काम या फंडातून होते 
असे नव्हे तर त्यातून शेतकऱ्यांनाही रिलीफ देण्यात येतो. शेतकी खात्यामार्फत 
शेती सुधारणेच्या ज्या योजना चालू आहेत त्या योजनांच्या कामावरही या 
निधीतून खर्च केला जातो. आणि शेतकी खात्यामार्फत या दिशेने कार्यही चालू 
आहे. म्हणजे नुसता रस्त्यावरच या निधीतून खर्च केला जातो असे म्हणणे 
बरोबर नाही. सन्माननीय सभासद श्री. दत्ता देशमुख यांनी सूचना केल्याप्रमाणे 


२२० 


शेती विकासासाठीही या निधीचा उपयोग सरकार अगोदरच करीत आहे. 
त्यांनी सूचना चांगल्या केल्या, परंतु त्यांची अंमलबजावणी अगोदरपासूनच 
चालू आहे. 

त्याचप्रमाणे सुरत जिल्ह्यातील रस्त्यांबाबत दुसरे मला असेही 
सांगावयाचे आहे की, ज्या रस्त्यांवर पैसा मंजूर होऊन काही खर्च झाला 
आहे आणि जी कामे सुरू करण्यात आली आहेत ती पुरी करणे व्यावहारिक 
आणि नैतिक दृष्टीनेही आवश्यक आहे असे सरकारला वाटते. सरकार हा 
जो पैसा मागत आहे तो जुनी अपुरी राहिलेली कामे पुरी करण्यासाठी मागत 
आहे. या मागणीला नाही म्हणणे म्हणजे पूर्वी जो खर्च केला असेल तो व्यर्थ 
घालविण्यासारखे आहे. सुरू केलेल्या रस्त्यांच्या कामाचा पाठपुरावा करून ते 
पूर्णावस्थेस नेण्याची सरकारची नीती राहील. 


अध्यक्ष महाराज, सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर जी टीका करण्यात 
आली त्यामधील महत्त्वाच्या मुद्यांना उत्तर देण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. या 
शिवाय या खात्याबाबत वेळोवेळी जे मुद्दे उपस्थित होतील त्यांना उत्तर देण्याची 
माझी तयारी आहे. 


(३० जुलै १९५७) 
IID 


२२१ 


विधिमडळ सदस्यासाठी 


३८. आजार हिता 
आचारसहिता 


अध्यक्ष महाराज, या सन्माननीय सभागृहापुढे जो विषय चर्चेला आहे 
तो विशिष्ट मर्यादित स्वरूपाचा आहे.आणि त्या स्वरूपात तो आता सन्माननीय 
सभासदांनी आपल्या ठरावाच्या द्वारा सभागृहापुढे ठेवला आहे. त्या ठरावाची 
व्याप्ती मर्यादित स्वरूपाची आहे. त्यांनी आपल्या ठरावात असे म्हटले आहे 
की, विधानपरिषदेच्या सदस्यांसाठी एक आचार संहिता निश्चित करण्यासाठी या 
सभागृहाच्या सात सदस्यांची एक समिती नेमण्यात यावी. अध्यक्ष महाराज या 
बाबतीत संथानम समितीच्या रेकमेंडेशन्स आहेत त्या किती मर्यादित स्वरूपाच्या 
आहेत हे मी त्या वाचून दाखविल्यानंतर कळेल. त्यांनी असे म्हटले आहे की, 


The recommendation is that there should be one 
committee of representatives of Parliament and Legislatures 
nominated by the Speaker and the Chairman and that 
Committee should evolve one common code of conduct to be 


followed at the Centre as well as in the States. 


यावरून हे स्पष्ट होईल की संथानम कमिटी नेमली गेली होती. त्या 
कमिटीने अशी शिफारस केली आहे की पार्लमेंटने सभासद आणि सर्व 
राज्यातील लेजिस्लेचरचे सभासद यांची एक कमिटी असावी आणि ही कमिटी 
जे काही कोड ऑफ कंडक्ट तयार करील ते सर्व देशातील सभासदांना लागू 
होईल. ही संथानम कमिटीची शिफारस आहे. सन्माननीय सभासद श्री. ओगले 
यांनी जो ठराव आणलेला आहे तो असा आहे की या सभागृहाची कोड 
ऑफ कडक्ट तयार करण्यासाठी एक समिती नेमावी. संथानम कमिटीच्या 


२२२ 


नावाने हा ठराव आणला आहे आणि त्या कमिटीच्या शिफारशी मध्यवर्ती 
सरकारच्या विचाराधीन आहेत. या बाबतीत सन्माननीय सभासद जितके 
उत्सुक आहेत तितकेच आम्हीसुद्धा उत्सुक आहोत. हे सरकार या बाबतीत 
सन्माननीय सभासद श्री. ओगले यांच्या इतकेच उत्सुक आहे. परंतु संथानम 
कमिटीच्या शिफारशी मध्यवर्ती सरकारच्या विचाराधीन असल्यामुळे या 
बाबतीत आपल्याला आताच विचार करता येणार नाही. म्हणून राज्य सरकारने 
मध्यवर्ती सरकारला विचारले होते आणि त्या सरकारचे असे उत्तर आले आहे 
की, आम्ही त्यावर विचार करीत आहोत. आम्ही केंद्र सरकारला मान देतो 
आणि त्यांचे म्हणणे मानावयाचे असे ठरल्यानंतर अशा गोष्टीमध्ये त्यांचे काय 
आदेश आहेत हे आपल्याला पाहिले पाहिजेत. मला असा विश्वास आहे की, 
विरोधी पक्षाचे सभासद राज्यसत्तेवर आले तरी जोपर्यंत आताचा लोकशाहीचा 
ढाचा कायम आहे तोपर्यंत त्यांनासुद्धा केंद्र सरकारला मान द्यावा लागेल व 
त्यांचे म्हणणे ऐकावे लागेल. मध्यवर्ती सरकारने आम्हाला जर असे कळविले 
असते की, आम्हाला या संथानम कमिटीच्या अहवालाचा विचार करावयाचा 
नाही व आम्ही हा अहवाल फाईल केला आहे तर सरकारला या ठरावाचा 
विचार करून काही संकेत ठरविता आले असते. परंतु आजच्या परिस्थितीत 
संथानम कमिटीचा अहवाल केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असताना त्या वेळी 
आपल्याला निराळे काही संकेत ठरविता येणार नाहीत. आपण अशी समिती 
नेमली आणि त्या समितीचे काही संकेत आपण पाळावे असे ठरविले व 
तोपर्यंत केंद्र सरकारचा निर्णय बाहेर आला आणि त्यांनी काही निराळे संकेत 
आपण पाळावे असे ठरविले तर आपण कोणते संकेत पाळणार? आपण केंद्र 
सरकारला मानणार की नाही? तेव्हा केंद्र सरकारला जर आपण मानणार असू 
तर आपण समिती बसवून तिने ज्या शिफारशी केल्या असतील त्या फुकट 
जातील. म्हणून अशी कमिटी आताच नेमणे हा केवळ वेळेचा अपव्यय 
आहे, असे माझे म्हणणे आहे. सन्माननीय सभासद श्री. चौधरी हे म्हणाले 
की, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने आपल्या सत्तेचा काही गैरवापर केला आहे, 
असे आढळून आले तर त्यांचे सभासदत्व रद्द करावे ब पुढे त्याला २० वर्ष 
निवडणुकीसाठी उभे राहण्यास परवानगी देऊ नये. मी तर असे म्हणेन की, 
त्याला आयुष्यभर निवडणुकीसाठी उभे राहण्यास बंदी घालण्यात यावी. हे मी 


२२३ 


व्यक्तिशः माझ्यापुरते बोलत आहे. हे सरकारचे मत नाही. 


त्यानंतर सन्माननीय सभासद श्री. हॅरिस यांनी असे सांगितले की, आता 
डिफेक्शन्स फार होत आहेत आणि त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकारने 
काही तरी केले पाहिजे. एक सन्माननीय सभासद असे म्हणाले की, यामुळे 
लोकशाही संकटात आलेली आहे परंतु डिफेक्शन्सचा जो प्रश्न आहे तो निराळा 
आहे. पक्षांतराचे हे प्रकार दृष्टिआड करून चालणार नाहीत. हे मला कबूल 
आहे. परंतु हा प्रश्न निराळा आहे. आतापर्यंत हा ठराव का मान्य करता येत 
नाही याचे एक तांत्रिक कारण मी सांगितले आहे. 


मी जो तांत्रिक मुद्दा काढला तो येथे १०० च नव्हे तर १०१ टक्के 
लागू होत आहे. संथानम कमिटीच्या अहवालाचा केंद्र सरकार विचार करीत 
असल्यामुळे आपण पुन्हा अशी कमिटी नेमणे हे अनावश्यक होईल. त्याचप्रमाणे 
मी मघाशी सांगितल्याप्रमाणे आपण अशी कमिटी नेमली आणि तिने काही 
ठरावीक संकेत आपण पाळावेत असे ठरविले ब त्याच वेळी केंद्र सरकारचा 
आपल्याला असा आदेश आला की, आपण काही निराळेच संकेत पाळावेत 
तर आपण कोणते संकेत पाळणार ? 


त्यानंतर मी असे म्हणत होतो की, डिफेक्शनचा मुद्दा हा वेगळा आहे. 
परंतु डिफेक्शला कोण जबाबदार आहेत हे आपण पाहिले पाहिजे. काँग्रेस 
पक्षावर याची जबाबदारी नाही असे माझे म्हणणे नाही. परतु काँग्रेसप्रमाणेच 
इतर पक्षांवरसुद्धा याची जबाबदारी आहे, असे माझे म्हणणे आहे. लोकशाही 
आणि पक्ष पद्धती या अविभाज्य आहेत. जिथे लोकशाही आहे तेथे निरनिराळे 
पक्ष असले पाहिजेत. पक्ष काढून टाकले तर लोकशाही राहणार नाही. आपल्या 
देशात लोकशाही आहे म्हणून निरनिराळे पक्ष राहणार व पक्ष आहेत म्हणून 
लोकशाही टिकून राहणार आहे. तेव्हा प्रत्येक पक्षाने आपले संकेत का बनवू 
नये ? असा माझा प्रश्न आहे. आमचा पक्ष कोणते संकेत पाळणार आहे हे 
प्रत्येक पक्षाने जाहीर केले पाहिजे ब त्याप्रमाणे वागले पाहिजे. आपल्या देशात 
लोकशाही राहावी अशी तीव्र इच्छा आपणा सर्वांची आहे. तेव्हा लोकशाहीची 
प्रगती लोकशाही मार्गानेच झाली पाहिजे, यात शंका नाही. परंतु या बाबतीत 
गेल्या २० वर्षांत या निरनिराळ्या पक्षांनी काय केले आहे. अर्थात, काँग्रेस 


पुरते बोलायचे झाले तर या काळात काँग्रेसने आपला काय कार्यक्रम राहील 
हे जनतेपुढे ठेवले आहे. त्याचप्रमाणे जनसंघानेसुद्धा आपला काय कार्यक्रम 
राहील हे जाहीर केले आहे आणि तो विशिष्ट कार्यक्रम त्यांनी पुढे ठेवला 
असल्यामुळे त्यांच्या उमेदवाराला ४० मते मिळाली तरी चालतील किंवा 
एक लाख मिळाली तरी चालतील. परंतु ते आपला कार्यक्रम जास्त मते 
मिळविण्यासाठी मागे घेणार नाहीत असे त्यांनी सांगितले आहे. त्यानंतर पी. 
एस. पी. बद्दल लोकांना फार मोठ्या प्रमाणात आशा वाटत होती. परंतु या 
आशेची दुर्दशा झालेली आहे. काँग्रेसबद्दल लोकांची निराशा झाली आहे, 
असे या पक्षाचे काही लोक म्हणतात परंतु या पक्षाबद्दलसुद्धा लोकांची निराशा 
झाली आहे त्याचे काय ? सन्माननीय सभासद श्री हॅरिस असे म्हणाले की, या 
देशाचे लोक पडले लहान आणि समस्या पडल्या फार मोठ्या. 


परंतु मला त्यांना असे सांगावयाचे आहे की, याच आपल्या देशात 
लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी आणि मौलाना आझाद यांच्यासारखी 
मोठमोठी माणसे सुद्धा होऊन आहेत. राष्ट्रीय विचार त्यांच्या डोक्यात सदैव 
असत. त्याचप्रमाणे या समस्या संपतील परंतु आपला देश संपणार नाही. 
आपल्या देशाचे दुर्दैव असे आहे की, सामान्य माणसाची दुःखे निरनिराळ्या 
पक्षाच्या सभासदांनी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही त्याचप्रमाणे आपल्या 
देशातील जनतेपैकी ७० टक्के जनता पक्षाच्या बाहेर आहे आणि ३० टक्के लोक 
निरनिराळ्या पक्षाचे सभासद आहेत. त्यापैकी एका पक्षाने जनतेच्या नावाखाली 
नक्षलबारी करण्याचा प्रयत्न केला हे आपणा सर्वांना माहीत आहेच. परंतु या 
लोकांनी काहींही प्रयत्न केले असले तरी सामान्य लोकांचे देशावरचे प्रेम कमी 
झालेले नाही. त्याचप्रमाणे सन्माननीय सभासद श्री हॅरिस यांना मला असे 
सांगावयाचे आहे की, आम्ही जरी लहान असलो व आपल्या समस्या जरी 
मोठ्या असल्या तरी आतापर्यंत लहान लहान माणसांनीच मोठमोठ्या समस्या 
सोडविल्या आहेत, असे दाखले आपल्या इतिहासात आहेत. आपल्या समस्या 
मोठ्या आहेत व माणसे लहान आहेत म्हणून या समस्या सुटणारच नाहीत 
असे मानणे बरोबर होणार नाही. उलट आपल्या सर्व समस्या सुटल्याशिवाय 
राहणार नाहीत, असा माझा विश्वास आहे. आजसुद्धा मोठमोठ्या समस्या 
सोडविण्यासाठी लहान लहान माणसांनीच आपले हात पुढे केलेले आहेत 


२२५ 


ब ते या समस्या सोडवीत आहेत. अर्थात हे प्रश्न सोडविताना या लहान 
माणसांच्या हातून काही चुका होतील परंतु या चुका करीत व त्या सुधारित ते 
पुढे जात आहेत. काही राज्यात काँग्रेस पक्ष पराभूत झालेला आहे. काँग्रेसला 
बदनाम करण्याचा जास्तीत जास्त पद्धतशीर प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. 
परंतु या दुसऱ्या पक्षाच्या लोकांनी आपली राजवट या राज्यामध्ये जास्त 
काळ टिकविता आलेली नाही, आपल्या देशावर अनेक संकटे आली आहेत 
व गेली आहेत आणि आपल्या देशापुढे आजपर्यंत अनेक प्रश्न उभे राहिले 
आहेत ब ते आपण सोडविलेसुद्धा आहेत. विरोधी पक्षसुद्धा सत्तेवर यावा 
त्यांनी सुद्धा हे प्रश्न सोडवावे अशी आमची इच्छा आहे. त्यासाठी लोकांनी 
आमचा पराभव केला तरी चालेल. यासाठी काही राज्यात लोकांनी त्यांना 
संधीसुद्धा दिली होती. परंतु तिचा वापर त्यांनी बरोबर केलेला नाही. त्यांना 
लोकांनी या वेळी मते दिली परंतु लोक हे काळवेळ पाहून मत देत असतात. 
याबाबतीत आपण इंग्लडचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. सन्माननीय 
सभासद श्री. प्रधान यांनी इंग्लंडमधील दोन उदाहरणे दिली आहेत. मी सुद्धा 
इंग्लंडमधीलच उदाहरणे देत आहे. इंग्लंडमध्ये युद्धकाळातच चर्चिल हा फार 
लोकप्रिय झाला होता. परंतु हिंदुस्थानला स्वातंत्रय देण्याचा प्रश्न आला तेव्हा 
त्याने असे सांगितले की मी इंग्लडचे साम्राज्य लिक्किडेट करण्यासाठी काही 
मुख्यमंत्री बनलेलो नाही. परंतु लोकांना हे पसंत पडले नाही. आणि तो इतका 
लोकप्रिय असतानासुद्धा पुढच्या निवडणुकीमध्ये लोकांनी त्याला दूर केले. व 
मी अँटली यांची लेबर मिनिस्ट्री सत्तेवर आली व त्यांनी हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य 
दिले. चर्चिल हा दुसर्‍या महायुद्धातील हीरो आणि त्याचा हिंदुस्थानला स्वराज्य 
देण्यास विरोध होता. परंतु इंग्लडच्या त्यावेळच्या निवडणुकांत चर्चिलच्या 
पार्टीला लोकांनी फेकून दिले व लेबर पार्टीला निवडून आणले. त्यानंतर 
हिंदुस्थानला लेबर पार्टीने स्वराज्य दिल्यानंतर त्यानंतरच्या निवडणुकीत तेथील 
लोकांनी लेबर पार्टीला देखील बाजूला केले व दुसऱ्या पार्टीला निवडून दिले. 
याचा सरळ अर्थ असा आहे की लोक है श्रेष्ठ आहेत ब लोकांच्या मताप्रमाणे 
काम चालू असते. तेव्हा आम्ही हे जे जनतेचे पोटेन्शियल आहे ते अंडर 
एस्टिमेंट करता कामा नये. दुसर्‍या महायुद्धातील एवढा मोठा वॉर हिरो चर्चिल 
पण त्याचा देखील ब्रिटनच्या लोकांनी निवडणुकीत पराभव केला आणि लेबर 


२२६ 


पार्टीला निवडून आणले. त्याचप्रमाणे काँग्रेस कार्यक्रमाच्या दृष्टीने काही चुका 
करीत आहे, असे लोकांना वाटल्यावरून लोकांनी काँग्रेसलादेखील मागील 
निवडणुकीत धडा शिकविण्याचे ठरविले ब तसा धडा त्यांनी शिकविला. 
आता खरी परिस्थिती अशी आहे की, या देशात प्रत्येक राजकीय पक्षाने 
काहीतरी कार्यक्रम घेऊन पुढे आले पाहिजे. आणि त्या बेसिसवरच निवडणुका 
लढविल्या गेल्या पाहिजेत. येथे जो ठराव आणला आहे त्याबाबत मला तर 
असे म्हणावयाचे आहे की, प्रत्येक राजकीय पक्षाने या संबंधी आपापल्या 
पक्षातच विचार करून निर्णय घेतला व आपापल्या पक्षासाठी कोड ऑफ 
कडक्ट तयार केला तर जास्त चांगले होईल. इंग्लडच्या परंपरांचा येथे उल्लेख 
करण्यात आला त्याबाबत मला असे सांगावयाचे आहे की, त्यांच्याकडे जे 
लोकशाहीचे संकेत आणि परंपरा निर्माण झाल्या आहेत त्या तीनशे साडेतीनशे 
वर्षांच्या आहेत. आणि आपल्याला तर स्वातंत्र्य मिळून १५-२० वर्षच झाली 
आहेत. तेव्हा आपल्या काही परंपरा असल्या तर त्या १५-२० वर्षांच्या आहेत. 
आपल्याकडे अजून परपरा निर्माण व्हायच्या आहेत. त्याला काही कालावधी 
लागत असतो. एकमेकांची निंदानालस्ती करून आता भागणार नाही तर प्रत्येक 
पक्षाने आपला काहीतरी कार्यक्रम घेऊन उभे राहिले पाहिजे. दुसर्‍या पक्षाची 
निंदानालस्ती करून पक्ष वाढत नाहीत. डिफेक्शन फार होत आहे, डिफेक्शन 
फार होत आहे... असे केवळ बोलून होणार नाही तर या प्रश्नाच्यासंबंधी सर्वच 
पार्टीच्या लोकांनी गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. संथानम कमिटीने ज्या काही 
शिफारशी केल्या होत्या, त्यावर विचार करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर समिती 
नेमली जात आहे. तेव्हा सध्या राज्यपातळीवर एखादी स्वतंत्र समिती नेमण्याची 
आताच आवश्यकता आहे, असे मला वाटत नाही. या समितीच्या काय 
शिफारशी येतात ते आपण पाहिले पाहिजे म्हणून श्री. ओगले यांनी येथे जो 
ठराव आणला आहे तो त्यांनी पाठीमागे घ्यावा, अशी मी त्यांना विनंती करतो. 


(४ एप्रिल १९६८) 
01010 


